वर्ष९ वें | नोव्हेंबर १९५५ [अंक ररा 


गोवा-स्वातंत्र्यसंप्राम आणि सलाग्रह . , , श्री. शेकररातर देव 


मुंबई राज्यांतील जमीन-सुधारणा  . । श्री, वसंत नारगोटकर 
गान्धारीचें आवेदन , रवीन्ट्रनाथ ठाकुर : अनु. - आ. स, ज, भागवत 
क्ग्वेदांतील म्रृत्यु-सूक्त व जीवनदरष्टि , प्रा, गोविन्द केशाव भट 
वंगाळी भाषेंत तुकाराम , , व श्री, ग, दे, खानोलकर 
“ विवेकसिंधू'चा कालनिर्णय | | प्रा, सुरेश म, डोळके 
प्रा. दीक्षित आणि वुद्धिप्रामाण्यबाद . , . श्री, स, आ. सप्रे 


सामाजिक क्रांति घडवून आणणारा संत (पुस्तक-परिचय) श्री, पु. ह. पटवर्धन 

: तत्त्वज्ञ राञ्यकत्या'ची आवऱयकता प्रा. निगम अनु. - श्री. भा, वा, मिडे 

लोककल्याणकारी राज्याचें ताक्ष्विक अधिष्ठान हुमायुन कवीर अ, सौ. क, दामठे 
-कबिता, पुस्तक-परामरी, सारसंकटन - 


/"५४* ९] हर ४७ १ 
बापक वगणी ९ २, ] [ किरकोळ अंक १ रु, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


क्‌त 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि--->' ४ खरलवश्य 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


। जव भारत ' 


ह... हलके 


जळ 
नाज 


-- विनंति 


नवभारत ? मासिकाप्रीत्यथ वेत्या डिसवर १९५५ 
खेरपयंत किमान पन्नास हजार रुपयांचा निधि गोळा 
करण्याचा संकल्प व त्याकरितां एक विगेतिपत्रक 
* नवभारता'च्या गेल्या जानेवारी व फेक्र्वारी 
१९५५८ च्या अंक्रांतून प्रसिद्ध झालेच आहे. 
त्या विनंतिपत्रकाखालीं सुमारे ७५ वर सह्या 
असून, सद्या करणारांमध्ये डॉ. घों. के. कवे, डॉ. मु. 
रा. जयकर; श्री. मा. श्री. अगे, श्री, बा. गं, खेर, 
श्री. ना. म. जोशी, श्री. स. का. पाटील, प्रा, ध. रा. 
गाडगीळ, श्री, केशवराव जेवे, श्री. भाऊसाहेब हिरे, 
न्या, मू. वा. रा, पुराणिक, श्री, दिगंगरराब ब्रिन्टु, श्री. 
माधवराव ब्रागळ, श्री. दा. वि. गोलळळे, श्री. ग. त्ये. 
माडग्बोलकर, आचाय प्र. के. अत्रे, प्रा. दो. वा 
दांडेकर, श्री, वि. स, ख्वांडिकर, संत तुकडोजीमहाराज 
श्री. ना. ग, गोरे इत्यादि महाराष्ट्रांत:ळ निरनिराळ्या 
भागांतील निरनिराळ्या क्षेत्रांत काये करणारे थोर लोक 
आहेत. 


€ नवभारत ? नि'दीस सर्वानी आपल्या दाकतवुर्य 
संढळपणे साहाय्य करावे, शकय तों प्रत्येकी निदान 
दाभर रुपये देऊन या निथीस साहाय्व द्यावे अशनी 
वितंति वर उद्धेखिडेल्या: विनंतिपत्रक्रांत केटी आहे 
१०० रु. देणगी देणारांस “ नवभारत * मासिक दह 
वर्षे मिळत जाईळ, या. विनेतिपत्रकाला म!ंन देऊन 
सर्वांनी : नवभारत ? निधीस सःहाय्य करावे अक्ल 
आमची सर्जांना प्राथना आहे. 

८ नवभारत ? निधीट 


हः 


अमकोयून कुतजञतापू्थक दिलं 


देणगी देणार्‍यांची नांधे दर 
जातील, 


अनुक्रमणिका 


* नवभारता?च्या गेल्या म्हणओे आवटोवर १९५५ 
च्या अंक्रांत त्या वेळपर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची 
पोहोंच व देणगीदारांची नांवें दिळींच आहेत. त्यानंतर 
आतांपर्यंत ज्यांनीं देगग्या पाठविल्या त्यांचे आही 


आभारी आहोंत. त्यांचीं नांवें व रकमा खालीं 
दिल्या आहेत ! 
षद 
८ श्र? ( पहिला हप्ता ) २० 
मागीळ महिनाअखेर जमा झालेली रकम ४२९३ 
एकूण ४४९ 


“ नवभारत ' निथि जमविण्याकरितां पुढीळ साझात 
नेमली आहे: त. ती. लक्ष्मणक्यासत्री जोशी (अध्यक्ष) 
न्या, मू. भवानीदांकर नियोगी, श्री, देवक्रीनंदून 
नारायण, आचार्य स. ज. भागवत, श्री. वःचुराव 
जगताप, स्वामी रामानंदतीथे, प्रा, गोवरथॅन पारीग्व, 
प्रा. म. अ. चान्सरकर, श्री. वि. म. बेडेकर (खजिन- 
दार ), श्री. कृ. ना. फडके ( कार्यवाह ), श्री. मा 
प, मंगुडकर ( कार्यव्राह ) 


निधि-समितीचे कार्यालय ९/० 
८ नवभारत ' मासिक, ९०६ शिवाजीनगर, पुणे ४ 
चेथे आहे. देणग्या * खजिनदार, ' नवभारत ? निथि- 
समिति, ९०६ द्िवाजीनगर, पुणे ४?” या पत्त्यावर 
पाठवाव्या अत्नी विनंति आहे. 


: नवभारत 


लक्ष्मणशास्त्री जोशी (अध्यक्ष) 
२५|१०१९५५ क ना. फडके 


पुणे ४ मझा. प. यंगुडक | अ. 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाठेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


वर्षे नववे नोव्हेंबर 
अंक दुसरा [| | रैकपुणू 


क .] य. 
संचालक : श्री, शंकरराव देव 
संपादक-मंडळ 
आचार्य शो. द्‌. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हरि कृष्ण मोहनी-प्रा. गोवधेन पारीस्र 
प्रा. वि. म. बेडेकर का. संपादक 


>///““/“:“//“ ८५८०५८००५० कवलल्कककककककतकककककनककक्तकाककमकत्कता कता 


जा रकामुन्ाााागाामा का जर र 
बंगाली भाषेंत तुकाराम श्री. गं. दे, खानोलकर १-ड 
- सर केव्हां शिरशिरे ! श्री, सी. श्री. उपाध्ये | दु 


“तत्त्वज्ञ कायेकत्या”ची आवश्‍यकता प्रा. आर्‌ , एल्‌. निगम, अनु.-श्री. भा, वा. मिडे "८-७ 
क्ग्वेदांतील “ सृत्यु-सूक्त ! 


आणि जीवनविषयक दृष्टि प्रा, गोविन्द केशव भट ८-१२ 
गान्धारीचें आवेदन श्री. रवीन्दरनाथ ठाकुर : अनु.-आ, स. ज, भागवत १३-१९ 
सामाजिक क्रान्ति 

घडवून आणणारा संत (पुस्तक-परिचय) श्री. पु. द. पटवधन २०-२३ 
क्षण -! | प्रा, दे. अ. दाभोलकर २३ 
लोककल्याणकारी राज्याचे 

ताक्त्विक अधिष्ठान : श्री, हुमायुन कबीर सं, सो. कमलिनी दामले २४-२८ 
*जीबक चितामणी'चे आधार (पत्रन्यवहार) श्री. विद्याधर जोहरापूरकर रट 
गोवा-स्वातंत्र्यसंत्राम आणि सल्याग्रह श्री. शेकरराव देव २९-३५ 
प्रा. दीक्षित आणि बुद्धिप्रामाण्यवाद श्री, स, आ. स्प्रे ३६-२९ 
£ विवेकसिंधूर्चा कालनिर्णय : २ : प्रा, सुरेश म. डोळके ४०-४८ 
कधीं वाटतें --। प्रा. चन्द्रशेखर कपाले ळा 
मुंबई राज्यांतील जमीन-सुधारणा श्री, वसंत नारगोलकर ४९-पुप 
राज्यपुनरचना मंडळाच्या शिफारसीसंवंधीं महाराष्टू प्र. कौग्रेस कमिटीचा ठराव ५६ 
पुस्तक-परामशे श्री, न, क, कुलकर्णी ५७-५९ 
सार-संकलन प्रा. गोवर्धन पारीश्व ६०-६४ 
“ नवभारत ? निधि : विनंति (वेष्टन ए.२) 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


हें मासिक श्री. म. शॉ. साठे यांनीं दी प्राज्ञ प्रेस, २५५ गंगापुरी, वाई येथें छापून प्रा, वि. म. बेडेकर 
यांनीं सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेंच प्रसिद्ध केलें, 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : क्रायैकारी संपादक, 'नवभारत' मासिक, 
९०६ शिवाजी नगर, पुणें ४ 
२ व्यबस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
€/0 प्राज्न प्रेस बाई ( छ. सातारा ) - 


१ न ळू 
ग.) ढं ९ १ र 

झडत कात. 

«र्र वळ ब्ध 3७ 

प्युन धज 


्€ न्‌ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे रश 

संगणकीकृत क द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


'नवभारत' मासिक, नोव्हेंबर १९५५ 


क > 
ण्ल्खक-पारच्य - 


[. खालीं दिलेल्या लेखकांशिवाय, या अंकांतील इतर लेखकांचा परिचय या वधी यापूर्वी त्यांचे लेख आले 
| त्या वेळीं दिला आहे-- का. सं. ] | 

श्री. गं, दे. खानोलकर ( मुंबई ) ण माधव ज्युलिअन >, प्रो, विष्णु गोविन्द विज्ञापूरकर ?, “श्रीपाद 
कृष्ण कोल्हटकर ? इत्यादि चरित्रांचे लेखक, यांच्या “ अर्वाचीन मराठी 
वाड्य़यसेवक ? या पंचखंडात्मक ग्रंथांपैकी तीन खंड प्रसिद्ध झाळे आहेत. 

श्री. सी. श्री. उपाध्ये ( वालावल, जि. रत्नागिरी ) --- चित्रकलाध्यापक, 

आर. आर्‌. एठू. निगम -- डेहराडून येथील डी. ए. व्ही, कॉलेजांत इंग्रजीचे प्राध्यापक. 

प्रा. गो, के. भट -- अहमदाबाद येथील गुजरात कॉलेजमध्ये संस्कृतचे प्राध्यापक, “प्रणय ?, “गहदाह ? 
पर्ल 808 ४० ]101001119179171₹8? इत्यादि पुस्तकांचे हलक, र 

आचाय स. ज. भागवत ( पुणें ) -_- शिक्षणशाखज्ञ, गारगोटी ( कोल्हापूर ) येथील “ मौनी विद्या- 
पीठा'चे कुलगुरू, “ आंतरभारती'चे संचालक, : नवभारता'चे एक संपादक. 
“८ जीवन आणि साहित्य *, € जीवनशिक्षण ? इत्यादि पुस्तकांचे लेखक न 


श्री. पु. ह. ऊफे रावसाहेव पटव्धेन -- साधना ? सास्ाहिकाचे एक संपादक. 
प्रा. दे, अ. दाभोलकर -- मुंबई येथील डेकन एज्युकेशन सोसायटीच्या बवे कॉळेजमध्यें अर्थशास्त्राचे 
प्राध्यापक, 


सौ. कमलिनी दामले एम्‌ , ए. बी. टी. -- पुणें येथील नौ. वाडिआ कोलेजमध्यें टी, डी, विभा. 
गांतील प्राध्यापिका, र 

श्री. शुंकरराब देव ( आश्रम, सासवड ) -- असिलभारतीयकॉग्रेसचे एक माजी सरचिटणीस 
भूदान-कार्यकर्ते, “ नवभारत ? मासिकाचे संचालक, ' उपनिषत्सार न 
“ भगवान्‌ बुद्धासाठी ? इत्यादि पुस्तकांचे ळेखक., ? 

श्री, स. आ. सप्रे (मुंबई ) -- इंडस्ट्अल अँड्मिनिस्टेशन ? या विषयाचे ब्यासंगी. वाडय़य़टीका- 
शास्त्र व तत्त्वज्ञान या विषयांचे अभ्यासु, 

प्रा. सुरेश डोळके -- नागपूर महाविद्यालयांत मराठीचे प्राध्यापक, 

श्री, बसंत नारगोलकर एम्‌. ए. एट्एळ्वी.---(कैनाड, जि. ठाणें ) आदिवासी कार्याला बाहून घेतलेले 
कार्यकते, वारली जीवनावर “ जंगलचे राजे ? हें यांचें श्री, कुसुम गांगोल्कर 
यांच्या सहकार्याने लिहिलेलें पुस्तक नुकतेच प्रसिद्ध झालें आहे. 

प्रा, 'वन्द्रशेखर कपाले --- गुलबर्गा येथील * आर्टस अँन्ड सायन्स कॉलेज मर्ध्ये म टोचे प्रारू 

प्रा. न. क, कुलकर्णी -- सांगली येथील विठिंग्डन कॉळेजमध्ये अर्थद्यास्राचे ह णशा 


प्राध्यापक, 
न>><>>>> 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


>.) 4 1. 

र 0२१४८१ र्र 
«्& & सव्य 
छ; १९ 

'&ननवभारत ठे 

कन शि ७५ च 


39 


%*” स्छ 


) वर्ष छळ ओक 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गाली भाषेचे भोक्ते अते माझे एक वृद्ध स्नेही 
आहेत; त्यांची सत्तरी उलटली आहे, पण सान- 
जिज्ञासा आणि वाचनाची आवड अनिवार आहे. 
परमार्थप्रण अशी त्यांची मनोवृत्ति असल्यामुळें 
त्यांचे तद्विधयक वाचन विशेष असतें. श्रीरामकृष्ण- 
विवेकानंदांचे ते एक निष्ठावन्त भक्त असल्यामुळें, 
आराध्य दैवते वाटणाऱ्या या विभू्तींचें त्यांच्या माय- 
भाषेतून प्रसिद्ध झालेलें वाड़य वाचावे, या हेतूर्न कोरा- 
व्याकरणादि ग्रंथांना गुरू करून ते स्वावलंबनाने बंगाली 
भाषा शिकले..समान श्रद्धास्थानामुळें त्यांचा माझा जेव्हां 
प्रथम परिचय घडून आला, तेव्हां वंगवाड्य़यासंवंधीं 
बोलतां बोलतां ते सहज म्हणाले : “ बंगालींत तुकाराम- 
महाराजांचे एक सुंदर चरित्र लिहिलं गेल आहे. वाच- 
ल॑च असेल तुम्हीं. ” “ मी पहिल्यांदाच ऐकतो आहे 
हें तुमच्या तोंडून ! ” मी उत्तरलो. “ हें घ्या, याचा 
लेखक बंगाली वाडय़यांतील जुन्या पिढींतील माननीयां- 
पैकीं एक म्हणून गणला जातो, असें आपले स्वामी 
>> > सांगत असत. छान लिहिलं आहे चरित्र, 
मूळ मराठी ग्रंथ अभ्यासून लिहिलं आहे, हें विशेष. 
महीपतीकृत तुकारामचरित्र बारकाईनें वाचळेलं दिसतं 
या ग्रहस्थानं. ” 
मी मोज्या कुतूहलाने ते पुस्तक त्यांजकडून घेतलें 
आणि घरीं येऊन एकाद्या अधाद्रयाप्रमाणे ते वाचून 
काढळें, मराटींत जीं तुकारामचरित्रें आहेत त्याहून 
नवीन अशी कांहीं माहिती त्यांत नव्हती. पण लेखकाने 
तुकोबांच्या अभंगांचा जो छंदोबद्ध . अनुवाद केला 
होता तो मळा मोठा कोतुकाचा वाटला. तुकोबांच्या 
अभंगांतील आडाय व भाव जशाचा तसा बंगाली 
पद्यांत-स्वेरपर्णे का होईना - उतरलेला पाहून अनुवाद- 
काची पाठ थोपटावीशी वाटली. चरित्राचा; विशेषतः 
त्यांतील अनुवादित अभंगांचा, मराठी बांधवांस 
परिचय करून द्यावा असे त्याचवेळीं मनांत आलें. 
पण पुढें किंचित्‌ आळसामुळें, किंचित्‌ अन्य व्यवघानां- 


न. भा. ९ 


अनुक्रमणिका 


श्री, गं. दे. खानोलकर 


बंगाली भाषेत तुकाराम 


मुळें तो विचार तसाच राहून गेला. परवां, श्री. अ. का. 
प्रियोळकर यांच्या संपादकत्वाखाली निघणाऱ्या ' मराठी 
संशोधन -पत्रिका ? या त्रैमासिकाचा ( एप्रिल 
१९५५) अंक सहज चाळीत असतां, त्यांतील ' मुद्रित 
तुकारामवाडय़य ? हें प्रकरण दृष्टीस पडलें. त्याच्या 
प्रास्ताविक मजकुरांत, “ श्रीयुत सल्येन्ट्रनाथ टागोर 
यांनीं तुकारामाच्या कांहीं अभंगांचे बंगालींत भाषान्तर 
केलें होते, असे कळतें. त्याचा शोध घेण्यास अवसर 
सांपडलेला नाहीं. ” असे उद्गार संपादकांनीं काढलेले 
आढळले. ते वार्‍चून मळा या बंगाली चरित्राची पुन्हां 
आठवण झाली. आज, माझ्या त्या वृद्ध स्नेद्यांकडून 
तें चरित्र पुन्हां मागून घेऊन त्याचा - ' तुकाराम 
चचरिता'चा - परिचय मराठी वाचकांना करून देत 
आहें. 
६ टकॅकारामचरित ? या पुस्तकाचे लेखक कवि- 
भूषण श्रीयोगेन्द्रनाथ वसु हे एक उच्च दर्जाचे 
कवि, चरित्रकार व निबंधलेखक होते. “ पृथ्वीराज 
महाकाव्य ', मायकेल मधुसूदन दत्तेर जीवनचरित *, 
५ कठोपनिषत्‌ कवितानुवाद ?, ' सरल कृत्तिवास- 
रामायण ', सरल काज्लीरामदास महाभारत?, 
८ पतित्रता ?, ' सीताचरित ? वगेरे ग्रंथ यांनीं रचिले 
आहेत. 
योगीन्द्रनाथांना  तुकाराममहाराज्ञांचा पहिला 
परिचय कविसम्राटू रवीन्द्रनाथ ठाकूर यांचे एक 
वडील बंधु सत्येन्दनाथ ठाकूर यांच्या, ठाकूर कुटुंबाने 
चालविलेल्या “ भारती ' या बंगाली मासिकांत 
प्रसिद्ध झालेल्या चरित्रात्मक निबेधामुळें ब त्यानंतरच्या 
त्यांच्या ' बोम्बाईंचित्र ? या पुस्तकामुळे झाला, तो लेख 
वाचून त्यांना तुकाराममहाराजांचे पारमार्थिक जीवन 
आणि त्यांची कविता यांबद्दल विलक्षण जिज्ञासा उत्पन्न 
झाली. सन्त तुकारामांची मराठी भाघा आपण शिकावी 
आणि त्यांचा अंतर्बाह्य साक्षात्‌ परिचय करून घ्यावा 
अशी त्यांना सारखी तळमळ लागून राहिली. सुदेवानें 


० शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क शी ७५ न > ९ 
न्श्< (६६अमृतमहोत्सवी, र 

र्‍ (& का र 
्* स वष 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


त्यांच्या जुन्या छात्रगणापैकीं* एक छात्र महाराष्ट्रीय 
होता, त्याची त्यांना आठवण होऊन, त्याचें या कामीं 
साहाय्य घेण्याचे त्यानीं ठरविलें. हे छात्र म्हणज 
बगालींतील विख्यात महाराष्ट्रीय लेखक सखाराम गणेश 
देऊसकर हे होत. प्रौढप्रताप शिवाजी महाराज ब त्यांचा 
महाराष्ट्र यांचें सम्यक दर्शांन वंगसमाजाला आपल्या 
लेखणीने यांनींच समर्थपणे पहिल्यानें करून दिलें. 
बंगाली भाषेची- आणि अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्राचीहि--- 
यांनीं केळेली सेवा थोर व चिरस्मरणीय आहे. बंगाली 
वाउ्मयसवकांत या मराठा लेखकाला मोठें मानाचे 
स्थान देण्यांत येतें. योगीन्द्रनाथत्राघु या आपल्या छात्रा- 
कडे मराठी भाषा शिकले व त्याच्याच साहाय्यानें 
तुकाराममहाराजांचे अभंग व त्यांजविषयींचें मराठीं- 
तील सर्व उपल्ध वाड्य़य त्यांनीं काळजीपूर्वक अभ्या- 
सिलें. या अभ्यासाचें फळ म्हणजे * दासी ? या, आतां 
अस्तंगत झालेल्या, मासिकांत आधीं क्रमशः प्रसिद्ध 
झालेळें, व पुढें पुस्तकरूपाने मुद्रित झालेलें ' तुकाराम- 
चरित? होय. हें चरित्र लिहीत असतां योगीन्द्रनाथबाबूं- 
ची फार इच्छा होती कीं, आपण तुकाराममहाराजांची 
जन्मभूमि देहु, त्याच्या बाजूनें वाहणारी पवित्रसलिला 
इंद्रायणी, त्यांची इषदेवता पंढरपूरची विठाई माऊली 
हीं प्र्यक्ष डोळ्यांनीं पाहावीं, त्या भागवती वातावर- 
णांत कांहीं काळ रमावें, कांहीं नवी अनुभूति संपादावी; 
आणि मगच संस्कारित असें विस्तृत ' तुकारामचरित? 
लिहावे, त्यांच्या निवडक अभंगांचा पद्यात्मक अनुवाद्‌ 
करावा, पण अनेक अडचणींमुळे योगेन्द्नाथवावूंना ते 
शक्‍य झालें नाहीं. तेव्हां त्यानीं तुकाराममहाराजांच्या 
जीवनकथेला पोषक अश्या अभंगांचाच तेवढा अनुवाद 
करून व जे मराठी साहित्य हाताशीं आलें त्याचा 
यथोचित उपयोग करून, ' तुकारामचरित ? कांहीं 
वप्नांना पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केळे, या पुस्तकाच्या 

दोन आहृत्त्या निघाल्या, द्वितीयावृत्ति वंगाग्द १२२४ 

मध्ये (इ, स, १९१७ ) प्रसिद्ध झाली. प्रथमावृत्ति 

केव्हां निघाली याचा उल्लेख प्रत्तावनंत नसल्यामुळे तें 

कळण्यास मार्ग नाहीं. क्राउन प्रोडदापत्री सांच्याच्या १ २६ 
एृप्ठांचे हें पुस्तक आहे. सुललित भाषेंत सहानुभूतिपूणे 
अंतःकरणाने ते लिहिळें आहे, यांत तुकाराममहाराजां- 
चे जे अनुवादित अभंग दिलळेळे आहेत त्यांपैक्री तीन 


१ योगीन्दनाथवावू हे एक शिक्षक होते. 


अनुक्रमणिका 


सत्येन्द्रनाथ ठाकूर यांनीं अनुवादिळेळे असून, बाकी- 
च्यांचा अनुवाद स्वतः योगेन्द्रनाथबावूंनीं केलेला आहे. 
ह लोकारामचरितां तील कांहीं अनुबादित अभंग - 


२७ मूळासह - वानगीदाखल येथे देतों : 
अंतरीं निर्मळ वाचेचा रसाळ | 
त्याचे गळां माळ असो नसो॥ १ ॥ 
. आत्मा अनुभवीं चोखळील्या वाटा ॥ 
त्याचे माथां जरा असो नसो || २॥ 
परद्रव्या अंध निंदेसी जो भका ॥ 
तोचि संत देखा तुका म्हण ॥ ३ | 
“ बचन मधुर जॉौर, निर्मळ हृदय, 


कण्ट्देशे जदि तॉर माल्य नाहि रय । 
आत्मारामे अन्तरेते सदा रति जॉर, 


शिरे तौर जदि नाहि रहे जटाभार || 
अन्ध जिनि परद्रव्य करिते दशन, 

मूक जिनि परनिन्दा करिते रटल | 
तुका बोले, एड सार कहिलु निश्चय, 
तिनिड्‌ प्रकृत साधु, नाहिक सेदाय ।| ” 


ञ स र र 

नावडे जे चित्ता । तेंचि होसी पुरविता ॥ १॥ 
का र पुरविली पाठी | माझी केली जीवें साटी || २ 
न करावा संग | वाटे दुरावावे जग ॥ ३| 
सेवावा एकान्त । वाटे न बोलावी मात ॥४॥ 
जन धन तन | वाटे लेखांवे वमन ॥ ५ | 
तुका म्हणे सत्ता । हातीं तुझ्या पंढरिनाथा ॥६॥ 

* चाहिना जे लब नाथ | केनो गो दितेछो मोरे ? 
निरन्तर केनो हेनो फेलिछो लेकट घोरे ) 
संसार हइते सदा दरे रहिबारे चाड; 
मानवेर साथ क्षार करिते वासना नाइ ॥ 
विजन विपिन माझे सतत हरपे रवो; 

जगतेर कार ( ओ ) सने कखनओ ना कथा कबो ॥| 
एइ्मात्र चाहि, प्रभो | जेनो देह, धन, जन 
वमन सदश पारि करिबारे दरशन | 
तुका बोले, पदे तव एट निवेदन करे 

सकलइ लोमारइ इच्छा, हे पण्ढरीपति हरि॥ ० 
- नट 


जळे माझी काया लागला बोणवा । 
धाव र कशावा मायनापा ॥२१| 
पेटली सकळ कान्ति रोमावळी । 


० ा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


टे र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वर्ष _ 
द्षतारतर्फ> 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


बंगाली भाषेंत तुकाराम 


नावरे हे होळी दहन जालें ॥२॥ 
फुटोनियां दोन्ही भाग होऊं पाहे । 
पाहतोसी काय हृद्य माझे ॥ २॥ 
घेऊनी जीवन घांवें लवलाही । 
कवणाचें कांहीं न चले येथे ॥ ४॥ 
तुका म्हणे माझी तूं होसी जननी । 
आणीक निर्वाणीं कोण राखे ॥ "५ ॥ 
५: प्रचण्ड अनले देह करिछे दहन; 
ए समय कोथा हरि ! कर गो रक्षण | 
जनक, जननी प्रभू तुमिह आमार; 
एको तवे कृपा करि एक्लो एक बार || 
आपाद्‌ सस्तक हेर दहिछे अनले; 
सहिवारे नाहि पारि भासि ऑखि जळे | 
भेंगे घुझि गेलो बूक, सहेना जे आर, 
दाडाइया कि देखिछो, ओ हे कृपाधार ॥ 
शान्तिर सलिल लये एको त्वरा करि, 
तोसा विना केबा मोरे उद्धारिबे हरि ! 
तुका बोले तुसि तो गो जननी आमार; 
तोसा विना केंबा मोरे करिबे निस्तार || 
1 मः मॉ 
योगीन्नाथवादूना सत्येन्द्रनाथ ठाकूर यांच्या 
कांहीं अनुवादित अभंगांतून जे तीन अभंग 
प्रस्तुत पुस्तकांत घेतले आहेत ते तिन्ही येथे देतों. 
गोणी आली घरा । दाणे खाऊं नेदी पोरा ॥ १॥ 
भरी लोकांची पांटोरी । मेळा चोरटा खाणोरी ॥ २॥ 
खवळली पिसी । हाता झोंबे जैसी लांसी ॥ ३ ॥ 
तुका म्हणे खोटा | रांडे संचिताचा सांटा ॥ ४ ॥ 
“ घरे दटा अन्न एल 
छेळेदेर देबो कोथा खेते । 
हतभागा ता देबे ना, 
सकलि पेरेरे चान दिते ! 
तुका बोळे अतिथिरे 


3.) ४0) 


जखनि गो दिते जाइ भात; 
राक्षसीर मतो एदो 
हतभागी घेरे मोर हात ”? 
आतां पोरा काय खासी । गोहो ज्नाला देवलसी ॥ १॥ 
डोचकें तिंबी घातल्या माळा । उद्‌माचा सांडी चाळा 
॥२॥ 
आपल्या पोटा केटी थार) आमचा नाहीं येसपार ॥२॥ 


अनुक्रमणिका 


हातीं टाळ तोंड वासी । गाय देउळीं देवापासीं ।॥।४]॥ 
आतां आम्ही करूं काय] न वसे घरीं राना जाय ।।५] 
तुका म्हणे आतां घीरी । आझुनी नाहीं जालें तरी ॥६॥ 
“£: खाबार कोथाय पावि, बाछा, 
बाप तोर थाकेन मनिद्रे-- 
माथाय जडान तिनि माला, 
घरे भार आक्वोनू ना फिरे । 
निजेर होलेड होलो खावा 
आमादेर देखेन ना चेये ! 
करताल बाजिये तिनि छुछु 
मरिद्रे बेडान गेथे गेये । 
कि करिबो बोल्‌ देखि, बाछा ! 
किछुद्द तो भेबे नाहि पाइ । 
घरे ना बसेन एक रति, 
चले जान अरण्ये सदाइह । 
तुका बोले धेय घर मने 
एखनो सकळ फ्राय नाइ... | 
क डर ज 
कोण घरा येतें आमुच्या कशाला । 
काय ज्याचा त्याला नाहीं घंदा ॥१॥ 
देवासाठीं झालें ब्रह्माण्ड सोडरें । 
कोवळ्या उत्तेरे काय वेचे ॥२ ॥ 
मागं पाचारितां नव्हे आराणूक । 
ऐसें घेती लोक प्रीतीसाठी ॥ २ !| 
तुका म्हणे रांडे नावडे भूषण । 
कांतेळेंसें श्वान लागे पाठी ॥ ४ ॥ 
“ हेथा केनो आक्ले लोकगुळा, 
तादेर कि काज नाह हाते £ 
तुका कहे इंश्वरेर तरे, 
ब्रह्माण्ड मिलेछे मोर साथे । 
भालो सुखे दु चारिटा कथा 
1 जानि, ताहे कि क्षति आठे | 
कोथान्षो जाय ना जारा कभू 
भाळोबेले बसे मोर काळे । 
एओ से बाले ला भालो, हाय ! 
भाग्य किंबा आछे एर बाडा, 
सकल लोकेर पाछे पाठे 
कळरेर मत व्हरे ताडा । 


स्येन्हनाथ ठाकूर हे इंडियन सिन्हिल साव्हिसमध्यें 
असून त्यांचा नोकरीचा बराचसा काळ अहमदा- 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


बाद, मुंबई, पुरणे, कारवार या भागांत गेला. या काळां- 
तीळ वास्तव्यांत मुंबई - पुण्यांतील प्रार्थनासमाज- 
पंथीयांशीं, ते स्वतः एकेश्वरी मताचे असल्यामुळें, 
त्यांचा विशेष परिचय घडून आला असावा. प्रार्थना- 
समाजपंथीयांत तुकाराममहाराजांबद्दल विशेष आदर 
आढळतो. या मंडळीचीं बहुतेक प्रवचने महाराजां- 
च्या अभंगांवस्च आधारलेली असावयाची. प्रार्थना- 
समाजियांशीं आलेल्या संत्रंधामुळें सत्येन्द्नाथ ठाकूर 
यांचें लक्ष तुकोबांकडे वळळें असावें. मराठी भाषेचा 
साक्षपानें अभ्यास करून त्यांनीं तुकारामचरित्रावर 
नित्रंध तर लिहिलाच, पण त्यांच्या अनेक निवडक 
अभंगांचा बंगालींत अनुवाद करून महाराजांच्या 
शिकवणीचा व व्यक्तिमत्त्वाचा बंगाली समाजाला 
उत्तम प्रकारे परिचय करून दिला. सत्येन्ध- 
नाथांनी करून दिलेला परिचय योगीन्द्रनाथ बसु यानीं 
अधिक वाढवून हृढ केला. योगीन्द्रनाथांनीं चरित्राचे 


चा गोरवच होत राहील, नव्हे तसा तो होत राहिलाच 


पाहिजे. प्रत्येक हिंदुसंतान तुकार[ममहाराजांबद्दळ 
कुतरेताच बाळगील, ”? 

महाराष्ट्राच्या या थोर व बहुजनप्रिय संताचा वंग- 
बंधूंना उत्तम प्रकारें परिचय करून दिल्याबद्दल योगेन्द्र- 
नाथ बसु, त्याचप्रमाणें सत्वे्धनाथ ठाकूर यांजबददळ 
महाराष्ट्रियांना केव्हांहि कृतशताच वाटेल, 


->>-<---. 


सर केव्हां शिरशिरे 


दोवटीं म्हटलें आहे : *“' वैराग्य, विनय व भगवसरेम माह चा किरकिरे 
हे त्रिगुण हाच तुकारामजीवनाचा सारांश. शास्त्रज्ञान, उ्रीं भार वारा भिरभिरे 
तकंशाक्ति किंबा पांडित्य यांपैक्तीं त्यांचेजवळ कांहींहि डरी कुळे बावरल्या 
नव्हतें. असें असतांहि त्यांचे भाषण कानावर पडतांच कांही न्यारेंच शहारे 
किंबा त्यांची कथा ऐकत असतां विषयी विषयवासने- भाज दिशा नाहतात 
पासून निवृत्त होई, ज्ञानाभिमानी ज्ञानगर्वापासून दूर रिम्‌झिम्‌ त्या तालांत 
जाई, तार्किकाचें शुष्क हृद्य भक्ति-प्रेमाच्या अमृत- क्षितिजाच्या रिंगणांत 
मरा! सिंचित होई, एका भक्तीचे बळावर त्यांनीं दर्या भरे फेसाळत 

कहुदर्ये काबीज केलीं होतीं. संप्रदायस्थापना कर- ता 
णाऱ्या जगांतील आयात वयाची न नि साग ज्या नारळ 

1. अ र पुसटुनी साफ गेलीं 
करतां येणार नाहीं. ते तसे याद नसल्यामुळें रानी साळुकीची झ्ीळ 
भारताबाहेर त्यांचे नांव फारसं कोणाला माहीत नाहीं. परांभाड चिंब झाळी 
परंतु त्यांच्यांतील भक्ति, निर्भयक्लीलता, जीवदया, ग चा 
वैराग्य, विनय प्रभरति गुण प्रथ्वीवर होऊन गेलेल्या कळी लाल गुलाबाची 
कोणत्याहि थोर - साधु महात्म्याच्या गुणांइतकेच ओोझळींत मोती वेडे 
स्पृहणीय आहेत. तुकाराममहाराजांचे अस्तित्व धर्म- थेंब कुठे पागोळीचा 
प्रचारक म्हणून जरी प्रथक्पणें दिसले नाहीं, तरी तावदान चावू येई 
भारतांतील सर्व भ्रष्ठ घमप्रचारकांच्या अस्तित्वांतच तें क 
सामावून राहिलेळें आहे व पुढेंहि राहील. त्यांची वेळ झुले डोहाळ्यानें 
| > 
वैचारिक क्रिवाशक्ती लपत झालेली नाहीं; ती अखण्ड फूल रुजे केसरांत 
चाळू राहणार. हिंदुत्वरक्षण ही गोष्ट जोंवर हिंदूंना दूध भरू आलें आतां 
गौरवास्पद व ह यानी आहे असें वाटत राहील, तोंवर गोरट्य़ा उरांत 
खऱ्या हिंदुधर्माची जाणीब देणाऱ्या तुक ं- 
खऱ्या हिंदुघधम ब देणाऱ्या तुकाराममहाराजां -- सी. श्री, ह. 
:1 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका त्ता 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ 'छघो”“* 
॥& अमृतमहोत्सवी, 
क ्् १ 

्* स वष 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, आर्‌. एल्‌. निगम. अनु. -श्री. भा. वा. मिडे 


तत्त्वज्ञ राज्यकर्त्या ची आवड्यकता 


मनुष्य बाल्यावर्स्थेत॑ असतां तत्त्वर राजाची 
कल्पना प्लेटो या ग्रीक तत्त्ववेच्यास सुचली. छेटोच्या 
विचारांत दडलेले कित्येक अर्थ स्वीकाराह नाहींत, हे 
खरें. तथापि त्याच्या चिंतनाचे प्रमुख विषय हे शहाण- 
पणाचे, निकोप व आदरणीय असेच आहेत. 

ते प्रमुख विषय साक्रेटिसाच्या सारखेच-म्हणजे सद्गुण, 
शहाणपणा व ज्ञान हे होत. ऐटोच्या मते ज्ञान व सट्गुण 
हे समानार्थी होत, तर बुद्धि हा मानवामधील अत्यंत, 
महत्त्वाचा घटक होय. ऐेटोचे विचार नीट पारखून 
'वाहिल्यास ज्यांत कांहीं मार्गदर्दक खुणा 
सांपडण्याचा संभव आहे, अशा विचारांपैकी 
एक * तत्वज्ञ राजा ! हा विचार आहे. मानवी प्रश्नांचा 
संपूर्ण पल्ला ज्यांच्या मनांत सामावलेला असावयाचा 
त्या श्री, मानवेंद्रनाथ रौय यांच्या राजकीय विचारांत 
छटोच्या वरील कल्पनेस मानाचे स्थान दिलें आहे. 

: तत्त्वज्ञ राजा ? हा ऐेटोने सुचविलेल्या आदश 
राज्यकर्त्यांचा नमुना होय. अनेक दातकें लोटलीं, परंतु 
या कल्पनेची न्याय्य तपासणी प्रयोगाने कधीं केली गेली 
नाहीं. अलीकडे हुकूमराहांच्या रूपार्ने तिचा विकृत 
'प्रकार मात्र पहावयास मिळाला. आजकालच्या *यव- 
हाखादी (?1७2118॥० ) युक्तिवादामुळें तत्त्व्ञाना- 
चें विचारक्षेत्रातून केव्हांच उच्चाटन झालें आहे ! 
राजेशाही ही विद्यमान काळाशी विसंवादी ठरली आहे. 
अन्या स्थितींत ' तत्त्वश राजा ' संब्रंधीं बोलावयाचे 
म्हणजे उपहासास पाचारण करण्यासारखे आहे. तरी- 
सुद्धां ते चिंतन हितप्रद ठरणार आहे. 

राजानेंच “ तत्त्वज्ञ ' कां असावयाचे १ जीवनाच्या 
विविध क्रियांचे आकलन ज्या शानामुळें होऊं शकतें, 
जीवनरेली-( छ७५% ०1 11 )चा विकास ज्यामुळे 
साधतां येतो आणि अल्प्ततेची ब अनासक्तीची वृत्ति 
ज्यामुळं अंगीं बाणूं शकते अशा प्रकारचे सान व गुण 


कलकत्ता येथून निघणाऱ्या “ रॅडिकल हयूमॅनिस्ट 


लेखाचा हा सारांशरूप अनुवाद आहे .- अनुवादक. 


अनुक्रमणिका 


आदर राज्यकर्त्यांच्या ठिकाणी प्रामुख्यानं असावेत 
असा परेटोच्या मनांतील आशय असावा, राजा किंवा 
राज्यकर्ता हा कृतिशील पुरुष होय. तो तत्त्वज्ञानी अस- 
ल्यास त्याच्या कारभारामागें व कतीमागे ज्ञान व 
अनासक्त बुद्धीच मार्गदर्शन राहील. म्हणज कोणत्याहि 
( राजकीय ) कृतीस नैतिक जाणीवेची व कर्मास 
( पूव ) विचाराची आवड्यकता छेंटोनें प्रात्त करून 
दिली. त्यायोगे कोणत्याहि कृतीची थोरवी अगर मूल्य 
ठरविण्यास कांहीं मार्ग उपलब्ध होतो. 

सांप्रतची प्रवृत्ति अशी आहे कीं, यशखी राज- 
कारणी मंडळी काय करतात व त्यांच्या कृतींची प्रत्यक्ष 
योग्यता काय आहे याची विचारपूस करूं नये. शासन- 
सत्तेचे कार्यक्षेत्र अधिकाधिक प्रमाणांत विस्तार पावत 
आहे. राजकीय व्यवहाराची नैतिक विचारापासून 
अधिकाधिक फारकत होत चालली आहे. अद्या वेळीं 
छेटोनें सुचविलेल्या कल्पनेचे व्यावहारिक व समयोचित 
महत्त्व ध्यानीं येते. राजा म्हणजे एक ( समाजसंस्था ) 
किंवा राजाचें वैयक्तिक स्थान या दृष्टीने विचार करा- 
वयाचा नाहीं. राजाचें कार्य कोणत तें पहावयाचे 
आहे. ते कार्य राज्यकारभाराचें होय. हें कार्य कांहीं 
मानदंडांना अनुसरून चालावें व हे मानदंड ज्ञान व 
अनासक्त बुद्धि ( छाया र्जा 0880111161 ) 
यांतून निष्पन्न व्हावेत, ह्याचीच आव्यकता आहे, 

लोकशाहीमध्ये राजाला स्थान नसलें तरी राज्यकार- 
भाराचे कार्य रहाणारच आहे, लोकशाहींत तें कार्य 
प्रत्येक व्यक्तीच आहे असे समजण्यांत येतें. या अर्था- 
न प्रत्येक नागरिक हा राजा किंवा राज्यकर्ता आहे असें 
म्हणतां येईल. तेव्हां राज्यकर्त्याच्या ठिकाणीं हवे अस- 
लेळे गुण प्रत्येक नागरिकांत असणे अवश्य आहे. 

येथेच लोकशाहीस पायाभूत असणाऱ्या दिक्षणाचें 
महत्त्व ध्यानीं येते. शास्त्रीय ज्ञाना-( 8012111116 


या साप्ताहिकाच्या विशेषांकांत प्रसिद्ध झालेल्या 


०: शि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


10716१82०८ ) चा प्रसार व विवेचक 
बुद्धीलळा अवाहन (8७९91 (० 1९88011 3) या 
मार्गांनी जनमत सुशिक्षित करण्याचें काम हातीं घ्याव- 
यास पाहिजे, ही जबाबदारी पार पाडणारी मंडळी 
फार दिसत नाहींत. त्यांना तें काम दीर्घकालचें व 
अनिश्चित स्वरूपाचे वाटते. त्यांना तात्काळ फलदायी 
व जवळचे रस्ते पाहिजेत. सत्ता व कायदा यावर 
त्यांची मिस्त आहे. परतु जवळचे मार्ग ( 580016 
९पा8) हे लोकशाहीप्रत नेत नाहींत तर तिच्या 
विनाद्याकडे नेतात. तथापि लोकशाहीसंबंधीं खरी 
चिंता व कळकळ वाटत असेल तरच योग्य रीतीने 
पावळें टाकून तिचा नादा थांबवतां येईल. 

लोकशाही म्हणजे राज्यव्यवस्थेचे विशिष्ट स्वरूप 
किंवा राज्यकारभाराचे केवळ एक तंत्र नव्हे. जीवनाचा 
तो एक व्यापक व सुसंब्रद्ध दृष्टिकोन आहे. तो दृष्टिकोन, 
तें जीवनाचें तत्त्वज्ञान माहित असावयास पाहिजे व 
समजूनहि घेतळें पाहजे, त्या आकलनाच्या अभावीं 
ळोकशाहीसंत्रंधीं वाटणारी चिंता भावनाप्रधान किंवा 
विचार न करतां स्वीकारलेला एक फेशनचा प्रकार ठरेल ] 

सद्यभकालांतील बहुसंख्य नागरिकांत या दृष्टिकोना- 
विषयीं अज्ञान आहे. त्यामुळें एखादी योजना वा 
कृति ही लोकशाहीला धरून आहे का तद्विरद्ध आहे, 
तिजमुळें लोकशाहीची वृद्धि होईल का नाद होइल, हे 
ते ओळखूं शकत नाहींत. बऱ्याचश्या सुशिक्षितांची ही 
अवस्था आहे. त्यामुळे लोकशाही जीवनरौलीच्या 
कल्पनांनी ज्यांच्या मनास स्पद्दे केळा नाहीं असेच 
वरेचसे सभासद विधिमंडळांत आढळून येतील. 
अद्या स्थितींत व्यक्तिस्वातंश्य व स्वतंत्र विचार यांना 
उतत अडथळा आणणारे व त्यांचा संकोच करणारे 
लोकशाहीविरोधी उपक्रमच योजिले जावेत 


आणि ते माणसांना सच्छीळ, नीतिमान्‌, सभ्य 
' केवळ पंखांचाच अभाव असलेले देवदूत्त 


करण्याच्या उच्च हेतूने योजिळे जावेत व कायद्या- 
“या पुस्तकांत त्यांना स्थान मिळावे यांत नवल नाहीं. 
एका अेथीनियन प्रवाऱ्यानें स्पार्टन लोकांपुढे काढले- 
ल्या उद्ठारांची आठवण येथें झाल्यावांचून रहात 
नाहीं. ते असे : “ लोकशाही ही काय चीज आहे हं 
सर्व शहाण्या लोकांना ठाऊक आहे. मी तर त्यांतून 
पोळून निघाढेला असल्यामुळें मा ते ज्यास्तच कळतें. 


अनुक्रमणिका 


पण या मान्यता पावलेल्या वेडेपणाविषयीं नवीन अस 
बोळावयाचें तरी काय १ ” 

लोकशाही दृष्टि एकदम व थोडक्या कालावधीत 
उत्पन्न होणार नाहीं, हे खरे. म्हणून तर आतांपासूनच 
योग्य दिशेनें कांहीं प्रयत्न करण्याची जरूरी आहे. 
लोकशाहीची कांहीं ग्र्हीत तत्त्वे मान्य करून तदनुसार 
लोकशाहीच्या शिक्षणाचाच अल्पावधींतील व तत्काळ 
अंमलांत आणावयाचा कार्यक्रम आंखणें शक्‍य आहे. 
निरनिराळ्या प्रसंगीं प्रत्यक्ष कृतीने या तत्त्वांचा 
उपयोग करण्याने लोकशिक्षण साध्य होऊं शकेल. 
नवमानवतावादी ( रेंडिकल ह्यूमानेस्ट ) वाड्य़यांत 
असे तत्त्वविचार सहज सांपडू शकतील. ते विचार स्पष्ट 
करण्यासाठीं कांहीं ग्रहीत कुले (०४४ए1७॥०8 ) 
पुढें दिलीं आहेत : 

(१) मानव हा स्वतःच अंतिम साध्य आहे, 
साधन म्हणून त्याचा उपयोग होऊं नये. म्ह्णून 
मानवी हक्क हे शासनसत्तेच्या हक्तांहून श्रेष्ठ आहेत. 
(२) प्रथम व्यक्ति, नंतर समाज येतो. व्यक्तिहित 
हच सामुदायिक वा समाजहिताचे कार्य आहे. 

(३) स्वातंत्र्य हेंच स्थ मानवी-वैयक्तिक किंवा 
सहकाय युक्त प्रयत्नाचे ध्येय ब उद्दिष्ट आहे. 

(४ ) मानवी व्यक्ती बुद्धिवादी आहेत. म्हणजे 
इष्ट काय, अनिष्ट काय याचा निर्णय करण्याची विवेचक 
बुद्धि त्यांना प्रात्त झाली आहे. यासाठीं सावेजनिक मत 
हें अल्ेरचें न्यायालय मानावे. ' 

(५) व्यक्ति ही विवेकी असते. 'आपटें स्वातंत्र्य 
दुसर्‍याच्या स्वातंत्र्याशीं संत्रद्ध आहे, म्हणून दुसऱ्या- 
च्या अकल्याणांत वा नाशांत आपलें हित नाहीं ? 
या विवेकयुक्त जाणीवेने आपल्या वांस्यस आलेल्या 
स्वातंत्र्याप्रीत्यथे अवश्य अशा कांहीं बंधनांचाहि व्यक्ति 
स्वीकार करील. 

हीं सूत्रे परिपूण आहेत असा दावा येथे करावया- 
चा नाहीं, त्यांत फेरफार करावा किंवा तत्सह्श॒ नवीं 
मांडावीत, मुद्दा इतका आहे कीं अश्शासारलीं ग्रहीत- 
क्य लोकशाहीची पायाभूत मूलतत्त्वे म्हणून स्वीकार- 
ण्यांत यावींत, 

हा मार्ग पतकरण्यांत 
म्हणजे लोकशा 
त्याहून अधिक 


वरे 
नरचे फायदे आहेत. एक 
हीच्या दिक्षणाचें कार्य आज वाटते 
लभ ब अर्थपूर्ण होत जाईल, वर 


० ा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


्& न्‌ टि, वर्ष क: ओक 
*र. 2 रता क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


: तत्त्वज्ञ राज्यकत्या”ची आवश्‍यकता 


सूचित केलेल्या सूत्रांमार्गे शासत्रशुद्ध शानाचा भक्कम 
आधार आहि. सर्वांना कळूं शकेल अशा रीतीने तें ज्ञान 
देतां आलें पाहिजे. परंतु या कार्यांत गुंतळेल्यांची आज 
अनेकदा अशी भावना होते कीं शास्र व तत्त्वज्ञानाचे 
पाठ आपण लोकांच्या भाषेंत देतों खरे, परंठु त्यांचे 
सुपरिणाम दिसून येत नाहींत, उलट ज्यांना ह 
शिक्षण मिळत आहि, त्यांना प्रत्यक्ष जीवनांत त्या 
शिक्षणाचे महत्त्व केवढं आहे हें शिक्षणतज्जांनीं 
कितीहि बिंब्रविण्याचा यत्न केला तरी ते अगदीं 
: अव्यवहार्य ? वाटते. क 

परंतु वरील तत्त्वांचा स्वीकार झाला तर 
आपल्या हिताज्ीं संत्रद्ध असलेल्या गोष्टीसंवंधाने 
आपण परिणामकारक मततप्रदशंन करू शकतों. 
असे एकदां लोकांना कळून आलें कौं परि- 
स्थितींत वेगळाच बदल होईल. उदाहरणार्थ, 
सरकारनें मंजूर केळेळी एखादी योजना विचारार्थ ध्यावी. 
लोकांच्या साक्षात्‌ जोवनांत तिचे परिणाम काय होतील, 
जनतेचें हित व स्वातंत्र्य यांच्याशी ती सुसंगत आहे 
कीं नाहीं इत्यादींची सांगोपांग चिकित्सा होऊन ती जर 
लोकमतानें नकोशी ठरली तर सरारनेंहि ती वळें 
अंमलांत आणू नये. अश्शा रीतीने सरकार हें अशा 
प्रकारच्या सुबुद्ध व विधायक लोकमताची वूज राखते 
असें लोकांना दिसून आलें तर लोकशाहीच्या कल्पनां- 
चा प्रत्यक्ष जीवनांत कसा संबंध येतो हें त्यांना तेव्हांच 
कळून येईल. सरकारच्या कृतीबाबत व घोरणाबाबत 
विधायक व तत्त्वपूण टीका करण्याचा मार्गहि त्या योगें 
खुला होईल, निवडणुकीवर दृष्टि ठेवून सरकारला 
अडचणींत टाकण्याची प्रश्वत्ति कमी होत जाईल, 

या सूचित केलेल्या उपायांचा किमान हा तरी लाभ 
होईल कीं, त्यामुळें ठोकशाहीला कांहीं नेमका अर्थ 
येईल, तिची व्याख्या करतां येईल, सद्यःस्थितींत इतर 
राजकीय कल्पनांपासून लोकशाहीचे नेमके वेगळेपण 
कश्यांत आहे हे दरवितांच येत नाहीं. लोकशाही- 
ची जी कांहीं व्याख्या असेल ती पाल्यपुस्तकांत. त्या 
व्याख्येचा मागमूस प्रत्यक्षांत आढळत नाहीं. पुस्तकी 
व्याख्यांचा आशय असा कीं लोकांनीं चालविलेले राज्य 
म्हणजे लोकशाही. एश्वीवर लोकांनीं चालविलेले राज्य 
कुठेंच दिसत नाहीं हें बहुधा प्रत्येकास माहित असते. 
कम्युनिझमशीं तुलना करतां लोकशाहीचे जाणविणारें ति 


अनुक्रमणिका 


एक दौबैल्य आहे. कम्युनिझमला कांहीं ठराविक अर्थ 
आहे. जो कम्युनिस्ट नाहीं त्याला तसे म्हणवून 
घेण्याचा मोह होणार नाहीं; तसें त्यानें केळें तर त्यांतून 
सुटका करून घेणें सुलभ नाहीं. पण लोकशाहीच्या 
बाबतींत सर्वच प्रकार वेगळा. कोणासहि स्वतःस 
लोकशाहीवादी म्हणवून घेतां येतें व घेतातहि. लोक 
शाहीवादी हे लोकशाहीवादी आहेत; समाजवादी हेंहि 
लोकशाहीवादी आहेत; कम्युनिस्टहि लोकशाहीची रापथ 
वाहतात. रशियन लोकांनीं * लोकांच्या लोककाद्या 
( ?८०1€'5 1)९110019088 ) हा नबीन प्रकार 
अस्तित्वांत आणला आहे. चैंग-काई-शेक हा लोकश्ाही- 
वादीच होता व असेलहि, आपण भारतीयांनी लोक 
आहीचा सर्वांत महान्‌ प्रयोग सुरूं केला आहे असे 
चेस्टर बोल्स इत्यादि अमेरिकन आवजून सांगतात. 
अमेरिकनहि आपणांस हे जगांतील सवश्रेष्ठ 
लोकशाहीवादी म्हणवितात. तात्पर्य, असा एकहि 
पक्ष नाहीं- मग तो कितीही प्रतिगामी किंवा गटनिष्ठ 
असो- कीं ज्याला लोकशाहीची झुल पांघरतां येत 
नाहीं व * फिट? वसत नाहीं ! याचा परिणाम म्ह्णजे 
विचारांचा पूर्ण गोंधळ. अद्या स्थितींत लोकशाहीच्या 
स्वऱ्या शिक्षणाचे होत असलेळे कसलेहि प्रयत्न परिणाम- 
शून्यच व्हावयाचे. कशासच बांधलें न जाण्याचे लोकद्ाही- 
आ जे सांप्रतचें वैशिष्टय आहे ( 011581प]]र्‍7 10प- 
ठण०॥१1७] 008190९ ० १९1॥००॥७०५ ); 
त॑ जर कांहीं पालटूं शकले, कांहीं किमान कृतींना तिनें 
बांधून घेतळें तर वेगळी परिस्थिति उत्पन्न होईल. 
राज्यकर्त्यांकडूनच कांहीं उदार हालचाल झाली तर 
परिस्थितींत विलक्षण फरक पडेल यांत शका नाहीं. 
केवळ सत्ताच चालविणे असेल तर प्रश्न वेगळा, पण 
राज्य हैं नीतीने व शहाणपणाने चालवावयाचें असेल 
तर राज्यकर्त्यांनी हें ध्यानांत ठेविळें पाहिजे कीं 
जनता लोकशाहीच्या सज्ञान व परिपक्व स्थितीस येई- 
पावेतो जनतेच्या सत्तेचे आपण रक्षक व विश्वत आहोंत 
मग त्यांनीच लोकांना लोकशाहीपद्धतीस पात्र होण्याच्या 
क्रियेस साहाय्य करावें. त्यायोगें आपण सत्तेकरतां 
सत्तेमागे नाहीं असे दिसून बेईल व खऱ्या तत्त्वज्ञाचें 
शहाणपण व अलिप्तता आपल्यापाशी आहे असे सिद्ध 
होईल. चांगल्या अर्थाने ते ' तत्त्वज्ञ राजे ? होतील. 
राज्यकर्ते तत्वत्ञन असावेत या सागणीमागील हेतु 
हा कीं जे स्वतःस लोकशाहीवादी समजतात त्यांनीं 
एतद्विषयक सदसद्विवेकबुद्धींचे मंथन करावें. 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट्« (अमृतमहोत्सवी (>) > 
षक द (छे वर्ष र 
0 र, नि कू 
शि दवा 
() ह तु 
वपु 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. गोविन्द केशव भट 


कग्वेदांतील ' सृत्यु-सूक्त' आणि जीवनविषयक दृष्टि 


स्मृ ही मानवी जीवनांतील एक दुर्धर घटना 

टआहे. टाळूं म्हटलें तरी मृत्यु टळत नाहीं. 
टळूच्या कराळ जबड्यांत सर्व जगताचा चक्काचूर 
होऊन जातो. विश्वविजेत्यापासून तो एखाद्या क्षुद्र 
जंतुपर्यंत सर्वे वस्तुजाताला अक्षरशः घूळ चारण्याचें 
सामर्थ्य ह्या प्रलयंकारी, सर्वशक्तिमान मृत्यूंत आहे. 
प्राण्यांची गोष्ट कशाला १ विश्वावर आपल्या वैभवाची 
अमर्याद पांखर घालणाऱ्या महान्‌ संस्कृतीहि या 
सत्यूनें आपल्या उदरांत पचवून टाकल्या आहेत 
आणि केवळ नामशेष करून ठेवल्या आहेत. 

' म्हणूनच मृत्यूचे भय कुणाला सुटले नाहीं. 
मृत्यूवर विजय मिळविणारा एखादा उपनिषरत्कालीन 
नचिकेता सोडला, महाभारतांत वर्णिलेली सावित्री 
सोडली, किंवा योगसामर्थ्यानें परखह्माला वशा करून 
घेणारे कप्रि-मुनि, साधु-संत सोडळे तर असा कोण 
आहे कीं जो नुसत्या मृत्यूच्या कल्पनेने सुद्धा चळचळां 
_ कांपणार नाहीं ? * 

__ जगताच्या कोमल, प्रेमळ, सुंदर स्वप्नांचा विध्वंस 
केरून, वस्तुजाताला जीवनांतून कायमचें उठवून 
नेणारी मृत्यु ही एक निष्ठुर, अनिवार्य शक्ति आहे. 
या मृत्यूने होणाऱया दारुण, भीषण शोकाचा पूर कसा 
थांबवितां येणार ? मृत्यूने निर्माण केलेळे दुःग्ब अटळ 
असलें तरी तें जीवनाला भाजून काढल्याशिवाय कसे 
साहील १ सृत्यूचें दुःख खरोखरच अपरेपार आहे. 
ग॒त्यूच्या कल्पनेने अर्जुनासारख्या प्रचंड धनुधराचेहि 
हातपाव गळून गेले. इंडुमतीच्या मरणानें अजासारखा 
विवेकशील, धीराचा, रघुवंशीय राजाहि आपला शोक 
आवरू शकला नाहीं आणि शेवटीं त्यानें आपल्या 
देहाचें संगमांत विसर्जन केळे. रतीसारखी कोमल 
मनाची, पतिप्रेमानें भारळेळी तरुण स्त्री, मदनाचा 
राहू झाल्यावर, हंबरडा फोडून शोक करूं ळागळी | 
कबींनीं केठेल्या या वर्णनांत मानवी ह्द्याचें आ- 
कंदनच ऐकूं येत आहे, यांत शंका नाहीं. 


सत्यूमुळें होणाऱ्या चिरवियोगाचें दुःखच असें 
आहे कीं तेथें धीरांचा धीर सुटतो, जाणिवेची नेणीव 
होते, कळत असूनहि वळेनासं होते. आत्मा अमर 
आहे आणि देह नाशवंत आहे, हें कां कोणाला माहीत 
नाहीं १ विल्याचा हा अकल्प्य खेळ अटळ आहे हें 
प्रत्येक जण जाणून असतो; अथवा, अजाणतेपणानें 
कां होईना, हरघडीला येणाऱ्या जगाच्या अनुभवांतून 
पा अद्य सत्याची ओळख सर्वांना पटलेली असते. आणि 
तरीहि, जाणते आणि अजाण, सर्वच जण या दुःखाच्या 
फेऱ्यांत सापडले कीं दीन होऊन जातात, तेथे श्री- 
ठेग्याचे तत्वज्ञान अपुरें पडते, वसिष्ठाचा धीरगंभीर 
उपदेश टटका पडतो. मृत्यूचें सत्यच इतकें भेसूर आहे 

कीं त्यापुढे जीवनाचें सत्य कावरेंबाबरें होऊन जातें ] 
हे असें व्हावें यांत नवल नाहीं; कारण हो जगता- 
घेवा 'चिर-अनुभवाची एक गोष्ट आहे. या 


प्रश्न वेगळाच. आहे. मरणाची अपरिहार्यता जा णूर 
सत्यूच भय स्वीकारून आणि या चिरवियोगाचें असीम 
इम्ल कळत असूनहि, मला असें विचारावयाचे आहे 
कीं मृत्यूच्या घटनेला उद्देशून आमचा जो सामाजिक 
आचार आहहे तो बरोबर आहे काय ? वेगळ्या शब्दांत 
हेंच विचारावयाचें तर स्रत्यूच्या संबंधांत आमची 
जीवन-दृष्टि असावी तज्नीच आहे काय ? 
माझा प्रश्न चमत्कारिक वाटत असेल तर मी असे 
म्हणतां की, आमची जीवनविषयक दृष्टि हौच म्र्त्यू- 
च्या घटनची खरी कसोटी आहे, या प्रश्नाचा मानवा- 
च्या दृष्टीनें विचार केला -._ आणि मानवांनी द 
चा विचार. रू ढु ना मानवां« 
चार करू नेये तर काय करा? १५-- तर यू 
संबंधींचें मानवी सत्य भ्रत्युविषयक पक 
नगडी ट्‌! तस्वज्ञानांत नाहीं 
मरणाच्या भीतींत नाहीं को शोकां स्प 
वाद लागते. मय "कात नाहीं असं मला 
७ त. ुलुविषयक तत्वशानाने स. 
(क मीली वली नान आम्हांला काय 
। प्रकृतिः शरीरिणां विक्ृतिर्जीवितम्‌ 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डॉ 
क न्‌ के वष ०4 जक 
*" ८ साता 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रग्वेदांतील “ मृत्यु-सूक्त ' आणि जीवनविषयक दृष्टि 


उच्यते ” | म्हणजे या तत्त्वज्ञानाने मानवी जीवितालाच 
विकृति ठरवून जीवनाचाच अपहार केला आहे ! 
या तत्त्वज्ञानांत जीवनाचे उदात्तीकरण असेल, पण 
तें जीवनाचा स्पर्ही टाळून केलेळें आहे. या तत्त्व- 
ज्ञानाची पकड आज हजारों वर्षे आमच्या जीव- 
नाला व्यापून बसलेली अहे. या तत्त्वज्ञानाचाच 
पर्याय म्हणजे जग असार आहे, जग माया आहे, सत्य 
काय तें “ निहितं गुहायाम्‌”?, या जगापासून दूर, 
गुहेंत दडवून ठेवल्यासारखे गूढ आहे हीं महावाक्‍ये ! 
तात्त्विक इष्टीने हें सगळें खरें असेलहि; परंतु मृत्यूची 
तलवार मानेवर सारस्वती लटकत ठेवून प्रत्येक 
क्षणाला जीवनाचा वध करणारे हें तत्त्वज्ञान सामान्य 
मानवी जीवनाला किती उपकारक झालें आहे 
याचा विचार नको का करायला ? या तत्त्वज्ञानांतून 
संन्यासाचा. पंथ निघाला, आणि या विचारसरणीचा 
प्रभाव आमच्या जीवनावर इतका झाला कीं, सर्वच 
मानव जरी हिमालयाच्या दिशेनें चाळू लागळे नसले 
तरी, मानबी जीवनाला मात्र भगवा रंग आला, जीव- 
नाच्या आनंदाची मात्र राख झाली ! 

मृत्यूचे मय आणि मृत्यूचा शोक दोन्ही तरून 
जाण्याचा मार्ग म्हणून वरील तत्त्वश्ञान उपयोगी पडतें 
म्हणावें तर तें फारच थोड्यांच्या वावतींत पडत असलें 


पाहिजे असें मानवी अनुभवांवरून दिसते. वर 


उल्लेखिलेल्या साहित्यांतील उदाहरणांचा. आणि मृत्यूच्या 
किंबा चिरवियोगाच्या दुःखाला कवींनीं जी हृदयद्रावक 
वाचा फोडली आहे तिचा अर्थ काय ? हा शोक, 
हें दुःख, सत्याचा अपलाप करणारें आहे असें तर 
म्हणावयाचे नाहीं ना १? मानवी जीवनाची जी 
एक सार्वत्रिक आणि वैयक्तिक अनुभूति आहे तिला 
खोटी म्हणण्यानें, तिच्यावर तत्वज्ञानाचा मुलामा चढ- 
विल्याने, त्या अनुभूतीचें क्षणाक्षणाला जाणवणारे प्रवर 
अस्तित्व नाबाद होण्याची राक्यता फारच कमी आहे. 
याच्या उलट, मरणाच्या ह्या सत्याचा स्वीकार करण्या- 
नेंच जीवनाचा अथे नीट लागूं शकेल, म्हणूनच 
मी वर म्हटले कीं मरणाची खरी कसोटी जीवन- 
विषयक दृष्टींतच नीट सांपड्टं दाकेल. 

मरणाकडे पाहाण्याची वैयक्तिक दृष्टि भयाची, 
शोकाची असेल, किंब्रहुना. तशी ती असावी यांतच 
मानवाचे मानव्य आहे. परंतु मृत्यूच्या घटनेविषयी 


न. भा. २ ' 


अनुक्रमणिका 


आमची सामुदायिक, सामाजिक जी दृष्टि आहे 


तिच्यावर माझा कटाक्ष आहे. या दृष्टीचे हवेंतळें ल्प 


म्हणजे जीविताला विकृति समजणारे वरील तत्त्वज्ञान. 
आणि या दृष्टीचें प्रत्यक्ष न्यवहारांतील रूप म्हणजे 
मृत्यूच्या प्रसंगीं नेहमींच दिसून येणारे चिरपरिचयाचें 
करुण-भीषण हृद्य आणि अंत्यविधीच्या वेळचे 
वातावरण. 

रणानें निर्मिलेले व्यवहारांतील कारुण्य आणि 

भीषणता आपण कोणीच दृष्टीआड करूं 
शकणार नाहीं. आणि त्यांत कांहीं दुबळेपणा आहे 
असें म्हणण्यापेक्षा, मानवाच्या धगधगत्या हृदयाचे 
प्रतिविंबच त्यांत पडलेले असते असें मला वाटते. मात्र 
अंत्यविधीच्या वेळचें जे वातावरण असते त्यांत मला 
तरी निर्दयपणाच आढळून येतो. मृत मनुष्य तर या 
जीवनांतून उठूनच गेलेला असतो. त्याच्या अपरंपार 
शोकांत मृताचे आप्त विचार बुडून गेलेले असतात, 
परंतु या आत्तांच्या भोंबवती जो मळावा जमलेला असतो, 
त्याची ठृत्ति काय असते ? कांहींजण त्या आत्तांबरोबर 
अश्र गाळीत असतात, ऊर पिटीत असतात. कांहीं 
लांब चहरे करून उभे असतात. कांहीं तत्त्वज्ञान 
सांगण्याचा आविर्भाव करीत असतात उलट, कांहीं 
व्यवहारी माणसें आपले टक्क आणि दक्षिणा यांच्यावरच 
नजर ठेवून असतात. आणि असाहि एक वर्ग असतो 
कीं जो उपचार म्हणून या विधीच्या वेळीं जमा 
झालेला असतो; परंतु ह्या वर्गांची खासगी बोलणीं- 
चचाळणीं, किंबहुना त्यांचे थट्टाविनोदहि दबलेल्या 
आवाजांत चाळूच असतात ? मृताच्या भोंवतीं हें जे 
वातावरण तयार होत असतें यांत काय तत्त्वज्ञान 
मरलेळें आहे. या मेळाव्याचा मृताच्या आप्ताला काय 
सांत्वनपर फायदा होतो हें मला तरी अजून कळलेले 
नाहीं ! तत्त्वज्ञान राहिलें बाजूला. या वातावरणांत मळा 
तरी वंचना, ढोंग आणि म्हणूनच निर्दयपणा आहे 
असें वाटते. आणि याचें कारण हेंच कीं, जीवनविषयक 
खरी दष्टिच कुठेतरी दडून बसळी आहे आणि म्हणनच 
जीवनाचा कोरडा अपलाप करतांना, आम्ही मृत्यूच्या 
दुःखाचीहि एका परीनें निदव, वंचना करीत 
असता. या बचनन झ्मताच्या दुःखानं जखमी 
झालेला आत्त पुन्हां एकटा तो एकटाच राहतो. जगाचे 
चक्र जें चाळूं असतें ते असतेच. वियोगाच्या धकयानें 


डा शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


भं शि ग कर 


ह्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


ज्ञीबनाची नश्वरता जाणवून त्याचा जीवनावरचा 
विश्वासहि ढासळूं लागतो. वरील उदात्त तत्त्वज्ञानाचा 
आणि त्यामुळें आलेल्या जीवनविषयक दृष्टीचा तर हा 
परिणाम नाहीं ना १ असो किंवा नसो, परंतु आमच्या 
जीवनांत ही वंचना शिरठी आहे हें तर खरे ना ? 
म्हणूनच माझां प्रश्न आहे कीं, हें सार योग्य आहे 
काय १ 


अगदीं प्राचीन काळचा भारतीयांचा जीवनविषयक 
दृष्टिकोन पाहिला तर तो आतांच्या सारखा 


नव्हता असे दिसून येतं. हें समजण्यासाठी मोठमोठे 
ग्रंथ धुंडाळायला नकोत कीं शास्रें आलोडन करायला 
नकोत. फक्त करग्वेदासारखा एखादा ग्रंथ - आणि 
त्यांतली मृत्यु-सूक्तेंच तेवढी पाहा. म्हणजे मी काय 
म्हणतों ते कळून येईल, क्रग्वेदाच्या सातव्या मंडलांतील 
<९ वे, आणि दहाव्या मंडलांतील १५, १६, १७ आणि 
१८ एवढींच काय तीं सूक्ते कीं ज्यांत म्त्यूविषयीं 
विचार व वर्णन आलेलीं आहेत. यांतल्या त्यांतहि 
दहाव्या मंडलांतील १८ वें सूक्त, जे  स्रत्युसूक्त ? 
म्हणूनच ओळखले जाते ते पाहाण्यासारखें आहे. 

या स्त्युसूक्तांतील ' वर्णन मृतदेहाला पुरण्याच्या 
संस्काराला लागूं पडते, का अभ्निसंस्काराळा लागू पडतें 
ही महत्त्वाची गोष्ट नाहीं. कारण जुन्या काळीं दोन्हीहि 
होत असतीळ व पुढें असिसंस्कारालाच धार्मिक 
मान्यता मिळाली असली पाहिजे. तसेंच या 
सूक्तांमवीलळ ७ व्या कडचेंतील कांहीं अद्वांच्या 
अर्थाचा अनर्थ करून, सतीच्या प्रथेला 
कगख्ेदाचा आधार द्ोधण्याचें जे कारस्थान कांही 
कमेठ धर्मनिष्ठांनीं केळे होतें त्याकडेहि आतां लश्च 
देण्याचें कारण नाहीं. या बाबी ऐतिहासिक कुतूहलाचा 
विषय म्हणूनच आज उरल्या आहेत. परंतु या स्‌क्तां- 
तून सामाजिक जीवनाचे जे चित्र आहे, विशेषतः 
जीवनविषयक दृष्टि जी यांत प्रतित्रिबित झालेली आहे 
ती हजारा वर्षांनंतर आजहि ताजी वाटावी इतका 
जिव्हाळा आणि ओलेपणा त्यांत आहे असें मला 
वाटते. 

या सुक्तांतील सर्वच वर्णन इतकें बोल्कें आहे कीं 
अंत्यविधीचे समग्र चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर स्पष्ट 
उभे राहावें. वसतीपासून दूर, स्मश्ानभूमीवर एका 


९ नूळ ' सत्युसूक्त ? लेखाच्या शेवटीं दिले आहें 


अनुक्रमणिका 


ुद्ध केलेल्या जागेवर मृतदेह ठेवलेला आहे. मृताची 
उपजीविकेची आयुधे [-मुळांत ' धनु म्हणजे धनुष्या- 
चा उछ्छेख आहे; हें एका क्षत्रियाच्या दफनार्चे वर्णन 
आहे हें उघड आहे-] त्याच्या हाताशी ठेवलेली 
आहेत. त्याची बिधवा पत्नी उशाशीं बसळेलीं आहे. 
आत्त आणि मित्रपरिवार स्मश्शानभूमीवर जमा झालेला 
असून हे सवे लोक एका विस्तृत वतुळांत मृताभोंवतीं 
उभे आहेत. आतां अंत्यविधि करविणारा पुरोहित 
एक दगड घेऊन या दीध वतुलांत एका जागीं ठेवतो. 
हा “ परिधि ” होय. जीवन-मरणाची सीमारेषा दाख- 
विणारे हें चिह् आहे. या परिधीच्या पलीकडे सजीव 
जीवांनीं जावयाचे नाही; परंतु ही मर्यादा सांभाळ- 
ण्याची प्रार्थना पुरोहित मृत्यूलासुद्धां करीत आहे: 
“ हे मृत्यो ! तुला डोळे आहेत, कान आहेत; 
म्हणून मी तुला सांगतों. मृत्यूची पाऊलवाट वुज- 
वीत आम्ही इथवर आलों आहोंत. या परिधीने 
मृत आणि सजीव यांची भिन्न विभागणी झाली आहे. 
हा परिधि मी जिवंत माणसासाठीं ठेवलेला आहे. 
कोणीहि जिवंत व्यक्ति याच्या संनिध न येवो. दिवस- 
रात्र, अब्तु किंवा मोठे-चाकटे जसा आपला अव्याहत 
क्रम पाळतात तोचं वडीलकीचा, प्रथमपंणाचा क्रम 
येथेहि पाळला जावा आणि विधात्याने योजिलेल्या 
आयुर्मर्यादेला बाध येऊं नये ] मृत्यो ! तू आपल्या 
मार्गानं निघून जा ! आमंची प्रजा, आमचे 
वीर यांना तूं मारू नकोस. आमच्या पापाचा 
नाश होऊन, पुत्र आणि घनलाभानें आमची 
भरभराट होवो ! आमचें आयुष्य शंभर शरदांच होवो! 
आमच्या आयुष्याचा ऱ्हास होऊं नये ! मृत्यूच्या या 
मर्यादेपलीकडे जीवनाचे जग पसरलेले आहे. तिकडे 
आम्हीं जात भाहोंत-जीवनाच्या हास्यांत आणि 
जीवनाच्या नृत्यांत भाग ध्यावयाला, दीघे आयुष्याच्या 
वरदानानें जीवनाचें सुख भोगायला ! ” 
र(क्रचाशते६ ) 
जीवनाच्या आनंदाचे हे शीतळ तुषार जमलेल्या 
जिवंत माणसांच्या अंगावर रिंपडल्यावर, पुरोहित 
पुढें येतात. डोळ्यांत पचे पग बना तची नी 
* अश्व येऊं न देतां, ह्दद्यांत 


१० 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टू द. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


बह्ला्धि ७५ 'चो”** 
॥& अमृतमहोत्सवी, 
क ही : ती 
र्ण स वष 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्ग्वेदांतीळ “ मृत्यु-सूक्त ' आणि जीवनविषयक दृष्टि 


दुःखाचा आवेग उमलूं न देतां या सुवासिनी वतुलाच्या 
मर्यादेच्या आंत येऊन मृत देहावर व्रत ओततात 
आणि मग घराच्या दिदोनें पहिळें पाऊळ टाकतात ! 
( त्वा ७. ) नंतर मग, मृताचा सर्वात जवळचा 
आप्त मृताच्या पत्नीजवळ येतो, हात देऊन मृताच्या 
उद्याजवळून तिला उठवतो आणि तिला म्हणतो : 

$ स्त्रिये ! ऊठ. जिवंत माणसांच्या जगाकडे तूं 
आतां वळलें पाहिजे. एका वेळीं ज्याने तुझें पाणिग्रहण 
केळें तो तुझा पति आतां राहिलेला नाहीं. तूं तुझी 
पत्नीपदाची जबाबदारी पुरी केली आहेस, त्याच्या 
मुलांची तूं माता आहेस | ” (क्रचा ८ ) 

आणि सजीव जगताकडे परत फिरतांना हा आप्त 
मृताचीं आयुधे आपल्या जिवंत हातांत घेतो. 
जीवनाच्या सातत्याचें, जीविताच्या सजीवपणाचें हें 
एक प्रतीकच होय. हीं आयुधें ग्रहण करतांना, 
मृताच्या रूपार्ने नाहींसा झाळेला जोम आणि ठाक्ति 
यांचा संचार पुन्हां होऊन राजरेवर विजय मिळावा ही 
भावना आत्ताच्या मुखाने प्रकट होते. ( क्रचा ९. ) 

यापुढें, मृतदेह प्रथ्वीमातच्या हवालीं करण्यांत 
येतो, तिच्या संरक्षणाखालीं ठेवण्यांत येतो. या वेळीं 
प्रकट केळेळी भावनाहि समजून घेण्यासारखी आहे. 
पुरोहित म्हणतो : 

“ या प्रथ्वीमातजवळ तूं आतां जा. ही विशाल 
आहे आणि सुखमय आहे. लोकरीसारखी मृदु 
असलेली ही युवती ( प्रथ्वी ) तुझा सांभाळ करो ! ” 

-(क्रचा१०) 
हृदयाची ही कोमळ भावना प्रकट करून मग 
पुरोहित एथ्वीला उद्देशून म्हणतो 

* हे परथिवि! तूं या मृताला इजा करूं नकोस 
तुझ्या पोटांत शिरायला त्याला अडचण करूं नकोस. 
याची काळजी घे. माता जशी आपल्या मुलाला पद्रा- 
खालीं झांकून घेते तशी तूं याला घे! ? 

-(क्रचा ११.) 

जमीनींत मृतदेह ठेवल्यावर माती लोटण्यांत येते 
रजःकण खडुथांत पडतांना स्तंभरूप (111818 ० 
68 ) धारण करतात; त्यांना १९२ व्या क्रचेंत 
८ गुहासः ? म्हणून संबरोबळे आहे ; कारण धुळीचे 
हे अनंत स्तंभ हीं मृताची भविष्यकालीन घेरे 
वरवर उसळणारी ही एथिवी ( माती ) नीट खालीं 


अनुक्रमणिका 


बसो. हजारांनीं मोजतां येतील अशी हीं (रजःकणरूपी) 
घरें असोत. तीं घुत पाझरोत आणि सर्वकाळीं त्याला 
शरण-स्थान होवोत. ” ( क्रचा १२ ). 
खडडा मातीने भरल्यावर त्याचा पृष्ठभाग साफ करण्यां- 
त येतो व त्यावर दगड ठेवण्यांत येतो. मृताशीं हा अखर- 
चा संपर्क. या दगडाला (परिधीला) स्पशे करतांना मृत्यूशी 
संपर्क येऊं नये ही प्राथना. यापुढें मृताची काळजी 
पितरांनीं आणि यमाने वहावयाची आहे. “ तुझ्यावर 
ही माती मी थापून बसवतों. वर. हा दगड ठेव- 
तांना मला ( मृत्यूची ) इजा न होबो. या स्थूणेला 
पितर तोलून धरोत. यम तुझ्यासाठीं इथे घरे रचो.” 
-(त्रज््चा १३) 
दोवटचीं क्रचा कवीनें म्हटली आहे. मृत्यूचे वर्णन 
करतांना, शाब्दद्वारा कवीचा संपर्क मृत्यूशी आला. 


त्यामुळे भलता अनथ त्यावर येऊं नये. वाचेचा उपयोग 


पुढें तर करावयाचा आहेच. किंब्रहुना बाणाच्या 
टोंकाशीं पिसे तशी ही वेगवती वाचा आहे. परंतु 
सध्यांच्या संपर्काचा संभाव्य अनथं टाळण्यासाठी कवि 
वाचा थांब्रवून धरतो. या खंडामुळें मृत्यूशी आलेला 
तात्पुरता संबंध खंडित होईल आणि भविष्यकाळीं 
पुन्हा वाचेचें उच्चारण मोकळेपणाने करतां येईल, 
* बाणांच्या पिसाप्रमाणे (ही वाचा ) माझ्या (देहांत), 
येणाऱ्या दिवसासाठी, ठेवली आहे. लगामानें घोड्याला 
थांबवून धरावें त्याप्रमाणें मी पुढील वाचेला धरून 
ठेवतों. ?-( त्रज्चा १४ ) 

रडारडी, ब्रेफिकिरी, कोरडे तत्त्वज्ञान या सर्वांपासून 
हजारों वर्षे दूर असणारे या सूक्तामधील हे भाव 
फोणीकडे, आणि आजची निष्ठुर वंचना कोणीकडे ! 
या सक्तांत गांभीय आहे, पण तें प्रेमळपणाला पारखे 
झालेळे नाहीं. बांत मृत्यूचा आणि मताचा आदर 
आहे पण जीवनाचा अनादर नाहीं. एका अटळ 
घटनेचा मनावर पडलेळा ताण आहे, परंतु त्यानें 
जीविताची रेशमी दोरी तुटळेली नाहीं, जीवन आणि 


मरण यांच्या सीमारेषांची स्पष्ट जाणीव आहे, 


परंतु मृत्यूची छाया पडून जीवन काळवंडून 
गेळेळें नाही. शोकाचे ढग तरळत असूनहि 
सुतकीपणाच्या धारा वाहात नाहींत. प्रसंगाचे 
गांभीर्य पदोपदी जाणवत असूनहि सर्व बातावरणांत, 
निरागस जीवनश्रद्धेची एक हळुवार लहर तरळते 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ब्ह् टि ७५ द ३०१९ 
न्य अमृतमहोत्सवी, 
स्ट ऱ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आहे. मृत्यूच्या संमुल उभे असूनहि जीवनाचा 
विश्वास कायम आहे. मातेच्या प्रेमळ हाताने आणि 
युवतीच्या मखमली स्पर्शाने मृताचा सांभाळ करण्याची 
प्रार्थना एथ्वीदेवतेला करून, स्मद्यानभूमीवर जमलेला 
हा लोकव्रृंद कतंव्याने आणि हंसण्या-खेळण्यानें भरटे- 
ल्या जीवनाकडे परतत आहे. या परत फिरण्याची दिशा 
अलंकृत सुवासिनींनी दाखवली आहे. आणि या 
जमावाबरोबर, जिच्यावर आकाशींची कुर्‍हाड कोसळली 
त्या स्वताच्या पत्नीलाहि हात धरून, दिलासा देऊन, 
नेण्यांत येत आहे ! 
या मृत्यु-सूक्तांतील वातावरणांत, त्यांत प्रकट झालेल्या 
विविध भाव-भावनांत जी जीवनाची दृष्टे फांकळेली 
आहे तिनेच मृत्यूचा, आणि जीवनाचाहि, खरा अर्थ 
प्रकट झाला आहे. या सूक्ताची मोहिनी पाश्चात्य 
मनांवरहे जी पडळी आहे ती उगीचच का त्या 
जीवनदृष्टीला जर मौतिकवाद, जडवाद, उपभोगवाद 
अशीं नांवें देऊन हिणवायचे असेळ तर तीहि एक 
घोर वंचनाच होय ! 
र वुाुआआवख्ट बग 
ग्टत्यु-सूक्त 
क्ग्वेद १०-१८ 
ज्या ख्त्युसूक्त[संत्रंधी कांहीं विचार वर प्रदशित केळे 
आहेत तें पुढीलप्रमाणें आहेः-- 
परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां 
यस्ते स्व इतरो देवयानातू । 
चक्षष्मत गरण्वते ते त्रवीमि 
मा नः प्रज्ञा रीरिषो मोत बीरान्‌ || १ ॥ 
मृत्यो: पदं योपयन्तो यदेतत्‌ 
द्राधीय आयुः. प्रतरं दघानाः | 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन 
खुद्धाः पूता भवत यज्ियास: || २ ॥ 
इमे जीवा विमृतेराववृत्रन्ञ - 
भूदू' भद्रा देवहूतिर्ना अद्य । 
प्राञ्चो अगाम रृतये हसाय 
द्राघीय आयुः प्रतरं दधाना: । ३॥ 
्मं जीवेभ्यः परिधिं दधामि 
मंर्षा नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 
शतं जीवन्लु शरदः पुरूची - 
रन्तमुत्यु दघतां पर्वतेन || ४ || 


अनुक्रमणिका 


१२ 


यथाहान्यनुपूर्व भवन्ति 
यथ क्रतव क्रतुमियन्ति साधु । 
यथा न पूर्वमपरो जहाति 
एवा घातरायूंप्रि कल्पवैषामू || ५_॥ 
आरोहतायुजंरसं वृणाना 
अनुपूवे यतमाना यतिष्ठ | 
इह्‌ त्वष्टा सुजनिमा, सजोषा 
दीधमायुः करति जीवसे वः | ६॥ 
इमा नारीरविधवा: सुपत्नी- 
राज्ञनेन सर्पिषा संविशन्तु । 
अनश्रवोडनमीवाः सुरत्ना 
आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे | ७ || 
उदीष्व नायमि जीबलोकं 
गतासुमेतमुप शेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं 
पत्युजेनित्वमभि संत्रभथ ॥ ८॥ 
घनुहस्तादाददानो मृतस्या - 
इस्मे क्षत्राय वचैसे बलाय । 
अन्नेव त्वमिह वयं सुवीरा 
विश्वा: स्पृघो अभिमातीर्जयेम ॥ ९ ॥ 
उपसर्प मातर भूमिमेता - 
मुरूव्यचसं एथिवीं सुशेवाम्‌ । 
ऊणेम्रदा युवतिर्दक्षिणावत 
एषा त्वा पातु निक्रतेरुपस्थात्‌ ॥ १८ | 
उच्छ्वश्वस्व एरथिवि मा निजाघथा: | 
सूपायनास्मे भव सूपवज्ञना । 
माता पुऩ्े यथा सिचा 5भ्येनं भूम ऊणुंहि ॥११) 
उच्छवब्चमाना प॒थिवी सुतिष्ठतु 
सहख्े मित उप हि श्रयन्ताम्‌ । 
ते गृहासो घृतश्रथुतो भवन्तु 
विश्वाहास्मे शरण: सन्त्वत्न | १२॥ 
उत्‌ ते स्तभ्नामि एरथिवीं त्वत्‌ 
परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌ 
एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु 
ते5त्रा यमः सादना ते मिनोतु ॥ १३ ॥ 
प्रतीचीने मामहूनीष्वा: पर्णमिवा द्ध । 
प्रतीची जग्रभा बाचमसश्वे रानया यथा | १४ 


षम्‌ । 


>.) क 1. 
र गु क्य 
00 

० ध्व > “7 ष्ट्र 
"नवभारत च 
क्य शि ७५ 


2 विज. >> 
म्ह सा प हँ क्क 


० शा 


च 


(८ चक्ल वर्ष > 
1) श्र १ जु च 


मराठी विकास संस्थद्वारे न्यु 
णगज्य वक] क न ह 
भ संगणकीकृत री द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


खीन्द्रनाथ ठाकुर : अनु? -आ. स. ज. भागवत 


दुर्योधन - तात, आपल्या चरणीं प्रणाम करतों 

धृतराष्ट्र - अरे दुराशया, तुझें अभीष्ट सिद्ध झालें 

दुर्यो? - जय मिळाला आहे. 

चघृत० - आतां सुखी झालास १ 

दुर्योठ - मी विजयी झालों आहे, 

घृत० - अखंड राजत्व जिंकूनहि तुला सुख 
'कोठें आहे, हे दुमति ! 

दुर्यो० - मीं सुल इच्छिळें नव्हते, महाराज ! 
जय! जय हवा होता मळा, आज मी विजयी झालों 
आहे. क्षृद्र सुखानें क्षत्रियाची क्षुधा भागत नसते, हे 
कुरुपति ! जयरस म्हणजे भडकलेली अभिमयी सुधा, 
और्ष्यासिन्धूच्या मंथनांतून निघालेली ती सुधा मी 
नुकताच प्यालो आहे. तात ! सुखी नव्हे, आज मी 
जयी आहे. पिताजी, सुखी मी तेव्हां होतो, जेव्हां 
पांडव-कोरब एकत्र कुटुंबांत राहात होते --- शश्ांका- 
च्या छातीवरील कलंकाप्रमाणे कमंहीन, ग्वहीन, 
दीप्तिहीन सुखांत ! सुखो मी तेव्हां होतों, जेव्हां 
अलुनाच्या गांडीवटणत्कारानें भयभीत होऊन शत्रु 
आमच्या दारीं येत नसत ! सुखी मी तेव्हां होतों, 
जेव्हां पांडव जयहस्त करांनीं धरित्रीचें दोहन करून 
भ्रातृम्रेमाने त्यांतींळ कांहीं अंश आम्हांला देत असत 
आणि आम्ही अत्यंत कोतुकाने नित्य नवीन भोगसुख 
निश्चिन्त मनानें उपभोगीत असूं ! सुखी मी तेव्हां 
होतों, जेव्हां पांडवांचा जयध्वनि प्रतिध्वनित होऊन 
कोरवांच्या कानांवर आघात करीत असे आणि पांडवां- 
च्या यशोबिंबाचे प्रतिबिंब आपल्या उज्ज्वल अंगुलीनं 
'कोरबांचे मलिन भवन प्रकाशित करीत असे ! पिताजी, 
सुखी आम्ही तेव्हां होतों, जेव्हां आपलें सर्व तेज 
विझवून पांडवांच्या गोरवाच्या छायेत स्निर्धपणानें 
हेमन्तांतींल बेडकांप्रमाणे जडत्वाच्या कूपांत आम्ही 
पडलेळे होतों! आज पांड्पुत्र पराभवाचे ओझ 
खांद्यावर घेऊन वनांत चालले आहेत, -आज मी 


अनुक्रमणिका 


गान्धारीरचे आवेदन 


सुखी नव्हे, आज मी जयी आहे. 

घृत? - धिक्कारा असो तुझ्या भ्रातृद्रोहाला ! 
पांडव आणि कोरव यांचे पितामह एक होते याचा 
तुला विसर पडला काय ? 

दुर्या2 - तें तर विसरणे शक्‍य नाहीं. एक 
पितामह असूनहि घन, मान, तेज या बाबतींत 
आम्ही एक नाहीं. जर ते दूस्वे कोणी परके असते 
तर क्षोभ झाला नसता. रात्रीचा चंद्र मध्यान्हींच्या 
सूर्याचा द्वेष करीत नाहीं. परन्तु प्रातःकाळीं एकाच 
पूर्व-उद्‌्यशिखरावर दोन भ्रातृसूर्य केव्हांहि राहणे 
शक्‍य नाहीं | आज द्वंद्र नाहींसं झाळं आहे-आज मी 
जयी, आज मी एकमेव | 

'घृत०- क्षुद्र और्ष्या म्हणजे विषमयी भुजंगिनी ! 

दुर्यो2- क्षुद्र नव्हे, और्ष्या महान्‌ आहे. 
और्ष्या हा वृहतांचा धम आहे. दोन घृक्ष 
आपल्यामध्ये अंतर राखतात; पण लाखों तृणें अक- 
मेकांत मिसळून अकमेकांना कवटाळून राहातात. 
असंख्य नक्षत्र भ्रातृत्वाच्या बंधनांत बांधलेलीं असतात 
पण सूये ओकटा असतो, चन्द्र ओकटा असतो. दूर 
वनाच्या आड मलिन किरणांची पांडु-चन्द्रकोर आज 
अस्तास गेली, आज कुरुसूर्य ओकमेव आहे ! आज 
मी विजयी आहे. 

घृत०2- आज घर्म पराजित झाला आहे ! 

दुर्यो०- पिताजी, लोकधर्म आणि राजधर्म अक 
नव्हेत. लोकसमाजांत बरोबरीचे लोक साहाय्यकारी 
सुद्ृद्‌ बनून राहातात. परंतु राजा अकेश्वर असतो. 
बरोबरीचा माणूस हा त्याचा महाशयु, चिरविश्ञ, 
दुश्चिन्तेचें कारण, समोरीळ अडथळा, मागील भय, 
अहोरात्र यश-शक्ति-गौरवाचा क्षय करणारा आणि 
ऐश्वयीतीळ वांटा हिरावून घेणारा बनतो. दुर्बळ 
लोक बांधबांमध्यें बळ विभागून घेऊन बलवान्‌ राहा- 
तात; पण राजदुंडाचे जितके खंड होतील तितकी ती 


१३ 


० शि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१. टॅ १ 
५. ळी 
00 
८ ध्व > १८ 
"नवभारत रे 
क शि ७५ घ > ९ 


् 3_ श्र 
न्श्« (अमृतमहोत्सवी >-२७ 


च 


"स... वर्ष टे 
*८ क '् क: ओज 
न? औ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


त्याची दुर्बलता बनते. तितका त्याचा क्षय होतो. राजा 
जर अकटा आपलें मस्तक सवीपेक्षां उंच ठेवणार 
नाहीं, जर बहुजन खूप दुरून त्याचें समुद्धत रिर 
अब्याहतपगे, नित्य, स्थिर पाहूं शकले नाहींत तर 
बहुजनांवर खूप दूरपर्यन्त त्याची शासनदृष्टि कशी 
कायम राहील ? राजधर्मांत भ्रातृधर्म अथवा मित्र 
धर्म नसतो, फक्त जयधम॑ असतो. महाराज,-म्हणून 
आज मी चरितार्थ झालों आहे. कारण आज मी जयी 
आहे. पांच शिखरांच्या पांडव-गोरवगिरीचा समोरील 
अडथळा आज कोसळला आहे ! 

खृत०- कपटद्यूतानें जिंकून तूं त्याला जय म्हण- 
तोस ? अरे ल्ज्जाहीन अहंकारी पुरुषा | 

दुर्यो०-पिताजी, ज्याचें जें वळ तेंच त्याचें अस्त्र 
व युद्धांतील भांडवल, नख आणि दांत या वाब्तीत 
वाघाशीं बरोबरी करणें शक्‍य नाहीं; म्हणून धनुष्य- 
बाणाने त्याचे प्राण घेण्यांत कोणत्या माणसाला लाज 
कटते ? मूढाप्रमाणे मृत्युमुखांत उडी घेऊन आत्म- 
समर्पण करणें हें कांहीं युद्ध नव्हे. युद्धाचे एकमात्र 
लक्ष्य म्हणजे जयलाभ. पिताजी आज मी जयी झालों 
आहे. म्हणून हा अहंकार ! 

कृत ०-आज तूं जयी झाला आहेस, म्हणून 
तुझ्या निंदाथ्वनीनें अत्यंत धिकारपूर्वक आकाश आणि 
प्रथ्वी भरून टाकिलीं आहेत | 
डुर्यी? - निन्दा ! आतां मी तिळा भीत नाहीं. 
देचा गळा दावून मी तिला नष्ट करीन, बडबडणाऱ्या 
नगरीची धृष्ट जीभ दृढ बळाने माझ्या पादपीठाखाली 
दावून मी तिळा निःस्तव्य बनवीन. * दुर्योधन पापी 
आहे >, दुर्योधन कूर आहे', ' दुर्योधन हीन आहे ', 
असें इतके दिवस निमूटपणे ऐकत आलों. आतां हे 
महाराज, राजदंडाला स्पर्श करून मी असें सांगतों कां 
आज सर्वांकडून मी असें वदवून घेईन कीं, “ दुर्योधन 
राजा आहे, दुर्योधन राजनिंदेने भरळेळी टीका सहन 
करीत नसतो, दुर्योधन स्वतःच्या हातानें स्वतःचा 
यशोध्वज उंच फडकावितो ! ? 

। 'डेत० - अरे वत्सा, ऐक, निंदेला जिभेवरून 
हाकून लावल्यास ती खालच्या मानेने अंतराच्या गूढ 
अप्रकारात दूरदूरपर्यन्त आपलीं खोळ जिळ मुळे 
पसरवत; आणि चित्ततलाला सदैव विषाने कड बनवून 
ठेवते, जिभेवर नृत्य करून चपल चंचल निंदा थकन 


१ 


अनुक्रमणिका 


जाते, तिला गुत्त हृदय-दुर्गात निःशब्दपर्णे आपली 
शक्ति वाढवूं देऊं नकोस; निंदारूपी सपैदलाला प्रीतीच्या 
मंत्रवळानें शांत कर आणि हंसतमुखाने वांसरीच्या 
सुरांनीं तिला बंदी बनव. 


दुर्यो० - अव्यक्त निंदा राजमर्यादेळा कसलीहि 
«क्षति करीत नाहीं, मी तिच्याकडे इंकूनहि पहात नाही. 
प्रेम न मिळालें तरी त्याचा मला खेद नाहीं, पण 
महाराज, मला उद्धटपणा चालणार नाहीं ! प्रेमदान 
स्वेच्छाधीन असतें. प्रेमाची भिक्षा दीनतम दीनहि देतो. 
तें प्रेम त्यांनी पाळलेल्या मांजराला, दारांतील 
छुत्र्याला आणि पांडवबंधूंना खुद्याळ वांटून द्यावे- 
त्याच्याशीं मला कर्तव्य नाहीं. मला हर्वे भय ! 
तोच माझा राजभाग ! दर्पितांचा दर्प नष्ट करून 
मला जय हवा आहे. हे पितृदेव, माझें निवेदन ऐका. 
आतांपर्यन्त तुमचें सिंहासन माझ्या निंदक-दलानें नित्य 
घेरून टाकलेळें असे. कंटकतरूप्रमाणे निष्ठुर कुंपण स्चून 
तुमच्या आणि माझ्यामध्ये त्यांनी अंतर निर्माण केळे 
होतें. त्यांनीं तुम्हांला नेहमीं पांडवांचें गुणगान आणि 
आमची निंदा अकविली आहे ! --- अज्ञा प्रकारें हे 
पिताजी, आम्ही पितृस्नेहापासून संदेव वंचित राहिलों 
आहोंत. अशा प्रकारे पिताजी, आम्हो लहानपणापासून 
हीनव्रळ राहिलों आहोत. पितृस्नेहरूपी झऱ्याच्या 
मुखावर मोठी शिळा पडल्यामुळें आम्ही परिक्षीण शी 
नदीप्रमाणे नष्टप्राण, गतिशक्तिहीन झालों आहोंत. 
पदोपदीं पराभूत झालों आहोत ! उलट, पांडव घशपु, 
अखंड आणि अबाघगति बनले आहेत. आजपासून 
पिताजी, सिंहासनाजवळून त्या निंदुकांच्या दलाला-- 
संजय, विदुर, भीष्मपितामह यांना- जर तुम्ही दूर 
करणार नसाल, जर ते शहाणपणाचा 
हितकथा, धमेकथा, सदुपदेशा, 
वगेरॅनीं क्षणोक्षणी राज्यकर्माचें सूत्र तोडून टाकणार 
असतील, माझ्या राजदेडाला भाराक्रांत करून टाकणार 


द्विधाभाव निर्माण 
देव, मला क्षमा 
र्पी केरकशय्येची जरूर 


तती ं राज्य देऊन त्याच्या 
ह वनवास घेईन आणि दूर निघून जाईन ! 


डा शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टू द. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


>.) क 1. 

र गु क्य 

00 

८ ध्व > “7 ष्ट्र 
"नवभारत च 
क्य शि ७५ चै ३५९ 


2 अमृतमहोत्सवी /3 >> 
०९. ८... > 


च 


"स. वर्ष हळ ओके 
र्श्टी “चद वक्र क च 
““"॥., 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


गांधारीचें आवेदन 


घृत - हाय ! अभिमानी वत्सा, मित्रांची 
सुकठोर निंदावचनें अकून माझा पितरृस्नेह किंचित्‌हि 
कमी झाला असता तर कल्याण झालें असते, माझ्या 
ठिकाणीं इतका अधिक स्नेह आहे कीं मीं अधर्मात 
सहयोग दिलेला आहे. मी ज्ञान गमावून वसलों आहे. 
माझ्यामध्ये इतका स्नेह आहे कीं मी तुझा सर्वनाश 
करीत आहें. पुरातन कुरूवंरारूपी महारण्यांत मी घोर 
कालाय्रि पेटबीत आहें. - असे असतांहि पुत्रा, तूं 
मला स्थेह नाहीं म्हणून दोष देतोस १ तूं मणिलोभानें 
कालसर्पाची इच्छा घरलीस आणि मीं अंधाने स्वतः- 
च्या हातानें त्याची फणा घरून तुला तो दिला. 
आंतून आणि बाहेरून आंधळा बनलेला मी संदेव 
तुझ्यासाठी प्रलयतिमिरांत चाललो आहे. मित्रगण 
हाहाकार करून निष्रध करीत आहेत, सगळीं निशाचर 
गिधाडें अशुभ चीत्कार करीत आहेत, पदोपदी मार्ग 
सकीणे होत आहे. जवळ येऊन ठेपलेल्या विपत्तीमुळें 
शरीरावर कांटा उभा राहिला आहे तरीहि भयंकर 
स्नेहाने तुला छातीशीं हृढ हातानें घट्ट धरून 
वायुबलाने, अंधवेगानें, मूढमत्त अड्ट्हास्य 
करीत उतल्केच्या प्रकाशांत विनाशाच्या मुखांत 
मी घांवत चाललो आहे. केवळ तू आणि 
मी, आणि दुसर साथी वत्रहस्त दीप्त अन्तर्यामी ! 
समोरचें दिसत नाहीं. मागील निवारण नाहीं. फक्त 
निदारुण विनाशाचे घोर आकषेण खालीं ओढीत 
आहे ! अचानक केव्हां तरी क्षणांत भान येओल, 
विधात्याची गदा क्षणांत शिरावर पडेल, अशीहि वेळ 


येओळ | तोपर्यन्त पितृस्नेहाविषयीं मनांत दाका आणूं . 


नकोस, आलिंगन शिथिल करूं नकोस. तोंपर्यन्त तूं द्रुत- 
हस्ताने स्व स्वाथधन लूटून घे; जयी हो, सुखी हो, 
अकेश्‍वर राजा हो | - अरे तुम्ही जयवाद्य वाजवा ! 
आकाशांत जयध्वजा फडकवा. आज विजयोत्सवा- 
मध्ये न्याय, घम, बन्धु, मित्र कोणीहि राहाणार 
नाहीं, विदुर अथवा भौष्म राहाणार नाहींत, 
'संजयहि राहाणार नाहीं, लोकनिंदा किंवा लोकलज्ञा 
यांचें भय राहाणार नाहीं, कुरुवंशाची राजलक्ष्मीहि 
आतां राहाणार नाहीं. केवळ अन्घपिता, त्याचा अन्ध- 
पुत्र आणि कालान्तक यम हेच राहातील ! --केवळ 
पितृस्नेह आणि विघात्याचा शाप राहील ! अितर 
कोणीहि राहाणार नाहीं. 


[. चर प्रवेश करतो ] 

चर - महाराज, विप्रगण अजझिहोत्र आणि 
देव-उपासना यांचा त्याग करून, संध्यार्चना सोडून, 
पांडवांची प्रतीक्षा करीत चव्हास्यावर उभे आहेत. 
कोणीहि नागरिक घरांत नाहीं, सगळीं दुकानें बन्द 
आहेत, संध्याकाळ झाली असूनहि हे प्रभो, भरबमंदिरांत 
शंख-घंटा वाजत नाहींत अथवा संध्याभेरीहि निनादत 
नाहींत, किंवा दीपहि पाजळत नाहींत. स्व श्ोकातुर 
नरनारी टोळ्याटोळ्यांनीं दीनवेषांत आणि सजल- 
नयनांनीं नगराच्या सिंहद्वाराकडे जात आहेत. 

दुर्यो० - त्यांना माहित नाहीं कीं दुर्योधन जागा 
झाला आहे. हे मूढ अभाग्यांनो, तुमचे दिवस आतां 
भरले. आज राजा आणि प्रजा यांच्यामध्ये घनिष्ठ 
कठिण परिचय होईल. प्रजेची ही धृष्टता - निर्विष 
सापाचे व्यथ॑ फणा आपटणे, निःशस्त्र दर्पाचा हुंकार 
किती दिवस राहतो हे मी पाहातोंच ! 

[ प्रतिहारी प्रवेश करते ] 

प्रतिहारी - महाराज, महिषी गांधारी आपल्या 
चरणीं ददोनाची प्राथना करीत आहेत. 

'घृत० - मी त्यांचीच प्रतीक्षा करीत आहे. 

दुर्यो> - पिताजी, तर मग मी चाललो ! 

[ जातो ] 

धृत? - जा! कर पलायन ! अरे पुण्यभीता ! 
साध्वी जननीची उगारलेल्या वज्नासारखी दृष्टि तूं कशी 
सहन करणार ? माझी तुला लाज वाटत नाहीं. 

( गांधारी प्रचेश करते ) 

गांधारी - आपल्या श्रीचरणीं माझें निवेदन 
आहे. नाथ, एवढी विनंती मान्य करा, 

वृत? - प्रियेची प्रार्थना कधीं अपूण राहिली 
आहे काय ! 

गांधारी - याच क्षणीं त्याग करा-- 

घृत? - कोणाचा, हे महिषी १ 

गांधारी - ज्याच्या पापाच्या संघर्षाने धर्माच्या 
तलवारीला भ्येकर धार लावली जात आहे त्या मूढाचा ! 

घृत? - कोण तो माणूस १ कोठें आहे १ त्याचे 
नांव सांग, 

गांधारी - पुत्र दुर्योधन ! 


१५ 


अनुक्रमणिका 


०: शि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क शि ७५ न > ९ 
न्श्< (अमृतमहोत्सवी, र 

र्‍ (& का र 
्* स वष 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


धृत०- त्याचा मी त्याग करूं! 

गांधारी - आपल्या चरणीं हेंच निवेदन आहे. 

धृत? -हे गांधारी, राजमाते, ही प्रार्थना दाल्ण 
आहे. 

गांधारी - हे कोरबा, ही प्रार्थना फक्त माझीच 
आहे काय? हे नरनाथ, कुरुकुलाचे पितृपितामह्‌ 
स्वर्गातून अहार्निश ही प्रार्थना करीत आहेत. त्याग 
करा, त्याग करा त्याचा !- त्याच्या अत्याचारामुळे 
कोरवकल्याणलदमी रात्रंदिवस अश्रुमुखानें निरोप 
घेण्याच्या क्षणाची प्रतीक्षा करीत आहे. 

घुत० -ज्यानें धर्माचे लंघन केलें आहे त्याला 
धत्त शासन करील-- मी पिता--- 

गांधारी - आणि मी माता नाहीं का ? मीं गर्भै- 
भारजजरित होऊन आपल्या जागृत हृत्‌पेंडाखालीं 
त्याचें ओझं वाहेळे नाहीं काय ? त्याच ते अकलंक शिशु- 
अच पाहून माझे स्नेहविगलित चित्त शुभ्र दुग्धघारेच्या 
र्पाने दोन्ही स्तनांतून उसळून वर आलें नव्हते काय ? 
शाखेला फळ चिकटलेले असतें त्याप्रमाणे अनेक वषैपर्यन्त 
माझ्या हास्थांतून हास्व, वाणींतून वाणी, प्राणांतून 
प्राय ओढून घेत दोन इवल्याशा वाहुल्पी देठांनीं तो 
मला चिकटलेला नव्हता काय ? तरीहि महाराज, 
त्याच पुत्र दुयोधनाचा आज त्याग करा असे मी म्हणत 
आहे. 

झृत०- त्याचा त्याग करून मी काय राखून ठेवूं १ 

गांधारी - आपला धम, 

धृत - धर्म तुला काय देणार ? 

गांधारी - नवनवीन दुःखें | अधर्माच्या मोवद- 
ल्यांत मिळविलेळें पुत्रसुय आणि राज्यसुस्व दोन 
कांट्यांपमाणे छातीशी आवळून मी चिरादिन क्ली 
राहूं? 

धृत? - हाय प्रिये, घर्मवरा होऊन चतबरद्ध 
पांडवांचे हृतराज्यधन मी एकदां परत दिलें होतें. 
एरूछु दुसर्‍याच क्षणीं पितृस्नेह माझ्या कानांत दोंकडों 
वेळां गुंजन करूं लागला ; “ अरे, काय केळेंस हे ? 
एकाच वेळीं घमे आणि अधर्म या दोन होड्यांवर 
पाय ठेवून कोणी वांचत नाहीं. कुरुपुत्रगण एकदां 
पापाच्या प्रवाहांत उतरळेच आहेत; तर आतां धर्माशी 
संघि करणें व्यर्थ आहे. पापाच्या दारी पाव 


१६ 


अनुक्रमणिका 


साह्य मागत आहे. हे हतभाग्या, वृद्धा, बुद्धिहता, 


दुर्बळ द्विधेत पडून तूं हें काय केलेस ? राज्य परत 
देऊनहि पांडवांच्या मनांतील अपमानाची जखम 
उनः भरून येणार नाहीं. अग्नीमध्ये केवळ नवीन 
कांटे टाकण्यासारखेंच आहे तें. अपमानिताच्या हातीं 
क्षमतेचे अस्त्र द्यावयाचें तें मरण्यासाठींच ] सामर्थ्ये- 
बानाढा अल्प पीडा देऊन सोडून देऊं नकोस; 
त्याचें दलनच कर, पापाबरोबर व्य खेळ करं नकोस; 
त्याला बोलावून आणलें असशील तर त्याचा कायमचा 


- स्वीकार कर. ” अशा प्रकारें पितृस्नेहरूपानें पापबुद्धि 


माझ्या कानांत गुपचुप कितीतरी गोष्टी तीक्ष्ण सुयीप्रमाणे 
भोसकूं लागली ! मीं पुनः पांडवांना परत लावे आहे. 
द्यताच्या फसवणुकीनें मीं त्यांना दी वनवासांत घाडन 
दिलें. हाय धर्मं ! हाय रे प्रवृत्तिवग ! संसाराचे मर्म 
कोणाला कळणार ? 


गांधारी- महाराज, धर्म हा कांहीं संपत्तीचा 
हेतु नाहीं. तो सुखाचा क्षुद्र सेतुहि नाहीं. -. धर्मातच 
धर्माची परिसमात्रि होते. स्वामी, मी मूढ नारी । 
धर्माची गोष्ट तुम्हांला काय सांगावी ! तुम्ही तर स्थ 
जाणतांच. पांडव वनांत जातील. त्यांना परत फिर- 
विण्याचा प्रयत्न केला तरीहि ते परतणार नाहींत. ते 


प्रतिशेनें ब्रांथळेळे आहेत. आतां हें महाराज्य तुमचें 


क्षणीं तुम्ही आपल्या 
मळे ली हःख देऊन स्वतः पूण 
सुख भोगू नका. न्यायधर्माला पोरवप्रासादांतून विमुल 
क क "९ घ ५ वः ि 
केरे नका-. हे धर्मराज, आजपासून सुहुःसह दुःख 
व्या; तुम्ही उचळून घ्या आणि माझ्याहि शिरावर 
उचलून द्या | 
धृत2- हाय महाराज्ञी, तुझा उपदेश सत्य आहे, 
तुझी वाणी तीव्र आहे. 


गांधारी- अधर्माचे मधानें माखलेळें विषफळ 
उचळून घेऊन पुत्र आनंदानें नाचत आहे. स्थेहमोहानें 
झुळून त्याला ते फळ खाऊं देऊं नका. गा न 
व्या, फंक्रून, द्या, र्ड द्या फ्सवणु कीने 
मिळालेल्या, पापाने नष्ट याचा रवी 
चा आणि आयी 
अनाचा त्याग करून ताठा स्वतःलाहि 


निर्वासित होवू चा | - बंचित पांडवांचा समदुःसभार 
त्याठाहि वहन करूं द्या, न 


त्याला, 
झालेल्या रा 


० शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


द की 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


॥/>₹६. वर्ष र: शे 
*₹ , सा. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


गान्धारीचें आवेदन 


घृत० - धर्माचें विधान विधात्याच्या हातीं ! 
तो जागृत आहे. त्याचा धमंदंड नित्य उद्यत असतो 
हे मनस्विनी, त्याच्या राज्यांत त्याचें कार्य तो करील 
मी पिता आहे, -- 

गांधारी - तुम्ही राजा आहांत | हे राजाधिराज, 
विधात्याचा वामहस्त आहांत, धमंरक्षणाचें कार्य 
तुमच्यावर सोंपविलेळें आहे. मी तुम्हांला विचारत्ये, 
जर तुमचा कोणी प्रजाजन सती अबलेला परगृहांतून 
ओहून आणून तिचा दोष नसतांना तिचा अपमान 
करील तर तुम्ही त्याला काय शिक्षा कराळ १ 

धृत? - हद्दपारी ! 

गांधारी - तर मग समस्त स्त्रियांच्या वतीने 


डोळ्यांत अश्रू आणून मी आपल्या-राजाच्या-चरणीं 
न्यायाची मागणी करीत आहे. हे प्रभो, पुत्र दुर्योधन 
अपराधी आहे, हे राजन्‌, तुम्ही स्वतःच साक्षी आहांत. 
पुरुषां-पुरुषांमध्ये स्वार्थापायी अहोरात्र भांडण 
चालूच असतें - त्याचा बेरेंवाईटपणा मला कळत 
नाहीं. दंडनीति, मेदनीति, कूटनीति अशा पुरुषांच्या 
शेंकडों रीती पुरुषच जाणोत ! बळाविरुद्ध बळ, 
कपटाविरुद्ध कपट, डावपेंचांवर कित्येक डावपेंच आघात 
करीत असतात ! आम्ही तर आमच्या घरकामांत, शान्त 
अंतःपुरांत या स्वापासून दूर राहतों. पण त्या ठिकाणीं 
जो पुरुष विद्वेष-अभ्नि ओढून आणतो, बाहेरच्या 
झगड्यांतून और्ष्येचें गरळ तेथें आणून टाकतो, 
पुरुषांना सोडून अन्तःपुरांत प्रवेश करून ग्रहधर्म- 
चचारिणी असहाय नारीच्या पवित्र देहावर पापी 
कठोर स्पर्शाने असन्मानपूर्वक हात टाकतो, पतीशी 
विरोध करून जो पुरुप्र त्याच्या पत्नीवर आघात 
करून त्याचा सूड घेतो - तो केवळ पाखंडी नव्हे, तो 
भ्याड आहे ! महाराज, त्याला काय शिक्षा ? निष्पाप 
पुरुवंद्यांत पाप जन्माला आलें तर तेंहि सहन करितां 
येइल, परंतु हे प्रभो, मातृगर्वाच्या जोरावर मी असें 
समजत होतें कीं माझ्या गर्मातून वीरपुत्र जन्मले 
आहेत ! -- हाय नाथ, त्या दिवशीं जेव्हां अनाथ 
पांचाळीच्या आते कंठस्वरानें लज्जा छृणा आणि करुणा 
यांच्या उष्णतेने प्रासादाच्या पाषाणांच्या भिंतींना 
वितळवून टाकले, तेव्हां मी खिडकीपाशीं घांवत जाऊन 
पाहिलें तों तिचे वस्र ओहून सभेमध्ये गांधारीचीं 


न, भा, ३ १फ 


अनुक्रमणिका 


पुत्रपिश्याच्चें खदखदां हंसत होतीं ! धर्माला माहित 
आहे कां त्या दिवशीं माता या नात्यानें माझा उरला - 
सुरल्ा गवे कायमचा चक्काचूर होऊन गेला ! हे 
कुरुराजगजा ! भारताला सोडून पोरुष कोठें निघून 
गेलें १ हे महारथी, तुम्ही जडमूर्तीप्रमाणे तेथे एक- 
मेकांच्या तोंडांकडे पाहात राहिलां. कोणी हंसे | 
कोणी जिज्ञासेनं कुजबुजळे | गर्जनारहित ठत विद्युत 
प्रमाणें निश्चळ तलवारी म्यानांत झोंपल्या होत्या. 
महाराज ! महाराज ! अका ही विनंति ! जननीची 
लाज दूर करा, वीरधर्माचा उंद्वार करा, पदाहत 
सतीचे क्रंदन थांबवा, अवनत न्यायधर्माचा सन्मान 
करा - दुर्योधनाचा त्याग करा ! 

धत० - हे महिप्री, परितापाच्या दाहानें जजर 
झालेल्या. हृदयावर 'तूं केंवळ निष्फळ आघात करीत 
आहेस 


गांधारी -हे नाथ, मळा शेंकडोंपट वेदना होत 


नाहींत काय ? हे प्रमो, दुंडिताबरोबर जेव्हां दंडदाता 
समान आघाताने रडतो तेव्हां तो सर्वश्रेष्ठ न्याय असतो. 
ज्याच्यासाठी जिवाळा कसलीहि व्यथा होत नाहीं 
त्याला दंड देणें हा प्रवळाचा अत्याचार होय. तुम्हीं 
पुत्राळा जी दंडवेद्ना देऊं दाकत नाहीं, ती कोणा- 
लाहि देऊं नका. जो तुमचा पुत्र नाहीं, त्यालाहि 
पिता असतो. हे न्यायाधीश्या, त्याच्यासमोर तुम्ही 
अपराधी ठराल. मीं असें ऐकळें आहे कीं आपण 
सर्वच विश्वविधात्याचीं संताने आहोंत. - तो नारायण 
आपल्या स्वतःच्या हातांनीं पुत्रांचा निवाडा करतो; 
व्यथा देतो, त्याच बरोबर स्वतःहि व्यथा अनुभवतो. 
नाहींतर न्याय देण्याचा त्याला अधिकास्च राहिला 
नसता. मी तर मूढ नारी आहे. मला माझ्या अंतरात्म्यां- 
तून हैंच श्यास्र मिळालें आहे. हे महाराज, तुम्ही पापी 
पुत्राला अविचाराने क्षमा कराळ तर आजपर्यंत तुम्ही 
असंख्य अपराधी लोकांना धर्मराज या नात्यानें कर्तव्य 
म्हणून जी कांहीं शिक्षा दिली असेल ती परत येऊन 
दुंड देणाऱ्या राजाला लागेल ! तुमचा न्यायनिणय 
निममतारूपाने पाप बनून तुम्हांला डागळील ! पापी - 
दुर्योधनाचा त्याग करा । 

धुत० - प्रिये, आवर, आवर ही तुझी बाणी, 
मी मोहपा तोड शकत नाहीं, घर्मकथा केवळ पुनः 


०: शि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पुन; येऊन ब्यर्थ कठोर व्यथा देत आहेत. पापी पुत्र 
विधात्याला त्याज्य आहे म्हणून मी त्याचा त्याग 
करूं शकत नाहीं.- त्याचा मीच एक आहे. ज्या 
पुत्राने उन्मत्त लाटांवर स्वतःचे शारीर लोटून 
दिळें आहे त्याला सोडून मळा करस जाववेळ ९ 
त्याच्या उद्घाराची आक्रा मीं सोडून दिली तरी त्याला 
मीं प्राणपणाने छातीशीं कवटाळून धरावें, त्याच्याच 
बरोबर एका पापांत उडी ध्यावी, एकाच विनाशाच्या 
तळाशीं बेघडकपणें वुडून मरावे, त्याच्या दुर्गतींतील 
वांटा ध्यावा, त्याच्या दुर्मतीचें अर्धे फळ मीं भोगावे 
हेंच तर मार्झ सांत्वन आहे ! आतां कांहीं न्याय-विचार 
करण्याला वेळ नाहीं; कांहीं उपाय नाहीं, मार्ग नाहीं. 
घडावयाचें होतें तें घडलें आहे. त्याचे जै कांहीं फळ 
व्हावयाचे असेल तें होओळू ! [ प्रस्थान ] 
गांधारी- हे माझ्या अशान्त हृदया, तूं शांत हो. 
विघात्याच्या न्यायाची नतमस्तक होऊन धीराने प्रतीक्षा 
करीत राहा, सुदीथ रात्रीनंतर ज्या दिवशीं काळ एका- 
एकी जागा होतो आणि आपल्या चुका दुरुस्त करतो 
तो दिवस दारुण दुःखाचा होय. ज्याप्रमाणे दुःसह 
उत्तापानें स्थिर, गतिहीन बनलेला वायु झोंपीं जातो 
आणि अकस्मात्‌ वावटळीच्या रूपानें जागा होऊन 
आपल्या जडतेवर आक्रमण करतो, आंधळ्या विंचवा- 
सारखा भयंकर शेपटीने स्वतःच्याच शिरावर दीत 
चज्न्ूलाप्रमाणे अविरतपणे आघात करुं लागतो, 
त्याप्रमाणें काळ जेव्हां जागा होतो तेव्हां भीतीनें 
सर्वजण त्याला अकाल म्हणतात. हे रमणी, तूं 
आपलें मस्तक नमव, नमब आणि त्या महा- 
काळाला प्रणाम कर, त्याच्या रथचक्राचा ध्वनि 
दूर स्द्रळोकांतून वत्रासारखा धर्धरनाद करीत 
असलेला हा औकू येत आहे. तुझें आर्तंजर्जर 
हदय त्याच्या मार्गावर पसरवून ठेव. मूक- 
पणें निनिमेष नेत्रांनी छिन्नसिक्त हृत्‌पिंडांच्या 
रक्तरातदळांनीं ओंजळ भरून तूं जागत राहा. त्यानंतर 
जेव्हां गगनांत धूळ उडेल, घरणी थरथरां कांपेल, 
आकाशांत अकस्मात्‌ क्रंदन-ध्वनि उठेळ, तेव्हां 
हाय हाय | हे रमणी, हे अनाथिनी ! हाय हाय ! हे 
वीरखधू , हाय गे वीरमाते, त्या हाहाकारामध्यें तूं धीर 
धरून अवनत दिरानें डोळे मिटून धुळींत लोटांगण 
घाल, त्यानंतर, नमोनमः सुनिश्चित परिणाम ! निर्वाकू, 


शट 


अनुक्रमणिका 


निमम दारुण, करुण शांतील नमस्कार असो | नमस्कार 
असो कल्याण-कठोर-कान्त स्वरूपाला, शस्विग्धतम 
क्षमेला | विद्वेषाच्या भीषण परिणामाला नमस्कार 
असो | स्मशानाच्या भस्मचसित परम निष्कृतीला 
नमस्कार असो | 


[ दुर्योधनमहिपी भानुमतीचा प्रवेश ] 

भानुसती - ( दासींना उद्देशून ) अिंदुमुखी, 
परभृते, माल्यवस्त्रे, अलंकार डोकीवर उचलून व्या, 

गांधारी - मुली, जरा धीरे ! पोरवमवनांत 
आज कसला महोत्सव आहे १ नवीन वस्ालंकारांनीं 
सजून हे माझ्या सुने, तूं कोठें चालली आहेस ? 

भालु० - शतुपराभवाचा दुभक्षण येऊन ठेपळा 
आहे. न 

गांधारी - आत्मीय स्वजन ज्याचे शत्रू होतात 
त्याला त्याचा आत्मा हाच नित्यशत्रु बनतो, धर्म त्याचा 
शकु बनतो, त्याचा दत्तु अजेय असतो.-- हे कल्याणी, 
हे नवीन अलंकार कोठून आणलेस ? 

भालु? - स्वतःच्या बाहुवळानें वसुमतीला जिंकून 
पांचाळोला तिच्या पांच पतींनी ज रत्न अलंकार आणन 
दिले होते, ( राजसूय ) वज्ञाच्या दिवशी जे परिधान 
केल्याने द्रोपदीच्या अंगांतून रतलनकिरणांच्या शेंकडों 
सुयांच्या मुखांनीं भाग्य-अहुंकार झळकत होता आणि 
जो कुरुकुलकामिनीच्या हृदयाला घेरे पाडीत होता 
7 त्या रनभूषणांनीं मळा सजवून तिला बनांत जावें 
लागलें. 

गांधारी - हाय गे मूढे, तरीहि तुळा धडा 
मिळाला नाहीं ? त्या रतनांवरून तुला इतका अहंकार ] 
कसली ही भयंकर क्रांति ! प्रल्याचा शुंगार हा ! 
युगांतींच्या* उल्केप्रमाणे हीं रत्नांची नपुरें आज तढा 
जाळीत नाहींत काय ! ही रनललारि डड 


ज़ टिका तर तुझ्या 
साभाग्याची वग्रानलशिखा आहे, तुला पाहून माझ्या 
अंगावर भीतीनें कांटा ् 


उभा राहात आहे; ं 
ड्‌ डू 9 चड मट गवना 
चित्तांत क्रंदन हरू झाले आहे -, तुझे अलंकार माझ्या 


आशंकित कानांत उन्मादिनी शंकरीचा तांडवझंकार 


जागुत करीत आहेत, 


भालु० - माते, आम्ही क्षत्रियनारी आहोंत; 


डुर्भाग्याला आम्ही भीत नसतो, कधीं जय, कधीं 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गांधारीचें आवेदन 


पराजय ! -कधीं मध्याहूगगनीं तर कधीं अस्ताचलीं, 
क्षत्रियमहिमासूय कधीं वर चढतो तर कधीं खालीं 
उतरतो ! हे माते, आम्ही क्षत्रियवीरांगना ही गोष्ट 
लक्षांत ठेवून भीतीच्या पोटांत राहूनहि क्षणभर 
_ देखील संकटाला भीत नसतों, दुर्दिन-दुर्यौग आले तरी 
त्यावेळीं विसुख भाग्यावर उपहासाचा प्रहार करून 
कसे मरावयाचें तेंहि आम्हांठा कळते आणि देवि, कसे 
जगावयाचें तेंहि आपल्या श्रीचरणांची सेवा करून मीं 
शिकून घेतलें आहे. 
गांधारी - मुली, अमंगल कांहीं तुझे एकटीचे 
नाहीं. अमंगल जेव्हां आपल्या लवाजम्यासह आपली भूक 
भागवितें तेव्हां हाहाकार माजतो, कितीतरी वीरांच्या 
रक्तप्रवाहांत कितेक विधवांच्या अश्रुधारा येऊन 
पडतात. आम्रनल्ताकुंजवनांतील मंजरी झंझावातानें 
जमीनदोस्त व्हाव्यांत त्याप्रमाणे वधूच्या हातांतील 
शेंकडों रत्न-अलंकार गळून पडतात. वत्से, वांधळेला 
सेतु मोडू नकोस, गंमत म्हणून घरामध्ये विद्रोहाचे 
निशाण उभारूं नकोस. आज आनंदाचा दिवस नव्हे. 
माते ! स्वजन-्दुर्भाग्याच्या वेळीं सर्वांग सजवून 
तूं गर्व करूं नकोस, आजपासून संयमपूरवक शुद्ध- 
चित्ताने तूं उपवासत्रतांचे आचरण कर.-वेणी सोडून, 
मुली, तूं शांत मनानें देवताचंन कर, या पाप-सोभाग्या- 
च्या दिवशीं गर्वाने आणि अहंकाराने प्रतिक्षणीं 
विधात्याला लज्ित करू नकोस. काढून टाक ते 
अलंकार आणि तें नवें रक्तांबर ! थांबव तीं उत्सववाद्े 
'आणि राज-आडंबर ! बाळे, यज्ञग्र्हांत जा, पुरोहिता- 
ला बोलाव. शुद्धसत्त्वचित्ताने काळाची प्रतीक्षा कर, 


[्‌ रौपदीसह पंचपां 


युधिठ्ठिर-हे जननी, निरोपाच्या वेळचा आश्री- 
वाद मागण्यासाठी आलों आहोंत. 
गांधारी - हे वत्सांनों, सोभार्याचा दिनमणि 
दुःखरात्रीच्या अवसानानंतर द्विगणित होऊन उगवेल 
हे माझ्या ढःखन्नती पुत्रांनों, तुम्ही वायूपासून बळ 
सर्वांपासून तेज, एथ्वीपासून घेये आणि क्षमा मिळवा 


डवांचा प्रवेश ] 


दैन्यामध्ये *दीन छद्मरूपानें लक्ष्मी सदा गुप्त राहून 
तुमच्या मागोमाग फिरत राहो, आणि तुमच्यासाठी 
दुःखांतून अक्षय संपत्तीचा संचय करो, तुमचा 
वनवास नेहमीं निर्भय होवो, पापाविना येऊन पडलेला 
हा दुःखभोग तुमच्या अंतःकरणांत वहिरिखेंतून 
तावूनसुलाखून निघालेल्या दीप्त सुवर्णाप्रमाणे ज्वलंत 
तेज निर्माण करो. हें महादुःखच तुम्हांला महान्‌ साहा- 
व्यरूप होवो. या दुःखामुळें धर्मराज विधाता तुमचा कणी 
राहील, आणि जेव्हां तो आपल्या हातांनीं आत्मक्रण 
फेडील तेव्हां जगामध्ये देव अथवा मानव यांच्यांपैकीं 
कोण तुमच्या मार्गांत उभे राहील ? हे पुत्राघिक 
पुत्रांनो, माझ्या मुलाने जितके कांहीं अपराध केळे 
आहेत त्या सर्वांचे माजे आशीर्वाद खंडन कंरोत, 
अन्यायपीडन गंभीर कल्याणसिन्वूचें मंथन करो ! 
[ द्रौपदीला आलिंगन देऊन ] 

घुळींत लोळणाऱ्या सुवणेल्ते, माझ्या मुडी, माझ्या 
राहुग्रस्त चन्दरलेखे, एकदां मस्तक वर उचल, 
माझे बोलणे अक. ज्याने तुझा अपमान केला आहे 
त्याचाच अपमान जगतांत कायम राहील; त्याचा 
कलक अक्षय राहील. कापुरुषत्वाच्या हातून झालेली 
सतीची लांछना-तुझ्या अपमानाची रास या जगांतील 
सर्व कुलांगनांनीं वांटून घेतली आहे! जा वाळे, पती- 
बरोवर अमलिन मुखानें जा. अरण्याला स्वर्ग बनव; 
दुःखाला सुर बनव. माझ्या सुने, पतिदुःखाची 
सुदुःसह व्यथा हृदयांत घारण करून सतीत्वाची 
सार्थकता मिळव. राजभवनांत रात्रंदिवस हजारों 
सुखांची सामग्री असते ! -- पण वनांत तूं अंकटीच 
सर्यसुख, सवेसंग, सर्वअडवर्य, सर्व सांत्वन, सवे आश्रय 
क्लान्तींतीळ विश्राम आणि शान्ति, ब्याधींतील दु श्रप्रा, 
दुर्दिनांतील श्युमल्क्ष्मी, तमोमयी रात्रीचे आभूषण 
अशी मूर्तिमती उषा बनून राहा. तूं एकटी सर्वप्रीति, 
सर्वसेवा, जननी, ग्रहिणी बनून सतीत्वाच्या श्वेतप्मा- 
प्रमागे शतदलांनीं प्रस्फुटित होऊन संपूण सोरमाने 
गोखपूर्वक जागी राहा ! 


"१९ 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


र्र च वि अ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परिचय : श्री, पु. ह पटवधैन 


सामाजिक क्रान्ति घडवून आणणारा संत 


पांच वर्षांपूर्वी विनोबाजींच्या विभूतिमत्त्वाची किती 
थोड्यांना कल्पना होती ! गांधींच्या परिवारांतील एक 
अवलिया एवढीच त्यांची ख्याति होती. बाहेरच्या 
जगाला तर ते अगदींच अपरिचित होते. पण त्यांनीं 
आरंमिलेल्या भदानवज्ञाने साऱ्या जगाचें लक्ष आकृष्ट 
केलें आहे. चीन, जपान, स्वीडन, चिली, अमेरिका, 
इंग्ठंड वगेरे दूरदूरच्या देशांतील बुद्धिवंत, समाज- 
क्रांतीचे उपासक किंवा भाविक सज्जन स्त्रीपुरुष भृदान- 
पदवात्रेनें मोहित होऊन जिज्ञासेनें भारतांत येत 
आहेत. विनोबाजींच्या पद्यात्रेमध्ये परदेशांतून मुद्दाम 
आलेलीं चारदोन माणसें तरी नेहमींच आढळतात. 

विनोब्रांचे हे आंदोलन दान मागण्यासाठी किंवा 
भूतृष्णा तृत्त करण्यासाठीं नाहीं. हें एक धर्मचक्र- 
प्रवतंन म्हणजे महान्‌ क्रांतिकार्य आहे. मानवाचे मन 
व अंतःकरण आमूठाग्र बदलावे, नवीन जीवनमूल्ये 
निर्माण व्हावींत, नवा समाज अस्तित्वांत यावा म्हणून 
ही धडपड आहे, “ ॥/€01101 छा 8 क्ग्प्ट 
&७8 ० ] यता 885. ७ क लाल्या 
8 ] तण ०0] 1858 ” असे विनोबाजीं- 
नीं एका विदेशी वृत्तपत्नप्रतिनिधीला सांगितलें, समता, 
बंधुभाव, सहकार्य यांवर आधारलेला शासनमुक्त 
मानवसमाज जगांत निर्माण करणे हें या आंदोलनाचे 
उद्दिष्ट आहे, 

भूदान - आंदोलनांतील हें काब्य विचारवंतांना प्रतीत 
होऊं लागळें आहे, विनोबाजींचे संतचरित व त्यांनीं 
आरंमिळेळें भूदान - आंदोलन या दोहोंचा देशोदेशी 
आस्थेने विचार होऊ लागला आहे. अनेक देंद्यांत 
बिनोबाजींसंबंधीं जे लेख व पुस्तकें प्रसिद्ध होऊं लागलीं 
आहेत त्यांमध्ये हाम टेनिसन यांनीं विनोवाजींच्या 
पदयानेवर लिहिळेळें 98111 01 112 एल ? 
ड उत्तक विशेष उठ्लेवनीय होय. टेनि- 

च्या पर्त्न « ध्य क 

न्य रच्या पीत ९४६ मध्ये म. गांधींना 


1. | ळा ठ्य हाट पाया : एग०99७ 86४० 


गू ७0117501, ( शल ७119102, 


अनुक्रमणिका 


भटण्यासाठीं भारतांत आले होते. सेवाग्राममध्ये जाऊन 
त्यांनी गांधींची मुलाखत घेतली होती. त्यांच्या या 
थोर रिष्याला भेटण्यासाठी ते पवनारलाहि गेले होते. 
पण झोडा उद्गीर झाल्यामुळे त्यांना विनोबाजींची भेट 
घडली नाहीं. पुन्हा १९५४ मध्ये ते दोघे भारतांत 
आले व कांहीं दिवस विनोवाजींच्या भूदान-यात्रिचा 
त्यांनीं प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. भूदान - पदयात्रेचीच 
या पुस्तकांत प्रामुख्यानें चर्चा आहे. विनोबराजींचें 
विभूतिमत्त्व लेखकाला प्रतीत झाळें आहे यांत शंकाच 
नाहीं. टेनिसन यांचे लिखाण प्रवासवर्णनासारखे 
उथळ किंवा वरवरचे नाहीं; किंवा वरथा गंभीर व 
क्रिएहि नाहीं. त्यांची लेखणी सराइताची आहे. शेळी 
सुबोध आहे. परदेद्यांतीळ वाचकाला विनोबाजी व 
श्‌दानआंदोलन यांची योग्य ओळल्य पटवून देणोर 
हे पुस्तक आहे, लेखकाची नम्रता, नेकी व शेळी 
वाखाणण्यासारवी आहे. भारतीय वाचकाला टेनिसन 
यांच्या पुस्तकांत नवीन असे विशेष कांहीं आढळले 
नाहीं तरी ते पुस्तक कंटाळवाणे खासच वाटणार नाहीं, 


टेनिसन यांनीं विनोबाजींचा जीव नव्चत्तांत पुस्तका 
च्या शेवटीं चौदाव्या प्रकरणांत ं्षेपाने दिल्या आहे 
वायबळमवळे “ 5४12102 जक ७७ 0. 
००० १ ” (हा कोण संप्रति नवा ?? ) असे शीक या 
प्रकरणाला त्यांनीं दिलें आहे. पुस्तकाच्या आरंभी 
१९४६ सालीं सेवाग्राम -आश्रमाठा लेखकाने द्लिल्या 
मेटीचें वणेन आहे, गांधीजींची भेट घेऊन त्यांच्या 
या थोर रिष्याच्या भेटीसाठी ते पवनारला गेळे, पण 
तेथें पोहोंचण्यास थोडा उशीर झाल्यामुळें विनोबाजीं- 
च्या शिष्यांनीं बाहेरूनच त्यांची बोळवण केली 
पुस्तकांत डोकें खुपसून बसलेल्या विनोबाजींचे खोली- 
च्या दारावाहेरून त्यांना ओझरते दर्शन 


धी र न झालें तेवढेंच. 
त्या दिवशीं रात्रीं लिहिलेली आपटली दैनंदिनी ठेखकाने 


०) ७ 1,576 २-911811 


101001, ) 0]. 223), 18-6/, 3911117125. 
२० 


डा शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सामाजिक क्रान्ति घडवून आणणारा संत 


पहिल्याच पानावर उद्‌धृत केली आहे. ते लिहितात: 
“ विभूतिमत्त्व वडिलार्जित किंवा आनुवंशिक नसते. 
थोर पुरुष आपल्या विभूतिमत्त्वाची छाप समाजावर 
पाडतात. पण त्यांच्या मार्गे? घड्याळाची स्प्रिंग 
तुटावी अशी थोरांनीं निर्माण केळेळी परंपरा त्यांच्या 
पाठोपाठच बंद पडते. गांधींचे शिष्य त्यांच्यामागे 
निष्प्रम ठरतील. आश्रमाला मठाचे स्वरूप येईल, 
गांधीसारख्या संताळा वारस नसतो, ” 

८ विनोब्ाजींची व आमची त्या दिवशीं गांठ पडली 
असती तरी मी निराळें कांहीं लिहिलें असते असें 
मला वाटत नाहीं. कॅलिफोर्नियापेक्षांहि भारतांत अव- 
लियांची संख्या फार मोठी आहे. एक साक्षात्कारी 
महात्मा असला तर रोंभर भोळे-खुळे, विक्षिप्त आणि 
अचरट दिष्य त्याच्याभोंबती घोटाळत असतात. 
८ [७ 111810, 1112018 8 11808088581'ए 
0४७४7०प10 १० 1७ 000881008६ १था- 
शांण्प॥ एका 08 एण० ९९९8 3000 इ? 
अर्धवट आणि अजागळ दिष्यांची पार्श्वंभूमि महा- 

- त्म्यांच्या मार्गे सदाच असते. त्या दिवशीं तरी विनो- 
वांना आम्ही याच मालिकेत बसवळें असते. ” 

“ आठ वषोनीं आम्ही पुन्हां भारतांत आलों. 
भूदान-यज्ञ म्हणजे काय हें समजून घ्यायला आम्ही 
आतुर झालों होतों. गेल्या वर्षीं म्हणजे १९५४ च्या 
मे महिन्यांत उन्हाळ्याच्या भर मोसमांत आम्ही 
बिहारला गेलों. तीन वर्षांत विनोबांना तीस लाखांहून 
अधिक एकर जमीन मिळालेली होती. पोटांत अळ्सर 
झालेळें, मळेरियाचा ताप जडलेला, प्रकृति इतकी 
अदक्त-तरी हा पुरुष सरासरी दहा मेलांप्रमाणे मजल- 
दरमजळ करीत रोज पदयात्रा करतो आहे. ऊन असो 
कीं पाऊस | त्याच्या यात्रेत खंड पडत नाहीं, हजारों 
लोक त्याचा संदेश ऐकायला रोज जमा होत आहेत. 
अखंड वाहाणाऱ्या वार्‍्याप्रमाणें त्याचें “ भूदान-आरो- 
हण? सुरूं आहे. त्यांची वाणी गंगेच्या प्रवाहा प्रमाणें 
सारखी वाहाती आहे. लाखों ग्रामीण स्त्रीपुरूष त्या 
वाणीने प्रभावित होत आहेत, पावन होत आहेत. 
पहांटेच्या सव्वातीन बाजल्यापासून रात्री नऊ- 
साडेनऊ वाजेपर्यंत हा पुरुष अविरत कार्यमध्र 
असतो, लोकांचा घोळका त्याच्याभोंबती सतत 
भणभणत असतो, पण त्याला त्याची दखलहि नसते. 


२१ 


अनुक्रमणिका 


: लोकान्नोद्विजते च यः ? या गीतेतील वर्णनाचें प्रत्यक्ष 
उदाहरण येथे दिसते. या माणसाची शांति कधीं 
ढळलेली दिसत नाहीं. त्याच्या पाठीचा कणा नेहमीं 
ताठ असतो. डोळे तेजाने चमकत असतात. इतका 
सा'घा वेष आणि वातावरण पण त्यांत केवढी आत्म- 
निष्ठा व सहजसोंदर्य आहे ! * एगतटाः 01088 
16प्र 5५०७॥6 106 01 ९81४95, 18101 8110. 
8610001107 00प]त ७७ 101 1118 8 तीत 
ण 8180116 10708? (* विद्युत्‌-स्फुरणाप्रमाणे 
शांति व आस्तिक्य यांचे किरण त्या मंडपांतून सव 
भर पसरत होते?) ! ” 

स्वातंत्र्योत्तर काळांतील पहिल्या दोन वषातील 
अडचणींचे ठेखकानें वणन केळे आहे. म. गांधींच्या- 
सारखा धुरंधर व प्रभावी नेता असहाय झाल्यासारखा 
दिसू लागला होता. जनतेमधील श्रद्धा झपाट्याने 
नाहींशी होऊं लागली होती, श्रद्धेशिवाय पुनर्निर्माण 
कसे होणार ? जात, प्रांत कीं राष्ट्रीयता, ग्रामोद्योग कीं 
मोठे धंदे, सत्तेचे केंद्रीकरण कीं विकेंद्रित ग्रामन्यबस्था 
अश्शी नेत्यांची व अनुयायांची द्विधा मनोवृत्ति 
झाळेळी आहे, निश्चित श्रद्धा कशावरच नाहीं,- 
या मनःस्थितींत नव-समाज-निर्मिति कशी होणार ? 
सर्वच लोकशाहीचा तोंडाने जप करीत असले तरी 
मनोमनी कोणी तरी कडक सत्ताधारी अधिकारा- 
पन्न व्हावा अशी लोकांची मनीषा आहे. नागरि- 
कांची अंतःकरणप्रद्रत्ति हेंच लोकशाहीचे खरें 
अधिष्ठान असतें. तीच जर इतकी साशंक व डळमळीत 
झाली तर लोकशाही टिकणार कशी १ 


पं. नेहरू लोकतंत्र राज्याचा मोठ्या राथींनें संभाळ 
करीत असले तरी ही आंतरिक उणीव भरून काढण्यास ते 
असम होते. रचनात्मक कार्य करणारे थोर गांधी- 
वादी नेते निष्परम होऊन बसले होते. सर्वोद्य-समाज 
स्थापन करण्यांत आला होता पण त्यांत प्राण ओतण्या- 
चें कोणामध्ये सामथ्ये उरळें नव्हते. शिवरामपछी येथे 
भरणाऱ्या संमेलनाला वळजोरी केळी म्हणून बिनोबांना 
जाणें भाग पडलें. नाहींतर ते जाते ना ! टेनिसन 
आपल्या पुस्तकांत म्हणतो : “त्यांच्यावर नेतृत्व लादले 
गेलें. परिस्थितीने त्यांना उजेडांत आणलें. “ चराति 
चचरतो. भगः ? अशी स्थिति दैवाने त्यांच्यावर लादली, 
पण म्हणूनच त्यांचं तेज इतकें चमकते आहे. अगदीं 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


्& न्‌ टि. वष रि ओज 
*९ , सकत, * 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


गांभर-नंवरी नाणें आहे. म्हणूनच वयाला ५६ वर्ष 
झालीं तरी हा माणूस जाणूनबुजून अज्ञात अवस्थेंत 
राहिला, जनसंपर्क यानें बुद्धि पुरःसर टाळला. आंबा 


पिकला कीं, त्याची कांति व सुवास जसा दरवळतो . 


तर्से या पुरुषाचे व्यक्तित्व अत्यंत विकसित झाल्या- 
नेतरच त्याची चाहूल लागली आहे. ” 

तेलंगणामधीळ पदयात्रेंत ' अव तो वात फेल गयी 
असें त्यांचें थोरपण स्पष्ट झालें. (। प] तया 
छत ४08 ०00९0०8801 त7९७ हावेपछयाए 
010880. ? ) पोचमपल्लीमध्ये चमत्कार घडला. 
“ प्रत्येक जमीनदार रामचंद्र रेड्टीप्रमाणे स्वयंस्फूर्तीने 
दान येईल तर प्रथ्वीवर रामराज्य अवतरलेले दिसेल” 
असें विनोबा आनंदाने म्हणाले, तेळंगणामध्यें पद॒यात्रेच्या 
प्रारंभींच त्यांना बारा हजार एकर जमीन मिळाली. 
म्हणजे रोज सरासरी २४० एकर जमीन भूदान 
म्हणून जमा झाली, ” 

“ आरतासारख्या खंडतुल्य देशांत लोकद्राही 
डढमूळ व्हावयाची असेळ तर भूदानक्रांति सफल 
झालीच पाहिजे. खरी ग्रामव्यवस्था त्याशिवाय अशाक्य- 
प्राय आहे, जनतेचीं मनें व अंतःकरणे पालटण्याचें 
हें एक साधन आहे. जनता साक्षर झाली, नवीं 
समाजमूल्ये प्रस्थापित झाळी, सहकाथ वाढळें तरव 
लोकशाहीला कांहीं आद्या आहे” असे बिनोबाजी 
वारंबार सांगतात, हा एक अत्यंत व्यवहार्य कार्यक्रम 
आहे. “ दारिद्य व अभाव यांचें हें वांट्य नसून 
हा दारिब्यसुक्तीचा सामुदाविक यत्न आहे. ” 

बिहारच्या पदयात्रेंत देवघर येथील मंदिरांत प्रवेशा 
करीत असतांना देवळाच्या पंड्यांनीं विनोबाजींच्या 
अनुयायांबर जो अमानुष हला केला त्याचे ळेखकाने 
वर्णन केळे आहे. विनोवाजींनाहि त्यांत थोडा मार 
लागला होता. पण त्यामुळें त्यांना एका कानाने कमी 
ऐंबूं येऊं लागळें आहे, असं ळेखकाने म्हटळें आहे. 
तें बरोबर नाहीं. विनोबांच्या कमी ऐकूं येण्याशीं 
देवघरच्या मारामारीचा कांहीं संबंध नाहीं. 

गयेमध्ये  ख्रूदानकार्यकत्यींच्या एका सभेंत 
विनोवाजींनीं दोन तास भाप्रण केळे, त्याचे वणन 
करतांना लेखक म्हणतो : ( “ [2 8006 101 
01088 07 ४फ० ॥०प१5. िढ १885 १०18 
88 6४७. डिप ॥8 ए७' एढातयएण काच 


७811 ॥10 ॥]1]12 1181110 01 0०॥॥॥"०॥1८8 
0988101. ? ) “ दोन तास ते बोलले, नेहमीप्रमाणे 
ते शांत होते. त्यांच्या अंतर्यामी धगधगत असलेल्या 
अय्नीचे स्फुलिंग त्यांच्या शांत व सुब्रोध वाणींत 
स्पष्टपणें तरंगत होते. ? 

विनोवाजींचें मापण ऐकत असलेला प्रचंड जन- 
समुदाय पाहून लेखकाला भारतीय संस्कृतींचें दोन 
झालें, तो म्हणतो : “हजारों वर्षांचे दैन्य, दारिद्य, दास्य 
भोगूनहि हीं माणसें अजून किती सहृदय आणि 
संस्कारी आहेत ! ( “१1७ १1०१881058 र्ण 
४९818 ठा 00४९७, ७ ठपएप/€ हया 
९8 छयाते 15 088018. 01 7680301856, 
पएणांवृपष8 ध्यात शा], 0 ॥॥७ लाया 
० ७७11006 प०॥व१.!')” 

विनोबाजींच्या परिवारांतील.  स्त्रीपुरुपांचे व 
संघटनेच्या अभावामुळे पदोपदीं होणाऱ्या गोंधळ- 
गडवडीचे लेखकाने सह्ुदयतेने (7 "तत 
पक /8 ०. किता, हि'ए०पा' छते ए- 
००७७४७0०७९?) असें मार्मेक व मनोरंजक वर्णन 
केलें आहे. 

विनोबांचे मोठेपण गांधींपेक्षां निराळें आहे. त्यांची 
कार्यपद्धति अलग आहे. लेखक म्हणतो : “ त्यांच्या 
सांनिध्यांत मला कधीं संकोच नाहीं. वाटला, त्यांच्या- 
मध्ये माथेफिरू आग्रह नाहीं. त्यांचें व्यक्तिमत्त्व 
अनाक्रमक आहे. ते जेव्हां एकादी गोष्ट समजावून 
देतात तेव्हां ती इतकी सुत्रोध, रसाळ व तकुद्ध रीतीनें 
सांगतात कीं प्रकाशाप्रमाणे पाथ न बाजबतां ती मनांत 
घुसते. त्यांची नम्रता अलोकिक आहे. म्हणूनच ते 
इतके चुद्धिनिठ़ठ व स्वच्छ विचार करणारे आहेत. ” 

विनोबांच्या प्रतिपादनशैळीविषयीं लेखक म्हणतो : 
€ बा चार दिवसांत बाबा अठरा तास . बोळडे, पण 
त्यांत एकहि शब्द नीरस, रटाळ किंवा फाफट वाटला 
नाहीं अर्से मी प्रांजळपणे सांगतों. यांत यक्तिचितहि 
ल बा आही गोयल काकवी 
वाणीने व मोजक्या शब्दांत च. नक न ४५.१ 
नया गेव्दात ते आपले विचार मांडतात. 
शिझोनाडाच्या चित्रांत जशी एकहि रेघ फुकट सांपडाय- 
ची नाहीं, मोझारटच्या संगीतांत जसा एक वायफळ स्वर 
आढळायचा नाहीं, शोच्या ओळीओळीमध्ये 


रर 


अनुक्रमणिका 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


शह ही ७५ भै >"१९ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सामाजिक क्रान्ति घडवून आणणार संत 


त्याच्या खास शेलींची .जशी झाक दिसते, त्से विनोवां- 
जींच्या वाणीचे आहे. त्यांच्या वाणींत किती आटोप- 
शीरपणा व अर्थ असतो ! त्यांच्या अंतःकरणांतील 
्ञानदीपाचा शांतसौम्य प्रकाद वाणीच्या झरोक्यातून 
बाहेर पडत आहे कीं काय असा भास होतो. ” 

टेनीसन यांनीं श्री. जयप्रकाश नारायण यांचं 
काढलेळे शाब्दचित्रहि हृदयंगम आहे. जयप्रकाश 
नारावण यांचा पूवेतिहास देऊन, स्वावल्ंबनानं 
अमेरिकेंतील विद्याल्यांत त्यांनीं घेतलेळं शिक्षण, 
मार्क्सवादाचा केळेळा पुरस्कार याचें वणैन त्यांनीं केळे 
आहे : “ जयप्रकाशजींसारख्या क्रांतिवादी पुरुषाने 
सर्वोद्यवादाचा स्वीकार करावा हें आधुनिक भारतांतील 
एक आश्चये आहे. धार्मिक मतपरखिवतना-( 001 ए6- 
8101 ) चा हा एक अस्सल नमुना आहे. जयप्रकार- 
जींसारख्या मार्क्सवादी नेत्याने भूदान - आंदोलनाला 
आपलें जीवित पुन्हां अर्पण करावें व विनोब्राजींनींहि 
त्यांचे अनुकरण करून “ भूदानमूलक, ग्रामोद्योगप्रधान 
शांततामय ? क्रांतीसाठी आपलें जीवन दान द्यावें ही 
एक अस्पंत मंगल व स्फर्तेदायक घटना होय. ती 
ज्यांनीं डोळ्यांनीं पाहिली असेल ते धन्य, तिचें वणन 
शब्दांनी करतां येणार नाहीं. विनोबाजींचा संदेश 
साऱ्या जगासाठीं आहे याची जाणीव मला बोधगयेंत 
झाली. ” 

“: भूदान आंदोलनांत ज्या बेजमीन दोतमजुरांना 
जमीन देण्यांत येत आहे त्यांच्या शत्तींत खरोखरी फरक 
पडणार आहे का अशी डोका मनांत येते. हजारों 
वषांच्या दास्यामुळें त्यांच्यांत निर्माण झालेली बेपर्वाई 
व॒ आळस नाहींसा झाल्याणिवाय नवसमाजाचे ते 
कसे घटक बनू शकेल ? ” 

जनद्यदयांत भूदानामुळे खरें परिवतन होणार 
आहे, अशी विनोबाजींची श्रद्धा आहे. युगपुरुषांमध्यें 
जो दुदैम्य विश्वास असावा लागतो तो विनोब्राजींच्या 
ठायीं पुरेपूर आहे, भूदान - आंदोलनाच्या यशापयशा- 
संबंधी मी निश्चित आहे असे ते नेहमीं सांगतात, 
(811 1617088 818 ]हाठाठ त र्‍या 
$छिं॥,). , 

८ विनोबा स्वतःविषयी फारच क्वचित बोलतात. 
मी त्यांना दोनचार वैयक्तिक प्रश्न विचारण्याचे 
धाष्ट्य केळे, तेव्हां ते हंसळे व म्हणाळे : मी जसा 


२३ 


अनुक्रमणिका 


वयानें मोठा होतो आहे तसा माझ्या मागच्या आयुष्या- 
चा मल्य विसर पडत चालला आहे. मी भारताचा पुत्र 
आहे, भारताला जसे इतिहासाचे महत्त्व कधीं समजत 
नाहीं त्से मळा फक्त भविष्य दिसतें आणि भूतकाळाचे 
विस्मरण होतें.” 


गेलीं पांच वणे विनोबांनी सामाजिक क्रांतीच्या 
घामधुमींत व जनसंमर्दाच्या निकट सानिध्यांत 
घालविलीं असलीं तरी त्यांचा पिंड राजकारणाचा नसून 
तत्वचितकाचाच आहे. गांधींना लिहिलेल्या एका 
पत्रांत मार्गे त्यांनीं लिहिलें होतें कीं “माझ्यांत ' अनेक 
दोष आहेत. पण ' ईशावास्थमिदं सर्वमू ? ही जाणीव 
माझ्यांत वाढती आहे. हें ज्ञान जेणेकरून वाढेल तें 
सत्कम॑ व जेगेंकरून यांत व्यत्यय येईल तें दुष्कम असें 
मी मानतो. त्यांचं “ मीपण ? त्यांनीं रिते केळें आहे.” 


“ संतपुरुषाला सत्कम म्हणून कांहीं निराळी कृति 
करावी लागत नाहीं. त्यांचें जगणे हेंच सत्कमं बनते. 
(111811ए९ 88111 60885 10 15100 ४००१, 
य 15, ४12850 10 850116 0६७५७७, ४००१- 
11688. ) ” गांधीजींप्रमाणें विनोबा हे कांहीं राजकीय 
संत नाहींत, कालमाहात्म्यानें या संताला सावेजनिक 
उलाढालींत ढकलले आहे. म. गांधींचे राजकीय कार्य 
सफळ झालें पण संतगांधींचें धर्मकार्य असफल 
राहिलें. विनोब्रांना ते पूर्ण करतां येईल का, हा प्रश्न 
टेनीसन यांनीं विचारला असून तो अत्यंत समयो- 
चित व अर्थपूर्ण आहे यांत शंका नाहीं. 


व्याप 


क्षण-! 
क्षणांत नव्हतें अलिकडल्या अनू 
क्षणांत नुरळें पलिकडल्याहि 
- अशीच एका क्षणांत अवचित 
युगायुगांची फुटली लाही 
कालगतीचें चालें स्पंदन 
अविरत शाश्वत नित्य-निरासय 
क्षणांत एका सामावुनि परि 
झरती; झुरती जीवन-भआादाय. 


-दे. अ. दाभोलकर 


० ा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. हुमायुन कवीर यांचे विचार : संकलक - सो. कमलिनी दामले 
लोककल्याणकारी राज्याचें स्वरूप व तात्विक अधिष्ठान 


(_ मारतीय तत्त्व्ञान-परिषदेचें गेलें अधिवेशन सीलोनमध्ये पेराडेनिया विद्यापीठांत मरळें होतें. त्या 


अधिवेशनाचे अध्यक्ष भारतसरकारचे शिक्षणविषयक सल्लागार श्री, हुमायुन कबीर हे होते. त्यांच्या अध्यक्षीय 
भाषणाचा विषय * ७९81९ 8812? ( ' लोककल्याणकारी राज्य ? ) हा होता. लोककल्याणकारी राज्याचें 
स्वरूप व महत्त्व, त्याचें तात्त्विक अधिष्ठान इत्यादींचे श्री. कब्रीर यांनीं केलेळें विवेचन सखोळ व विचारप्रवतक 
आहे, लोककल्याणकारी राज्याचें ध्येय हें प्रगति करूं इच्छिणाऱ्या प्रत्येक आधुनिक राष्ट्रापुढें आहे. आपला भारतहि 


त्या ध्येयाकडे पावलें टाकीत आहे. लोककल्याणकारी राज्याचा विचार करतां समाज व व्यक्ति यांचे संबंध कसे ' 


असावेत, नियोजन व केन्द्रीकरण हीं लोकशाहीच्या तत्त्वांस मारक होणार नाहींत ना, समाजाचा घटक जी मूळ 
व्यक्ति तिचें सवागीण कल्याण कसें साधेल -इत्यादि अनेक प्रश्न उत्पन्न होतात. या महत्त्वाच्या प्रभांचा ऊहापोह 
श्री, कबीर यांनीं आपल्या भाषणांत केळेळा आहे. त्या भाषणांतीळ महत्त्वाचे कांही मुद्दे खालीं दिले 


आहेत. -संकलक ] 


नीतिक्यास्त्र, अर्थशास्त्र व राज्यक्यास्तर 
हीं अध्यात्मशास्त्राचींच अंगें 
स्वतःच्या जीविताचें मम समजून घेण्याचा व 
सभोंवताळच्या हृद्य सृष्टीचे स्वरूप आकलन करण्याचा 
प्रयत्न करणें हें अनादिकालापासून सतत चाळू असलेलं 
मानवाचे एक महत्त्वाचे संशोधनकाय आहे. बाह्य 
विश्वाची अनेक रहस्ये त्यानें आजपर्यंत उकललीं 
आहेत पण स्वतःच्या जीविताचें कोडें त्याला अद्याप 
सुटलेले नाहीं. मनुष्य एकाच वेळीं दोन परस्परभिन्न- 
आधिभोतेक व आध्यात्मिक राज्यांचा रहिवासी 
असल्यामुळें आत्म्याचे गूढ उकलण्याचें कार्य दुर्घट 
होऊन वसलळें आहे. शिवाय मानवी जीवनाची - व्यप्टे 
ब समट्टि, व्यक्तिगत व सामाजिक अक्षी द्विविध अंगे 
या प्रश्नाला अधिक गुंतागुंतीचा करण्यास कारणीभूत 
होतात. त्यां पैकीं सामाजिक अंग मानवी जीवनास 
अल्लावइयक असलें तरी आंतरिक जीवनाच्या ब्रावतींत 
मानव एकाकीच आहे. आपले अत्यंत मोलिक 
अनुभव त्याला दुसऱ्या कुणालाहि सांगतां येत नाहींत. 
त्याच्या अद्वितीय व्यक्तित्वाळा बतुळाच्या केंद्रविंदूची 
उपमा देतां येईल, केन्ट्रविंदु त्थान दर्शवितो पण त्याला 
परिमाणे नसतात, म्हणूनच परिघाचा आधार घेतल्या- 
शिवाय आपली बुद्धि केंद्रबिंवूचें आकलन करूं शकत 
नाहीं, तदूवतच समष्टीशिवाय व्यष्टीचा आविष्कार 
होणें अशक्य आहे. आणि म्हणूनच सामाजिक 


संत्रंधांचा विचार करणाऱ्या नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र व 
राज्यशास्त्र यांचा तत्त्वज्ञानाच्या सुरवातीपासूनच 
अध्यात्मशास्त्रांत समावेरा करण्यांत येतो. 

अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र हीं दोन्हीं शास्त्रे मानवा- 
च्या समूहजीवनांतील परस्परसंत्रेघांच्या अभ्यासाला 
वाहिलेली आहेत. म्हणून तीं एकमेकाशीं निगडित 
आहेत. अर्थक्यास्त्र हें मानवी जीवनाला आवदय- 
क अश्या भोतिक साधनसामग्रीच्याच उपयुक्ततेला 
जास्त महत्त्व देते. एका बाजूला मानवी आकांक्षा व 
गरजा यांचें अमर्याद स्वरूप व दुसऱया बाजूला 
भोतिक साधनांचा तुटपुंजेपणा -या विसंवादपू्ण वस्तु- 
स्थितीवर अर्थशास्त्र आधारलेळें असतें. या 
विसंबादपूर्ण वस्तुस्थितीचा व्यक्ति व समाज यांच्या 
परस्परसंबघांवर होणारा परिणाम राज्यशास्त्राच्या 
इप्टीनें जास्त महत्त्वाचा आहे. समूहजीवनविषयक 
प्रश्नांना लागू पडणारे नीतिशास्त्र म्हणजेच अर्थशास्त्र 
व राज्यशास्त्र असें थोडक्यांत म्हणतां येईल, 


व्यक्तिगत दित हे समूहदितापेक्षा दुय्यम प्रतीचे 
मानणें इष्ट आहे, हा राज्यनीतींतील महत्त्वाचा सिद्धांत 
आहे. राज्यशास्त्र त्याचें स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न 
करते. वळ सानबनी " बळी लो. कान पिळी? या 


घुप्रसिदध न्यायाने, आपल्यापेक्षा दुर्बळ असणाऱ्यांसाठी 
हा दंडक घालून दिला, 


अशी या तिद्धांताची एक 
उपपत्ति आहे. पण तिळा अनुभवाचा पुरेसा आधार 


3-4 


० ा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका घ->्काच्य यापन 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


4 न 
रश“ स्ट 


उ रश ब्र 
७ ४४” 
चकाकत 


“2 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


लोककल्याणकारी राज्याचें तात्त्विक अधिष्ठान 


नाहीं. स्वा्थरक्षणासाठीं परस्परांच्या संमतीनें झालेला 
करार अशी या सिद्धान्ताची दुसरी एक उपपत्ति 
आहे. परंतु मानवी जीवनेतिहासांत समाजासाठी 
स्वखुषीने स्वार्थत्याग केल्याची उदाहरणेंहि अनेक 
सांपडतात. म्हणून व्यक्तिगत स्वार्थावर आधारलेळी 
कोणतीहि उपपत्ति समाधानकारक वाटत, नाहीं. राज्य- 
नीति मानवाच्या सामाजिक सहजप्रत्रत्तींशीं निगडित 
आहे हें आपणास विसरतां येत नाहीं. 

मानवसमाजाचें राजकीय स्वरूप हें त्याच्या आर्थिक 
व्यवस्थेचे प्रतिविंच असतें हा मार्क्सवादाचा मुख्य 
दावा आहे, आर्थिक €बंध म्हणजे वर्गावगांतील लढे 
व राज्य हे वर्गशोषणाचें सांधन होव, असे मार्क्सचे 
मत आहे. उत्पादनाच्या साधनांवर ज्यांचे स्वामित्व, 
त्यांच्याच हातीं राज्यसत्ता जाते. आतांपर्यंतचा राज्य- 
सत्तेचा इतिहास हेंच सांगतो कीं सत्ता ही नेहमींच 
शोषणास साधनीभूत होत आली आहे. वर्गविहीन 
समाजाची स्थापना करणें आणि * कुवतीप्रमाणे काम, 
गरजेप्रमाणे दाम ? हें साम्यवादाचें ब्रीदवाक्य रिरसा- 
वंद्य मानून लोककल्याणकारी राज्य निर्माण करणे 
हाच वर्गशोषण थांबविण्याचा एकमेव मार्ग होय. 
८ होककल्याण-राञ्य ? या कल्पनेचा उद्दय 

आधुनिक राज्यशास्त्राच्या विकासांत * लोककल्याण- 
कारी राज्य? या कल्पनेचा उदय ही एक नेत्रदीपक 
घटना आहे. तिचे श्रेय बहुतांशी लोकशाहीला दिलें 
पाहिजे यांत शांका नाहीं. कारण सर्व स्वतत्र राष्ट्रें या 
नवीन कल्पनेचे स्वागत करण्यास उद्युक्त झालीं 
आहेत. परन्तु या सर्वतोमुस्ती झालेल्या कल्पनेचा खरा 
अर्थ फारच थोड्या लोकांना कळतो, कुणी दंडुकेशाही 
ब लोककल्याणकारी राज्य यांच्यांतील विरोध दाखवून 
या कल्पनेचा अर्थ लावूं पहातात, कायदा व सुव्यवस्था 
यांच्याशिवाय नागरिकांच्या इतर गरजांचा विचार न 
करणारी जी दंडुकेशाही तिच्याविरुद्ध जै ते ळोक- 
कल्याणकारी राज्य होय, अशी अभावात्मक व्याख्या 
ते करतात. राज्याच्या संरक्षणासाठीं व अंतर्गत शांतते- 
साठीं कायदेकानू ब पोलीसबैदोबस्त  आवड्यक 
आहित हैं मान्य केळें तरी लोकांचें सामाजिक जीवन 
समृद्ध व्हावयास आणखी अनेक गोष्टी 
आवद्यक आहित हें विसरून चाळत नाहीं. शिस्ती- 
च्या चौकटीची मर्यादा सांभाळून आपलें वैयक्तिक 


किंवा सामाजिक जीवन अधिक सुखी व समृद्ध 
करण्याची मुभा पोलीस-राज्यांतहि असते. पण असे 
प्रयत्न व्यक्तिशः किंवा समूहद्वारा होताहेत किंवा नाहीं 
हें पहाण्याचें काम अशा राज्याच्या कक्षेत येत नसते. त्या- 
मुळें, मानवी जीवनाच्या आर्थक, सामाजिक, धार्मक, 
कलात्मक इत्यादि अंगांची उपेक्षा साहजिकच होते 
लोककल्याणावद्दळ उदासीन वृत्ति धारण करणार 
ऱ्या अश्या राज्यसत्तेची जागा आतां वैयक्तिक व 
सामाजिक जीवनाच्या प्रत्येक अंगावद्दळ आस्था 
बाळगणाऱ्या उदार आश्रयदात्याची भूमिका स्वीकार- 
णाऱ्या राज्यसत्तेने घेतली आहे. 

राज्यसत्तेच्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या या विकासाची 
ऐतिहासिक व मानसद्यासत्रीय कारणमीमांसा समजून 
घेणें अवशय आहे. या कारणांत ऐतिहासिक परिवतंनां- 
चचाहि भाग आहे. उद्योगधंद्यांची बाढ ब त्यामुळें 
शहरांतील लोकसंख्येत पडलेली भर या दोन्ही 
फरकांमुळें शहरी जीवनांतील सामाजिक बंधने 
शिथिल होऊन गेलीं आहेत. खेडेगांवांतील देतकी- 
प्रधान समाज लहानसा ब आटोपद्यीर असल्या- 
मुळें ग्रामीण जीवनांत, शेजारधर्म हा नित्याचा व 
आवदयक समजला जात असे. उलट पक्षी, उद्योगप्रधान 
शहरी वस्तींत शोजारच्या खोलींत राहणारी माणसें 
एकमेकांना ओखळतसुद्धां नाहींत. प्रत्येकजण आपा- 
पल्या व्यवसायांत दंग असतो. त्याला दुसर्‍याचा 
विचार करावय!स वेळ नसतो. या स्वकेंद्रित व समाज- 
पराड्सुख व्रत्तीचा परिण[!म कोटुंबिक जीवनावरहि 
होऊं लागळा. भारतांतील एकत्रकुटुंबपद्धतीचें उदाहरण 
घेतल्यास, ती संस्था बेकारी, आजारीपण व म्हातारपण 
या अवस्थांमध्ये माणसाला आधार देत असे. सहकार्या- 
चे व सामाजिक जीवनाचे घडे घरच्या घरींच गिरवि- 
ण्याची संधि मुलांस मिळत असे. पण या पद्धतीच्या 
ऱ्हासाबरोबर बेकार, आजारी व वृद्ध नागरिकांच्या 
संगोपनाची जबातदारी सरकारच्या अंगावर येऊन 
पडली, तसेंच कार्यक्षम नागरिक तयार करण्याचे 
कामहि शैक्षणिक संस्थांकडून करून घ्यावें लागत आहे. 

ऐतिहासिक परिवतेनावरोबरच लोकशाहीच्या पुर- 
स्कारासुळें मानवाच्या मनोरचनेतहि बदळ घडून 
आला. अलिकडेच होऊं लागलेली व्यक्तित्वाची 
जाणीव हें त्याचें सुख्य उदाहरण होय. स्वतःच्या 


न, भा. ४ २५ 


अनुक्रमणिका 


डा शि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्ट« हअमृतमहोत्सवी&) >२० 
शर, वष जि > 
तक. “फे 
४. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


हिताबद्दळ निर्णय घेण्याचा हक व्यक्तिगत आहे असें 
मानणारा नागरिक, कौटुंबिक आधार नाहींसा झाल्या- 
मुळें, न्यक्तिनिरपेक्ष राज्यसत्तेच्या आश्रयावर अवलंबून 
राहण्यास मागेपुढे पाहीनासा झाला, म्हणजेच कोटुंबिक 
आधाराचें रूपांतर सरकारी आधारांत होऊं लागतें. 

अशा प्रकारें लोककल्याणकारी राज्य या व्यक्तिनिरपेक्ष 
संस्थेत समाजसेवेचे कार्य व व्यवस्था केंद्रीमत होऊं 
लागलीं, केंद्रीकरणाकडे असलेला हा कल सध्यांच्या 
परिस्थितींत अटळ होऊन बसलेला आहे. समाजाच्या 
प्रत्येक घटकापर्यंत विवक्षित सुखसाधने पोंचविलीं 
पाहेजेत अशी कल्याणकारी राज्याची प्रतिज्ञा असेल 
तर प्रात परिस्थितींत तिची पूर्ति दोन अटींवर करतां 
येईल : ( १) साधनसामद्री मर्यादित असल्यामुळें हक- 
दारांमध्ये निवड करण्यासाठीं केंद्रीय संस्थेची आव- 
इयकता गृहीत धरणे. (२) कोणत्याहि प्रदेशाला 
कमी-अधिक फायदा मिळूं नये म्हणून नियोजन मान्य 
करणें. यांमुळे, साहजिकच केंद्रीकरण व नियोजन हां 
लोककल्याणकारी राज्याची प्रमुख वेशिष्ट्ये मानण्यांत 
येऊं लागलीं. 

पूर्वीच्या समाजरचनेंत निरनिराळ्या संस्थांना वांटून 
दिलेलीं कामे लोककल्याणकारी राज्य आपल्याकडे घेण्याचा 
प्रयत्न करीत आहे. तथापि, राज्य ही कल्पना अमूत 
आहे. शेवटीं, अल्पसर्य व्यक्तींनी बनलेल्या सरकारा- 
कडूनच त्याचें कार्य चालतें हें विसरून चालणार नाहीं. 
हीं माणसे, कितीहि सुज्ञ व सदिच्छाप्रेरित असलीं, 
तरी त्यांच्या कतृत्वाला मर्यादा असतेच. म्हणून 
लोककल्याणकारी राज्यांत, सत्ताधारी लोकांचें हित तेंच 
सर्वाचे हित असा गेरसमज होणं साहजिक आहे, 
आणि त्यामुळें हुकूमश्माहीचे बीजारोपण व्हायला अनु- 
कूल परिस्थिति निर्माण होते, 


लोककल्याणाचें स्वरूप व व्याप्रि 

लोककल्याणाच्या कल्पनेचें पुरेसं विवरण करण्याचा 
पवत्न अद्याप फारसा कोणीं केलेला आढळून येत 
नाहीं, कांहीं सुखसोयी करून दिल्या कीं लोककल्याण 
साघेल असें नेहमीं गृहीत धरळें जाते आणि लोकांच्या 
बाह्य वतेनावरून ते सुखी आहेत कीं नाहींत हें ठर- 
विण्यांत येते, पण आपल्या सत्तेची व कार्यक्षेत्राची 
मर्यादा सरकार पाळीत नाही असा नेहमींच अनुभव 
येतो. कोणतेंहि सरकार आपल्यास अनुकूळ अशी 


२६ 


अनुक्रमणिका 


शिक्षणप्रणाली तयार करून जनतेचे विचार व दृष्टि 
कोन यांच्यावर नियंत्रण घालते. आचारांत सारखेपणा 
असावा अश्ली इच्छा असल्यास विचारहि ठराविक 
छापाचे करण्याचा प्रयत्न होतो. कारण दोवटीं आचार 
हा विचार, भावना व इच्छाशक्ति यांचा परिणाम 
असतो. दळणवळणाची वाढ व वैज्ञानिक शोध यांसुळें 
राष्ट्रार्ट्रातील अंतर कमी झालें आहे आणि निर- 
निराळ्या मानवी समाजांचे परस्पर-हितसंबंध दिवसें- 
दिवस अधिक निगडित होत आहेत. प्रचार ही एक 
नवीन व उपयुक्त कला जन्मास आली आहे, 
वतेमानपत्रे, चित्रपट, नभोवाणी, टेलिव्हिजन वगेरेंच्या 
सहाय्याने कोणत्याही कार्याबद्दल जनतेत उत्साह निर्माण 
करणें हें अत्यंत सुळभ झालें आहे. अशा प्रकारें 
आधुनिक काळांत व्यक्तिस्वातंत्यावरीळ सरकारी दडपण 
वाढत आहे. आणि त्यामुळें व्यक्तिस्वातंत्य अजिबात 
नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे ! 

एकीकडे विचार व भावना यांच्या द्वारं आचाराचें 
परिबतंन घडवून आणण्याचा प्रयत्न व दुसरीकडे 
भौतिक सुखसाधनांतच लोककल्याण समाविष्ट आहे 
असे मानणे-ही विचित्र विसंगति लोककल्याणक!री 
राज्याच्या कारभारांत दिसून थेते. लोककल्याणाचे 
मानसिक किंबा आध्यात्मिक घटक कुणी विचारांत घेत 
नाहीं, भौतिक सुखसाधनांच्या वाढीमुळे मनुष्य सुखी 
झाला आहे कीं नाहीं याबद्दल कुणीहि चोकशी करीत 
नाहीं, नवीन सुखसोयींमुळे ब जीवनमान उंचावल्यामुळें 
मनुष्याच्या सुखांत भर पडली आहे काय वाढती 
व्यक्तिनिष्ठा सर्वस्वी हितकारक आहे काय ?-- असेल 
प्रश्न उत्पन्न होतात, पण ते उपस्थित करणें योग्य होणार 
नाहीं. कारण सुखी जीवनास आवदयक अशा भौ तिक 
गोष्टींचा पुरवठा करणे एवढेंच सरकारचें कशैव्य आहे, 
मानवी जीवनाच्या शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक 
स्वास्थ्याला आवश्‍यक असलेलें किमान जीवनमान 
प्रथमच सर्वाच्या आबांक्यांत आणून देणें ही लोक- 
कल्याणकारी राज्याने मोठीच कामगिरी वजाविली हे 
कोणीहि कबूल करील, 
लोककल्याणकारी टु राज्यामागील | 

लोककल्याणकारी राज्याचे शै चती 
नेंच होईल असें कांहीं द का. ह किताब, 
राज्यव्यवस्थेंत क्की त ससश 

“काचे हित सामाजिक हितापेक्षा 


० शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टू द. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


कन शि ७५ न ३५९ 
॥& अमृतमहोत्सवी “र 
) अ ्् १ 
्* स वष 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोककल्याणकारी राज्याचें तात्त्विक अधिष्ठान 


दुय्यम प्रतीर्चे मानतात. पुष्कळ' जणांचे पुष्कळ 
हित साधणें हा व्यक्तिगत व समूहगत जीवनाचा उद्देश 
असावा हें तत्त्व उपयुक्ततावादानें मान्य केलेळें आहे. पण 
हें तत्व वरवरचें असून दिश्याभूल करणारें आहे. सुखाला 
किंवा कल्याणाला संख्यावाचक मापानें मोजणं अशक्य 
आहे हा एकच आक्षेप लक्षांत घेतला तरी उप- 
युक्ततावादाळा कुणीहि विचारवंत मान्यता देणार 
नाहीं. व्यक्तिसन्मान किंवा व्यक्तीची प्रतिष्ठा हें 
लोककल्याणकारी राज्याचें पायाभूत तत्व आहे. लोक- 
शाहीच्या कल्पर्नेतूनच लोककल्याणकारी राज्याची 
कल्पना जन्मास आली. प्रथम राजकीय समतेलाच 
मान्यता देण्यांत आली. परन्तु ती सत्यसृष्टींत उतरायला 
मानवी जीवनाच्या इतर प्रांतांतहि समता वावरणें 
आवदयक आहे हे हळूंहळूं स्पष्ट दिसूं लागळें. परिणामी, 
इतरांचे आर्थिक व सामाजिक शोषण करण्याच्या 
वैयक्तिक हक्कांवर नियंत्रण आलें. त्याकरितां सामाजिक 
व कामगारविषयक कायदे झाले. शिवाय सर्वांना 
समान संधि मिळावी म्हणून लोककल्याणकेंद्रे अधिक 
प्रमाणांत उघडण्यांत येऊं लागलीं. 

लोककल्याणकारी राज्याचा आधार लोकशाही 
आहे ही गोष्ट केंद्रित नियोजनाला मिळालेल्या महत्त्वा- 
मुळें चटकन्‌ लक्ष्यांत येत नाहीं. प्रथमदर्शनी लोकशाही 
व नियोजन यांच्यामध्यें विसंगति आढळते. कारण 
लोकशाही व्यक्तिस्वातंत्र्य व स्वयंकतृत्व यांवर अवलंबून 
आहे. पण हा विरोध अटळं नाहीं. कारण एक तर 
लोकशाहींत सुद्धां इतरांचे स्वातंत्र्य अबाधित रहार्वे 
म्हणून व्यक्तिस्वातंत्र्याला मुरड घालणें आवड्यक 
असतें. दुसरी गोष्ट म्हणजे नियोजन हें वरूनच 
लादलेळें असळें पाहिजे असा कांहीं दंडक नाहीं. 

आणखीहि कित्येक समजुतींतून लोकशाहीचा उगम 
झाला आहे. त्यापैकीं एक, आपण सर्वे एकाच परमेश्वरा 
चीं लेकरें आहोंत व तो सर्वांस समान लेखवतो ही 
धार्मेक श्रद्धा ही आहे. सामाजिक व आर्थिक दर्जा किंवा 
गुणविशेष (8९०0181 छांयी8 ) यांमुळे उत्पन्न 
होणारे भेदभाव लोकशाहीला मान्य नाहींत याचें 
कारण लोकशाहीचा मानवाच्या मूलभूत समतेवर 


हेंच अंतिम मूल्य अशी श्रद्धा बाळगणारें तत्त्वज्ञान हेंच 
लोककल्याणकारी राज्याचें खरें अधिष्ठान होय, असं 
आढळून येईल. “ अधिकांत अधिक माणसांचे 
अधिकांत अधिक सुख साधणे ” हे उपयुक्ततावादाचें 
उद्दिष्ट याही मतप्रणालीला मान्य आहे. पण व्यक्तीला 
समष्टीच्या सुखाचे साधन समजावें हा सिद्धांत या 
तत्त्वज्ञानाला पसंत नाहीं. मनुष्याला स्वतंत्र मूल्य आहे 
या तत्त्वाचे कांटच्या 'नैतिक कायद्याःशीं बरेंच साम्य अस- 
ल्यामुळें, त्याच्या (281९201108 111]61911ए€2 
च निरपेक्ष आदेशाचें त्रिविध स्वरूप हें लोककल्याणकारी 
राज्याचे तात्त्विक अघिठ्ठान म्हणतां येईल. त्या 
त्रिविध आदेशाचे पहिलें तत्व हे की कोण- 
ताहि नीतिनियम सार्वत्रिक करतां आला 
तरच त्याला मान्यता द्यावी; म्हणजे स्वतःस अपवाद 
समजून कुणाहि व्यक्तीस कोणत्याहि नीतिनियमाचें 
उलछंघन करतां येणार नाहीं, समान हक्क व समान संधि 
देण्याचा उद्देश याच तत्त्वावर आधारलेला आहे. 


कांट्चे दुसरें तत्त्व म्हणजे व्यक्तिसन्मान, किंवा 
व्यक्तीची प्रतिष्ठा हे होय. कोणाहि व्यक्तीला केवळ साधन 
म्हणून न वापरतां तिला अंतिम मूल्यहि आहे हें 
मान्य झालें पाहिजे, प्रत्येक व्यक्ति साध्य व साधन दोन्हीहि 
असते असें प्रतिपादन केल्यामुळें समाज व व्यक्ति 
यांतील विरोध नाहींसा होतो. कल्याणकारी राज्यामध्ये 
समाजाचें हित व त्याची प्रगति हें ध्येय प्रत्येक व्यक्ती- 
ला स्वीकारावे लागतें पण एका अटीवर, ती अट 
म्हणजे तिच्या व्यक्तित्वाला बाध येतां कामा नये. 

याच्यापुढ'ची पायरी म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःस, 


“ साथ्यांच्या ? राज्याचे ( शाहवेठ्या र्ला 
एत85 ) आपण एक घटक आहांत असें 


समजळें पाहिजे हें कांटचें तिसरें तत्त्व होय. 
पहिलें तत्त्व मानवी समतेचे, तर दुतरें व्यक्तिसन्मानाचें 
स्वरूप स्पष्ट करते. तिसऱ्या तत्त्वासुळें सामाजिक 
सहकार्याचे स्वरूप स्पष्ट होते. सहकार्याच्या कल्पनेमुळे 
साध्यसाधन यांतील भद कमी जाणवतो; इतकेंच नव्हे 
तर नेतिक जीवन हें प्रायः समाजाभिसुख असते हे 
सूचित होतें. जेथें प्रत्येक व्यक्ति दुसऱ्याचे हित स्वतःच्या 


विश्वास हें होय. हिताइतकेंच महत्त्वाचें समजते, अश्या समाजामध्ये 
कांटचीं तीन तत्त्वे घटक म्हणून वावरण्यांत माणसांना सुखसमाधान 
सूक्ष्म विचार केळा असतां मानवाची, आत्मप्रतिष्ठा प्राप्त होणें शाक्य आहे. प्रत्येक व्यक्ति साध्य व साधन 
२७ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


कन शि ७५ न > ९ 
न्श्< (६६अमृतमहोत्सवी, र 

र्‍ (& का र 
्* स वष 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दोन्हीहि आहे व दुसऱ्याचे हित साधण्यानेंच व्यक्ति 
स्वतःची उन्नति करून घेऊं शकेळ, लोककल्याणकारी राज्य 
हें समाजहितासाठींच व्यक्तींवर निर्मध घालते आणि 
ज्या अर्थी समाज हा व्यक्तींचा बनलेला आहेत्या अर्थी 
ते नित्रंघ शेवटीं व्यक्तीच्या हितासच उपकारक ठरतात. 
गांधीजींचा सर्वोदयवाद 

महात्मा गांधींची लोककल्याणकारी राज्याची म्हणजे- 
च्‌ सर्वोदयाची कल्पना ही विशेष उछेवनीय आहे. 
साच्या पूवांच्या सवे लोकांनीं व्यक्तिगत हक्कांना 

महत्त्व दिळे आणि समाजाच्या हक्कांमुळे त्यांची हेळ- 

सांड होऊं नये याची खवरदारी घेतली. पण महात्मा- 
जींची सवोदयाची कल्पना व्यक्तीच्या जत्राबदारींतून 
उदयास आली आहे. “ चांगल्या प्रकारे कतेव्य वजा- 
वळें तरच हक्क शाव्रित होतात. जगाचा नागरिक या 
नात्यानें मानवाने आपले कर्तव्य बजावलें तरच 
त्याला जगण्याचा हक्क प्रात्त होतो. इतर मागीनीं संपादन 
केळेळे हक अन्यायमूलक व झुळूक होत. ” अक्षी त्यांची 
निष्ठा होती. व्यक्तीच्या हक्काची घोषणा करणें एके 
काळीं आव्यक होते. पण हळूं हळूं व्यक्तिस्वातंञयाच्या 
अमर्याद कल्पनेमुळे समाजव्यवस्थेची घडी 
विस्कळित होऊं लागली, इतकेंच नव्हे तर व्यक्ति 
विषयक कल्याणाची बैठकहि हादरू लागली. या 
उलट, व्यक्तीने आपळें कतेब्यपाटन केळे तरच समाज 
टिकून राहीळ, व्यक्तीचे कर्तव्यपालन हें समाजाला 
एकत्र निगडित ठेवणारे प्रमावी साधन होय- हें सांगून 
म. गांधींनी कतव्याचे महत्त्व आवजून सांगितळें आणि 
दारीर ब त्याचे अवयव यांतील जिवंत एऐक्याप्रमाणें 
समाज व त्यांतील व्यक्ति यांतील जिवंत ऐक्याचा 
सिद्धान्त आधुनिक काळीं पुन्हां मांडून दाखविला, 

महात्माजींच्या सर्वोदयाच्या कल्पनेमुळे आधुनिक 
मानवसमाज्ञाला आणखी एका बाबतींत धोक्याची 
सूचना मिळाली आहे. अतिदाय मोठ्या प्रमाणावर 
होणाऱ्या मतप्रचारामुळें ब यंत्रयुगीन सुधारणांमुळे 
मानवांच्या व्यक्तित्वाचा लोप होऊन ते समाजयंत्राचे 
लहानसहान निर्जीव भाग बनत आहेत. ही परिस्थति 
वेळेवरच सुधारण्यासाठी यंत्र हें माणसाचे दास राहील 
व ताला आपले दास करणार नाहीं अशी खबरदारी 
घेणें आवश्‍यक आहे असे गांधीजींनी प्रतिपादिले, 
ज्यासुळें व्यक्तिस्वातत्य ब व्यक्तिसन्मान नष्ट होतो 
अशा मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या औद्योगीकरणाला 


त्यांचा विरोध होता. राज्यसत्तेचें हळूंहळूं विस्तृत 
होणारे अधिकारक्षेत्रहि त्यांना मान्य नव्हते. विवक्षित 
मर्यादेपीकडे गेळेली संघटना व्यक्तिनिरपेक्ष व जवळ- 
जवळ अमानुष्र स्वरूप धारण करूं पाहते असे त्यांचें 
मत होतें. म्हणून उद्योगधंदे व राज्यसत्ता वा दोहो- 
च्याहि विकेंद्रीकरणाचा पुरस्कार ते करीत असत. 
महात्माजींची सवोदयाची कल्पना समाजाच्या 
एकसंधी स्वरूपाच्या स्प जाणिवेवर आधारलेली 
आहे. अशी जाणीव जेथें दिसून येते तेथे समाजाचें 
हित व्यक्तीवर कुणी लादलेळे नसते किंधा ते वैयक्तिक 
हिताठा बाधक नसते, जे साथ्य ठरबावयाचें ते परस्यर 
देवघेवीच्या व्यवहारामुळे सवीच्या संमतीने ठरविळे 
जातें आणि नियोजनहि सर्वांच्या सहकारी प्रयत्नांचा 
परिपाक असतें. म. गांधींच्या शब्दांत सांगायचे 
म्हणजे, “ह्या अथांग जीवनसांगरांत खोल बुडी मारून 
साच्याशीं एकरूप झाल्याशिवाय सत्याचा साक्षात्कार 
होणें अशक्य आहे. म्हणून माझ्या मतें समाजसेवे- 
शिवाय दुसरा तरणोपाय नाहीं. खरी समाजसेवा 
समम्रज्ञीवनस्पर्शी असणे अनिवार आहे. या जीवन- 
दशनांत उच्चनीच भाव विलीन होतात म्हणजेच “एकं 
सतू विप्ना बहुधा बदन्तिः या वचनाची प्रतीति येते. 7 


पत्नव्यवहार 


र्ज (4 [.&44 १११५ न खक 
“ जीवकचिंतामणी'चे आधारभूत ग्रंथ 
श्री, संपादक यांस, 
आपल्या मासिकाच्या सप्टेंबर १९५५ च्या अंकांत 
श्री. माचवे यांचा ' तमिळ साहित्याचा संक्षिप्त हति- 
द्वास ? हा लेख प्रकाशित झाला. त्यांत पान ५ वर 
* जोीवकचिंतासणि ? या ग्रंथाविषयीं लिहितांना तीन 
खुका झाल्या आहेत. बहुधा लिपीच्या दोषामुळें या 
चका उद्भवल्या असाव्या. त्या चुका अशा : 
(१) ' जीवकचिंतामणी'चा आधारभूत ग्रंथ 
र 1 ( गुणभद्रकृत 
आहे. (२ ) दुसरा आधारसूत ग्रंथ मात 
नसून * क्म अक , आहे. (३) 'क्षत्रचूडामणी!- 
च कत वाढीपर्सिह ? नसून “वाटी पिंह? आ 
* क्षज्रचूडामणीच्ये (  तार्द भालह? आहेत. 
कुप स्व १ न नू संपादक थ्री टी एस. 
कुप्पुस्वामी शास्त्री यांच्या प्रस्तावनेवरून वरीळ चका 
अगदी सहज लक्षांत येऊ शकतात. १ 
आपला 


१५१६०५५, नागपूर विद्याधर जोहरापूरकर 


र्ट 


अनुक्रमणिका 


० शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


॥>>च६. वर्ष टे 
क (0000106 तुजि 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


गोवा-स्वातंत्र्यसंग्राम आणि 


गोव्याचा स्वातंत्याचा संग्राम आणि कॉंग्रेसने व 
विशेषतः भारत-सरकारनें त्याविषयी घेतलेळी भूमिका 
यांमुळें सत्याग्रहाचे शास्र व तंत्र याविषयीं देद्यांत 
जी चर्चा अथवा वाद चाळू झाला, तो लोकरिक्षणा- 
च्या दृष्टीनें स्वागताहूच होय. कारण लोकशिक्षण हा 
लोकशाहीचा प्राण आहे. मात्र ही चर्चा लोकशिक्षणा- 
ला उपकारक व्हायची असेल तर ती सल्यान्वेषणाच्या 
इडीनेंच ज्ञाळी पाहिजे. कारण, सत्यज्ञोधनाच्या हेतूने 
झालेल्या बादालाच तत्वबोधाचे फळ लागत असतें. 
भारताचें परराष्ट्रीय धोरण 

भारत-सरकारवें आजचें परराष्ट्रीय धोरण केवळ 
श्री. जवाहरलाल नेहरू या व्यक्तीचे अथवा कॉँग्रेस 
पक्षाचेंच केवळ नसून ते सवे भारताचे आहे. तें 
आपल्या प्राचीन इतिहासांतून व नजीकच्या भूतकालां- 
तून, तसेंच आपलें राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन करतां- 
ना वेळोंवेळीं ज्यांचा आपण उद्‌धोप्र केला आहे 
अद्या निरनिराळ्या आदरशातून उत्स्कूते झाळें आहे. 
या सवे गोष्टींवर आपण आपली मति ज्या प्रमाणांत 
स्थिर करूं त्या प्रमाणांत आपल्यापुढे वाढून आलेली 
ऐतिहासिक कामगिरी पार पाडण्याला आपण समथ 
होऊं. भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे ध्वेय जागतिक 
शांतता प्रस्थापित करणें हें असून ज्या गोष्टी जगाला 
युद्धाकडे खेचून नेतील किंबा युद्धाला जगाच्या 
जवळ आणतील त्या सर्वे गोष्टींना कसून विरोध 
करणे हें त्याचें धोरण आहे. या ध्येयाला 
व धोरणाला सुसंगत व सुसंवादी असाच आपला 
आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय व्यवहार राहील, असा आपला 
सर्वांचा जागरूकतेने व कटाक्षाने प्रयत्न असला पाहिजे 
या बाबतींत पंडितजींची घारणा सदा अविचलित 
राहिली आहे. म्हणूनच गोव्याच्या स्वातंत्र्याच्या 

ह्याने आव्हान दिलें असताहि आत्मरक्षणाशिवाय 


श्री. शेकरराव देव 
सत्याग्रह 


जोपयंत लोकांनीं आत्मररक्षणासाठीं 
म्हणजेच युद्धाला दुसरा पर्याय शोधून काढला नाहीं, 
तोंपयंत सरकार या संस्थेचे, जागतिक शांततेला सुसंगत 
व पोषक असें पंडितजींच्या आजच्या धोरणाहन, 


दास्ज्ञाला 


भिन्न असं दुसरं घोरण असू रकेळ याची कल्पना 


करतां येत नाहीं. 

पण सूयप्रकाशाइतकी स्पष्ट असलेली हो गोष्ट 
स्वत:ला डोळस म्हणविणाऱ्या कांही थोर मंडळींना 
अद्यापही दिसत नाही याचे आश्चर्ये वाटल्यावांचून 
राहत नाहीं. भारत-सरकारच्या परराष्ट्रीय धोरणाला 
मान्यता देणाऱ्या व त्याचे पोवाडे गाणाऱ्या मंडळींत 
भारत-सरकारनें गोवा स्वतंत्र करण्यासाठीं पोलिस- 
कारवाई करावी अशी मागणी करणारी कांहीं मंडळी 
होती व आजही आहेत. गेल्या डिसेंबर १९५४ च्या 
: लवभारतां'त ' भारताचे परराष्ट्रीय धोरण : 


एक दट्कोन  .हया लेख मां लिहिला 
होता. त्यांत मी म्हटलें होते कीं “ आचाय 
कृपलानींसारख्या तीक्ष्ण बुद्धीच्या राजकारणी 


मुत्सद्य्यालाहि भारताच्या परराष्ट्रीय घोरणाचें सम्यक्‌ 
आकलन होऊं नये व त्यांनीं भारताच्या परराष्ट्रीय 
घोरणाचा समग्रतेने विचार न करतां, काइमीर अथवा 
गोवा, पौडेचरी यांब्राबतच्या धोरणाचा एकांगीपणें 
विचार करून भारत-सरकारला दोष देण्यास तयार 
व्हावें ही खरोखरच जितकी आश्चर्याची तितकीच 
खेदाची गोष्ट आहे. ... ... गोवा किंवा पॉडिचरी हे 
भारताचे अविभाज्य भाग आहेत ब ते स्वतंत्र होऊन 
भारतांत सामील झालेच पाहिजेत या बाबतींत भारतीय 
सरकार व जनता यांमध्ये दुमत नाहीं. जो 
कांही आतां मतभेदाचा प्रश्न आहे तो त्यांचे हं 
स्वातंत्र्य कोणी, केव्हां व कसे संपादन करावें यांबद्दल 
आहि. पॉडिचरी व गोवा हे अगदीं चिमुकले प्र 


[रत कधींहि करीं शास्त्र घरणार नाहीं ” या असले तरी ते फ्रान्त व पोतुंगाळ या परकी देशाच्या 
आपल्या प्रतिशचा त्यांनीं भंग होऊं दिला नाहीं. ताब्यांत आहेत म्हणून भारत-सरकारनें त्या बावतींत 
२९ 

अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कांहींहि केलें तरी तो आन्तरराष्ट्रीय प्रश्न बनणे अपरि- 
हार्यच आहे, त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीला भारताच्या 
परराष्ट्रीय धोरणाशी विसंगत अशी मित्र नीति 
अवलंबिणें अयोग्य आहे ”. 

गोवा-विमोचनासाठी पोलिस-कारवाई करावी 
असें म्हणणाऱ्यांत आज आचार्य कृपलानी नाहींत 
असें दिसतें. या विचारपरिवतनाबद्दळ आचार्य कृपला- 
नींचें अभिनंदन केलें पाहिजे. 
भारत-सरकारचा मागे 

कांहींजणांकडून असा युक्तिवाद केला जातो कीं, 
चिमुकल्या गोव्याच्या विमोचनासाठीं केलेल्या छोट्या- 
शा लढाईतून जागतिक युद्धाचा वणवा भडकेल ही 
भीति अनाठायी असून गोव्याबद्दलची भारताची 
भूमिका न्याय्य असल्यामुळें जगांतील न्यायप्रिय लहान- 
मोठे देश भारताच्या या कृतीकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष 
व कानाडोळा करतील, या युक्तिवादाला पंडितजींनी 
पुढील वास्तववादी पण मार्मेक उत्तर दिलें आहे : 
“ एखादें युद्ध हें एक छोटेसें युद्ध आहे ही वस्तुस्थिति 
तयाचा युद्धपणा काहीं कमी करीत नाहीं. एका विशिष्ट 
परिस्थितींत जर ल्हान युद्ध समर्थनीय असेल तर 
दुसऱ्या एका परिस्थितींत महान्‌ युद्धहि समर्थनीय 
होऊं शकेल, मग युद्ध टाळावें व शांततेच्या मार्गाने प्रश्न 
सोडवावेत या म्हणण्याला कांहीं अर्थ राहात नाहीं. 
पण माझ्या मतें भारताने गोव्यासाठीं लहानसे कां होइना 
युद्ध केलं तर त्यांतून जागतिक युद्धाच्या संभाव्य परि- 
णामांहूनहिि अधिक भयेकर अशी एक गोष्ट निघेल. 
भारत आज आपल्या विचाराने, वाणीने व क्तीनें 
विश्वश्यांतिविषयक श्रद्धेचे व शाश्वतीचें स्थान बनला 
आहे. अशा स्थितींत भारत गोव्यासाठीं लहानशी 
लढाई करील तर भारत संधिसाधु आहे असें जगाला 
वाटेळ व भारतावरील त्याच्या श्रद्धेला धक्का बसेल, 
या घटनेमुळें जगाचे जें नुकसान होईल तें जागतिक 
वुद्धांत होणाऱ्या नुकसानापेक्षां कितीतरी अधिक 
असेल ! म्हणून कोणत्याहि परिस्थितींत गोव्याच्या 
स्वातंत्यासाठीं आपण म्यानांतून तलवार बाहेर काढ- 
णार नाहीं या पंडितजींच्या प्रतिज्ञेा भारतीयांनी 
भीष्मप्रतिज्ञेप्रमाणें मान दिला पाहिजे. त्यांत जगाचें, 
भारताचे व गोव्याचेंहि खरं कल्याण आहे. 

पण गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी भारत-सरकार केव्हांहि 


३० 


अनुक्रमणिका 


शस्र उचलणार नाहीं असें म्हटल्यानें किंवा मान्य 
केल्यानें गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न सुटत नाहीं. 
आणि तो तर सुटला पाहिजे. पोर्तुंगालला गोवा सोड- 
लाच पाहिजे याबद्दल पंडितजींचें मन 'गतसंदेह? आहे. 
स्वतंत्र गोव्याला भारतामध्ये सामील झाळेंच पाहिजे 
किंवा कसें याबद्दल मात्र पंडितजींच्या मनाचा अद्याप 
अखेरचा निर्णय झालेला नाहीं, --- याचें कारण, 
स्वयंनिणयाच्या तत्त्वाच्या मर्यादेबाबत त्यांच्या 
मनाचा ' संशयो ” अद्याप फिटलेला नाहीं, हेंच होय. 
भारत-सरकारला शास्त्र उचलणें शक्य असलें तरी 
तें तें उचलणार नाहीं व पंडितजी स्वतः सांगतात 
त्याप्रमाणे भारत-सरकारला पोतुंगाल-सरकारच्या 
विरुद्ध सत्याग्रह करणें शक्‍य नाहीं. मग भारत- 
सरकार गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न कसा सोडविणार £ 
भारत-सरकारनें गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न सव 
पकारच्या शांतिमय मार्गानी सोडविण्याचा आपला 
निर्धार अनेक वेळां जाहीर केळा आहे : लष्करी 
सामर्थ्यानें गोवा घेणं आपल्याला सहज शक्‍य आहे, 
पण तसें करणें आपण ज्या महान्‌ तत्त्वांचा पुरस्कार 
करीत आहोंत व जगाच्या दृष्टीने ज्यांचे आपण प्रतीक 
बनलों आहोंत त्या तत्त्वांच्या विरुद्ध होईल व गोव्या- 
च्या हिताच्या दृष्टीनेंहि हानिकारक ठरेल, 

सरकारच्या या शांततेच्या मार्गात सत्याग्रह येत नाहीं 
किंबा येऊं शकत नाहीं. तेव्हां सरकारला शांततेचे 
दुसरे मार्ग कोणते शिल्लक उरतात याचा विचार केला 
पाहिजे. अनेक वकिलातींच्या द्वारे पोतुंगालवर राज- 
कीय दडपण आणण्याचा प्रयत्न करणे हा एक मार्ग 
होऊं शकेल. पण त्याच्या परिणामकारकतेबरद्वळ लोकांना 
विश्वास नाहीं. सरकारच्या हातांतील कांहीं अंशाने 
परिणामकारक साधन म्हणजे सवे बाजूनी गोव्याची 
आर्थक कक करण हा होय. या दृष्टीने भारत-सर- 
कारने भारत-गोवा-सरहद्द अशि बात बंद 3 आरे 
सुळे माणूलच काय पण प्रि ७ ६ केली आहे 
कक र हन तिकडे जाऊं 

शकत नाहीं. -( त्याला गोव्याचे नागरिक व पिकून 
असलेले कांहीं भारतीयच अपवाद आहेत ) व्यात 
निर्वाणीचा उपाय म्हणन शा न "अर्थात्‌ 
ी उचेलण्यापूर्वी शाजूळा 


वठणीवर आणण्यासाठी ओोणतें 
, केोणतंहि सरक हे 
उपाय अमलांत आणे ह सरकार प्रथम हे 


होतातच असें नाहीं न पण हे उपाय नेहमीं यस्तरी 
' ला पक्षी दुसरें कोणतेहि सरकार 


डा शि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टू द. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


गोबा-स्वातंत्र्यसंत्राम आणि सलाग्रह 


युद्धाचा अबल करील. पण भारत-सरकार तसे न 
करण्याला वचनबद्ध आहे. म्हणजे भारतसरकारच्या 
गोवासरहद्द बंद करण्याच्या धोरणाचा अर्थ असा कीं 
भारत-सरकार पोतुंगाल-सरकाराविरुद्ध एक प्रकारचा 
निःशस्त्र प्रतिकारच करीत आहि. प्रतिपक्षाचें नुकसान 
करून त्याला वठणीवर आणणे या गोष्टीचा निःशस्त्र 
प्रतिकारांत अंतर्भाव होतो. सरकार या संस्थेच्या दृष्टीनं 
विचार केला तर असें करण्यांत भारत-सरकारनें शांतत- 
साठीं हें एक मोठें प्रगातेिपर पाऊळ उचलले आहे 
असें आपल्याला अभिमानाने म्हणतां येईल, पण हा 
निःशास्त्र प्रतिकार यशस्वी झाला नाहीं तर ? भारत- 
सरकारच्या परराष्ट्रीय धोरणांतील जर कोणतें एक मोठें 
न्यून असेल तर ते त्या धोरणामार्गे अंतिम शक्ति वा 
बल (111188 8817101101 ) नाहीं हेंच 
होय. जे आर्थिक कोंडीचें धोरण योजिळेळें आहे 
त्यांत अंतिम परिणामकारक शक्तीचे गुण नाहींत हे सर्व 
मान्य करतील. म्हणून केवळ त्याच्या साहाय्यानें आम्ही 
आमचें साध्य सिद्ध करूंच शकू किंवा समूहा-समृहां- 
तील अथवा राष्ट्रा-राष्ट्रातील विरोध नष्ट करूं राकूं 
अशी आशा बाळगणे म्हणजेच एकदां असफल ठरलेला 
“ उदारमतवाद * किंवा बुद्धिवाद आंतरराष्ट्रीयक्षेत्रांत 
पुनः जिवंत करण्यासारखेंच होईल |! 


आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि सल्याम्रह 


म्हणून, आम्ही शास्त्र उचलणार नाहीं व तुम्हांला 
सत्याग्रह करूं देणार नाहीं अशी भमिका भारत-सरकार 
घेइल तर ती प्रत्यक्षांत फार वेळ टिकण्यासारखी नाहीं 
किंवा बुद्धीला पटण्यासारखीहि नाहीं. अर्थात्‌ राष्ट्रीय- 
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि इतर शक्ती अशा रीतीने 
काम करीत आहेत कीं त्यामुळें गोवा-मुक्ततेचा क्षण 
समीप येत आहे असें विश्वासपूर्वक पंडितजींनीं भारतीय 
जनतेला आश्वासन दिळें आहे. गोव्याचा प्रश्न एक 
लहान प्रश्न आहे व पोठुंगालची शक्ति भारताच्या 
शक्तीच्या तुलनेने अगण्य अशीच आहे. म्हणून 
पंडितजींच्या अपेक्षेप्रमाणे गोव्याचा प्रश्न भारतसरकार जे 
उपाय योजीत आहे तेवढ्याने कदाचित्‌ सुटेलहि, पण 
जरी यदाकदाचित तो सुटला तरी गोव्याच्या निमित्ताने 
आमच्यापुढे व जगाच्यापुढें जी खरी समस्या उभी आहे 
ती ही कीं, आंतर-राष्ट्रीय हितविरोध बुद्धिवाद, निःशस्त्र 


प्रतिकार यांसारख्या तथाकथित शांततेच्या मांगोनीं 
सुटणे अशक्य झालें तर युद्ध करावयाचें कीं नाहीं, नाहीं 
तर काय कराबयाचें १ गांधीजींच्या मताप्रमाणे युद्धाला 
पर्याय म्हणून सत्याग्रहाचा उपयोग करावयाचा किंवा 
नाहीं १ दक्षिण आफ्रिकेंत हिंदी लोकांच्या स्वामि- 
मानाचे रक्षण करण्यासाठीं गांधीजींनी प्रथम सत्या> 
महहाचा उपयोग केला. त्या वेळीं दक्षिण आफ्रिकेचे सर- 
कार व हिंदुस्थानचें सरकार हीं भिन्न असलीं तरी 
दोन्हीहि देश त्रिटिश साम्राज्याचेच धटक असल्यामुळे 
दक्षिण आफ्रिकेतील काय किंवा भारतांतील काय, 
सत्याग्रहाचा लढा हा एक घरगुती प्रश्न ( तळ €25- 
॥0 1585ए8 ) होता असे एक प्रकारें म्हणतां येईल. 
पण गोवा हा भारताचे एक अविभाज्य अंग असला 


व गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा संग्राम हा भारताच्याच 


स्वातंत्र्याचा लढा आहे असें मान्य केळें तरी गोव्यावर 
आज ज्या पोतुगालची राजकीय सत्ता आहे त्या पोर्ठु- 
गालचे सरकार व भारताचे आजचे सरकार दोन्हींहि 
सावंभोम सरकारं (8०ए6७'९टण 818128 ), आहेत 
ही गोष्ट आम्हाला अमान्य करतां येणार नाहीं. म्हणन 
गोव्याचा प्रश्न राष्ट्रांगत नसून आंतरराष्ट्रीय आहे 


लोकशाही राज्यपद्धतींत सत्याग्रहाला स्थान नाहीं 
असें मत प्रदार्शीत करणारी कांहीं मंडळी आजया 
देशांत आहेत. पण गांधीजींना हें मत केव्हांहि मान्य 
झालें नसते, हें अगदीं उघड आहे. जेथे विरोध नष्ट 
करण्याचे बाकीचे सर्व मार्ग खुटले तेथे सत्याग्रह हा 
मानवाचा धर्म आहे (॥॥७ 18७ 0 [112) असे 
त्यांचें मत होतं. 'गांधीजी म्हणतात; : “हिंसा हा जसा 

पद्रूचा स्वभावघम आहे तसा अहिंसा हा माणसाचा 
स्वमावघधम आहि. ” कुटुंबापासून केवळ राष्ट्रापयेतचच 
नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार (' विश्वचि माझे 
घर?) हें सुद्धां सत्याग्रहाचे क्षेत्र आहे असे त्यांचे 
मत होतें. गांधीजी लिहितात : '“ माणसा-माणसांमधील 
व राष्ट्रराष्ट्रंमधील संत्रंधांत संपूर्ण अहिसेचा उपयोग 
शक्‍य आहे असे माज्ञे मत आहे व मी त्याचें समथन 
करतों. ” जमैनीने इंग्लंडवर चढाई केली तर त्याच्या 
विरुद्ध संपूण अहिंसेचा उपयोग करावा असे दुसऱ्या 
जागतिक युद्धाच्यावेळीं गांधीजींनी इंग्लंडला आवा- 
हन केळे होते; जपानच्या आक्रमणाला भारताने 
अहिंसेने तोंड द्यावें असें गांधीजींचे शेवटपर्यंत 


३९ 


अनुक्रमणिका 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


४. ४...» 
0 १७७८ 
॥॥% 


त 
9, प्रत्य ऱ्धेट 2 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


म्हणणे होते. पण सरकार म्हणजे रास्त्रधारी असें 
समीकरण असल्यामुळें सरकार व सत्याग्रह हा मुळीं 
अंतर्विरोधच आहे. मग अशा परिस्थितींत सरकार 
राष्ट्रीय ब आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांच्या वाबातींत लोकांना 
सत्याग्रह करण्याला मदत नसली तरस निदान परवानगी 
देणार कीं नाहीं ! प्रस्तुत लेखांत याच प्रश्नांचा म्ह्णजे 
आंतरराष्ट्रीय सत्याग्रहाचाच विचार करावयाचा आहे, 
सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय सत्याग्रह 
“आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत राष्ट्रीय टढ्याचें योग्य माध्यम 
सरकारच समजलें पाहिजे ? हें कॉँग्रेसचे अध्यक्ष श्री 
ढेवरभाइ यांचे मत ग्राह्य धरळ॑ तर आंतरराष्ट्रीय 
क्षेत्रांत सत्याग्रहाला स्थानच राहात नाहीं. कारण, वर 
म्हटल्याप्रमाणे सरकार केव्हांहि सत्याग्रह करूं शकत 
नाहीं, पण श्री. कुपलानींच्या प्रमाणे अल्पकालांतच श्री, 
ढेबरभाईंच्या या विचारांतहि परिवर्तन झालें आहे 
असें * टाईम्स ऑफ अिंडियाःमधीळ * "८ 
7811011812 01 38७४७)॥७/ (: सत्याग्रहाच्या 
मागील बुद्धिवादी उपपत्ति? ) या लेखमालेत आलेल्या 
त्यांच्या ढेखावरून दिसतें, श्री, ढेबरमाइ यानीं आपल्या 
या लेखात ज्या सरकारजवळ सेन्य आहे त्या सरकारचे 
मजाजन आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत सत्याग्रह करूं शाकतीळ 
काय असा प्रश्न निर्माण केळा आहे व त्याला स्वतःच 
अस उत्तर दिलें आहे कीं ही गोष्ट त्या वेळच्या परि- 
ल्थितीवर अवलंबून राहील व असा सत्याग्रह कराव- 
याचा तर त्यासाठीं कांहीं अटी अगर पथ्ये पाळावी 
लागतील, या प्रश्नाबाबत श्री विनोवाजींचें म्ह्णून 
एक मत जाहोर झालें आहे. ज्या लोकांच्या 
सरकारापाशीं  सेन्य आहे. त्यांना तसेंच 
जवळ सेन्य असलेल्या दुसऱ्या देशाविरुद्ध सत्याग्रह 
करण्याचा नेतिक हक नाहीं, असें श्री. विनोब्राजी 
म्हणतात. या मतामागीळ तर्कशुद्ध विचारसरणी 
काय आहे हें समज्ञण्याला ती बातमी ज्या रीतीनें 
प्रसिद्ध झाळी आहे”त॑यावरून मदत होत नाहीं. यावर 
एक-दोन विचार स्वाभाविकच सुचतात. भारतावर 
आक्रमण झाले तरच आपण शास्त्र उचळू , इतर आंतर- 
राष्ट्रीय न्यवहारांत शास्त्र वापरणार नाहीं अशी भारत- 
सरकारची प्रतिज्ञा आहे. याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांती- 
ळछ व्यवहाराबाबत तरी ज्यांच्या सरकाराजवळ रास्त्र नाहीं 
असेच भारतीय लोक आहेत असे मानणें उचित होणार 


नाहींका?व म्हणून गोव्याच्या सत्याग्रहांत हिंदी लोकां- 
नीं भाग घेणें श्री. विनोबाजींच्या दृष्टीनंंहि समर्थनीय 
ठरत नाहीं का ? दुसरा विचार असा कीं ज्यांच्या 
सरकाराजवळ सेन्य आहे अश्ा लोकांना अहिंसेच्या 
ब सत्याग्रहाच्या मार्गानें एकमेकांना मदत करतां येणार 
नाहीं का ? अद्नीं सरकारें युद्धाच्या प्रसंगी तह-जन्य 
दोस्तीमुळे एकमेकांच्या मदतीला धावून जातात असा 
आजपर्यंतचा ऐतिहासिक व्यवहार आहे. मग एका 
देशाच्या शस्त्रधारी सरकारच्या विरुद्ध तेथील जनता 
सत्याग्रहाने लढत असेल तर तिच्या मदतीला दुसऱ्या 
देशांतील शास्त्रधारी सरकारच्या प्रजेवेकीं ज्यांचा 


सययाग्रह्मावर विश्वास आहे असे लोक मदतीला गेळे 


तर त्यांत त्याची कोणती चूक होईल १ उलट, ल्यांतून 
सत्याग्रहावर श्रद्धा ठेवणाऱ्या जगांतील जनतेची 
एक जी संयुक्त फळी निर्माण होईल, ती निरनिराळ्या 
सरकारांना रास्त्रसंन्यास घेण्याला भाग पाडीळ अशीच 
परिस्थिति निर्माण होण्याचा संभव नाहीं का १ 
कोणत्याहि कारणामुळें आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत शस्त्र 
ब सत्याग्रह दोन्हीही वज्ये ठरलीं तर मग या क्षेत्रांत 
सरकारचा बुद्धिवाद व जास्तींत जास्त निःशस्त्र प्रतिकार 
हीं दोनच साधनें लोकापाश्ीं शिलछक राहतात, पण या 
दोहोंच्या यशाबद्दल खात्री नाहीं. “ भारताचे परराष्ट्रीय 
घोरण: एक दृष्टिकोन * या पूवेनिर्दिए लेखांत मीं 
म्हटलें होतें: “ आजच्या सुद्धामुळें शातर-मिञ्ञ व 
स्वतः अश्शा सर्वांचाच नाश गोव्यात. वा 
युद्धाने आज़ कोणताच प्रश्न सुटणार नाहीं विक 
युद्धामुळे कोणाचेच हित साधणार नाहीं, या बुद्धिवादानें 
मनुष्य व देश हिंसेचा त्याग करतीलच व युद्धापासून 
परावृत्त होतीलच असा विश्वास, आजच्या माणसाच्या 
मनोव्यापाराची प्रक्रिया लक्षांत घेतली तर, ठेवतां येत 
नाहीं. तसा विश्वास बाळगणे म्हणजे असफळ झालेला 
' उदारमतवाद ? किंबा बुद्धिवाद नव्याने आन्तरराष्ट्रीय 
'यवहारांत जिवंत करण्यासारखे हो. इल, केवळ बुद्धि 
वादाने मानवसमाजापुढील अनेक कठीण समस्था- 
* अशा परिस्थितींत आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रा 
तोल लोक-कृतीच्या यशाच्या बाबतींत उत्पन्न झाळेला हा 
पेचप्रसंग सुटावयाचा कसा १ 


३२९ 


अनुक्रमणिका 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


द की 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


्् - वर्ष 
*८ येळ 
ड्् तः 
05: 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नह: / 
क ७ 
फक 


क 


गोवा-स्वातंत्र्यसंत्राम आणि सत्याग्रह 


लोकप्रतिनिधींचा विश्वसंघ 

जोंपर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत सरकारद्वारां व्यवहार 
करण्याचें सोडून लोक स्वतंत्र रीतीनें वावरू लागणार 
नाहींत तोंपर्यंत हा पेचप्रसंग सुटण्याची आश्या करणं 
व्यर्थ आहे. पहिल्या जागतिक युद्धाच्या अंतीं जन्माला 
आलेला राष्ट्रसंघ व दुसऱ्या जागतिक युद्धाच्या शेवटीं 
अस्तित्वांत आलेला संयुक्त राष्ट्रसंव यांना जागतिक 
शांति-प्रस्थापनेच्या कामीं जै अपयश आलें त्याची 
जी कारणमीमांसा डॉ. आइन्स्टीन यांनीं युनेस्कोसाठीं 
१९५१ सालीं लिहिलेल्या एका लेखांत केली आहे 
ती बरीच उद्‌वोधक आहे. डॉ. आइन्स्टीननीं 
म्हटळें आहे कीं “ या संयुक्त राष्ट्रसंघटना म्हणजे 
राष्ट्रीय सरकारांच्या प्रतिनिधींची मंडळे होत. 
स्वतःच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला पटेल त्याप्रमाणें 
स्वतंत्रपणें मत देणाऱ्या लोकांच्या प्रतिनिधींना 
या संघटनांत स्थान नाहीं.” जोंपर्यंत ही स्थिति कायम 
आहे तोंपर्यंत राष्ट्रीय सरकारांचे जे अखेरचे वळ 
हिंसा तेंच या संयुक्त राष्ट्रसंघटनांचें बळ रहाणें अपरि- 
हा्यच आहे. म्हणून जगांत शांति प्रस्थापित कराव- 
याची तर लोकप्रतिनिधींचा विश्वसंघ ( 760108 
काण्व ए'८१६'७11011) स्थापन होणें जरूर आहे. 
आज माणसांमध्ये ज्या जातिनिष्ठा, धर्मनिष्ठा व 
राष्ट्रनिष्ठा आहेत त्या सव जाऊन त्यांच्या अंतःकरणांत 
एकमेव मानवनिष्ठा निर्माण होईल, तेव्हांच हें 
शक्‍य होईल. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांतील सत्याग्रहच या 
मानवनिष्ठेला जन्म देऊं शकेळ आणि तिचें पोषण 
करू राकेळ. कारण, मानवावरील प्रेम व श्रद्धा हेंच 
सत्याग्रहाचे आधारतत्तव आहे. यासाठींच गोवा- 
सत्याग्रहाचे मानवाच्या भवितव्याच्या दृष्टीनें अपूर्व 
महत्त्व आहे. कारण गोवा-सत्याग्रह हा जगांतील आंतर- 
राष्ट्रीय क्षेत्रांतील खरा पहिला सत्याग्रह आहे. म्हणून त्या- 
विषयीं खोल विचार ब चिंतन होणें जरूर आहे. 
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यांत सत्याग्रहाचे अमोघ- 
त्व सिद्ध झालें असलें तरी आंतरराष्ट्रीय विरोध 
शमविण्याचें साधन म्हणून आपण त्याचा प्रथमच 
प्रयोग करीत असल्यामुळें, त्या बाबतींत कोणतेच 
मत आज निश्चित न समजतां . आपण विचार- 
पूवक प्र्येक पाऊळ टाकलें पाहिजे, हें पंडितजींचे 
म्हणणे सर्वांनाच मान्य होऊं शकेल, 


न. भा, ५ ३३ 


अनुक्रमणिका 


भारतीयांचा हक्‍क | 
पोठुंगाल-सरकारविरुद्ध आपल्या स्वातंत्र्यासाठी 
लढण्याच्या गोव्यांतील ब गोब्याबाहेरील गोमंतकीयां- 
च्या जन्मसिद्ध हक्काबद्दल भारतामध्ये तरी निदान 
कसलाहि मतभेद नाहीं. जथे जगांतील सवेच ठिकाण- 
च्या वसाहतवादाला आमचा विरोध आहे, तेथ अगदीं 
तळहाताएवढ्या भारताच्या भागावर वसाहतवाद 
आम्हीं कसा सहन करूं १ गोव्याचा स्वातंत्र्याचा लढा 
सत्याग्रही लढा असावा असें आम्हाला वाटणे हें 
स्वाभाविक आहे व आमचे गोमंतकीय बंधु व भगिनी 
शांततेनेच आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. 
मतभेद असलाच तर तो गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी 
भारतीयांनी काय करावें या प्रश्नावर आहे. आणि 
माझ्या मते, या मतभेदाचे कारण स्वयंनिणेयाच्या 
तत्त्वाबद्दल कांहीं मंडळींच्या विचारांतील गोंधळ हें 
आहे. गोवा हा भारताचा अविभाज्य भाग असून 
गोवा स्वतंत्र झाला नाहीं तोंपयंत संपूर्ण भारत स्वतंत्र 
झाला असें मानण्याला कोणीहि भारतीय तयार नाहीं. 
असं जर आहे तर गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा प्र्न केवळ 
गोमंतकीयांच्या मतावर किंवा मजींवर सोंपविण्याला 
भारत कसा तयार होईल ? या स्थितींत गोव्याच्या 
स्वातंत्र्याच्या लढ्याची जबाबदारी प्राधान्यतः गोवे- 
करांची आहे व त्यांच्या लढ्याला मदत करणें एवढेंच 
भारतीयांचें काम आहे हें म्हणणें भावनेला तर नव्हेच 
पण बुद्धीलाहि पटण्यासारखे नाहीं. गोमंतकीय बंधु- 
भगिनींनीं स्वातंत्र्याचा लढा सुरूं केला तरच भारती- 
यांनीं मदतीच्या रूपाने त्यांत भाग घेणें समर्थनीय 
आहे अक्शी एकदां भूमिका घेतली, तर आम्ही गोव्यां- 
तून पोतुंगाळची सत्ता नष्ट करणारच असे म्हणण्याचा 
भारत-सरकारल्ा हक कसा प्राप्त होतो १ 'गोव्यांतून आम्ही 
पोतुंगीज सत्ता नष्ट करणारच? या म्हणण्याचा त्कंथुद्ध 
अर्थ असाच कीं, गोमंतकीयांची इच्छा असो वा 
नसो, गोवा स्वतंत्र करण्याचा भारत-सरकारचा हक्क 
आहे. मग जो हक्क सरकारला आहे तो लोकांना नाहीं 
असे कसे म्हणतां येईल ? गोवा हा भारताचा अवि- 
भाज्य भाग आहे म्हणून त्याला खतंत्र करण्याचा 
आम्हाला हक्क आहे असें एकदां मानल्यावर गोवा 
स्वतंत्र झाल्यावर त्यानें भारतांत सामील व्हाबयाचें कौ 
स्वतंत्र राहावयाचें हें गोमंतकीयांच्या मतावर अवलंबून 


० शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आहे ह्या म्हणण्यांतहि कांहीं तकंग्ुद्धता नाहीं. जो 
भारताचा अविभाज्य भाग तो भारताला पुनः जोडला 
जाणें किंवा न जाणे तेथीळ लोकांच्या मजीवर कसे 
अवलंवून राहू शकतें १ माझ्या मतें, येथे स्वरय- 
निर्णयाला कांहीं स्थान असेळ, तर स्वतंत्र झाल्यावर 
शेजारच्या कोणत्या प्रदेशांत सामील व्हावयाचे हें 
ठरविण्याचे स्वातंत्य गोमंतकीय बंधुभगिनींचें आहे, 
एवढेंच. या प्रकरणांत कांहीं लोकांच्या विचारांत जो 
गोंधळ उतन्न झाला आहे, त्याचें मुख्य कारण गोव्या- 
च्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यांत त्यांनीं भारतीय व गोमंत- 
कीय असें द्वेत मानळें आहे म्हणून. 

पण शांततेच्या मार्गानींच गोव्याचे स्वातंत्रय संपादन 
करावयाचें असे सरकार व लोक या उभयतांनी मान्य 
केळें तर या बाबतींत केवळ सरकारच्याच कामगिरीवर 
जर लोक विसंबून राहतील तर त्यांना यशाची खात्री 
नाहीं हें वर दाखविळेंच आहे. अशा स्थितींत गोव्याच्या 
स्वातंत्र्यासाठीं सुरूं झालेल्या सत्याग्रहाच्या लढ्यांत 
भाग घेण्याशिवाय भारतीयांपाशीं स्वतंत्र असा दुसरा 
कोणता मार्ग रिक उरतो १ भारत व गोवा यांच्या 
मधील राजकीय विभक्तत्व ( “ अविभक्त विभक्तेपु?) 
जसें गोवा स्वतंत्र करण्याच्या भारतसरकारच्या शांति- 
मय उपायांना बाध आणूं शकत नाहीं, तर्संच गोव्यांत 
जाऊन सत्याग्रह करण्याच्या भारतीयांच्या हक्काच्या 
आडहि ते येऊं दकत नाहीं. सत्याग्रहाचे तत्त्व सर्वव्यापी 
असल्यामुळें तें दिककाळाने बाधित होऊं शकत नाहीं. 
म्हणून जेथ अन्याय आहे तेथे त्याचा सत्याग्रहाने 
प्रतिकार करण्याचा कोणालाहि, केव्हांहि व कोठेंहि हक्क 
आहे हें मान्य केळे पाहिजे. अर्थात्‌ व्यवहाराची आणि 
शकक्‍याराक्‍यतेचीं बंधने विशिष्ट काळीं, विशिष्ट स्थळीं 
व विशिष्ट व्यक्तींना अथवा समूहानांच पडणें अपरिहार्य 
असले तरी तीं सत्याग्रहाची बंधने नव्हेत, 
गोवा-सलयाम्रहाचीं आबऱ्यक पथ्ये 

गोवा - सत्याग्रहांत भाग घेण्याचा भारतीयांचा हक 
पेडितजींनीं मान्य केला आहे. तपशिलांत अजूनहि 
जी धरसोड होत आहे ती समजण्यासारखी आहे. 
सर्वीनाच हा प्रसंग नवीन आहे. म्हणून सवीनीं 
तिचा विचार करणे स्वाभाविक व जरूरहि आहे, 
गेल्या १५ ऑगस्टच्या बलिदानामागची अहिंसा ही 
श्रूरांची अहिंसा होती हें सर्व जगानं मान्य केळे आहे, 


गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा हा आंतरराष्ट्रीय सत्याग्रहाचा 
लढा यरास्वी करून विश्वशांतीच्या प्रस्थापनेच्या 
पथावर भारतार्ने एक पाऊळ पुढें टाकावयाचे तर, 
(१) हा लढा अखेरपर्यंत अहिंसात्मक राहील ही नीति 
सर्वानी मान्य केळी पाहिले. ( २ ) भारत-सरकारला 
पोलिस कारवाई करण्याला भाग पाडणे हा या 
सत्याग्रहाचा केव्हाहि हेतु असतां कामा नये. (३) 
त्याचप्रमाणें आपल्या रक्षणार्थ किंवा आपला होणारा 
छळ थांबविण्यासाठी भारत-सरकारनें आपल्या 
रास्राचा नसला तरी निदान निःशस्त्र प्रतिकाराचा 
उपयोग जरूर करावा अश्शी इच्छा सत्याग्रहींनीं 
कदापि मनांत वाळगतां कामा नये. (४) 
भारतीय लोकमत प्रक्षुव्ध होऊन भारत सरकारला 
दास्त्र उचलणे अथवा तत्सम इतर कडक उपाय योजणे 
भाग पडेल असे वातावरण भारतांत निर्माण होईल 
अशा रीतीने हा सत्याग्रह जसा चालविता कामा नये. 
त्याच प्रमाणे- (५) ज्यासुळें गोव्यांतील व पो्ठुंगाळ 
मधील पोतुगीज लोक ब त्यांचे प्रतिनिधी यांचा प्रश्नोम 
होऊन ते अधिक अत्याचाराला प्रवृत्त व्हावेत या 
हेतूनेंहि हा सत्याग्रह चालविता कामा नये. 
कारण, विरोधकाच्या मनांतील सात्विक भाव जागृत 
करून त्याला सत्कार्याला प्रव्रत्त करणें हा सत्याग्रहाचा 
हेठु असला पाहिजे. सत्याग्रहाच्या मार्गानें जगांत 
शांति प्रस्थापित करणें हें भारताचे स्वभावसहज 
ऐतिहासिक कार्य आहे असें आज स्पष्ट झालें आहे. 
म्हणून त्यानें या कार्याच्या सिद्धीसाठीं सर्व जगाचा 
सहयोग मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, गोव्याच्या 
सत्याग्रहांत आतापर्यंत कोठेंहि हिंसा झालेली नाहीं. 
१५ ऑगस्टच्या श्रूरांच्या शुद्ध बलिदानाने जगाला 
हें दाखवून दिळें आहे कीं सत्याग्रहींच्या मनांत हिंसेचा 
लेशमात्रहि विचार नाहीं. गोव्याच्या या स्वातंत्र्याच्या 
लढ्यानें भारतीयांनी सत्याग्रहाचा जगाला अल्पसा 
परिचय करून दिला आहे, 
गोव्याच्या लव्यानें सत्याग्र 
राष्ट्रीय म्हणजे अधिक व्यापक केळे आ> न 
ताला याचे मन त. ल गान तेयापि मार. 
येणार नाहीं. स्वलः ज्या न पाना 
मिळे ध गच सूक्ष्म बुद्धीने त्याचा 
भ्यास करून, द्द चित्ताने आचरण करण्याची 
जरूरी आहे. तथापि, विश्वशांतीचा प्रश्न इतका गंभीर 


हाचे क्षेत्र आतां आंतर- 


३४ 


अनुक्रमणिका 


० शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गोवा-स्वातंत्र्यसंग्राम आणि सलाग्रह 


व निकडीचा झाला आहे कीं समर्थानीं म्हटल्याप्रमाणे 
“ जु जे आपणासि ठावें । ते तें दुसऱ्यासी शिकवावें | 
शाहाणे करून सोडावे । सकळ जन? हीच नीति येथे 
भारतानें स्वीकारली पाहिजे. गोवा हा भारताचें अ- 
विभाज्य अंग असल्यामुळें गोवा स्वतंत्र झाल्याशिवाय 
भारता-चे स्वातंत्र्य पूणे होत नाहीं, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत 
केव्हांहि शास्त्र न वापरण्याची भारत-सरकारनें कशी 
प्रातिज्ञा केळी आहे, भारतीय स्वातंत्र्याच्या लब्याला शांत- 
तेची व सत्याग्रहाची कशी परंपरा आहे, या व दुसऱ्या 
अशाच प्रकारच्या गोष्टींची बाहेरच्या जगाळा माहिती 
व ज्ञान देऊन ज्यांची ज्यांची गोव्याच्या सत्याग्रहाच्या 
लब्यांत भाग घेण्याची इच्छा असेल त्या परदेशांतील 
लोकांना भाग घेतां येईल अक्षया रीतीनें गोव्याचा 
सत्याग्रह चालविला पाहिजे, 
गोव्याचा सत्याग्रह म्हणजे भारतीय लोकांनीं 
गोव्यावर केलेलें एक शांतिमय असलें तरी ते आक्रमणच 
आहे असें प्रामाणिकपणे मानणारे परदेशांत पुष्कळ 
लोक आहेत. जगांतीळ वसाहतवाद टिकविण्यांत 
ज्यांचे हित आहे असे कांहीं लोक यांत आहेत असं 
यावर कोणी म्हणेल तर तै खरें आहे. इंग्लंड व फ्रान्स 
यांनीं भारतांतील आपला वसाहतवादाचा अन्नि 
विझविळा असला तरी तो त्यांच्या शुद्ध हृदय- 
परिवतंनाचा परिणाम नव्हे हें मान्य केलें पाहिजे, 
कारण हौं दोन्हींहि राष्ट्र जगांत इतरत्र अस- 
लेल्या त्यांच्या वसाहती ब अंकित देश आपल्या 
ताब्यांत ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारचे हिंसात्मक उपाय 
अमलांत आणीत आहेत. अमेरिकन लोकांचे मानस 
वसाहतवादानें तितकें मलिन झालेलें नसळें तरी गोवा- 
सत्याग्रह व विशेषतः गेल्या १५ ऑगस्टच्या घटनेची 
सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांवर जी प्रतिक्रिया 
झालेली दिसते तीवरून अमेरिकन मनहि तितकेसे 
निमळ नाहीं असें कवूल केलें पाहिजे. अश्या स्थितींत 
आमचत्ना हेतु शुद्ध आहे, मग इतरांचा आपल्या 
कृतीबद्दल गेरसमञ झाला तर त्यांत आमचा काय 
दोष १ ब आम्ही तिकडे कां लक्ष द्यावें १? असे म्हणणें 
कोणाच्याहि हिताचे नाहीं. सत्याम्रहींच्या तर सुतराम्‌ 
नाहीं ! कारण सत्याग्रहींचें यश अखेर लोकमत-परि- 
वर्वनावस्च अवलंबून असतें. गोवा-सत्याग्रह आंतर- 


लोकमतावर फार अवलंबून आहे, ही गोष्ट गोवा- 
सत्याग्रहाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी लक्षांत घेतली पाहिजे, 
भारत-सरकारनें गोवा-सत्याग्रहावाबत सध्या जें घोरण 
अवलंविळें आहे त्याचा उपयोग जागतिक लोकमत 
जागृत व सुशिक्षित करण्यासाठीं करून घेणें सूज्- 
पणाचे होईल असें मला वाटते. आर्थिक 
कोंडी किंवा _ प्रतिस्पर्ध्याचे नुकसान करणारे 
व त्याला कष्ट देणारे तत्सम उपाय सत्याग्रहाच्या 
दृष्टीने उपकारक नसल्यामुळें ते वांछनीय नाहीत. 
कारण, निःरास्त्र प्रतिकार व सत्याग्रह यांच्यामध्यें मोठा 
भेद आहे. तो हा कीं, पहिल्याला प्रतिपक्षाचे नुकसान 
करणें व त्याला क्लेश देणें अभिप्रेत आहे, तर दुसऱर्‍या- 
ला त्याचें पथ्य आहे. सत्याग्रही स्वतः नुकसान सहन 
करतो व आत्मछ्लेश भोगतो. 
आंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र लोकयंत्रणेची जरूरी 
जागतिक लोकमत शिक्षित करून जगांतील 
लोकांच झालेळे गेरसमज ट्र करावयाचे व त्यांना 
गोव्याच्या मागणीची न्याय्यता पटवून देऊन जरूर तर 
सत्याग्रहाला त्यांचा सक्रिय नेतिक पाठिंबा मिळवावयाचा, 
तर हें काम लोकांनीं भारत-सरकारवर टाकतां कामा 
नये. हें व॒शांतिकालांतील अक्शीं दुसरीं कामे 
करण्याचें सरकारचें एकमेव साघन म्हणजे परदेशांतील 
वकिलाती होत. पण या सरकारी वकिलातींना लोकांनीं 
परदेशांतील लोकशिक्षणाचे काम करण्याकरितां 
आपलें साधन करूं नये. त्यासाठीं लोकांनीं निरनिरा< 
ळ्या देशांत आपलीं प्रतिनिधिमंडळें पाठवावींत ब 
या कामासाठीं जरूर तर स्वतंत्र लोक-यंत्रणा निर्माण 
करावी, या यंत्रणेंत लोकांच्या जागतिक संयुक्त लोक- 
संघाचीं बीजे साठविलेली असून जागतिक निःशास्त्री 
करणाचा व विश्वश्ांतीचा हा एकमेव मार्ग आहे असे 
मला वाटते. लोकांच्या या प्रयत्नांना भारत-सरकारकडून 
मदत मिळाली पाहिजे. कारण, भारताच्या परराष्ट्रीय 
घोरणाच्या मागें राष्ट्राची अहिंसाशक्ति उभी राहील 
तरच तें सफल होईल हें पंडितजीहि मान्य करतील 
असा मला विश्वास वाटतो. देशांदेशांतील वादग्रस्त 
प्रश्न शांततायुक्त मार्गानें सोडविण्याचे एक साधन व 
युद्धाला पर्याय म्हणून सत्याग्रहाचा पुरस्कार भारत- 
सरकार व त्याचे सर्वे ठिकाणचे प्रतिनिधी यांनीं 
रण्याचा काळ लवकरच येईल अशी माझी श्रद्धा 
आहे. 


राष्ट्रीय सत्याग्रह असल्यामुळे त्याचें यशापयश आंतरराष्ट्रीय 
वन्न्न्प्न्च्क्च्क्क्प्च्च्च 


३५ 


अनुक्रमणिका 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ब्ह् टि ७५ द ३५९ 
न्य अमृतमहोत्सवी, 
स्ट य 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. स. आ. सप्रे 


प्रा. दीक्षत आणि बुदड्धिप्रामाण्यवाद 


* नवभारता?च्या सेप्टेंबर १९५५ च्या अंकांत प्रा. 
श्रीनिवास दीक्षित यांचा बुद्धिप्रामाण्यवादाची 
संदोषता ? हा लेख वाचून अनेक प्रश्न मनांत येतात. 
बॅटूंड्‌ रसेल हा बुद्धिवाद्यांचा प्रातिनिधिक तत्त्ववेत्ता 
असे मानून त्यांनीं आपला लेख लिहिला हें विवेचना- 
च्या दृष्टीनें सोयीचेंच झालें आहे. परंतु प्रथमदर्दानीं 
अशी शंका येते कीं प्रा, दीक्षितांचा रसेलच्या विचार- 
सरणीशीं नीट परिचय तर नसावा ना आपल्या 
लेखाच्या पहिल्याच परिच्छेदांत दीक्षित लिहितात : 
“भावनेने बुद्धीचे आधिपत्य मानलें पाहिजे इतकेंच 
आम्ही ( म्ह. बुद्धिवादी ) म्हणतों. हँ रसेलच्या 
विचारसरणीच्या अगदीं विरुद्ध आहे. रसेलर्न आपल्या 
€ घपणाछाा ठिळ्लांकए उण एल ध्गतृ 
एगांएंळ'? या ग्रंथांत म्हटलें आहे : “ एक सप्रसिद्ध 
वाक्‍य असे आहे ' बुद्धि ही भावनांची गुलाम आहे 
व तसेंच तिनें असलेंहि पाहिजे ?, डेव्हिड ह्यमचे हें 
वाक्‍य आहे. या वाक्यांत व्यक्त झालेली विचारसरणी 
मला पूर्णपणे संमत आहे व ती कोणाहि समंजसपणे 
वागणाऱ्या मनुष्याला संमत होईल. १” 

प्रा. दीक्षितांचा लेख वाचून रसेलनें आपल्या 


टीकाकारांविरुद्ध त्याच ग्रेथांत केलेली तक्रार खरी वाटूं 


लागते. तो म्हणतो : “ माझ्यावर दोषारोप करण्याऱची 
टीकाकारांना सवयच लागून गेली आहे. याचाच अर्थ 
असा कीं, ते माझ्या लेखाकडे दृढ पूवग्रहांतून बघतात. 
इतके कीं मी जे खरोखरी लिहिळें आहे तें त्यांच्या 
दृष्टीआड होते. ” (ए. ८) 

दीक्षितांच्या लेखाचा विचार करतांना खालील गोष्टी 
तपासाव्या ढागतात $ ( १ ) बुद्धिवाद्यांची ( पर्यायाने, 
रसेळची ) भूमिका त्यांनीं बरोबर मांडली आहे 


(1) “८2 155 1810ए8 88111९1108 : 


८ 8186 ० ७९ 8581018? 


8708011108, ” पान ८ 


२६ 


अनुक्रमणिका 


। १११०० य. 001168 1001) 1950 201 
& ए18 0 ०, ग, 1] 6ए९ए झा ० ७७018 न 


का? (२) बुद्धिवाद्यांच्या भूमिकेवर त्यांनीं केलेली 
टीका तकंग्ुद्ध आहे का? (३) त्यांची स्वतःची 
नीति-शास््र-मीमांसा अंतगत तर्कशुद्धतेच्या कसोटीस 
उतरते का ? (४) त्यांनीं ज्या जीवननिठ्ठेचे अस्पष्ट 
देन करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे, ती जीवननिष्ठा 
आपल्या भावनांचे समाघान करूं शकते का १ 
वरील प्रश्नांपैकी पहिला प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा 
आहे. कारण बुद्धिवाद्यांची भूमिकाच जर चुकीची 
मांडली तर त्यावरील टीकेस कांहींच अर्थ रहात नाहीं. 
दीक्षितांच्या लेखाची अवस्था थोडीबहुत तशीच झाली 
आहे, असे म्हणणें प्रासं होतें. दीक्षितांचा लेख अंतिम 
मूल्यासंबंधी आहे. आपल्या लेखाच्या शेवटीं प्रा. 
दीक्षितांनीं सर्वांत महत्त्वाचा निणय सांगितला आहे, 
तो असा : * जींबनमूल्यांचा साक्षात्कार बुद्धीस होत 
नाहीं. ' पण जीवन-मूल्यांचा साक्षात्कार बुद्धीस होतो 
असे बुद्धिवादीहि मानीत नाहींत. रसेलचें दीक्षितांनींच 
उद्धृत केलेंळ वाक्‍य असें आहे : ध्येयांची निवड 
करतांना बुद्धीचा कांहीं संबंध येत नाहो. [1 
(15९8801) 18985 "०४ 60 (० फ्रा) "८ 
ला०ं०8 ० &यतह, ] असिस्टॉटलचें एक सप्रसिद्ध 
बचन अर्से आहे की, “ आपण ध्येये काय असावीं 
याबद्दल विचार करीत नाहीं, तर ती ध्येये साध्य करायला 
साधनें कोणतीं याचा विचार करतों, ” ( फ़ तशा- 
0०९॥७॥७ ॥०६ ७७०४ &९गत8 ७1 
७00प 8 ९85 ७0 हात8 )« वद्धि- 
वाद्यांची भूमिका अशीच आहे. त्यामुळें जीवनमूल्ये 
बुद्विद्वारां प्रतीत होत नाहींत हे सांगण्याकरितां 
ती क अप्रस्तुत आहेत. 
ह न ॥७॥॥ 111 ॥॥11108 
४९8301 18 811 ०पठ्ा॥ 0119 ४० ७, 
॥॥ ८३]01९25808 
५० ७९ 7९80119016, णा! 


० शा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टू द. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. दीक्षित आणि बुद्धिप्रामाण्यवाद 


70 0०01७08 ? या ग्रंथातील विचारसरणीवर 
दीक्षितांनीं कांहीं टीका केली आहे. याबाबत विचार 
करतांना दोन गोष्टी पाहाव्या लागतात. पहिली गोष्ट 
अशी कीं, रसेल ज्या कांटेकोर पद्धतीने विचार करतो 
तदनुसार रसेलच्या मुख्य मुद्द्यांचा सारांश दीक्षितां- 
नीं बरोबर सांगितला आहे कां ! दुसरी गोष्ट अशी कीं; 
दीक्षितांनीं रसेळची भूमिका बरोबर सांगितली अस- 
ल्यास, त्यावरील टीका कितपत बरोबर आहे ? प्रा, 
.दीक्षितांनीं रसेळंचे म्हणून खाळील विचार सांगितले 
आहित व त्या अनुरोधाने टीका केली आहे. 

(अ) रसेलचें म्हणणें असे कीं व्यक्तीच्या ज्या 
निरनिराळ्या ऊर्मे आणि इच्छा असतात, त्यांची 
पूर्ति होणें हेंच त्या व्यक्तीचे कल्याण होय. 

यावर दीक्षितांची टीका अशी कीं कांहीं जणांना 
दुसर्‍यांना क्लेश द्यावेत, छळ करावा अशी इच्छा 
असते. कांहींना मद्य पिऊन तर॑ व्हावें अशी इच्छा 
असते. अशा तऱ्हेच्या सर्वे प्रकारच्या वासनांच्या 
पूर्तीनं जीवन सफळ होईल काय १ 

रसेलनें केलेलें इच्छांचे वर्गीकरण ब तदनुसार 
काढलेले निष्कषे यांकडे दुलेक्ष केल्याने वरील प्रकारची 
टीका झाली आहे, रसेल म्हणतो : '' जेथे दोन्हीहि 
इच्छांची पूति होणें शक्‍य असेल तेथें त्या दोन्हीं 
इच्छांना आपण सुसंगत व शक्‍य म्हणूं या, जेथे एका 
इच्छेची पूर्ति दुसऱ्या इच्छेच्या पूर्तीशीं विसंगत असेल 
तेथें त्या दोन्ही इच्छा “ विरोधी ? होत. ज्या जगांत 
“निरनिराळ्या व्यक्ती किंवा समाज यांच्या इच्छा 
परस्परांशीं सुसंगत व शक्‍य रहातील ते जग, ज्यांत त्या 
इच्छा परस्परांशी संघर्षे पावतात त्यापेक्षां अधिक सुखी 
होण्याचा संभव आहे . ” 

(ब) ' व्यक्तीच्या वासना त्या जश्या आहेत तशा 
प्रमाण मानून त्यांची जास्तींत जास्त पूति म्हणजेच 


व्यक्तीचे कल्याण असा पक्ष बुद्धिप्रामाण्यवाद्यास 
घ्यावा लागतो, रसेलच्या लिखाणांत अशा प्रकारच्या 
अनुमानास काय आधार आहे हें कळणें दुष्कर आहे. 
कारण रसेल तर वरील ग्रंथाच्या ' ए'10101 111106 
४0 2011105 ? या प्रकरणाच्या प्रारंभीं अत्यन्त 
सुस्पष्टपणे लिहितो : ( पान १५५ ). 

“ माणसाच्या वासना या कांहीं कायमच्या न 
बदलणाऱ्या नसतात. परिस्थिति, शिक्षण, संधि यां- 
मुळें त्यांच्यावर परिणाम होतच असतो. वैज्ञानिक 
प्रगतीमुळे आज जे आपणांस कोशल्य लाभलें आहे ते 
कौशल्य उपयोगांत आणल्यास, त्याचप्रमाणें अर्थशास्त्रज्ञ 
आणि समाजशास्त्रज्ञ यांनीं संपादिलेल्या ज्ञानाचा 
प्रसार केल्यास, माणसाच्या इच्छाबासनांमध्ये ज्या 
इच्छा-वासना अधिक अपायकारक असतील त्या 
कमी करतां येतील, एखादा माणूस खाजगी खून 
करायला ज्या विकारामुळें प्रदत्त होतो त्या विकारा- 
एवढेच मर्यादित महत्त्व, तेवढीच किंमत त्या वासनांना 
राहील, ”' 


(क ) * एक वासना बुद्धिप्रामाण्यवाद्यास दुसऱया 
कुठल्याहि वासनेइतकीच मोलाची? -.. “ मद्यप्याची 
बेहोष होऊन पडण्याची इच्छा व रसेलची गणितांतील 
कूटसमस्या सोडविण्याची इच्छा या वासना 
म्हणून एकाच तोलाच्या - हें कुणास पटेळ १? असें 
प्रा. दीक्षित विचारतात. त्यांनीं आपल्या या आरोपाच्या 
समर्थनार्थ रसेळचें एक अवतरण दिलें आहे. हं 
अवतरण देण्यांत व त्यांतून कांहीं निष्कषे काढण्यांत 
गफलत झाली आहे. पहिली गोष्ट ही कीं, रसेळ स्वतः 
सर्व वासना सारख्या मानीत नाहीं. तो म्हणतो : 
“ सुखांच्या उत्कटतेवरून आपण सुखांची किंमत 
ठरवीत नाहीं. कांहीं सुखें इतरांपेक्षा आपल्याला जात्याच 
हवीशीं बाटतातै. ” 


(2) "छेळा०पपष१्ट ७ हण ती0ण्पा 1ह9पणां(2/8 9000पार्पा ० 9088110168 7०15, छ€ 
1087 081] फ़० १681105 ०! 1101901888 0010088018 ', फो 0० टछा 06 
छक्झी€त, छते * ००२305 ) फो) 08 8918190101 07 08 008 8 10011138- 
१11018 क) ॥॥७७ ०01 ॥॥७ 01061 ... .... 1७ 18 ०७श0०प8 पाक 8 फ०त 7 छोटा 
176 घांगो8 ० कहि उता एंतपछाड ण ह०प8 ४2 0000881018 18 ]]ऑटाऱ 
४0 0९ 18961 ॥॥७1] ७6 0118 उग फण 01७९४ 976 0०1170 ग 8 ”( पान, १९) 

(8) “1 त० ळे एत, 10960७, 0118 0169876 8 १18 1७ 11681'65 ४18 
झा& 0811 00708 ४0 १७ 0०१101) तुप! ० धो ४78७ पाध]०४ रा 801700९१ 


३७ 


अनुक्रमणिका 


० शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


रसेलनें मद्यप्याचें उदाहरण ( । [1111310 
ए%]ए8 18 1०ट०्छा[7 071017 10 एछाए8€ 83 
1188118” ) 'मूल्य हें स्वयंसिद्ध व मूल्य हें साधन या 
दोहोंमध्ये स्वयंसिद्ध मूल्य हें तकंदृ्ट्या अगोदरचे होय, 
हा मुद्दा स्पष्ट करण्याकरितां दिळें आहे या गोष्टीकडे, 
दीक्षितांचें दुलेक्ष झाळें असावें असें दिसते, ज्या 
मद्यपानापासून मद्यपी व्यक्तीस अपाय होत नाहीं 
किंबा इतरांनाहि कोणत्याहि प्रकारें उपसर्ग पोहचत 
नाहीं, त्या व्यक्तीस अद्रा मद्यपानापासून होणारा 
आनंद त्याज्य कां मानावा ?१-या विचारसरणी मागें, 
माझ्या मते, उदात्त भावना आहे. ती उदात्त भावना 
कँटच्या ( * प ४७7 11111801 एथ्यगष्ट गंड छा 
थत उग पांगरा?) । प्रत्येक मनुष्य हा 
स्वयमेव साध्य होय? या वचनांत व्यक्त झाळेली आहे. 

वरील परिच्छेदांतून दीक्षित यांनीं रसेलच्या नीति- 
शास्रविषयक भूमिकेवर केलेलें भाष्य चुकीचे कसें 
आहे हें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दीक्षित 
यांच्या विचारांत अंतर्गत तदीसंगति आहे कीं काय 
हें आतां पहावयाचें आहे. दीक्षितांच्या लेखाचा विषय 
नीति-शास्त्रविषयक आहे असें म्हणतां येइल. 
नीति-शास्त्र आणि शास्त्रे ( 5शं&0068 ) यांमध्यें 
एक मूळ्यूत फरक आहे. नोीतिद्यास्रांचा मूलभूत 
विषय म्हणजे भावना व विकार होत, इन्द्रियज्ञान 
नव्हे. ( * ए॥॥10 तीट 100011) हलला 
उग 8 शिळ ७0४ पा 0811611(81] 
06818 816 186९111९58 8॥त 8110011015, 1101 
0670018?) हा मूलभूत फरक लक्ष्यांत न घेतल्याने 
ठेखाच्या प्रारंभीं बुद्धीचा कमीपणा दाखविणारी कांहीं 
गेरागू उदाहरणें त्यांनीं दिलीं आहेत. शास्त्रीय ज्ञान 
फक्त घुद्धीनं मिळतें असें कोणीच म्हणत नाहीं. प्रयोग 
व निरीक्षण यांचे शास्त्रांत अत्यन्त महत्त्वाचें स्थान 
आहे हें आतां सर्वमान्य आहे. दारूबंदी किंबा भूदान 
यांचें उदाहरण देण्यांत दीक्षितांचा उद्देश काय तो 
कळणे सुष्कील आहे. भूदान किंबा दारुबंदी यांच्या 
आंतिम उद्दिशबद्दढ मतभेद नाहीं. मतभेद आहे तो 


७00118, 1 ७1] ७९ 1108 10ठापत€ छठ 82 88 116९ 
१७ 8608101109 ... ... एश86 0०, उग 88०७, एक 2 018880] 
पह गह; 801168 01888ए1'85 56610) ४0 ए8 116 


0७7४. ” ( पान ११९७ ), 


ड्ट 


अनुक्रमणिका 


तीं उदिष्टे भूदान किंवा दारूबंदी यांनीं साध्य होतील का 
याबाबत प्रश्न साधनांचा आहे. समजा, भूदानामुळें 
धान्योत्पादन कमी झालें,'शेतंकरी अधिक निकृष्टाबस्थेस 
पोहोचळे तर भूदान-चळवळ अयरास्वी झाली म्हण- 
ण्यांत काय चूक आहे ! 

दीक्षितांचा मूलभूत सिद्धांत असा कीं साऱ्या 
वासना भौतिक आहेत; कर्तेव्य-प्रेरणा मात्र अभौतिक 
आहे; वासना निम्रगामी असतात; कर्तेव्यप्रेरणा ऊर्ध्य- 
गामी असते. लेखाच्या पूर्वार्धात दीक्षित रसेळवर 
टीका करतांना लिहितात : '* पू्वंग्रहद्यून्य सर्वसामान्य 
माणूस बासनावासनांत फरक करतोच. कांहीं वासना 
स्वभावतःच तामस, कांहीं स्वभावतःच राजस, व 
कांहीं स्वभावतःच सात्त्विक असतात ” सर्व 
वासना निम्रगामी असतात या सेद्धांताशीं या विधानां- 
चा समन्वय कसा करावा हें कोडेंच आहे. वर दीक्षितांनीं 
पूम्रहद्यून्य सर्वसामान्य माणसाचा हवाला दिला. पण 
थोड्याच अवघीनंतर त्या लेखांत ते सांगतात काँ 
संस्कारी जीवन जगण्याकरितां कांहीं वासनांचा 
मूलतःच अद्चुभ म्हणून त्यांचा त्याग करावा लागतो. 
यावरून असे दिसतें कीं कोणत्या भावना मूलतः अ्रुभ 
हें सेस्कारावर अवलंबून आहे. संस्कार आणि पूर्व- 
अहशून्यता यांची सांगड घालणें कठिण आहे. 

* कतेव्यप्रेरणा ऊध्वगामी आहे. ती अभोतिक 
आहे. अभोतिक अशा कर्तव्यप्रेरगेचा आश्रय आत्मा 
होय. आत्म्यास कल्याणाची चिरंतन ओढ लागलेली 
असते. ” दौक्षितांच्या या वर्णनांतून अनंत प्रश्न 
निर्माण होतात, परंतु एकच प्रश्न प्रामुख्यानें विचारा- 
वासा वाटतो. तो असा कीं सर्व व्यक्तींच्या कर्तव्यप्रेरणा, 
दीक्षितांची विचारसरणी वरोबर असेल तर, साधारण 
सारख्या असावयास हव्या. स्टॅलिन व हिटूलर यांच्या 
कतंब्यप्रेरणा अशा होत्या का! कँट व नो यांना 
प्रतीत होणारीं जीवनमूल्ये एकच होतीं काय १ 

इ्च्छ (3 "य 2४५ 
नसावें ना आ या त 

न : कोणत्याहि क्रियेच्या 


10]12९102 १110 868016- 
६88 प ७"ळू०१ळय ४० 
थप] ७7७018 ४० 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


शला ७५ चो 
& अमृतमहोत्सवी, 
क ही : ती 
्* स वष 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. दीक्षित आणि बुद्धिप्रामाण्यबाद 


मागें इच्छा ( किंवा ऊर्मि) असतेच. कतंब्यरत होण्याची 
इच्छा अतल्याखेरीज कतेव्याची जाणीव असूनहि 
व्यक्तीच्या हातून कांहीं होणार नाहीं. रसेळ म्हणतो: 
“< माणसांचे सर्वच व्यवहार इच्छा किंवा ऊर्माने 'प्रेरित 
असतात. कांहीं नीतिवादी मोठ्या कळकळीने प्रति- 
यादन करीत असतात कीं कतंब्यासाठीं किंवा नैतिक तत्त्वा- 
प्रीलथ मूळ इच्छेचा प्रतिकार करणं हक्य आहे. पण 
त्यांचा हा भ्रम आहे. याचा अथ असा नव्हे कीं 
कोणीच मनुष्य कतंव्यबुद्धीनं काम करीत नाहीं. मी 
कतेव्य करावे अशी इच्छा असल्याशिवाय कतंव्यबुद्धि 
माणसावर आपलें वर्चस्व गाजवू शकत नाहीं. ” 
( पान १६० ) . बुद्धिवाद्यांना भावनांचें महत्व कळत 
नाहीं असा आक्षेप सवेसामान्य आहे. परंतु खरा 
बुद्धिवादी हें जाणून आहे कीं सत्य जाणण्याची तौत्र 
इच्छा असल्याखेरीज विचारचक्र कामच करणार नाहीं. 
शॉन हें एके ठिकाणीं आकर्षकपणे सांगितळे आहेः 
* [ठप 18 818४78 फ81101, 8110 
९08111101 0060ए1 एपागि & छो) 1001011018 
२? ( * विचार हा नेहमींच मनोरथ-प्रेरित असतो. 
इच्छेने प्रेरित झाल्याशिवाय विचार होत नाहीं?) 
( '" फ6'००१॥७ एजा0०0] ॥॥॥७॥ 18 
१॥॥७॥(? प्रष्ठ 816), साऱ्या वासना निम्नगामी असे 
म्हटलें कीं साऱ्या क्रिया ( व विचारहि ) निम्नगामी 
ठरतात. 

दीक्षितांच्या लिखाणांत अंतर्गत त्कसंगति कितपत 
आहे हें पहाण्याचा वर प्रयत्न केला आहे, आतां दीक्षितां 
नीं ज्या जीवननिष्ठेचें अस्पष्ट द्रीन करून देण्याचा प्रयत्न 
केला आहे ती जीवननिष्ठा आपल्या भावनांना आकृष्ट 
कितपत करते ते पहावयाचे. “ज्यानें जीवन प्रसन्न होतें, 
वृत्ती स्थिर होतात; असमाधान, हुरहूर यांचे नांवहि 
उरत नाहीं तो अनुभव सर्वस्वी प्रमाण, ” अद्नी समा- 
धानी ब्रुत्ति असणारा पुरुष सद्यःकालीं हिमालयाच्या 
उच्च शिखरांवरच असणे दाक्य दिसते ! कारण, त्यांस 
हायड्रोजन बेंम्बमुळे मानवजात निःशेष होईल ही 
भीति नाहीं. त्याचप्रमाणे प्रत्यही ज्ञान वाढत आहे 
आणि आपण अज्ञानी आहोंत ही भावनाहि 
अखस्थ करीत नाहीं. असमाधान, हुरहूर यांचा 


३९ 


अनुक्रमणिका 


अभाव हीच आदश अवस्था होय, असे दीक्षितांचे 
म्हणणें दिसते. मानवजातीच्या भवितव्याबद्दल व्यक्ति 
चिंताक्रांत होऊं शकेळ, आपल्या अज्ञानाच्या जाणीवेने 
तिचें मन सतत अस्वस्थ असूं शकेल याची 
दीक्षितांना जाणीव दिसत नाहीं. दीक्षितांनीं ज्या 


' आदर्श अवस्थेंचे वणन केळें आहे ती अवस्था गति- 


गून्य जीवन - शून्य भासते. गतिद्ून्य जीवन अत्यंत 
कंटाळवाणे, अर्थश्यून्य होईल. मन प्रसन्नच रहावयाचे 
असल तर ते क्रियाशीलच असलें पाहिजे. मनुष्याचे 
वैशिष्टय वुद्धींत आहे. विचारांत निमम असणे ही 
क्रिया सवेश्रे्, आणि जर वेचारिक क्रिया सतत चाल 
रहावयाची असेल तर मनामध्ये आपल्या स्वतःच्या 
अज्ञानाबद्दळ असंतोष असला पाहिजे; सत्य जाणण्याची 
तळमळ व हुरहुर असली पाहिजे, व्हाइट्हेडच्या 
शब्दांत सांगायचे म्हणजे : " (ए]॥ए1'2 18 901- 
एयर ण ध०प2, ६0 1'९00001.ए6011088 
७० ७९७! छते. एएपाक्ा व्हिप 
“ संस्कृति म्हणजे विचारक्रिया, व सोन्दर्यग्रहणाकडे 
आणि मानवी भावनानुभृतीकडे प्रवृत्ति. जीवनांतील 
सवेश्रेष्ठ मूल्ये वरील छोट्या वाक्यांत सांगितली 
आहेत. 


असो. शेवटी कांहीं गोष्टींचा निर्देश करणें आव- 
दयक आहे. पहिली अशी कीं प्रस्तुत लेख एक सवे- 


सामान्य वाचक या नात्याने लिहिला आहे. प्रस्तुत 


लेखकाचा तत्त्वशान हा नित्य अभ्यासाचा विषय नाहीं. 
दुसरी गोष्ट ही कीं या लेखाचे स्वरूप नकारात्मक 
आहे. त्याचा मुख्य उद्देश रसेलवर दीक्षितांनीं केलेली 
टीका चुकीची ( 1801ए8117 उं 0011'60 ) आहे 
कीं काय ही दांका पुढें मांडणे हा आहे, रसेलचें 
लिखाण एक प्रकारें फसवे आहे. त्यांची लळेखन- 


2 पक च जड व 
शेली अत्यंत आकषक आहे. त्यामुळे त्यांतील 


गणिती पद्धत लक्षांत येत नाहीं. त्याचे ग्रंथ अत्यंत 
सुलभ वाटण्याचा संभव असतो. वस्तुतः ते तितके 
सुलभ नसतात. प्रा. दीक्षितांना रसेलच्या नीतिशास्त्र- 
विषयक विचारांवर टीका करावयाची असल तर ती 
निराळ्य़ा पद्धतीने करावी लागेळ असं वाटतें. 


त या शा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ब्ह् टि ७५ च ३०१९ 
न्य अमृतमहोत्सवी, 
स्ट ऱ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रा. सुरेश म. डोळके 


'विवेकसिंधू'चा कालनिर्णय: २: 


१ ८ ३५ 


गेल्या लेखांत' “ विवेकसिंधू “तल्या कालनिदशीक 
उल्लेलांतीळ शक-संवत्सरांचा मेळ जुळविण्याची एक 
दिशा दाखाविली. त्या पद्धतीनुसार केवळ ' विवेकसिंधूं- ? 
तीलच नव्हे, तर डॉ. कोलते यांनीं चक्रधरांच्या 
कालनिर्णयाच्या दृष्टीनें ' अशास्त्रीय ? व * अनुपयोगी ? 
ठरविलेल्या महानुभावीय पोथ्या, हरीवास व सोंगोबास 
यांचें ' अन्वयस्थळ ', कांहीं ताम्रपट व शिलालेख 
यांतीलहि शक-संवत्सरांचा मेळ जुळवून दाखविला. 
प्रस्तुत लेखांत वराहमिहिरांच्या कालमापनात्मक 
गणिताचा प्रामुख्याने ऊहापोह करून गेल्या लेखांतल्या 
उदाहरणांतील कालोल़ेग्व तपासून पहावयाचे आहेत. 
वराहमिहिराची रीति , 
शालिवाहन शकावरून बाहंस्पत्य संवत्सर काढण्याची 
रीति वराहमिहिराने पुढीलप्रमाणें दिली आहे. : 
“ गतानि वर्षाणि शकेन्द्रकाला - 
द्वुतानि स्द्रेगुंणयेच्चवुर्भः । 
नवाष्टपब्नाष्ट्युतानि कृत्वा 
विभाजयेच्छून्यरारागरामेः | 
ळव्घेन युक्त दाकभूपकालं 
संशोध्य पष्ट्या विषवेर्विभज्य । 
युगानि नारायणपूवकाणि 
लढ्धानि शेषा: क्रमराः समाः स्युः ” ॥ 


म्हणजे, शालिवाहन शकाच्या गतवषास ४४ नें 
गुणावे, या गुणाकारांत ८५८९ मिळवून जी बेरीज 
येईल, तिला ३७५० नें भागावें. भागाकारांत शकाचीं 
गतवधे मिळवावी व आलेल्या बेरजेस ६० ने 
भागावें.... जी बाकी राहील तो आकडा प्रभवादि- 
सेवत्सरांच्या गतवर्षाचा निद्दक होये. अर्थात्‌ , 
त्यामध्ये आणखी १ मिळविल्यास, तो चालू संवत्सर 
होईल, . .. . .. . . 
या रीतीनुसार गेल्या लेखांतल्या व इतरहिं 
उदाहरणांतील शक-संवत्सरें तपासून पाहावयाची. 
(५ ) शके ४४०, ' जय ? संवत्सर - [ वराइह- 
मिहिराचा जन्मशक* ] 
४२३९ ><४४ -- १९३१६ 
१९२३१६ --८५८९ :: २७९०५ 
२७९०५ ३७५० -- ७३३४४५ 
७--४२९ > ४४६ 
४४६४६० रोष >-< २६ ( गतराकाचा संवत्सर 
क्रमांक ) 
२६--१ > २७ 
म्हणज, शके ४४० 


१. गो मध्ये २ बा (विजय) 
संवत्सर येईल पण, ' 


विजय ? संवत्सर उलटून गेल्या- 
नंतर बाकी राहिलेल्या (१0९५१ ४ड 


५ (> गुरूवषां > 
[_ “ बृहत्संहिता » अ. ८, छो. २०,२१ ] ३७५० क्प्रात 
१ “ नवभारत ? ऑगस्ट १९५५, 
२ वराहमिहिराने सांगितलेल्या या गुरुवरषापेक्षां आर्यभटाच्या सूर्यसिद्धान्तानुसार येणारी गुरूची वये 


जास्त आहेत. वराहमिहिराने * पंचसिद्धान्तिकेःत ( एका महायुगांत ) गुरूचे भगण ३६४२० मा 
सि., अ. १६, छो. २) तरी मूल्सूयसिद्धान्तानुसारी जें “* भास्वतीकरण >, त्यांतील 
२६४२२४ घरूनच मिळतो. वराहमिहिराने बाहँस्पत्य संवत्सर काढण्याची जी 
गुरुभगण २६४२२४ घेऊनच मिळते. 


२ * कुनूहलमंजरी १, “ भारतीय ज्योतिःशास्त्र ' ( दीक्षित ) प. २१३ बरीळ भव्य 

४ पे. 8807८] यांच्या प्रथम आर्यसिद्वान्तानुसारहि (मध्यम राशिपद्धाति । २: प. क्या 

शद ग क ] क हट | प्र टू विज 
संवत्सर येतो. 1७1879४019 1110, ए०. रा, ?. 26. ) रके ४४० मध्ये (विजय 


नळे असले, ( पं, 
शुरुक्षेपक, गुरुभगण 
रीति सांगितली आहे, तीहि 


्ठ 


ण शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


: विवेकसिंधू्चा कालनिर्णय : २ : 


त्याच्या पुढला ( २८ वा ) “ जय ” संवत्सर राहील. १० -- ७२५ > ७२३५ 
अर्थात्‌ शके ४४० त “ जय ' संवत्सर राहीलच. ७३५--६० शेष २ १५ 
.'. रके ४४०  इंझंफेड विजय --डेडंखंदू.  २५--१२ १६ 


रू 


८ जय ? _ ( ९दॅरॅन् गुरवर्षे ) 
(२ ) शके ७२६, ' सुभानु ' संवत्सर- 
[ राष्ट्रकूट तिसरा गोविद याचा ताश्रपट* ] 
७२५>% ४४३१९०० 
३१९०० -- ८५८९ ४०४८९ 


४०४८९ -- ३७५० - १०६ 


शके ७२६ मध्ये १६ वें ( ' चित्रभानु ' ) संवत्सर 
येईल.» पण, शके ७२६ च्या सुरुवातीचा डॉडंेळ 
--भाग लोटून “ चित्रमानु? पूण झाल्यानंतर उरलेल्या 
२९८९ -- ४४ 
.२९८९ 
३$६& वर्षात ( ता 
“ सुभानु ? संवत्सर राहील, 


गुरु वर्षांत ) १७ वै, 


७५ या रीतीचें विशेष स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणें : 
१ महायुग . _ ६ ४३२०००० सूर्य वर्षे - २७५० > ११५२ 
( १५७७९१७८०० दिवसांचे ) "| ( ४३७०६८८ गुरु वर्षे - २७९४ > ११५२ 
.', २७५० सूर्य वर्णे ३७९४ युर वर्षे. 
ी मक 0 र्ष तचा ४२३९ >< २७९४ __ १६६५५६६ 
.'. ४३९ ( रके ४४० मधलीं गतवर्षे ) सूर्य वर्षे > 1 ल गुत वषे, 
. शकपद्धति सुरू झाली त्या दिवशी, वराद्वमिराच्या मतानुसार, ६६६६ - २ उई संवत्सरे पूर्ण 
झाली होतीं. | 
द्व र 
ग १६६५५६६ ८५८९ __ १६७४१५५ " ( ४४६ 3६४४. 
३७५० _ ३७५० ३७५० क. 
या काळांत षरष्टिसंवत्सरचक्राचे ७ फेरे पूण होऊन ( ४४६--६० भागाकार > ७ ) २६ संवत्सरेंहि 
( शेष २ २६ ) पूर्ण झालीं होतीं. त्याचप्रमाणें २७ व्या संवत्सराचा ६५४ इतका भागहि पूर्ण झाला होता. 
उरलेला ६३% हा भाग ( त्याच संबत्सराचा ) शके ४४० च्या सुरवातीला येईल. तो संपल्यानंतर, रके ४४० 


-_ १९६७५४४ :... 
मध्य'च, म गुरु ) वर्षांत, त्याच्या पुढला ( 'जय? ) संवत्सर राहील. 
लह क्य “ 
कि के -ा २०९५ टु 3 1 द्‌ ९९ टु .) 
*“* रके ४४० इब्दर विजय ? -- उड जय *. 


शकपद्धति सुरू झाली त्या दिवशीं ई$€53 ( २ ३६ ) संवत्सरे पूणे झालीं होतीं असें वराहमिहिर 
सांगतो, पण, आर्यभटाच्या मतानुसार ही संख्या थोडी जास्त येते. ती अशी : कलियुगाच्या आरंभापासून शक- 
पद्धति सुरू होईपर्यंतचीं सूर्य बेषे > २१७९ ( गतकलि ). ३१७९ सूर्य वर्षे - २१७९ > उरक > 
३२१६ ३६२६ गुरु वर्णे. 

कलियुग सुरूं झाळें तेव्हां षष्टिसंवत्सरचक्रांतीळ २७ वें ( विजय ) संवत्सर सुरूं होतें. 


११२६ _ ११२६ 
३७५० 1 १२९०३९४२३७ 


-'. ३२१६ ्््ा 
या काळांत षष्टिसंवत्सरचक्राचे ५४ फेरे पूर्ण होऊन (२२४२५. ६० भागा ०- ५४; शेष > २) 
२ संवत्सरेंहि पूर्ण झालीं होतीं व तिसऱ्या ( शुक्ल ) संवत्सराचा रे भाग लोटला होता. 
“: झर्यभटाच्या मतानुसार शकपद्धति सुरू झाली त्या दिवशीं २३डउेर४ संवत्सरे पूण झालीं होतीं. 
६ ' तां तृण, 300 गा. 0. 126. 


७ ' षां, ाता0', शन, ऱ्या, 0. 80. 


न, भा. ६ ४१ 
० धा टू गि 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क $$ क 
ळर ली 
७ िव्ण्त्ल> 

क १) क 

&6*नवभारत च 
शह शि ७५ ६६ 
न्ट्« (अमृतमहोत्सवी (>) >२७ 
सूळ. वर्ष छे 4 
७ 
डा 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


र्र 


नवभारत 


.*, शके ७२६ > डोळ 

ट्ट सुभानु, 1 । | 
(३) शके ६९०, * पुवंग ' संवत्सर - 

[ राष्ट्रकूट कृष्ण पहिला याचा ताम्रपट ]* 
- ६८९>४४-३०३१६ 

३०३१६ -- ८५८९ - ३८९०५ 

२८९०५ - २७५० >. ९०डेफयट 

१० -- ६८९ -.६९९ 

६९९ -- ६० शेष > ३९ 

३९-- १3२४० 
र शके ६९० या वर्षी ४० वें ( “पराभव? ) संवत्सर 
येइल. पण, शके ६९० च्या सुरुवातीला 32३४ या 
भागांत * पराभव पूर्ण झाल्यानंतर बाकीच्या पडे ४ 
वर्षांत (४१ वें ) ' एवंग ' संवत्सर राहील, 


१. दच 23४५ १५४५४९ पटू 
** रके ६९० > डेट पराभव -- उटट$ एवंग. 


(४ ) शके ८६२, ' शर्वरी ? संवत्सर - 
[देवळी येथीळ कृष्ण ३ रा याचा ताम्रपट]*" 
या ताम्रपटांत ' वैशाखवहुलपत्चम्यां ११ १ ( वैशाख 
कृष्ण ५ ) हौ तिथि स्पष्ट दिलेली असल्यामुळें शके 
८६१ हा गतराक मानावा लागतो,*१२ 
म्हणजे ८६१ वेष पूर्ण झालीं होतीं. 
८६९१ > ४४ > ३७८८४ 
२७८८४ -- ८५८९ > ४६४७३ 
४६४७२ -- २७५० > १२३रर2े 
१२--८६१२> ८७३ 
८७३--६०, रोष ३३ 
शके ८६१ पूर्ण होईपर्यंत ३३ वें ( (विकारी? ) 
संवत्सर पूणे होऊन ३४ व्या ( शवरी ) चा उडुड 
भाग लोटला होता. हा भाग संपेल त्या दिवशीं शके 
८६१ हि संपेल. 


चित्रभानु -- 3533 


५ ) शके ९८७, “ पराभव * संवत्सर, 
08 
[ मधुरान्तकदेवाचा राजापूर ताम्रपट] 


९४ ९८६ हा गत राक 


". ९८६ ९४४ - ४२३८४ 

४२२३८४ -- ८५८९ ५१९७३ 

५१९०७३ ५- ३७५० २ १२ डऊेपेट 

१३--९८६ ९९९ 

९९९ -- ६०, शेष ३९ र 

-'. शके ९८६ पूर्ण होईपर्यंत ३९ वें.( विश्वावस्‌ ) 
संवत्सर पूर्ण होऊन ४० व्या ( 'पराभव?) चा 3 देई 
भाग संपला होता, ' पराभव 'चा बाकीचा भाग शके 
९८७ च्या सुरुवातीला येईल. 


( ६ ) शके १००८, ' प्रभव ? संवत्सर. 
[[ सीतावर्डी शिलालेख '* ] 
१००७ गत दाक. 
*“. १००७ > ४४ >. ४४३०८ 
४४२०८ -- ८५८९ - ५२८९७ 
५२८९७-- ३७५० - १४ उ 
२४-- १००७० १०२९ 
२०२१--६०, रोष ९ 
“* राके १००७ त “ प्रभव? संवत्सर पूर्ण होऊन 
* विभवा “चाहि उ माग लोटला होता. 
आणखी कांहीं उदाहरणें 
गेल्या ळेलांत उल्लेखिलेल्या शके ११०० पूर्वींच्या 
सवे उदाहरणांतील शक-संवत्सर आतांपर्यंत तपासून 
पाहिलीं. वराहमिहिराच्या रीतीनुसार त्यांतल्या शक- 
संवत्सरांचा मेळ बरोबर जुळतो. या रीतीनुसार जुळ- 
णारे आणखी कांहीं ताम्रपट व शिलालेख यांचीं उदाह- 
रणे पुराव्यादाखल सादर करतों-- 


८ "॥ाताळा १५वृणक'ए ५» ४०. शाहा, 7181817 19183, ७. 27. 
९ * एफ. १०१०: ए०. रा, ७. 48. 
१० " [वह्या उ 0. 0, & उह - ( पाकाळा ) 0, 9. 


१२ “एका. ॥त.?, ४०, ४. 5. 189. 
१२ गतबघे व वतमानवर्षे यांच्याबद्दलची माहिती “ भारतीय ज्योतिःशास्त्र, ? पू, ३७१ न 
72 टॅ९ २७२ यांत 


पहावी, 


१३ 1180010118 171 ॥12 0, 0. & 3७, 9. 168, 
१४ 1186000018 1 ॥1९ 0. ?. & 3९8, 0, 3, 


४२ 


अनुक्रमणिका 


न्न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


उ हि 
वषे, 
अ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प 


: विवेकसिंधू'चा काल निर्णय : २; 


(७) शके ७३५, ' नंदन? [ तोरखेंडे ताम्रपट ] 
(८) शके ७८२ (गत), ' विक्रम 
[ पहिल्या अमोधवर्षाचा कोन्तुर शिलालेख ] 
(९) शके ८२८, । प्रभव [ अमोघवर्षाचा 
बेंकटापूर शिलालेख '"* ] 
(१०) दाके ९०२, ' विक्रम ? तेळ २ याचा सोगल 
शिलाळेख “ ] 
(११) शके ८६०, ' विकारी? सूदि येथील एक 
ताम्रपट * ' ] 
(८६९ > ४४ -_ ३७७९६; 
२३७७९६ -- ८५८९ >> ४६३८५ 


तील शके १११० त गेल्या लेखांत उछेखिलेल्या 
महानुभावीय हस्तलिखितांतील शके ११०० नंतरची 
शक-संवत्सरें तपासून पहावयाचीं-- 


११०९ >४४ ४८७९६ 

४८७९६-- ८५८९ > ५७३८५ 

५७२८५--२७५०- १५ उऊंपेट 

१५--११०९-२ ११२४ 

११२४--६०, शोष > ४४ ( साधारण ) 

४४ -- १ > ४५ -( विरोधकत्‌ ) 

म्हणजे, “ साघारण ? संवत्सर ( ४४ वें ) राके 

११०९ मध्यें येईल. शके ११०९ मध्यें “ साधारण ? 


८ ४६२८५: २७५० २: १९९. 
१२-- ८५९ "5८७१ 
८७१ -- ६०, दोष > २१. ३१-- १ > ३२.) 
', शके ८६० >_ उदर  विलंबी त- उर्टेपैड 
: विकारी, 
रके अकराशत दाहोत्तरे । १११० । 
नवड साधारन संवसत-- 
आतां, वराहमिहिराच्या रीतीनुसार * विवेकसिंधू? 


पूर्ण होऊन ( ४५० व्या ) ' विरोधक्वत्‌ ? संवत्सराचा 
३७२२ भागहि संपलेला असेल. त्या संवत्सराचा 
२६१५--४४ २ 

र रै क ह . ० कि 
१११० मध्यें पूण होइल. व शके १११० च्या उत्तरा- 
घांत ( ४६ वें ) ' परिधावी ? संवत्सर राहील 

याच रीतीच्या दुसऱ्या प्रकाराने प्रस्तुत गणित करून 

पाहूं-- 


राहिळेला भाग ( 


१६ ए-यपता., ण. शा, 2. 26. 
१८ एक. एपता., ४०. अ, £. 2. 


१५ ए॥. गाता. ४०. 111, ७. 84. 
२७ एग. ाता., ४०. ४१५7, 0. 60. 
१९ एफ. एपता., शग. या, ?. 169. 
२० या रीतीचे विशेष स्पष्टीकरण पुढीलप्रमार्णे-- 
२ सूर्यवर्षे -: १ उरडेडॅळ गुरु वर्षे ( वराहमिहिर ) 
कलियुग दाकापूर्बी २१७९ वें वर्षी लागळें असें वेदांगज्योतिषावरून निश्चित होतें 
३१७९ ( गतकलि ) सूर्य-वर्षे > ३२१६ 3उऊऊे$ गुरूवर्षे 
कलियुग २७ व्या ( बिजय ) संवत्सरापासून सुरूं झालें. म्हणून, गतकलळीच्या गुरुवर्षांत २६ मिळवून 
त्यांना ६० नें भागळें असतां जी बाकी उरेळ तो आंकडा हा पहिल्या काचा संवत्सर 
३२१६ 3३र$ -- २६ - ६०२ उऊदेई. ( यावरून, सूर्यसिद्धान्तानुसार आर्येभटानें दिलेली 
२ 3३३३ ही संख्या बरोबर आहे असें दिसून येते. वराहमिहिराच्या ८५८९ या संख्येवरून त्याला अभिप्रेत 


३५७५१५० 


शकाच्या गुरुवर्षांत २१२३६ मिळवावयाचे व नंतर ६० चा भाग देऊन जी बाकी उरेल, त्याच्या पुढळा वतमान 


5७१०० 
शकाचा सवत्सर समजावा वी 
, १३१०९ २ ४ % ११०९ २ ६९८१ ६०, दोष > ४४ 
३७५० २७५० 


४५ वें ( विरोधकृत्‌ ) हें शके १११० च्या सुरुवातीचे संवत्सर, ( शके १११० सुरू होईल त्या 
दिवशी ' विरोधकृत्‌  संवत्सराचा 3६४ भाग पूर्ण झाला असेल ) 


४२ 


0 > 
£. कपा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


. य 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


ह्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


११०९-- ४४% १६०९ ,_ 2 १०८९,  .'. शके ११८च्या प्रारंभीं “ प्रभव? संवत्सर राहील 
गम णि ( १३ ) “ शके ११८६ क्षए संवत्सरी 
४६ १ ०८९ . : २७ अन्व 
वाक यस्थळ 
विहन्ये क॑ कड बुच १ [ अन्ब ल ] ८० 
न ४४>< ११८५ ०८९ 
११०९ -- १५ र्ग डळ री च व 
३३९० १०८९ 
क्व 
डू व 41 १9 २ ९ 
श्के शै शै ०९ मध्ये शड संवत्सर पूर्ण होऊन र टॅ लनन उरखडण५ठ श्‌. 
४५ व्या ' विरोधकृत्‌'ला आरंभ झालेला असेल, र र १ उऊऊ जा ६०. दोष ९ 
वरच्या दोन्हीहि रीतींनुसार--- ू र न भव ) कका 
च > .'. शके २१८६च्या 
शके ११०९ साधारंगे--विरोंधडेते क. ११८६च्या प्रारंभी “ विभव ? संवत्सर 


शके १११० विरोधझतूतपरिधावी ** मना संवत्सरी 
व्‌ 
शके १११० “ साधारण ? संवत्सर न येतां .. ४) बाके. १८८. वरिमच व 


“ विरोघधकृत्‌ ? येतो. म्हणजे १ संवत्सराचा फरक [. अन्वयस्थळ ] 
पडतो. याचे कारण काय असावें १ शड टॅ ठ 
१९८७५. र 

( १२ ) “ शके ११८५, क्रोधनाम त... 

संबत्सरी २१५ ४ ०८९ 
माड अन्वयस्थळ २११८७ -- र 
...  [ अन्वयस्थळ ] वटल के व 1:१0 
४४>»> ११८४ पटक 
११८४५ रती २ ११८७-- १६ 
वादन १२०३ उप्र ६०. रोष - ३ 

२१८४-- १३ 5$ळऊ० नर उफ ३--१न४ ( प्रमोद ) 
२९१८डन- १६ उडन “रके ११८८ च्या आरंभीं “ प्रमोद ? संवत्सर 
१२०० उड -- ६०, रोषस० राहील", 


२२ फा. ०क., एन. शष्या, ७. 80, ७. 262. 

२२ &7 एातोांक्या एाढण8-01॥1, एग. पा, 0. 877. 
२३ फा. एता, ए०. या, 5. 80, ७, 262. 

२४ एत. ए४॥९01., ४०1. ॥ा, 5. 379. 

२५ ' चक्रवस्चरित्र ? ( डॉ. कोलते ), प, २९१, 

२६ ७. शाता., एल. १ गा, ७. 86, 0. 268. 

२७ ' चक्रघरचरित्र ) प. २९१, 

२८ फा. 107त., ४०, ». या, ७. 86, 5. 268. 

२९ फा, आत., ०. 2 या, 5. 86, ७. 268, 


% २डेळर्फनं हा आकडा वराहमिहिराचा आहे. आर्यभटाच्या मतानुसार शकारंभीं २ अप्पर 


पूर्ण झालीं होतीं. [. मागे तळटीप ५ पहा 1], डेऊेऊेड 
४४ 
उ वं डू डर 
य र 
् ळर 
&$नवभारत चत 
ष्ट शि ७५" : 
०८ अमृतमहोत्सवी / 
र्र ध्ये > 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास शि ८ आश तु, - 
अनुक्रमणिका प्या १. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ,_ 
संगणकीकृत क द्वारा प्राजमपाठशाळामडळ, वाड 


: विवेकसिंधू'चा कालनिर्णय : २ : 


९१५ ) ' शके ११९०, * प्रमोद संवत्सरी 
पडका , * [ अन्बयस्थळ ] 


४४--११८९ १०८९ 
न ८०७ 
३५६६ , _ १०८९ 
दह १२.० 
९०५ 
न 


ड्ज्येः -- ६०, रोष -_ ५ 


५--१- ६(अंगिरा) 


१२५५ 


,'. रके ११९० च्या प्रारंभीं ' अंगिरा संवत्सर . 


राहील. 
( १६ ) “ शके ११९१ प्रजापति संबत्सरीं 
[ अन्वयस्थळ ] 
४४><११९० २व्ट्र 
११९० -- क र 
वि २६१० १०८९ 
११९० -- प --२ नग 
९४९ 
११९०4-१६ पाजू 
” ९४९ _ 
धड १007000. गोण क्क 


६-१ -_ ७ ( श्रीमुख ) 

,'. शके ११९२१ च्या प्रारंभीं “ श्रीमुख ? संवत्सर 
राहील. व 
(१७) “ ठाके ११९३ श्रीमुख संवत्सरीं. . .? 


[ अन्बयस्थळ ] 
४४><११९२ १०८९ 
११९२-- "पण्णग १9 
३६९८ , _ १०८९ 
२११९२4-१२ इ्ञ्र न-९ क्र 
१०३७ 
११९२-- 
१६ ३उ<० 


१] 


१०२७ 
३ प ० ६०.देष्८ 


८--१२ ९(युवा) 

.'. शके ११९३ च्या आरंभीं 'युवा? संवत्सर राहील, 

गेल्या लेखांतल्या उदाहरणांतील सवे शकसंवत्सरें, 
वराहमिहिराच्या रीतीनुसार, आतांपर्यंत तपासून 
पाहिलीं. मीं पाहिलेल्या 'सूत्रपाठा'च्या एका हस्तलिस्ित 
पोथींतीळ पुढील उताराहि या दृष्टीनें लक्षणीय वाटतो.- 

“ सर्के १९८५: क्रोध नाव संवत्सरे : जेष्ट मासे 
झांडीहुनि : गोसावी बीजे केले : 

सके ११८६ : क्षए संवत्सरीं : कार्तिक मासीं 
प्रतेष्टानी बाइसा भेटी दीघली : 

सके ११८८: विभव नाव संवत्सरे : चेत्रमासे : 
सींहनगरी भट्टा भेटि दीघली : 

सके ११९० : प्रमोदि संवत्सरे: माघ मासी : 
खडकुलीएसि भट्टां आनुसरण : 

सके ११९१ : प्रजापति संवत्सरे : जेष्ट मासेः डोंबे- 
ग्रामीं माहींभट्टा भेटि दिधली क 
» सकें ११९३ ! श्रीमुख संवत्सरे : वैशाख वदि ... 
माहींभद्ठा आनुसरण : 

११९३ : श्रीमुख संवत्सरे : श्रावण मासे ५ बाईंसा 
देहत्यागु : 

सर्के ११९३ : श्रीमुख नाव संवत्सरे : माघ मासे : 
सुदी चौथीसी सोमवारी गोसावी बीजे केले : सके 
११९४ ॥ ” 
शके १११०, “ साधारण ? संबत्सर-- 

वराहमिहिराच्या रीतीनुसार रके १११० मध्ये 
“* साधारण " संवत्सर न येतां तो शके ११०९ मध्ये 
येतो, हें आपण पाहिळेंच. तरी मुकुंदराजांनीं “ शके 
अकरा शत दाहोत्तरू । साधारण संवत्सरू । -? असा 
उल्लेख केला आहे. तो चुकीचा म्हणता येईल का ? 

गतशक लेखनाच्या पद्धतीनुसार तो चुकीचा म्हणतां 
येणार नाहीं. ' भारतीय ज्योतिःशास्त्र 'कते दीक्षित यांनीं 
गतराकाचे एक उदाहरण दिलें आहे. ते म्हणतात -** 


२१२०८ 


*% “ शके ११८६ क्षए संवत्सरी कार्तिक मासीं प्रलयेषनीं आब्राइता भेटि दीधली ॥ शके ११८८ 
विभव संवत्सरी चैत्रमासीं श्रीनगरी भटा भेटि दीधली ॥ शके ११९० प्रमोद संवत्सरी माघमासीं खडकुळीसी 
भटां अनुसरण. ”- या दोन्ही उल्लेघांतीळ शकांचा संवत्सरांशी मात्र मळ पडत नाहीं, त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास 
ठेवतां येत नाहीं - डो. कोलते ( भास्करभट्ट बोरीकर : एट. ७५ 8). 


३० “चक्रधरचरित्र', प. २९३ 


३१ 'चक्रघरचरित्र', ए. २७२, 


२२ “भा, ज्यो. शास्र”, ए.३७१ 


४५ 
० भ टू गि 
र्क क. क मि ज्र 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा सतीचा विकास महाराचा निकास ी टॅ र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ढे द कै अ 
संगणकीकृत क द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


: ब्रह्मगुत्ताच्या वर्णनांत ( ए. २२५ ) उत्तर-पुराणाचा 
स्चनाकाल सांगितला आहे. तो राक ८२० हा आहे. 
परंतु त्या वेळची ग्रहस्थिति दिली आहे, ती ८२० 
याबद्दल सांप्रतच्या पद्धतीनं ८१९ घरून जुळते. ? 

गतराकलेखनाची पद्धति प्रचारांत होती याब्रद्दळ 
शिलालेख व ताम्रपट यांतलेहि निर्देश सादर करतां 
येतील ४१->> 

[१] ' शकभूपाल-कालातिक्रमत-संवत्सर-शतमंगल 
९३३ नेय साधारॅगै-संवत्सर ... ...! 2” 

[२] *“ शक-वरिष' वोंभयनूर-नलवट्ट-मुरेण्य 
वरिषद रोद्र-संवत्सरद ... ... 

[३] ' शक-वषेषु पज्चषष्टयुत्तरतहख - प्रमितेपु 
अतीतेषु प्रवत्तमान-दुंदुमि-संवत्सर ... ... गे 

[४] ' शक-वर्षेपु त्रिसप्त-युत्तर-सहस-प्रमितेपु > 
अतीतेषु अंकतोडपि १०७३ प्रवत्तमान-प्रमोद - 
संवत्सर. .....? 2” 


[५] ' शाकाब्दे गगनाभ्रविश्वगणिते सिध्वारथवि 


संवत्सरे. . .... *€ 
[६] ' कि ८९५ ( गत ) '। श्रीमुख ? 
संवत्सर ...? 


अर्थात्‌ या पद्धतीनुसार, मुकुंदराजांनीं केलेला 
कालोळठेल चुकीचा नसून तत्कालीन शक - संवत्सर- 
गणनापद्धतीच्या एका प्रवाहाशी पूर्णपणें सुसंगत आहे, 
असें म्हणावें लागते. कारण, शके ११०९ ( गत ) 
मध्यें साधारण * संवत्सर वरोवर येतो. 
क्षय-संबत्सराची मीमांसा | 

प्ष्टिसंवत्सरचक्रांत संवत्सरांचीं ६० नावें ठरविली 
आहेत. ज्या सोर वर्षात मीन राशीमधून मेघ राशींत 


14 


गुरूचे संक्रमण होईल त्याला पहिळे नांव द्यावयाचें व 


1381171601 ) 


ज्या सोर वर्षांत गुरूचे मेघ-राश्ीमधून वृषभ-राशींत 
संक्रमण होईल त्याला दुसरें नांव द्यावयाचें - अशीं 
६० नावें देत जावयाचीं. अश्या एका संक्रमणास 
२६१४८७३५८५ दिवस किंबा ३६७२२५ तिथी 
लागतात. अर्थात्‌, एखादें वर्षे असें येइल कीं त्यांत 
हैं संक्रमण दोनदां होईल व म्हणून त्या वर्षांला दोन 
नांदे प्रातत होतील, अशा वेळीं एक नांव सोडून द्यावें 
ठागेळ. म्हणजे एका संवत्सराचा क्षय होईल, हिला 
“* मध्यमरारिपद्धति ' म्हणतात. 

गुरूच्या गतीवरून बसविलेली संबत्सराची डुसरीहि 
एक पद्धति आहे. या पद्धतीनुसार गुरूच्या एका 
उदयानंतर दुसरा उदय होण्यास ३९८.८८४ दिवस 
किंवा ४०५-२२४६५ तिथी लागतात. वेदांग ज्योतिषा- 
प्रमाणे वर्ष ३६० तिथींचें किंवा ३९० तिथींचें होतें. 
चांद्रसोर व्ष न घेतां सौर वर्षच घेतळें तर त्याच्या 
२३७१ तिथी होतात. अर्थातू या पद्धतीनें क्षय-संव- 
त्सराची उपपत्ति लागू दकत नाहीं. म्हणून येथे 
पहिलीच पद्धति खीकारली पाहिजे. 

त्यानुसार, शके १११०त ४५ वें संवत्सर येऊनहि 
एका संवत्सराचा क्षय झाल्यामुळें, उुकुंदराजांनीं ४४ वें 
( साधारण ) संवत्सर त्या वर्षी नमूद. केळ असावें. 

या दृष्टीने मुकुंदराजांनीं * विवेकसिंधू त केलेला 
कालोेख चुकीचा नसून सुसंगत आहे असें म्हणावें 
लागेल, 
बंद पडलेली वास्तब-वाह्‌स्पत्य गणना 


याला आणखीहि एक कारण दाखवितां येईल, 


आणि ते म्हणजे नर्मदेच्या दक्षिणला शके ८२७ नंतर 


( ' भारतीय ज्योतिःशास्त्र ' कते दीक्षित यांच्या मता- 
नुसार ) बंद पडलेली वास्तव वाहस्पत्य गणना. सुमारें 


२२ शके ९३३ * साधारण? ( ' उता 518118 ७8 घार 933 ठ्प17810? 1110160] 1), 


३४ शके ९३३ “ साधारण [ विक्रमादित्य ५ याचा अटुर शिलालेख. 1( फा. 1व., ५ हा, 0.98 9 


व्य 


३५ शा. ९४३ ' रादर ' [ वाणेश्वर मंदिरांतील शिलालेख, ] ( ॥॥1. 11. १, 0. 
२६ शा. १०६५ ' दुंदुभि [ शिलाहार विजयादित्याचा कोल्हापूर शिलालेख. ]( प. 1ात. शा 
भ 1) 


9, 209) 


२७ शॉ. १०७३ ' प्रमोद ' [ भोज २ याचा कोल्हापूर शिलाळेगव, 
२८ शा, १३०० * सिद्धार्थी ) [ अन्नवेमाचा वनपलछी ताम्रपट, 
३९ [ताका &117१००"४, ४०. इकरा, 0. 167 


४० विद्दद्रल्ल डॉ, के. ल, दत्तरी, 


20 ) 


](ा. त. [ा, 7. 919 ) 
] (ए७1. शात. ग], 0. 60) 


४६ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


: विवेकसिंधू'चा कालनिर्णय : २ : 


८५ सौरवषौत बाहैस्पत्य संवत्सराचीं ८६ वष होतोते. 
म्हणजे बार्हस्पत्य मानानें सुमारे ८५ वषीत एका 
संवत्सराचा क्षय होतो. वराहमिहिराच्या कालमापना- 
त्मक गणितांत या क्षयसंवत्सरपद्धतीचा अंतर्भाव 
असल्यामुळें ती पद्धति बंद्‌ झाल्यानंतर शक व संव- 
त्सर यांच्यांत वराहमिहिराच्या रीतीनुसार साहाजिकच 
अधिकाधिक फरक पडत जातो. शके १११० त एका 
संवत्सराचा व त्यानंतरच्या उदाहरणांत दोन संवत्स- 
रांचा फरक पडण्याचे कारण हेंच असावें. 

ही पद्धति नमैंदेच्या दक्षिणळा कधींपासून बंद 
झाळी याबद्दल विद्वानांत मतभेद आहेत. पण, 
ठाके ८२७त ती वंद झाली असे क्षणभर मानलें तर 
त्यानंतर ज्ञानेश्वरीपूवेकालापर्यंत नमदेच्या दक्षिणकडील 
कांहीं प्रांतांत व विद्वेषतः विदर्भात शके ९९८पूर्वी 
८५ वषे प्रचारांत असलेली व त्यानंतर स्थगित झालेली 
वास्तव बाहस्पत्यपद्धतीहि रूढ होती असे म्हणावेसे 
वाटतें. [ यासंबंधींचं अधिक विवेचन गेल्या लेखांत 
१“ नवभारत, ? ऑगस्ट ५५ ) पहावें ]. 

सारांश, ज्योतिर्गणिताच्या निरनिराळ्या दृष्टींनी 
विचार केळा तरी मुकुंदराजांनीं “ विवेकसिंधू *त 
केलेला शक-संवत्सरांचा उछेख चुकीचा नसून तत्कालीन 
शक-संबत्सरगणनापद्धतीच्या एका प्रवाहाशी पूर्ण- 
'पणे सुसंगत आहे, असें दिसून येतें. तो पूर्णपणे 
शास्त्रीय आहे. 
झएक तके व त्याचें निरसन 

कांहीं अभ्यासॅके असा तर्क करतात कीं मुकुंदराजां- 
नीं १११० हें शक शालिवाहनार्चे व “ साघारण हें 
संवत्सर विक्रमाचें लिहिलें असावें. शालिवाहन दक व 
विक्रम संवत्‌ यांत १२४११३५ वर्षांचे अंतर असतें, 
८ शकांत १२४1१२५ मिळवून का्तिकादि विक्रमवर्ष 
निघते; आणि १२३५ मिळवून चेत्रादि विक्रमवर्ष 
निघते, १४ 


- म्हणून, शालिवाहन शकसंख्येंत १३४ मिळवून 
नंतर त्याला ६० ने भागून उरणाऱ्या [१११०-- १३४ 
-६०. रोष > ] ४४ व्या क्रमांकाचे ( साधारण ) 
संवत्सर मुकुंदराजांनीं शालिवाहन शकावरोबर नमूद 
केलें असावें. अंभोर येथें येण्यापूर्वी मुकृंदराज काशीला 
राहत होते व उत्तर हिदुस्थानांत विक्रम संवतच 
जास्त प्रचारांत आहे हेंहि एक कारण, या संदर्भात, ते 
पुढे करतात. लो. ना. बापूजी अणे यांनीं गोगटे 
यांच्या ' विवेकसिंधूला लिहिलेल्या प्रस्तावनेंत या 
तर्काचा उल्लेख केला आहे. या रीतीनुसार महानुभाव- 
हस्तलिख्वितांतील राक-संवत्सरांचे उल्लेख हा त्यांना 
मोठाच आधार वाटेल. 

मुकुंदराज अंभोऱ्याला येण्यापूर्वी काशीला रहात 
होते हें खरे. व तिकडे विक्रम संवतच जास्त प्रचारांत 
आहे हेंहि खरें. पण त्यांना विक्रम संवताप्रमाणे काल- 
गणना करावयाची असती तर त्यांनीं शक शालिवाह- 
नाचा कश्याला दिला असता ? त्यांना जर संवत्सर 
विक्रमशकानुसार द्यावयाचें असते तर त्यांनीं शकहि 
विक्रमाचाच दिला असता. 
एकनाथांनी “ रुक्मिणीस्वयंवर ? व *“ एकनाथी 
भागवत ” हे दोन ग्रंथ काशीला लिहिले. रुक्मिणी- 
स्वयंवराच्या दोवर्टी-- 
५ ते शके चवदार तर्याण्णव | प्रजापति संवत्सराचें 
नांव? ( १८,८५) 
असा स्पष्ट उछेख करून त्यांनीं शालिवाहन-शका- 
बरोबर शालिवाहनाच्याच संवत्सराचा निर्देश केला 
आहे. 
प्रतिष्ठानला ग्रंथारंम करून, तेथें पंचाध्याय संपादन 
करून ' वाराणसी मुत्तिक्षेत्रांःत ' मणिकर्णिकामहातीरीं? 
पूर्ण केलेल्या भागवतटीकेंतहि-- 
: स्वदेशीचा शकसंवत्सर । दंडकारण्य श्रीरामक्षेत्र । 
प्रतिष्ठान गोदातीर । तेथील उच्चार तो ऐका || 


४१ गेल्या लेखांत ( ' नवभारत ? ऑगस्ट १९५५ प्र. १९ ) हा आकडा चुकून ८४ पडला आहे, 

४२ 18. 52७८1] यांनी कै. दीक्षित यांच्याबरोबर हा काळ शके ८२७ मानला आहे. ( ॥॥७1, [1 ., 
एज. हुष्या, ७. 156 876 1, 240 ), डॉ. कीलहॉने यांनी तो वेगळा ( शके ८५५ ) मानला आहे. 
पिछे यांच्या जंत्रीवरून त्यांना हाके ८९९ अभिप्रेत असावें असे दिसतें. श्री. ग. ह. खरे यांनी श. ८३० हा 
काळ नमूद केला आहे. ( ' संशोधकाचा मित्र, १, ए. ९२) 

४२ उदाहरणार्थ- श्री, ढोक यांचा लेल, ' महाराष्ट्र ' ( नागपूर ) ता. १७-६२-५१. 


४४ ' भारतीय ज्योतिःशास्त्र ), ए. २७४. 


७७ 


अनुक्रमणिका 


० शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


कन शि ७५ न > ९ 
न्श्< (६६अमृतमहोत्सवी, र 

र्‍ (& का र 
्* स वष 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


शालिवाहन शक वैभव । संख्या चोदाशे पंचाण्णव । 
€ श्रीमुख * संवत्सराचें नांव । टीका अपूर्व तें 
जाहली ॥ ? ( ए. भा. ३१, ५५३-५५४) 
असा शालिवाहन शक-कालगणनापद्धतीनुसार त्यांनीं 
कालटोळेस केला आहे. 
त्याच ग्रेथांत एकनाथांनी विक्रमकालानुसारहि काल- 
निदेश केला आहे. पण तो करतांना त्यांनीं दक व 
संवत्सर दोन्हीहि विक्रमाचेच लिहिले, हाक शालिवाह- 
नाचा व संवत्सर विक्रमाचा असा प्रकार केळा नाहीं. 
ते लिहितात -- द 
* वाराणसी महामुक्तिक्षेत्र। विक्रमशक 'वृष? संबत्सर । 
रके सोळाशे तीसोत्तर | टीका एकाकार जनार्दनक्रपा ॥ 
महामंगळ कार्तकमासीं । गु पक्ष पौर्णिमेसी । 
सोमवार शिवयोगेंसीं । टीका एकादशी समाप्त केली ॥? 
( ए, मा. ३१, ५५१-५५२) 
मुकुंदराजांनींहि विक्रमकालानुसार कालोळख केला 
असता तर विक्रमसंवत्सरावरोबर विक्रम' शकाचा- 
हि स्पष्ट निर्देश केला असता. ' वेद्वेदांतवीज * असे 
कृष्णदयार्णवांनीं ज्यांचे वणन केळें ते ' महायोगी ? 
मुकुंदराज अद्या रीतीने सर्वथेव चुकीची कालगणना 
करतील असे वाटत नाहीं. 
सवेथेव चुकीची ! कारण, विक्रमसंवताचा 
संवत्सर काढण्याची जी रीति*"* श्री, ढोक यांनीं 
आपल्या लेखांत दिली आहे ( व जी प्रचलित आहे ), 
तिच्यानुसारहि शके १११० मध्यें [१११०-- १३४ 
वि, सं, १२४४ ]] साधारण संबत्सर येत नाहीं. त्या 
रीतीनुसार १२४४ ला ६० नें भागून चालणार नाहीं, 
तर १२४४ मध्यें ९ मिळवून त्या संख्येला ( १२५३ 
ला ) ६० ने भागावें लागेळ, उरणारा आंकडा (५३) 
हा संवत्‌ १२४४ चा संवत्सर होईल. अर्थात्‌ , वि. सं. 
१२४४ मध्ये “ साघारण ? संवत्सर येणार नाहीं. 
एकनाथांनीं भागवतटीकेंत बाहस्पत्य-गणनेनुसार 
वि, संवताचा संवत्सर लिहिला आहे. त्या गणने- 


नुसारहि, वि. सं. १२४४ त ' साघारण ? संवत्सर येत 


नाहीं. 

तेव्हां, कोणत्याहि दृष्टीने विचार केळा तरी मुकुंद- 
राजांनीं शक शालिवाहनाचा व संवत्सर विक्रमाचा 
लिहिला असावा या तकांत कांहींहि अर्थ नाहीं. असो. 


४८ 


अनुक्रमणिका 


आतांपर्यंत ज्योतिगणिताच्या निरनिराळ्या रीतींनीं 
विचार करून “ शके अकराशत दाहोत्तरे | साधारन 
संवसत---? हा मुकुंद्राजांनीं * विवेकसिंधू रत केळेला 
कालो चुकीचा नसून पूर्णपणें शास्त्रीय आहे हें 
ताम्रपट व शिलालेख यांचीं उदाहरणें देऊन सिद्ध 
केलें. यापुढें तरी शके १११० त साधारण संवत्सर 
येत नाहीं व म्हणून मुकुंद्राजांनीं केळेढा कालोछेख 
चुकीचा आहे ही भावे - पांगारकरांपासून चालत 


आलेली संशोधकांची तक्रार राहूं नये. मुकुंदराजांनीं 
: काय किंवा महानुभाव ग्रंथकारांनी काय आपल्या 


अथांत शक-संवत्सरांचे जे उछेख केले आहेत ते, पिछे- 
जंत्रीनुसार जुळत नसले तरी चूक, “ अविश्वसनीय ? 
किंबा “ अशास्त्रीय ब “ अनुपयोगी ? आहेत असें 
म्हणतां येणार नाहीं. 


कर्धी वाटतें -- 

कधीं वाटतं मेघ होउनी 
गिरिशिखरांना चुंबावें 

वैश्याखांतिळ तृषार्त भूवर 
जल होउनिया वर्षाचे. 

म्यद्गंधासम कधीं वाटते 
कणाकणांतुन वितरावें 

तृणपणांतुन, फलपुष्पांतुन 
रसरंगीं न्हावें. 

स्टुळ कोवळे ऊन होउनी 
स्थिरचर करांत कवळावें 
वनांतळे अखेड चेतन 
अचेतनांतुन फुलवावे. 

सूर्यफुलार्पारे प्रकाशाभिमुख 
मन माझ व्हावें 

कधीं रेजनिची काळी किमया 
पिउनी मस्त बनावे. 

दिक्कालाच्या अतीत होउन 
व्यापुनि विश्व उराघें 

मोपण माझ सो 5हतेच्या 
दिघ्यत्वांत विरावें ! 


"ण चन्द्रशेखर कपाले , 


० छा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


कन शि ७५ न ३०९ 
॥& अमृतमहोत्सवी, 
क ्् १ 
्* स वष 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. बसंत नारगोळकर 


सुंबद्द राज्यांतील जमीन-्सुधारणा 


जून पंधरा, १९५५ रोजीं मुंबई सरकारनें प्रचलित 
कूळकायद्यांत कांहीं महत्त्वाच्या सुधारणा कर- 
णारें एक विधेयक प्रसिद्ध केळे, त्यावर मुंबई विधिमंड- 
ळाच्या पुण्याच्या पावसाळी अधिवेशनांत चर्चा होऊन 
ते चिकित्सासमितीकडे सांपविण्यांत आलें. चिकित्सा- 
समितीने निरनिराळे हितसंत्रंध . लक्षांत घेऊन मूळ 
विधेयकांत कांही उलट-सुलट असे बदल केले. त्यांत 
पुनः आणखी कांहीं किरकोळ सूचना-उपसूचनांची 
भर पडून अखेरीला १ ऑक्टोबरच्या सुमारास ते विध- 
यक विधिमंडळाने संमत केलें. राष्ट्रपतींच्या संमती- 
नंतर लवकरच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होऊन 
त्याच्या अमलब्रजावणीस सुरवात होईल, मुंबई राज्यांत 
आज जी जमीनबव्यवस्था आहे तिच्यांत या संकल्पित 
कायद्यानें कांहीं मूलभूत स्वरूपाचे फेरफार घडून येणार 
असल्यामुळें या कायद्यामुळे ग्रामीण जनतेत बरीच 
खळबळ उडाली होती व जवळजवळ दोन-अडीच 
महिने पर्यंत अनुकूल - प्रतिकूल टीका करणारे लेख , 
भाषणें व पत्रव्यवहार यांचे द्वारा त्या खळबळीचें प्रति- 
बिंब निरनिराळ्या वृत्तपत्रांतून उमटत होतें. 

विघेयकाचें प्रयोजन सांगण्यासाठी विधेयकाच्या 
शेवटीं लिहिलेल्या पुरस्कारांत महसूलमंत्री श्री, भाऊ- 
साहिब हिरे यांनीं म्हटलें आहे : 

“मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमिनीच्या १९४८ च्या 


कायद्यामध्ये या ज्या दुरुस्त्या करण्यांत येत आहेत 
त्यामुळें समाजवादी पद्धतीची समाजरचना प्रस्थापित 
करण्याच्या दिशेनें या राज्यांतील शेतकरी बरीच वाट- 
चाल करूं लागतीळ असं सरकारला वाटते. ( जमिनी- 
च्या प्रक्षाच्या बाबतींत ) इतरहि जे कांहीं बदल कर- 
ण्यांत आले आहेत त्यामागे हीच भावना व धोरण 
आहे.” [" ७०ए611111611 0018161, 01866 
811161011161118 (0 ॥1९ 130111008४ "611810४ 
9 &छा७]७ए18] 118108 १७४, 1948, 
[छरढ 118 8९88811010". ०. 8. डि्काढि 
88९४७18] 88058 1018170 00 ॥॥6९ 708 
४0 ॥१७ 8001676106 0 8 8001511800 
७७९1 ० 80७0९४. ए॥॥18 ७७1710 81 
०107 ० (०ए९॥111९11 10९1118 0९ 
1108110 00161 0018112068 18 1180४6 0681. 
1111'00ए0९१.”' ] 

१९४९ पासून १९५५ पर्यंत देशांतील इतर राज्य- 
सरकारांप्रमाणेंच मुंबई सरकारनेंहि कित्येक जुनाट 
जमीन धारणापद्धती (18510 1801765) नष्ट 
केल्या हें खरें आहे. परंतु संकल्पित कूळकायद्यामुळें 
समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनें 
शेतकऱ्यांचे पाऊळ पडणार आहे हा जो सरकारचा 
दावा आहे तो कितपत खरा आहे हा प्रश्न आहे. 


८ 1७ फ०पात 1810. ४०17९९ ताळ १” य घ्हच्त ' । क$ 8 र्‍०पा' 


7०९४७16 1017 ॥॥९ [110107811९ 0 
“ गू [3९88817118 ऱ०ए10 18101 


18४7७ ४0 ४8] ०९11 ० ४8९९ ४. ५९४ ४०१1१ छिर8 1.” 
न “ छुठठपात ७12 1811ताग'तउ 0९ 0०1१७७18७९ १ श्‌ 

“ |ुधठ, ” 12 881, “ ह$ छ०णाते 0९8०] 1 
566, ” 6 आणते, “ ०प हाशीं७ातै8€ (0 0पप 


1 01९ 10 ०1 ॥1७ ९७88७7 ए £” 
॥€ [1810 ? 1९2 1९0116१, “ ७७ छ०पात उ 


ग 886. 
1111[)08811016 त व. 0१011 


7011111011911/8 7316105 60858 ॥०४६ 


७ ए5 ०१ इधाप2्ट हणण 0४४. ” र | 
र “8 छ्या फी (५800१01, ” ७४ 110015 एला ८8 


न, भा, ७ 


अनुक्रमणिका 


४९ 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


समाजवादी समाजरचना या रशाब्दप्रयोगालाहि कांहीं 
निश्चित अर्थ नसल्यामुळें सरकारचा दावा कोणत्या 
तरी एका निकषावर पडताळून पाहाणेंहि कठिण झालें 
आहे. परंतु स्वातंत्र्यप्रास्तीपूर्वी कॉँग्रेसने वेळोवेळीं 
स्वातंत्र्योत्तर सुधारणांबाबत कांहीं घ्रोषणा केल्या 
होत्या. १९४६ च्या व १९५१ च्या निवडणुकांच्या 
वेळींहि आपलें आर्थिक व सामाजिक ध्येयधोरण 
स्पष्ट करणारे जाहीरनामे काढले होते. त्यांच्या अनु- 
रोधाने संकल्पित सुधारणांचे मूल्यमापन करणें 
शक्‍य आहे. त्याचप्रमाणें जमीनव्यवस्थेच्या 
वावतींत जगांतल्या निरनिराळ्या देद्यांतून निर- 
निराळीं धोरणे व कार्यक्रम अंमलांत आणले गेले 
आहेत; इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली व अमेरिका 
आदि साम्यवादी अर्थव्यवस्था नसलेल्या राष्ट्रांतून 
जमिनीची व्यवस्था बव्हंशी जुन्याच . तत्त्वांनुसार 
करण्यांत आळी आहे. रशिया, चीन, पोलंड, चेकोस्लो- 
वाकिया आदि राष्ट्रांतून मात्र ती अगदीं वेगळी आहे. 
ही सव परिस्थिति लक्षांत धेतली पाहिजे; आणि मुख्य 
म्हणजे खद्द भारतांतच १९५१ पासून आचार्य 
विनोबाजी भावे यांनीं भूदानयज्ञआंदोलनाच्या द्वारा 
जमिनीच्या व सवच मालकी हक्कांच्या कल्पनांत्रावत 
देशांत जी विचारक्रांति सुरू केळी आहे तिचीहि 
दखल घेणे आवरयक आहे. या सर्व माहितीच्या 
पाश्वेभूमीवर मुंबई सरकारच्या नव्या कूळकायद्याचे 
मूल्यमापन केल्यास ते एकांगी ठरणार नाहीं. 

मई राज्यांत १९३९ सालीं त्या वेळच्या प्रांतिक 
कॉग्रेस - सरकारनें पहिला कूळकायदा केला. 
त्या कायद्याचा हेतु फास्च मर्यादित होता. 
त्यापूर्वी कुळांना कूळवहिवाटीची जी मुळींच 
शाश्वती नव्हती ती थोड्याफार प्रमाणांत त्या कायद्या- 
मुळें निर्माण झाली, खंडाचें प्रमाण उत्पन्नाच्या हिळ्यांत 
निश्चित झालें; आणि इतर कुळांपेक्षां कांहीं विशिष्ट 
हक्क अधिक असलेला ' संरक्षित कुळांचा ! एक 
. नवीन वर्ग निर्माण झाला. जमीनमालकांचे हक्क 
सुरक्षित करणारीं कांहीं कलमेंहि त्यांत होतीं. विशेषतः 
बिगरशेतकीच्या कामासाठीं किंबा स्वतः कसण्यासाठी 
जमीनमालकाला जमीन हवी असल्यास संरक्षित 
कुळालासुद्धां जमिनीवरून काढण्याची तरतूद सरकारनें 
त्या कायद्यांत केळी होती. १९४८ सालीं जुन्या काय- 


द्यांत कांहीं सुधारणा करण्यांत आल्या व त्याची व्यासि 
वाढविण्यांत आली. कुळें ब जमीनमालक यांचे संत्रेध 
नियंत्रित करणें हाच जुन्या कूळकायद्याचा प्रमुख उद्देश 
होता. कांहीं विशिष्ट परिस्थितींत जमीनमालकांच्या 
जमिनी सरकारी व्यवस्थेखालीं घेगे व शेतजमिनीच्या 
हस्तांतरांवर निर्बंध घालणें वगेरे नव्या तरतुदींची 
१९४८ च्या कायद्यांत भर घालण्यांत आली. खंडाचे 
प्रमाण उत्तरोत्तर कमी करण्याकडेहि सरकारचा कळ 
होता, आपल्या ताव्यांतीळ जमिनी जमीनमालकांकडून 
त्यांच्या इच्छेविरुद्धहि विकत घेण्याचा एक नवीन 
अधिकार संरक्षित कुळांना देण्यांत आला होता. परंतु 
फारच थोडीं कुळे त्याचा फायदा घेण्याच्या परिस्थितींत 
होतीं असं नंतर आढळून आलें. १९५२ सालीं कूळ- 
कायद्यांत पुन' आणखी कांहीं दुरुस्त्या करण्यांत 
आल्या. 


आगंच्या नवीन कूळकायद्यांतील सर्वांत मोठें आक- 

प्रण म्हणजे १ एग्रिळ १९५७ हा दिवस 
* कसणाऱ्यांचा दिवस ? (प'1]]215? 1)8%) म्हणून 
साजरा करण्याची योजना ! कायम कुळें, संरक्षित कुळें 
व दुगवार्षिक कुळें असे आज कुळांचे तीन प्रकार 
आहेत. १ एप्रिळ १९५७ रोजीं तिन्ही प्रकारचीं हीं 
कुळें आपापल्या जमिनीचे मालक होतील अर्से 
जाहीर करण्यांत येणार आहें. त्यानंतर या कोमा- 
साठीं खास नेमलेळें ट्रायब्यूनळ प्रत्येक कुळाच्या 
ताव्यांतील जमिनीची किंमत नेमून देईल. किंमत 
धार्‍याच्या २० पटीपासून ते २०० परटींपर्मत असेल. 
द्रामब्यूनळू कुळाला किंमत एक-रकमी अगर जास्तीत 
जास्त १२ वार्षिक हप्त्यांनीं भरण्यास सांगू शकेल. 
कांहीं विशिष्ट अडचणींच्या वेळीं हे हते १२ च 
ऐबजीं १६ करून मागण्याची सवळत कुळाला देण्यांत 
आली आहे. कायम कुळांच्या बाबतींत मात्र 
किंमत धाऱ्याच्या नव्हे तर, खंडाच्या सहापट रकमे- 


इतकी ठरविण्यांत आली आहे व ती एक-रकमीच 
भरावयाची आहे. 


ज्या कुळांची अज्ञा रीतीने जमीन 
खरीदण्याची इच्छा अगर ऐपत नसेल अगर इच्छा 
असूनहि ज्यांच्याकडे चार वाषिक हप्तांइतकी रक्कम 
बाकी राहील त्या कुळांना जमिनीवरून हुसकून लाव- 
ण्याची तरतूद या कायद्यांत करण्यांत आली आहे ! 


शिवाय जमीनखरेदीच्या या नियमाळा एक मोठा 


«० 


अनुक्रमणिका 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


र वर्ष 4 
शेष “१ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मुंबई राज्यांतीळ जमीन-सुधारणा 


अपवाद ठेवण्यांत आला आहे. ज्या छोट्या 
जमीनमालकांची जमीन किफायतद्लीर क्षेत्राइतकी 
अगर त्याहूनहि कमी असेल आणि ज्यांचे 
खंडासहित बार्षिक उत्पन्न १५०० रुपयांपेक्षा कमो 
असेल त्यांची जमीन विकत घेण्याचा त्यांच्या 
कुळांना अधिकार नाहीं. याचा अर्थ असा कीं, लहान 
खातेदार पूर्वीप्रमाणेंच आपापल्या जमिनींचे मालक 
राहातील व त्यांना त्यांच्या कुळांकडून नवीन ठरवि- 
ण्यांत येणाऱ्या खंडाच्या प्रमाणानुसार दरवर्षी खंड 
मिळत राहील. विधवा, अपंग, अज्ञान इत्यादिकांच्या 
जमिनीवर जीं कुळें असतील त्यांनासुद्धा १ एप्रिल 
१९५७ रोजीं आपापल्या जमिनी खरेदी करतां येणार 
नाहींत ! 

जमीनघारणेच्या क्षेत्राचे दोन प्रकार कलिपिण्यांत 
आले आहित व अशा रीतीनें किमान व कमाल क्षेत्रा- 
च्या मर्यादा ठरवून देण्याचा कांहींसा नवीन उपक्रम 
सुरू करण्यांत आला आहे. जिरायत जमिनीच्या 
बाबतींत १२ एकर, हंगामी पाण्याखालील अगर 
भातरोतीच्या जमिनीच्या बाबतींत ८ एकर व बारमाही 
पाण्याखालील जमिनीच्या ब्राबतींत ४ एकर म्हणजे 
६ किफायतदीर क्षेत्र, ( €0010110 ॥०क्पा१५्ट) 
असें ठरविण्यांत आलें आहे. या प्रत्येक प्रकारच्या 
जमिनीच्या तिप्पट क्षेत्राला ' कमाल क्षेत्र? ( ठक्ष[यया शट 
81'2& ) अर्से नांब देण्यांत आलें. आहे. १५ जून 
१९५१ नंतर जमीनमालक अगर कूळ म्हणून कोणींहि 
ठरवून दिलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन खतः- 
जवळ ठेवली तर तें कृत्य बेकायदेशीर ठरेल. परंतु त्या 
ठरवून दिलेल्या दिवसानंतर कायद्यानें मान्य केलेल्या 
कांहीं ठराविक वारसां-( 1९00811176 ॥९115 ) ना 
वारसा हक्काने अगर मृत्युपत्राने मिळणाऱ्या जमिनीला 
हा निर्बंध लागू होणार नाहीं. तसेंच * स्वतः कसणे * 
या शब्दाची जी नवीन व्याख्या करण्यांत आली आहे 
त्या व्याख्येनुसार १५ जून १९५९५ पूर्वीच ज्यांच्या- 
जवळ कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन घर-छागवडी- 
खालीं होती त्यांनाहि हा निर्बेध बाधक नाहीं ! 
: स्वतः कसणे ? या शब्दाच्या नवीन व्याख्येनुसार 
एकाद्या जमीनमालकाची जमीन ९६ एकरांपेक्षा 
जास्त असली परंतु ती जर एकाच खेडेगांवाच्या 
हद्दीत असली तर ती ' स्वतःच कसली ? जात आहे 


अनुक्रमणिका 


असें समजलें जाईल. त्याचप्रमाणे ९६ एकरांपेक्षां जास्त 
असलेळी जमीन दोन किंवा अधिक खेड्यांत विभागली 
गेली असली परंतु तिचा कोणताहि एक तुकडा 
दुसर्‍या तुकड्यापासून पांच मैलांच्या आंत असला तरी 
कमाल मर्यादेचे नियंत्रण तिला लागू होणार नाहीं. 
शिवाय, एकाद्या जमीनमालकाची जमीन ९६ एकरां- 
पेक्षां धिक असली आणि जरी ती दोनतीन खेड्यांच्या 
हद्दीवर असली तरी ती जर एका सघन गटा- 
( ०008०४७ 01001 ) मध्यें असेल तरी ती स्वतः 
कसली जात आहे असेंच मानलें जाईल. 
९६ एकरांपेक्षां कमी जमीन असली तर मगती 
कुठेहि कशीहि विखुरलेली असली तरी ती ' स्वतः 
कसली ? जात आहे असें समजलें जाओऔल. 
“ शेती !- ( 9४71001018 ) च्या व्याख्येंतहि थोडा 
बदल करण्यांत आला आहे व शेतींतून दुग्धव्यवसाय, 
कुक्कुटपालन, पद्युसंवधन वगेरे जोडधंदे वगळण्यांत 
आले आहेत. 

आदिवासी विभाग वगळून आज राज्यांत सवेत्र 
खंडाचें प्रमाण उत्पन्नाचा सहाबा भाग ठरलेले आहे तें 
बदळून, ते॑जास्तींत जास्त धाऱ्याच्या पांच पटींपर्यंत 
ठरविण्यांत आलें आहे. कुळानें खंड न भरल्यास 
अगर जमिनीची पोटविभागणी, नुकसान वगेरे केल्यास 
त्याला नोटीस देऊन काढून टाकतां येण्याची पूर्वीचीच 
तरतूद थोड्याफार फरकानें कायम ठरविण्यांत आली 
आहे. जमीनमालकाला जमीन स्वतः कसावयाची 
असेळ अगर त्याला ती ब्रिगरशेतीच्या कामासाठीं 
उपयोगांत आणावयाची असेल तर त्यानें ३१ डिसेंबर 
१९५६ च्या आंत कुळाला तशी नोटीस दिली पाहिज 
व ३१ मार्चे १९५७ च्या आंत जमिनीचा कब्रजा 
मिळवण्याब्राबत मामलेदाराकडे अज केला पाहिजे. 
त्या मुदतीनंतर विधवा, अपंग, अज्ञान इत्यादी- 
शिवाय कोणाहि जमीनमालकाला कुळाकडील आपली 
जमीन काढून घेतां यावयाची नाहीं. कुळांकडील 
जमीन काढून घेऊं पाहाणाऱ्या जमीनमालकावर जीं 
कांहीं बंधर्ने घातलीं आहेत त्यांत त्यांचे उपजीविकेचे 
मुख्य साधन दोती हेंच असलें पाहिजे व त्याच्याकडे 
कमाल मयीदेपेक्षां जमीन अधिक असतां कामां नये 
किंवा ती तशी होतां कामां नये - अज्लीं दोन बंधने 
आहेत. शिवाय कुळाकडे असलेल्या एकूण नमिनींपेकीं 


५१ 


०: शा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


निम्मी तरी जमीन त्याच्याकडे राहिली पाहिजे अशीहि 
एक अट आहे. 

कायद्यांतील निवधामुळें मालक अगर कूळ म्हणून 
जी जमीन स्वतःकडे ठेवणें बेकायदेशीर ठरेल अशी 
सवे जमीन जमीनमालकांनीं सरकारच्या ताब्यांत 
द्यावयाची आहे. नंतर कलेक्टरमार्फत एका विशिष्ट 
अग्रक्रमणिके ( 0110710)” 1151 ) प्रमाणे तिचें वित 
रण करण्यांत येईल. या यादींत शेतमजुरांना व भूमिहीन 
व्यक्तोंना जमीन खरीदण्याचा प्रथम हक्क देण्यांत आले- 
रा आहे. ज्याप्रमाणे लागवडीची जमीन विकत घेण्याची 
कुळांवर सक्ती करण्यांत आली आहे त्याचप्रमाणं कुळांची 
घरें ज्या जागीं आहेत ती जागा विकत घेण्याची सक्ती 
करण्याचा एक नवा अधिकार सरकारने आपल्याकडे 
घेतलेला आहे, हा कायदा अंमलांत आल्यानंतर जमिनी- 
ची कोणी बेकायदेशीर विक्री केळी तर ती रद्द समजली 
जाइल इतकेंच नव्हे तर ती जमीन सरकार आपल्या 
ताब्यांत घेईल व वर उछेखिलेल्या अतिरिक्त जमिनीं- 
प्रमाणं तिची विल्हेवाट लावून येणारे किंमतीचे पेसे 
सरकार जसत करील. हा कायदा कारखाने किंवा व्यापारी 
संस्था यांच्याकडे खंडानें असलेल्या जमिनींना किंवा 
ऊस आणि अन्य कांहीं पिकें याखाली असलेल्या जमि- 
नींना बंधनकारक नाहीं. वृहन्मुंबई अथवा अन्य नगर- 
पालिकांच्या हद्दींत असणाऱ्या जमिनींनाहि या काय- 
द्याचीं कांहीं कलमे लागूं होणार नाहींत. 

वीन कायद्यांतील कांहीं महत्त्वाच्या कलमांचा गोष- 

वारा वर दिला. १९३९च्या पहिल्या कूळकायद्यापेक्षां 
संकल्पित कायद्यांतील उद्दिशंची व्याप्ति पुष्कळच बाढली 
आहे असं दिसून येतें. १९३१च्या कराची कॉँग्रेस- 
पासून तों अगदीं अलीकडच्या काँग्रेस अधिवेशाना- 
पर्यत सरकार ब कसणारा यांमधील मध्यस्थ 
( (8116181717 ) नष्ट करण्याच्या धोरणाचा 
पुरस्कार कॅंग्रिसने वारंवार केला आहे. १९३६ च्या, 
१५४६ च्या व १९५१ च्या निवडणुकांच्या वेळीं 
कॉँग्रेसने जे जाहीरनामे काढले त्यांतहि जमिनीच्या 
पभ्भाचा उत्तरोत्तर अधिक सविस्तर व अधिक स्पष्ट 
असा उल्लेख आढळतो. परंतु प्र्येक ठरावांतील अथवा 
जाहीरनाम्यांतील भाषा मात्र जाणूनबुजून संदिग्ध 
ठेवण्यांत आली आहे. त्यांत मुत्सद्दीपणा होता. 
स्वातंत्रयप्रास्तीच्या पूर्वीच्या काळांत जनतेच्या निर- 


निराळ्या विभागांच्या हितसंवंधांमध्ये जे अंतर्विरोध 
होते ते त्यावेळीं स्पष्ट करण्याने स्वातंञ्यलब्यांत 
आवड्यक असणारे राष्ट्रीय ऐक्य टिकले नसते. 
स्वातंत्र्योत्तर कालांतहि कॉँग्रेस जमीनसुधारणांवाबत 
कोणतेंहि क्रांतिकारक पाऊल टाकू शकत नव्हती. 
सरकार व कसणारा यांमधील मध्यस्थ नष्ट करण्याचें 
आपलें अभिवचन मात्र मालगुजारी, जमीनदारी, खोती 
इत्यादि जुनाट जमीनधारणापद्धति नष्ट करून कॉँग्रेसने 
खर करीत आणलें आहे. यांपेक्षा अधिक क्रांतिकारक 
पाऊल कॉंग्रेस टाकूं शकत नव्हती याचें कारण निवड- 
णुकांमध्ये यश मिळण्यासाठी कांग्रेस या खंडप्राय देशां- 
तीळ लक्षावधि खेड्यांतील जनतेवर वजन असणाऱ्या 
सधन जमीनमाल्कांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून होती. 
विधिमंडळांत निवडून गेळेळे लोकप्रतिनिधी हे देशां 
तील मागासलेल्या किंबा दरिद्री जनतेचे केवारी नाहींत. 
आर्थक क्रांतीच्या दृष्टीने कोणतेंहि पुढचें पाऊल 
टाकण्यापूर्वी आपल्या हितसंवंधांना, देशकालपरिस्थिति 
लक्षांत घेतां, कमींत कमी धक्का कसा लागेल हें ते 
जागरूकंतन पाहात असतात. भारतीय घटना घडवीत 
असतांना ही गोष्ट स्पष्ट झाली होतीच. त्यानंतर राज्या- 
राज्यांतील जमीनविषयक कायदे होत असतांना तर 
ती अधिकच स्पष्ट झाली आहे. 


' कसेळ त्याची जमीन ' या घोषणेचा अथर 
कॉंग्रेसने कधींहि स्पष्ट केला नाहीं किंवा अंततोगत्वा 
आपल्याळा कोणती जमीनव्यवस्था अभिप्रेत आहे 
याचें चित्र कधीं जनतेपुढें ठेवळें नाहीं. सर्वसामान्यपणे 
जो कूळ म्हणून आज जमीन कशीत आहे त्याला किंवा 
शेतांत शेतमजूर म्हणून जो आज राबत आहे त्याला 
जमिनीचा मालक करावयाचें हा 'कसेल त्याची जमीन? 
या घोषणेचा अर्थ ग्रहीत धरला जातो; इतकेंच नव्हे तर 
या लेखाच्या प्रारंभीं गांधीजींचे उद्गार उद्धत केळ आहेत 


त्यांत सूचित केल्याप्रमाणे जमिनींचे हस्तांतर विना- 


त्यांनीं आजपयत कुळांच्या किंवा शे 
पुष्कळसे फळ स्वतः उपमोगिठे आहे. म्हणून त्यांना 
जमिनीचा मोबदला देणे न्यायोचित होणार नाहीं. 
पस्वु घटना घडवितांनाच मळी याबाबतींत ३१ व्या 


कलमाअन्वये मोबदला दिल्याशिवाय कोणाचीहि माढ- 


द्र 


अनुक्रमणिका 


०: शि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


द की 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


र्ण न्‌ टि. वर्ष क: क 
*र- रकत, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मुंबई राज्यांतील जमीन-सुधारणा 


मत्ता काहून घेतली जाणार नाहीं असें आश्वासन 
-घटनासमितींत बहुमत असलेल्या कॉँग्रेसने देऊन 
टाकलें. एवढी गोष्ट खरी कीं कॉँग्रेसने कधीं वेजबाब- 
दारपणें जहाल कार्यक्रमाच्या घोषणा केल्या नाहींत. 
< कसेल त्याची जमीन ? याचा अर्थ कुळें ब शेतमजूर 
यांमध्ये जमीन विनामूल्य बांटली जाईल असा आम्ही 
करीत नाहीं असें नुकतेंच कूळकायदा-दुरुस्ती-विधेय- 
कावर मुंबई विधिमंडळांत चर्चा चालू असतांना मह- 
सूळ मंत्री भरी. माऊताहेच हिरे यांनीं सांगितले. 
परंतु शेतीब्यवस्थेतील अत्यंत शोषित व पीडित अक्या 
वर्गाच्या अपेक्षा कॉग्रेसनेंच पूर्वीपासून वाढवून ठेवल्या 
होत्या. अलीकडे म्हणजे १९५१ सालीं दिलछीला भर- 
लेल्या कॉँग्रेसच्या अधिवेशनांतील एका ठरावांत 
खालील मार्गद््शक सूत्र आढळतें: 


“जमीन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. जे 
श्रम करतात त्यांनाच आपल्या श्रमाचें फळ उपभोग- 
ण्यास मिळेळ. आणि समाजाकरितां संपत्ति निर्माण 
करण्याचें साधन म्हणून जमिनीचा वापर केला जाइल 
अशा रीतीने शेतजमिनींची व्यवस्था लावण्यांत आली 
पाहिजे. ? (6 118110 1811180858 ० 111018'8 
€0010117. 10000. छेष्ठाक्रांछया 8एहॉाटाश 
800प]१ ७&€ 50 0१४९४६1८९१ ॥॥७ 016 
7प5 0 18090प7 878 6९110०07९१ 07 
1105९ फण० ए०1 8 1छात 18 फरण्पथ्त 
88 8 80प1!08 ० फ&्छाणाी 107 ॥ा€ 
60प १) पपा.) 

यानंतर १९५३ मध्यें आग्रा येथे जमीनमालकीवर 
कमाल मर्यादेचे नियंत्रण घालण्याची सूचना करणारा 
"एक ठराव कॉंग्रेसने केळा होता. त्यांतील महत्त्वाचा 
भाग खालीलप्रमाणे होता : 

“ ठाकय तोंवर भूमिहीन शेतमजुरांमध्ये जमिनीची 
केरवांटणी करण्यासाठीं जमिनींबाबतची आवदयक 
ती आंकडेवारी गोळा करण्याबाबत ब जमीन-घार- 
णेची कमाल मर्यादा ठरविण्याबाबत राज्यसरकारांनीं 
जरूर ती उपाययोजना त्वरित करावी. ” ( * 118 
518 ४०ए५पप पाड 800प1ते ४४] उमा- 


&यत ॥18 1178110101 ०8]1]28 ०१ या त- 
ए०वतेप2शछ फा 8 एप ४0 760181110ए2 
18110, 88 ह्लि' 88 1088018, 811071१ 
1817101688 क०॥ए७'5-? ) 

श्रम करणाऱ्याला त्याच्या श्रमाचें फळ मिळालें 
पाहिज, व शक्‍य तों भूमिहीन मजुरांमध्ये जमीन- 
वांटप केलें पाहिजे-हीं दोन उद्दिष्टे या ठरावांनीं घाळून 
दिलीं आहेत. आतांपर्यंत शिफारसवजा असे अनेक 
ठराव कॉंग्रेसने केळ आहेत. परंतु त्या ठरावांबरहुकूम 
अमुक एका मुदतींत जमीनसुधारणांचा कायक्रम पार 
पाडलाच पाहिजे असे बंधन राज्यसरकारांवर नाहीं. 
त्यामुळें ठरावांमुळे श्रमजीवी जनतेमध्ये निर्माण झाले- 
ल्या अपेक्षा अजूनहि पुऱ्या झाल्या नाहींत. इतर 
राज्यांशीं तुलना केल्यास जमिनीच्या कायद्यांच्या वाब- 
तींत मात्र मुंबई राज्यच थोडें पुरोगामी आहे असे 
दिसून येतं. 

ल॑शापि, जमीन-सुधारणांबाबत वेळोवेळीं प्रसिद्ध 
झालेल्या काँग्रेसच्या ध्येयघोरणाचें सिंहावलोकन केल्यावर, 
मुंबई - राज्यांतील जमीनव्यवस्थेवर या कायद्याचे 
होणारे संभाव्य परिणाम लक्षांत घेतल्यावर नवीन 
कूळकायदा क्रांतिकारक आहे किंवा तो शेतकऱ्यांना 
समाजवादी समाजरचनेकडे नेणारा आहे असे कोणी 
म्हटलें तर तें समथनीय ठरणार नाहीं. नवीन कायदा 
अंमलांत येण्यापूर्वी, जुन्या कायद्याप्रमाणे कायदा अंमलां- 
त येईल त्या तारखेपासून ३१ डिसेंबर १९५६ पर्यंत 
आणि १ एप्रिल १९५७ नंतर सुद्धांया नाहीं त्या 
कारणांसाठी कुळांच्या बेदखलीचे आज चाळू असलेलें 
सत्र कायमच राहाणार ही गोष्ट निर्विवाद आहे. 
कुळाला जमिनीवरून काढून टाकण्याच्या सवे तखुदीं- 
च्या तडाख्यांवून जीं कुळें वांचतील तींच कुळें 
जमिनीची मालक होऊं शकतील. लहान खातेदारांच्या 
जमिनीवरील कुळें मालक होणार नाहींत याचा उ्लेव 
पूर्वी आठेला आहेच. राज्यामध्ये लागवडीलायक 
जमीन ४ कोटि १० लाख एकर आहे. मुंबईराज्य हा 
रयतवादी प्रदेश असल्यामुळे स्वतः राबणाऱ्या शेतकऱ्यां- 


डू [808 1 र 1 
६0186 ४७४ उप 7९881 ० १] 00 डु आदि. तरीतद साती 
शीक 0. पढ उश्पूपांडा(ढ 1810-88 ची संख्या मोठी आहे. तरीसुद्धा लाली दिलेल्या 

6९७॥1] 
५२ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


आंकड्यावरूंन मुंबई-राज्यांत जमीन धारणेच्या प्रमाणांत 
किती विषमता आहे हें दिसून येतें. 

याचा अर्थ असा कीं ९२ टक्के खातेदारांजवळ 
सुमारें २ कोटी एकर जमीन आहे तर फक्त ८ टक्के 
लोकांजवळ जवळजवळ १] कोटि एकर जमीन आहे! 
१० एकरांच्या वर कोणाजवळ जमीन ठेवावयाची 
न!हीं असें ठरविलें तर १॥ कोटि एकर जमीन बांटपा- 
करितां उपलब्ध होईल. परंतु असें कांहीं करण्याचा 
सरकारचा इरादा नाहीं; इतकेंच नव्हे तर पुढील वर्ष- 
दीड-वर्षीत कुळांची जी बरेदखली होणार आहे व 
त्यामुळें ग्रामीण विभागांत जो असंतोष निर्माण होण्या- 
चा संभव आहे त्याची सरकारला जाणीव असून सर- 
कारनें कुळांच्या पुनर्वसनासाठी कांहींहि योजना आंख- 
ठेली नाहीं. उळट, या कायद्यांत ४८ एकरांच्या कमाल 
क्षेत्रापेक्षा जास्त जमीन ' स्वतः कसण्यासाठीं ? स्वतः- 
कडे ठेवण्यावावत वड्या जमीनमालकांना बऱ्याच सव- 
लती देण्यांत आल्या आहेत. त्यामुळें शेंकडों एकर 
जमीन ही १० जून १९५८५ नंतरहि. अश्या सघन 
शेतकऱ्यांकडेच राहाणार आहे 

गरीव भूमिहीन शेतमजूरांचा तर या कायद्यांत 
मुळींच विचार करण्यांत आलेला नाहीं ही मोठ्या 
आश्चर्याची गोष्ट आहे. कुळांनीं किंमत न भरल्यामुळे, 
एकाद्या जमिनीची विक्री बेकायदेशीर ठरल्यामुळे 
अथवा ' स्वतः कसणे ? या शाब्दप्रयोगाच्या नव्या 
व्याख्येमुळें ज्या जमीनमालकांची जमीन वांटपासाठीं 
सरकारच्या ताब्यांत येणार आहे ती जमीन गरीब 
भूमिहीनांकडे अथवा शेतमजुरांकडे जाणार नाहीं हें 
उघड आहे. कारण अद्या जमिनींची किंमत मामलेदार 
ठरवून देणार आणि अग्रक्रमाप्रमाणे ज्याला ती जमीन 
विकत घेण्याचा अधिकार प्राप्त होईल त्यानें किंमतीची 
रक्कम फक्त सहाच वार्षिक हप्त्यांत भरावयाची आहे. 


कुळाने आपल्या जमिनीची किंमत बारा ते सोळा 
हप्त्यानीं भरावयाची आहे हें मागें आलेच आहे. 
अर्थात्‌ सहा वार्ण्रिक हप्त्यांनी जमिनीची किंमत 
भरणाऱ्या * भूमिहीन व्यक्ति ? सघनच असणार हें 
उघड आहे. 

* कसणाऱ्यांचा दिवस ? साजरा करण्याची योजना 
खरोखरीच अपूर्व आहे. किती कुळें जमीन खरेदी 
करूं शाकतीळ आणि किती जणांची जमिनींवरून 
हकालपट्टी होईल याचा निश्चित अंदाज आज करणें' 
कठिण आहे. कारण जमिनीच्या किंमतीच्या ज्या 
किमान व कमाल मर्यादा या कायद्यानें घाढून दिल्या 
आहेत त्यांमध्यें बरेंच अंतर आहे व जिल्ह्यांजिल्ह्यांतून 


परिस्थितिहि वेगळी आहे. परंतु या योजनेमुळे सुमारें 


१०० ते १५० कोटि रुपयांची उलाढाल होईल असें 
वाटतें. जे आज जमिनीवर श्रम करीत आहेत त्यांना 
अधिक श्रम करण्यास लावून त्यांचेकडून ही शंभर- 
दीडदों कोटि रुपयांची रक्कम अनेक वर्षे श्रम न करतां 
जमिनीचे उत्पन्न उपभोगीत आलेल्या जमीनमालकांना 
देण्यास भाग पाडणारा हा कायदा क्रांतिकारक कसा तें 
लक्षांत वेत नाहीं. या कायद्यामुळे पुढील दोन-अडीच 
वर्षे अनेक कायदेशीर कटकटी व कज्जे निर्माण होणार 
आहेत. कुळें व जमीनमालक आपापला स्वार्थ 
साधण्यासाठी अनेक लटपटी व खटपटी करतील, लांच- 
ळुचपतीळा आणखी ऊत येईल. जमिनीची किंमत साव- 
काश बारा किंवा सोळा हप्त्यांनीं मिळणार किंवा पुढ- 


च्या बदलत्या जमान्यांत कदाचित्‌ ती मुळींच मिळणार 


नाहीं, अशा परिस्थितींत मिळेल ती रक्कम कुळांकडून 
4. 4. "१ 
खाजगी रीत्या वसूल करण्याचे जमीनमालकांचे प्रयत्न 


एव्हांपासूनच सुरू झालेले आहेत. कुळांनीं जमिनीच्या' 


किंमती भरूं नयेत व जमिनीहि सोडूं नयेत असा 
कुळांना कोणीं सल्ला दिला व त्यांना त्या पायावर 


ख [क र ध्यब सि कारच च (८! ी .ठो जो र्ग >. 
१ खाढीळ आंकडे मध्यबर्ति सरकारच्या ' अखिल-भारतीय शेतमजूर चांकशी समिती'च्या अहवाला- 


(811 7वांछ टप] 1,800ए1 1111४ 18९]०) वरून तयार करून 


गट खातेदारांच्या लागवडीलायक ज़ 

संख्येशीं प्रमाण जमिनीच्या क्षेत्राशी प्रमाण गोत | एका ) 

१०.१ एकरापर्यंत ९२.० ६१.९ 
२५१ ), ६० २२.० २१,५४,२९, ४७. 
७५० एकरांच्यावर २*० १६.९ पक ह 
१०० ्ऱ्क््् ६६,१४.१२१ 
४,१०,८१,४९८ 

1: 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


घेतळे आहेत !:: 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


3 वर्ष लक 
वता, 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मुंबई राज्यांतीळ जमीन-सुधारणा 


संघटित केळे तर गंमीर परिस्थिति उद्भवेल. पुढील 
निवडणुका जानेवारी १९५७ च्या सुमारास होणार. 
त्याच वेळीं विरोधी पक्ष कूळकायद्याविरुद्ध आघाडी 
उघडतील असा संभव आहे. अर्थात्‌ सरकार 
कोणत्याहि परिस्थितीला तोंड देण्यास समथ आहे 
असे महसूल -मंत्र्यांनीं विधिमंडळांत जाहीर करून 
ठेवलेंच आहे. 
हुंग्डंड -फ्रान्लसारख्या देशांतून कुळांना संरक्षण 
देणारे कायदे गेल्या दातकाच्या अखेरीपासूनच 
करण्यांत ये लागले, परंतु तेथील कूळकायच्यांचे 
उद्दिष्ट कूळ व मालक यांचे संबंध नियत्रित करून 
प्रचलित भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेच्या चोकटींत कुळां- 
ना कांहीं विवक्षित न्याय मिळवून देण्याचं होतें. कुळां- 
ना कायद्यानें मालकी हक्क देण्यापर्यंत त्या कायद्यांची 
कधींच मजल गेली नाहीं. याच्या उळट रशिया, चीन 
आदि देशांवून जमीनदारी व जमिनीची खाजगी 
झालकी विनामोबदला नष्ट करण्यांत आली. उत्पादन हें 
खाजगी नफ्यासाठी करावयाचें नसून तें गरजा भाग- 
विण्यासाठीं झालं पाहिजे आणि म्हणून देशांतील 
संपत्ति व उत्पादनसा'धनें यांवर व्यक्तिगत मालकी 
असतां कामा नये-या व अक्शा सिद्धान्तांवर परंतु 
हिंसेच्या व हुकूमशाहीच्या मार्गाने जमिनीचा 
प्रश्न सोडविण्याचे प्रयोग तेथे करण्यांत आले. 
त्या प्रयोगांचा अखेरचा निष्कषे अजून जगासमोर 
यावयाचा आहे. लोकशाही मार्गानें हा प्रश्न 
सोडवावयाचचा म्हटला काँ त्यांत कांहीं अडचणी 
उद्भवतात हें कांहीं अंशीं खरें आहे. परंतु 
लोकशाहींतहि प्रस्थापित हितसंबंधांचे दडपण न 
जुमानतां पुरोगामी कायदे करण्याचें घैय॑ असणाऱ्यांना, 
हाती सत्ता असेल, तर आर्थिक समता प्रस्थापित 
करण्याच्या दृष्टीनें झपाट्याने बदळ घडवून आणतां 
येतील. लोकशाही म्हणजे दिरंगाई किंवा सुधारणांची 
हत्तेवंदी असा सत्तारूढ कॉंग्रेसने अथ केळा आहे. 
समाजस्वनेत फार मोठा फरक एकदम केळा तर ती 
हिंसा होईळ असाहि एक गेरसमज उच्चपदस्थ कॅग्रिस- 
जनांमध्ये आढळून येतो. जगज्नाथपुरीच्या सर्वोदय-संमल- 
नांत विनोबाजीनीं या बाबतींत अत्यंत स्पष्ट मार्गदशन 


केळें आहे. ते म्हणाले, “ अहिंसेचा अर्थ कमींत 
कमी वेगाने, समाजाला. फारसा त्रास न होऊं देतां 
पुढे जाणें असा केला तर तो अर्थ अहिंसेच्या हिताचा 
नाहीं, हिंसेच्या हिताचा आहे ... ... अहिंसेचा 
अर्थ जर इतका मृदु, गुलगुलीत, नि्वीये केला तर 
त्यानं विरोधी शक्ति, हिंसक दाक्ति, आमची इच्छा 
नसतांना, वाढतील, ” १९२९ पासून कूळकायद्रांत 
वेळोवेळीं जुजत्री सुधारणा करीत जमिनीचा प्रश्न सोडवू 
पाहणाऱ्या एंबई सरकारने या इश्याऱ्याची दखल घेणें 
आतां अत्यंत आवश्‍यक झालें आहे. 

हिंसेचा व अंतगत यादवीचा मार्ग अनेक दृष्टींनी 
अनिष्ट म्हणून तो त्याज्य आहे. परंतु जमिनीच्या 
प्रभ्षाच्या बाबतींत कॉग्रेसने जे धोरण स्वीकारले त्यामुळें 
लोकशाही कायद्याचा मार्गहि निष्प्रम ठरू पाहात होता. 
अशा परिस्थितींत विनोबाजींना भूदानयज्ञाची प्रेरणा 
झाल्यामुळें देशांत हिंसेच्या मार्गाची प्रतिष्ठा कमी झाली. 
गेलीं चार-तांडेचार वंधे अत्यंत अहिंसात्मक पद्धतीने 
परंतु अल्ंत क्रांतिकारक विचार भूदानयज-आंदोळना- 
च्या द्वारा देद्यांत प्रसृत होऊं लागल्याने जमीन- 
सुधारणा करण्यास अतिदाय अनुकूल असें वातावरण 
निर्माण झालें आहे. वैयक्तिक मालकी हक्काचें विसर्जन 
करणें, भूमिहीनांना जामनीसारखें हकाचें उपजीविकेचे 
साधन उपल्ध करून देणें व अहिंसात्मक प्रक्रियेचे 
औचित्य व सामर्थ्य जनतेच्या लक्षांत आणून देणे हीं 
भूदानयज्ञ-चळवळीचीं तीन प्रमुख तात्कालिक उद्दिष्टे 
आहेत. भूदानयज्ञ यगास्वी झाल्यास समता, बंधुता, 
स्वावलंबन व सहकार यांची गांवांगांवांतून स्थापना 
झाळेली दिसेल. अर्थातच अहिंसात्मक प्रक्रियेंत सुस 
असलेले हें प्रचंड साम्ये कूळकायद्यानें घडवून आणलें, 
जमीन-मालकीच्या हस्तांतरांत नाहीं हें सांगावयास 
नकोच. कूळकायद्याची भूदानयज्ञाश्ीं तुलना एवढ्या- 
साठीं करावयाची कीं खऱ्याखुऱ्या क्रांतिविचाराचं 
सम्यग्‌ दरान झाल्यानें कायद्याने क्रांति घडवून आणूं 
पाहाणाऱ्यांना आपल्या प्रयत्नांच्या अपुरेपणाचें यथाथ 
दर्शन व्हावें. या दृष्टीने विचार केल्यास मुंबई सरकारचा 
नवीन कूळकायदा सर्वच दृष्टींनी अत्यंत अपुरा ब 
असमाधानकारक आहे हें उघड होईल, 


न>>>>* 


अनुक्रमणिका 


५५ 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


उ रश ब्र 

(8. वष १: ओज 
च्य 20४, 

शत 


क 


श्र स्ट 
टी गा 
05: 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनरेचनामंडळाच्या शिफारशींवावत महाराष्ट्र कॉग्रेस कमिटीचा ठराव 


महाराष्ट्प्रदेश कांग्रेस कमिटीने पुणं येथे ता. २१ 
ऑक्टोबर १९५५ ठराव पास केला : 

“ महाराष्ट्र प्रदेश-कॉँग्रेस-कमिटीने राज्यपुनरचना- 
मंडळाच्या शिफारशींचा, विशेषतः मुंबई राजधानीसह 
संयुक्त महाराष्ट्र चनविण्यांत यावा या मराठीभाषी 
लोकांच्या मागणीबाबत त्या मंडळानें ज्या दिफारशी 
केल्या आहेत त्यांचा काळजीपूर्वक विचार केला. म. 
प्र. कॉ. कमिटीला खेदानें म्हणावें लागत आहे कीं, 
रा. पु. मंडळाचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीबाबतचा 
दृष्टिकोन निःपक्षपाती नाहीं आणि त्या मंडळाने आपले 
निष्कर्ष म्हणून पुढें मांडलेल्या सूचनाहि मराठीभाषी 
जनतेला न्याय्य नाहींत. म्हणून, रा. पु. मंडळानें 
मुंबई राज्य हें द्वेमाषिक राज्य करावें ही जी सूचना 
केली आहे, तिला म. प्र. कॉ. कमिटीचा नकार आहे. 

“ कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीने ऑक्टोबर ९१५४ ला जो 
ठराव पास केला त्या ठरावानुसार कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांनी 
म. प्र. कॉ. कमिटीच्या अध्यक्षांना आणि महाराष्ट्रां- 
तील इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींना आपण स्वतः १ श्री 
नेहरू व त्यांचे इतर सहकारी यांच्याशी मनमोकळी 


चर्चा करण्याकरितां निमंत्रण दिलें. सगळ्यांची प्रथेकी 


मते समजून यावींत आणि यांतून सवीना स्वीकार्य 
अशी तोड शक्‍य तर शोधून काढतां यावी हा या 
चर्चेकरितां बोलावण्यामागील हेतु होता. 


“ चर्चेची ही संधि मिळाली यावद्दळ म. प्र. कॉ. 
कमिटीस कृतशता वाटत असून, जीं बोलणीं झालीं तीं 
सदिच्छायुक्त आणि बंधुभावपूण वातावरणांत पार 
पडलीं याचें म. प्र. कॉ. कमिटीस समाधान वाटतें. 
या चर्चेमध्ये, कॉँग्रेसचे अध्यक्ष, श्री नेहरू आणि 
त्यांचे सहकारी यांनीं मराठीभाषी लोकांचा उच्च हेतु 
आणि न्याय्य आकांक्षा यांचें महत्त्व आम्ही पूर्णपणे 
जाणता असे महाराष्ट्र-प्रतिनिधीस आश्वासन दिले 
याबद्दल म, प्र, कॉ. कमिटीस आनंद वाटतो. 

“चर्चा चालूं असतांना, संयुक्त महारा्राची मागणी 
ताबडतोब स्वीकारण्याच्या मार्गांत कांहीं अडचणी 
असून व्यापक देशहित लक्षांत घेणें आवडयक आहे या 
गोष्टींबर पुढाऱ्यांनी भर दिळा आणि पुढें अशी 


सूचना मांडळी कीं ( १) महागुजरातचें एक राज्य' 


(२ ) मराठवाडा व विदर्भ घरून पण मुंबई शहर 
वगळून संयुक्त महाराष्ट्राचे एक राज्य अशीं व्हावींत, 


तसेंच मुंबई राहर हें स्वतंत्र ठेवळें जावें व पांच वर्षा- 
नंतर त्याने संयुक्त महाराष्ट्रांत सामील व्हायचे कीं 
स्वतेत्र म्हणूनच रहावयाचें हें ठरविण्याची त्यास मुभा 
असावी. 

“शांतता, ऐक्य व सदिच्छा यांना बाध न येतां हा 
प्रश्न सुटावा याकरितां राष्ट्रसेवेप्रीत्य्थ आपण आपलें ब 
मराठीभाषी लोकांचें सहकार्य द्यावें अशनी महाराष्ट्रीय 
प्रतिनिधी आणि त्यांचे नेते श्री. शेकरराव देव यांची 
कळकळीची इच्छा होती. म्हणून पुढाऱ्यांच्या आवाह- 
नाला प्रतिसाद म्हणून , महाराष्ट्रप्रतिनिधींनीं सूचना 
मांडली ती अशी : सवे मराठीभाषी प्रदेश आणि सवे 
गुजरातीभाषी प्रदेदा यांचें एक संयुक्त राज्य मुंबई 
राजधानी ठेवून बनविले जावें; हें संयुक्त राज्य यशस्वी 
व्हावें याकरितां प्रामाणिकपणे ब कळकळीर्ने ल्या 
संयुक्त राज्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी. पांच 
वर्षांनंतर जर महागुजरातच्या लोकांना आपण वाहेर 
पडावे, आपण आपले स्वतःचे एक स्वतंत्र राज्य 
बनवावे असे वाटलें तर तसें करण्यास त्यांना मुभा 
असावी. 

“श्री, नेहरू आणि त्यांचे सहकारी यांनीं जी सूचना 
केली तिचा म. प्र. कॉ. कमटीने मोठ्या आस्थेने विचार 
केला. परंतु देशाचें उच्चतम हित, प्रत्यक्ष राज्यपुनरचना 
समितीनेंच मुंबई शहर स्वतंत्र बनविण्याविरुद्ध जे 
युक्तिवाद केळे आहेत ते युक्तिवाद, मराठीमाषी जन- 
तेच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनांत 
मुंबईला जें स्थान प्राप्त झालें आहे ते स्थान आणि मुंबईची 
भोगोलिक परिस्थिति -या सर्व गोष्टी लक्षांत घेतां या 
सर्व कारणांमुळे ती सूचना मान्य होण्यासारखी नाहीं. 

“म्हणून म. प्र. कॉ. कमिटीचें काँग्रेसच्या अध्यक्षांना, 
श्री. नेहरूंना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना, त्याचप्रमाणे 
विद्भौतील, महागुजरातमधील, मराठवाड्यांतील, 
मुबईशाहरांतील व इतर महाराष्ट्रांतील लोकांना 
विनंतिपूनंक असें आवाहून आहे कीं, महाराष्ट्रीय 
प्रतिनिधींनी ज्या वृत्तीने प्रेरित होऊन आपली 


सूचना मांडली आहे त्याच वृत्तीने सूचने 
नं त्या सूचनेचा 
स्वीकार करावा, गी ि 


14 क 2 
या सूचनेचा नीट विचार व्हावा या करितां शांत 
वातावरण निर्माण करून ते राखावे अशी सर्वे मराठी- 


भाषी लोकांना म. प्रा. कॉ, कमिटीची कळकळीची 
विनंति आहे. ” 


प्न्च्च्च्च्च्च्च््् 


५६ 


अनुक्रमणिका 


ण शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


बि ७५ 'हो>>* 
॥& अमृतमहोत्सवी, 
क ्् १ 
्* स वष 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामदा 

राज्यश्ाद्र ब शासनसंस्था : लेखक : प्रा. 
व. म. सिरसीकर. प्रकाशक : व. वा. जोशी, 
वलीभाई बिल्डिंग, रुईकर रोड, नागपूर, २ 
पानें६१०, मूल्य ९ रु 

एक काळ असा होता कीं सामान्य माणसाचा 
श्ासनसंस्थेशीं कचितच्‌ संत्रे येइ. कायदा व सु 
व्यवस्था राखणे एवढीच शासनसंस्थेचीं प्रमुख कतंब्ये 
मानलीं जात. त्यामुळें अंतगंत बंडाळी किंवा परचक्रा- 
ची वावरळ अशा प्रसगींच ज्ञासनसस्थेंची आठवण 
होई . परंतु ओद्योगिक क्रांतीमुळे ज्या नवीन समस्या 
निर्माण झाल्या, त्यांमुळे शासनसंस्थेस तटस्थ प्रेक्षकाची 
भमिका सोडून समाजजीवनाच्या अनेकविध अगाच 


नियत्रण करणे आवडयक झालें विशेषतः दोन जागतिक | 


महायुद्धे व १९२९ ची जागतिक आथिक मंदी यांमुळे 
शासनसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये खूपच वाढ झाली. 
त्याचप्रमाणें शासनसंस्थेचे स्वरूप व कतेब्य यासंबंधीं 
च्या आपल्या कल्पनाहि बदलल्या आजचे युग 
तर आर्थिक नियोजनाचैच आहे. त्यामुळें शासन- 
संस्थेच्या कार्यांचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत आहे. 
राज्याला सर्वैकण व सर्वेब्यापी स्वरूप प्राप्त होऊन 
व्यक्तिस्वातंत्रय व लोकशाहीची मूल्ये यांचा लोप होणार 
कौं काय अश्शी साधार भीति कांहीं विचारवंतांना 
मेडसावूं लागली आहे. अशा वेळीं सामान्य नाग- 
रिकाला राज्य, शासनसंस्था व तत्संबंधींचे प्रश्न यां" 
विषयींची प्राथमिक माहिती तरी असणें आवदयक 
झाले आहे. त्याचप्रमाणं जागतिक घडामोडींचे प्रति- 
श्वनी व पडसाद प्रत्येक राष्ट्राच्या जीवनांत उमटत 
असल्यामुळें लोकज्राही, हुकूमशाही, साम्यवाद यां- 
सारख्या विचारप्रणाली व त्यांच्या संघर्षाचे खलप 
समजावून घेणें हेंहि अगत्याचें झाळें आहे, 

वरील सर्व दृष्टींनी प्रा, सिरसीकर यांनीं लिहिलेलें 
८ राज्यश्ास्र व शासनसंस्था ? हें पुस्तक वाचनीय 
झाले आहे. अनेक विद्यापीठांच्या पदवीपरीक्षांच्या 
अभ्यासक्रमांत राज्यश्यास्रा हा विषय समाविष्ट आहे 
विद्यापीठामध्ये प्रादेशिक भाषांना माध्यम म्हणून 
मान्यता मिळत आहे. अश्या वेळीं राज्यशास्त्रावरील हें 
सुंदर पुस्तक पदबीपरीक्षेस राज्यज्शास्रा हा विषय 


घेणाऱ्या विद्याथ्यांना अतिदाय उपयुक्त वाटल, लखका- 


न. भा. ८ ५७ 


अनुक्रमणिका 


ची दृष्टि पाल्यपुस्तक लिहिण्याची असली तरी सामान्य 
नागरिकाच्या दृष्टीनेंहि प्रस्तुत पुस्तक वाचनीय झालें 
आहे. नागरिकाला राज्याचें स्वरूप व त्याची यंत्रणा यांचे 
सामान्य ज्ञान देण्यासाठीं उपयुक्त ठरतील अक्षी राज्य- 
दास्त्रावरील फारच थोडीं पुस्तकें मराठी भाषेंत उप- 
लव्ध आहेत. प्रा. सिरसीकरांच्या पुस्तकाने मराठी 
भाषेत राज्यश्शास्त्रविषयक साहित्याची फार मोलाची 
भर पडली आहे व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणें 
जरूर आहे. 


प्रस्तुत पुस्तकाच्या पहिल्या विभागांत राज्यशास्त्रां-्‌ 
तीळ तात्त्विक प्रश्नांची चर्चा आहे. राज्यदास्त्राचे 
स्वरूप, त्याच्या अभ्यासाच्या उपयुक्त पद्धती, राज्याच्या 
स्वरूपाविषयींचे सिद्धान्त, राज्याच्या विकासांतील टप्पे, 
राज्य, राष्र, शासनसंस्था यांच्यांतील भद, सावंभोम 
सत्तेचे स्वरूप, नागरिकांचे अधिकार व कतव्ये; 
स्वातंत्रय व समता यांचा अर्थ, त्यांचे अन्योन्यसंत्रंघ, 
राज्याचे कायेक्षेत्र, आधुनिक राजकीय विचारप्रणाली 
इत्यादि महत्त्वाचे विषय “ राज्यक्यास्र ' या विभागांत 
आले आहेत. एखाद्या विषयाच्या दोन्ही वाजू सम- 
तोल वृत्तीने मांडणे व वाचकाला अनुमानें काढण्याचे 
स्वातंत्र्य ठेवणें या शास्त्रीय दृष्टीचा ठसा पुस्तकावर 
उमटलेला आहे. प्रतिपाद्य विषय हाताळतांना प्रसिद्ध 
राजकीय तत्त्वज्ञांच्या विचारांच्या आधारें विवेचन केळे 
असल्यामुळें त्यास भरीवपणा आला आहे विदोषतः 
“सामाजिक ईहा 'सावभोम सत्ता, “आधुनिक विचार- 
प्रणाली ? ह्या विषयांवरील विवेचन विशेष वाचनीय 
झाळें आहे. पुस्तकाच्या * शासनसंस्था * या दुसर्‍या 
विभागांत श्ासनसंस्थांचे प्रकार, अधिकारविभागणीचा 
सिद्धान्त, लोकमत, विधिमंडळाची रचना व कार्य, 
कार्यकारी मंडळ, न्यायालय यांची रचना व कार्ये, 
निवडणुकीच्या पद्धती आंतरराष्ट्रीय संघटना इत्यादि 
विषयांचे विवेचन आहे. " राज्यघटना सावंभाम 

नता ?, ' शासनयंत्रणा ? हीं प्रकरणें विशेष वाचनीय 


आहेत. 
पुस्तकाच्या शेबटीं पाठवार वाचनीय ग्रंथांची यादी 
दिली आहे. त्यामुळे या विषयाचा अधिक अभ्यास 


* करूं इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याची सोय झाली आहे. पारि- 


भाषिक शब्दांची यादी व राजकीय विचारवंतांची सूचि 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


सकत 4 > 
अ. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


र 


नवभारत 


दिल्यामुळे वाचकांची सोय झाली आहे. 

कांहीं विषयांचे विवेचन अधिक विस्तारपूर्वक केळं 
असतें तर बरें झालें असते असे वाटते. उदाहरणाथ, 
सावभोम सत्ता व जागतिक शांतता यांच्या परस्पर- 
संत्रंधाचें विवेचन फारच त्रोटक वाटते. त्याचप्रमाणें 
अराज्यवाद्‌, व्यवसायसंघत्राद यांच्या गुणदोषांची चर्चा 
असती तर चांगलें झालें असतं. विचारप्रणालींच्या 
केवळ वर्णनामुळें या विषयाच्या अभ्यासकाल्य त्यांत 
कांहीं तरी कमी आहे असं वाटतें. 

लोकशाहीच्या मूलभूत तात्त्विक सिद्धान्तांचें विवे- 
चनहि अपुरे वाटते. लोकशाहीची तात्त्विक बैठक 
व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर आधारलेली आहे. व्यक्तीची 
प्रतिष्ठा, व्यक्तीचा विकास हींच अंतिम मल्य आहेत. 
व्यक्ति ही बुद्धीवादी असल्यामुळें वादविवाद, मतपरि- 
वर्तन, तडजोड इत्यादि मार्गीनींच समाजाचे प्रश्न सोड- 
विणे दाक्य व इष्ट आहे असा लोकशाहीचा विश्वास 
आहे. हुकूम्याही विचारप्रणाली असा आग्रह धरते 
कौं, व्यक्तीला स्वहित कळत नाही, वुद्धीपेक्षां उपजत 
प्रवृत्तीच महत्त्वाच्या आहेत, वादविवाद, विधिमंडळें, 
तडजोड या सवे गोष्टी कुच कामी आहेत, व सद विवाद्य 
प्रश्नांचा निर्णय तरवारीच्या साहाय्यानेंच लाविला पाहिजे. 
म्हणजे व्यक्तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन ब सामाजिक 
जीवनाची नेतिक मूल्ये यांविषयी लोकशाही ब हुकूम- 
शाही यांमध्ये मूलभूत स्वरूपाची मतमिन्नता आहे, 

लोकशाहीच्या यडस्वितेस आवश्‍यक असणाऱ्या 
मूलभूत गोष्टींचीहि चर्चा अपुरी वाटते. जनतेची जाग- 
रूकता, परमतसहिष्णुता इत्यादि गोटी आवश्‍यक आहे- 
तच, परंतु या सर्वापेक्षांहि जी महत्त्वाची गोष्ट आव्यक 
आहे ती म्हणजे मूलभूत स्वरूपाच्या राजकीय, 
आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांसंत्रंधी जनतेमध्ये तात्विक 
स्वरूपाचे कां होईना मतेक्‍्य पाहिजे. तरच व्यव- 
हाराच्या पातळीवर देवाणघेवाण होऊन तडजोड 
शक्‍य होईल. ज्याला (0001110017 ० ठए]- 
881100. किंवा ' सांस्कृतिक एकता? म्हणतात 
ती जनतेमध्ये पाहिजे. लोकशाही मतभिन्नतेचें स्वागत 
करत. परंतु ती मतभिन्नता मूलभूत स्वरूपाची 
असतां उपयोगी नाहीं. जेथ मूलभूत प्रश्नावर तात्विक 
मतेक्‍्य आहे तेथेंच तडजोड, देवाणवेवाण होऊं शकेल, 
सहिष्णुताहि फारशी ताणली जाणार नाहीं. एकाच 


अनुक्रमणिका 


१2 "५ ४५ ** 


ध्येयाकडे, एकाच दिदोनें जावयाचें यावर सर्व पक्षांचे 
मंतेक्य असेल तर किती वेगानें वाट्चाळ करावयाची 
या प्रश्नाचा निर्णय, तडजोड, वादविवाद इत्यादि 
मार्गानी होऊं शकेल. परेतु लोकशाही कीं हुकूमशाही , 
भांडवलशाही कीं साम्यवाद यांसारख्यां मूलभूत प्रभ्ना- 
संत्रंधींच मतभेद असतील तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेची 
यंत्रणा सुरळीतपर्णे चाळूं राकणार नाहीं. पहिल्या महा- 
युद्धानंतर अनेक युरोपीय राष्ट्रांत लोकशाहीं घटना 
गडगडल्या याचें कारण तेथीळ पक्षोपपक्षांत मूलभूत 
प्रश्षावर सवेसाधारण स्वरूपाचेंदेख्रीळ मतैक्य नव्हते. 
त्यामुळे विधिमंडळामध्यें पुष्कळदां शाद्विक युक्तिवादां- 
ऐवजीं शारीरिक दंडेलीचेहि प्रकार होत. 

लोकशाहीचे भवितव्य शैक्षणिक प्रगतीप्रमाणेंच 
आर्थिक स्थेये ब जागतिक शांतता यांवर प्रामुख्यानें 
अवलंबून आहे. १९२९ च्या जागतिक मंदीमुळे 
हिटलरचा उदय झाला या म्हणण्यांत पुष्कळसे तथ्य 
आहे. त्या मंदीची पुनरावृत्ति झाली तर लोकशाही 
राज्यव्यवस्था टिकवून धरणें कठीण होईल, अस्थिर व 
असुरक्षित आर्थिक जीवनांत स्थेर्य निर्माण करण्या- 
करितां शासनसंस्थेस आपलें कार्यक्षेत्र वाढवाबें लागेल. 
त्यामुळें शासनसंस्थेच्या अधिकाराची व्याप्ति वाढेल 
व त्या प्रमाणांत व्यक्तिस्वातंतरयाचा संकोच होऊन 
सर्वकष राज्य निर्माण होण्याचा धोका वाढेल. महा- 
युद्धामुळेंहि लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यांत येईल. 
कारण महा युद्धामध्ये पहिला बळी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा 
पडतो. अनेक प्रकारचीं नियंत्रणे येतात. जीवनाला 
साचेबंद्पणा येऊं लागतो. . 

प्रो. डायसींच्या मंत राज्यघटनेत मूळभूत अधिकार 
समाविष्ट करणें आवडयक कां आहे यार्चेहि विवेचन 
सस्ठृत पुस्तकांत असते तर चांगलें झाळें असते. मूलभूत 
आधकार घटनेत समाविष्ट केल्यामुळें ते प्रतिदत्त 
आहेत, स्वयंभू नाहींत असा समज निर्माण होण्याची 
शक्‍यता असते. मूल कार जर्‌ नि 
म्हणून ते घान हुल डे 44 

-_ १ करण्याची जरूरी नाहीं, 


समजण्यास त्यांनीं दिलेल्या कारणार 
वाटतो. रढल्या कारणांचा उल्लेख आवरय़क 


प्रस ] न 
उत पुस्तकांतील कांहीं विधाने मात्र बरोबर 


०: छा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामदी 


वाटत नाहींत. उदाहरणार्थ, “ साम्यवादी समाजांत 
सत्ता एकाच पक्षाच्या हाती. असली तरी प्रत्येक 
नागरिक हा सर्व राजकीय प्रश्नांबाबत स्वतःची मर्ते 
बनवूं शकतो व प्रकट करूं दाकतो. ” साम्यवादामुळें 
जीवनातले वैचित्र्य नष्ट होऊन तें साचेबंद होतें या 
लेखकाच्या विचाराशी वरील विधान विसंगत तर 
वाटतेंच. परंतु तें बरोबरहि नाहीं. साम्यवादी समाजांत 
वैचारिक क्षेत्रांत देखील साचेबंदपणा कसा येतो हें 
शियामर्ध्ये घडलेल्या अलीकडील कांहीं घटनांवरून 
समजण्यासारखे आहे. त्याचप्रमाणें “ विचारप्रणाळीचा 
आधार वुद्धि व श्रद्धा असा दुहेरी असतो ” हें 
विधानहि अतिव्यास्रीच्या दोषास पात्र आहे. कांहीं 
विचारप्रणालींचा आधार दुहेरी असू शकेल. परंतु 
सर्वे विचारप्रणाठींच्या बाबतींत असें विधान करणें 
योग्य होणार नाहीं. फॅसिस्ट विचारसरणी तर वुद्धि- 
वादाचा उघडउघड अधिक्षेप करते. श्रद्धा हाच त्या 
विचारसरणीचा मुख्य आधार आहे. १९२९ मध्यें 
“ व्यापार किमान मर्यादेपर्यंत घटला ” असें एक विधान 
पुस्तकांत आहे. यामध्यें "किमान मर्यादा? हा शब्दप्रयोग 
बरोबर नाहीं. व्यापार घटण्याची किमान मर्यादा ठरलेली 
नाहीं. अर्थात्‌ व्यापार पूर्णपणे वंद पडणे ही किमान 
मर्यादा आहे. परंतु ती मर्यादा कांहीं त्या वेळीं गांठळी 
गेली नव्हती. तसेंच “समाजातील धनिक-वर्गास बंध- 
नाचा अभाव हूंच स्वातंत्र्य वाटते” हें विधानहि पूर्णत 
वरोबर नाहीं. धनिकवर्गास मालमत्तेवरचें नियंत्रण 
नको असत. मालमत्तस सरक्षण देणारी बंधन त्याना 
हवीं असतात. 

एकदोन ठिकाणीं कालक्रमाचीहि अनवधानानें उलटा- 
पालट झाली आहे. उदाहरणार्थ “ ह्बट स्पेन्सरने 
प्राणी आणि समाज यांची तुलना करून व्यक्ति- 
स्वातंत्र्याचा एकांतिक पुरस्कार केळा आहे. त्याच्याच 
युक्तिवादाचा अवलंब करून जमन तत्वज्ञ हेगेलप्रभतींनीं 
राज्याचे सर्वाधिकारित्व प्रतिपादन केलें आहे, ” हें 
विधान पहा. हेगेलच्या मृत्यूच्या वेळीं स्पेन्सर फक्त 
११ वर्षांचा होता. तेव्हां हेगेळनें स्पेन्सरच्या युक्ति 
वादाचा आश्रय केला हें म्हणणे योग्य नाहीं. त्याच- 
प्रमाणे अँडॅम स्मिथूच्या अनिर्बंध स्पर्धेच्या व आर्थिक 
स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांस फिजिओक्रेंटसूनीं पुष्टि दिली हे 
म्हणणेंहि योग्य नाहीं. कारण फिजिओक्रॅटसूच्या केने 


ष९ 


अनुक्रमणिका 


या प्रमुख विचारवंताच्या मृत्यूनंतर दोन वर्षानी 
अडम स्मिथूचा “ ७८९७1) ० ॥७॥०॥58? हा 
अंथ प्रसिद्ध झाला. अँंडेम स्मिथ्पू्वीच फिजिओ. 
क्रॉटेक विचारवंतांनी आर्थेक नियंत्रणावर हला 
चढविला व आर्थिक स्वातंत्र्याच्या कल्पनेचा पुरस्कार 
केला. अँडेम स्मिथने त्या कल्पनेस तात्विक सिद्धान्ताचें 
अघिष्ठान दिलें 

कांहीं ठिकाणीं शाब्दप्रयोग खटकल्यासारखे व 
चमत्कारिक वाटतात. सत्तेच्या अमानुष हव्यासामुळें ? 
यामध्ये अमानुष ऐवजीं अमर्याद हा शाब्द योग्य 
होईल, “ मानसिक निष्फलता ? असा वाकप्रचार नाहीं 
मानसिक वेफल्य किंवा विफलता हाच शब्दप्रयोग 
बरोवर आहे. चोवार्पकपेक्षां चवुर्वार्षिक असा शाब्द- 
योग पाहिजे. “ राष्ट्रसंघाच्या असफलतेचीं कारणे ? 
यापेक्षां | अवशस्वितेचीं कारणें ? हा शब्दप्रयोग योग्य 
होईल, चारदोन ठिकाणीं मुद्रणदोषहि राहून गेले 
आहेत. उदाहरणाथ, भागोलिक एकता, उत्पानवाढ 
कायंश्रत्र, एकोणिकाव्या, वक्‍्तृत्वसंपन्न, वगरे हॉब्जूला 
राज्यसत्ताच मनापासून हवी होती ? या वाक्यांत 
“ राजसत्ताच ? असे पाहिजे, 

प्राध्यापकांना परिभाषेविषयीं अभिनिवेश नाहीं 
हें त्यांनींच प्रस्तावनेत सांगून टाकल्यामुळे त्याविषयी 
कांहीं लिहिण्यासारखे नाहीं. परंछु प्रसंविदा या अवघड 
शब्दाऐवजीं करार हा राब्दच बरा वाटतो. ' ए॥]20(0- 
781 00112४8 ' याला “ मतदारसमूह? हा प्रतिशन्द 
निवडणूकसमूह? या दाब्दापेक्षां बरा वाटतो. “ प्रसंविदा 
हा एक करार आहे? हं वाक्यहि चमत्कारिक वार्ते 
सामाजिक इंहा, राष्टरक, विधिमय इत्यादि शब्द भाषेंत 
चपखल बसण्यासारखे आहेत. 

वरीलसारखे कांहीं किरकोळ दोष वगळल्यास पुस्तक 
फारच चांगलें आहे. पुस्तकाची भाषा प्रवाही, अर्थ- 
वाहक व सुबोध आहे. तात्त्विक विषयांची रूक्षता व 
क्रि्ता टाळून सुलभ विवेचन करणें ही एक कला 
आहे. ती प्रा. सिरसीकरांना चांगलीच अवगत आहे, 
पुस्तकाची छपाईहि सुंदर व स्वच्छ आहे. ६०० पाना- 
च्या या ग्रंथाने शास्त्रीय व विवेचक स्वरूपाच्या मराठी 
साहित्यांत फार मोलाची भर पडली आहे. 


-ण” न. क. कुलकर्णी 


“>>> 


०: शा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


०८% अमृतमहोत्सवी, (> 
स. वष 8 >८ 
"चट फ्र् 


ह्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


आंतरराष्ट्रीय राजकारण 
सारसकळलन 


सोविएट -प० जर्मनी करार 

सप्टेंबर महिन्यांत पश्चिम जर्मनीचे चॅन्सेळर अंडे- 
नोव्हर यांच्या नेतृत्वाखाळीं एक सरारी शिष्टमंडळ 
मॉस्को येथे गेळे. सोविएट सरकारशी त्यांचीं 
बोलणीं होऊन उभयराष्ट्रांत एकमेकांकडे वकिलाती 
सुरूं करण्याचा आणि व्यापारी व सांस्कृतिक देवाण- 
घेवाण सुरूं करण्याचा करार झाला. या प्रसंगीं दोन्ही 
राष्ट्रांतील प्रतिनिधींची चर्चा, करार, त्यानंतरच्या घटना 
आणि करारासंबंधींच्या महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया यासंत्रेधीं 
महत्वाची माहिती खालीलप्रमाणे देतां येईल 

ता. ९ सप्टेंबर १९५५ रोजीं सुरूं झालेल्या चर्चे- 
तीळ मा. बुल्गेनिन यांच्या प्रास्ताविक भाष्रणांतील 
कांहीं महत्त्वाचा भाग.असा : 

“ आज सुरूं होत असलेलीं बोलणी होण्यापूर्वी 
सोविएट सरकार आणि प* जर्मनीचे संयुक्त प्रजा- 
सत्ताक सरकार यांनीं एकमेकांना खलिते धाडले होते. 
आणि आपल्या या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये वकिलातीचे, 
व्यापारी व सांस्कृतिक संबंध सुरूं करण्यांत यावेत या- 
संतरंथीं चर्चा व्हावी असे सोविएट सरकारनें प० 
जमनी सरकारला सुचविले होतं हें आपणांस माहीत 
आहेच. दोन्ही राष्ट्रांत अशा प्रकारचे सर्वसाधारण संबंध 
प्रस्थापित होणे हे उभयतांच्या हिताच्या दृष्टीने इष्ट आहे, 
हें सोविएट सरकारचें या बावतचें ग्रहीत कृत्य आहे. 

“ जमंनीचे एकीकरण पुनः प्रस्थापित करण्याच्या 
दृष्टीनं या ठिकाणीं विचारविनिमय करण्याची तयारी 
सोविएट सरकारनें व्यक्त केली असल्याचेंहि आपणांस 
माहीत आहे. तथापि, त्याबरोबरच प० जर्मनीने 
लष्करी गटांत सामील होण्याचा आणि आपलें 
लष्करी संघटन उभारण्याचा पॅरिस कराराला 
मान्यता देऊन निर्णय घेतला असल्यामुळें या बाबतींत 
एक मोठीच अडचण निर्माण झालो आहे. 
याशिवाय, आणखी एक मुद्दा ध्यानांत घेतळा पाहिजे: 
जमनीचे एकीकरण हा प्रामुख्याने जमन जनतेचाच 
प्रश्न आहे हें सोबिएट सरकारनें नेहमींच मान्य केळे 
आहे. त्यासाठीं प० जर्मनी आणि पूर्व जमैनीमध्ये 
प्रत्यक्ष प्रस्थापित झालेली परिस्थिति ध्यानांत घेतली 
पाहिजे, आणि त्यावरोबरच यूरोपांतील ज्ञांतता व सु 


अनुक्रमणिका 


रक्षितता कायम राखण्याच्या हेतूनें झालेले आंतरराष्ट्रीय 
करारहि या बाबतींत विचारांत घेतळे पाहिजेत. शांतता- 
प्रिय आणि लोकशाही राज्य म्हणून जमंनीचे एकी- 
करण होण्याला सोविएट सरकारचा नेहमीच पाठिंबा 
होता व राहीलहि. ? 

१० सप्टेंबर १९५५ रोजींच्या क्रश्चेन्हच्या भाषणां- 
तीळ महत्त्वाचा भाग असा आहे: 

“ प० जमंनीचे चेन्सेटर अंडेनोंव्हर आणि पर- 
राष्ट्रमंत्री त्रेटानो यांनीं केलेल्या विधानासंत्रंधीं मळा 
कांहीं सांगाबवाचें आहे. जर्मनींत शिरल्यानंतर सोवि- 
एट सेन्याने कूरपणाचें वतन केळे असं त्यांचे म्हणणें 
आहे. आम्हांला हें विघान सर्वखीं अमान्य आहे. 
आक्रमकांना आपल्या प्रदेशांतून सोविएट सेन्याने 
बाहेर घालविळें आणि ते शास्त्रत्याग करीनात म्हणून 
त्यांचा पाठलाग केला. असा पाठलाग केला नसता तर 
त्यांनीं पुनः स्थिरस्थावर होऊन चढाई केली असती ... 
हे क्रोय म्हणतां येईळ काय ? जर्मनीवर कोणी चढाई 
केली आणि जमन सेना देशाचें संरक्षण करीत करीत 
रावूवर आक्रमण करून गेली तर त्याला कर्य म्हटलें 
जाइल काय ! हें जनतेचें एक पवित्र कर्तव्यच म्हटलें 
पाहिजे. म्हणूनच वरील विधान सोविएट सेनेचा 
अपमान करणारे आले आहे असे मी म्हणतों. 

“ चॅन्सेळर आणि परराष्ट्रमंत्री यांनीं आपल्या 
भाषणांत अनक कुटुंबांना आपलीं माणसं कोठें आहेत 
यासंबंधीं कांहींच माहिती नसल्याचा उल्लेख केला. 
या कुटुंबीयांच्या -पिता, पुत्र. माता, पत्नी इत्यादिकां- 
च्या भावना आम्हाला समजू दकतात. तथापि त्यांना 
खरा गुन्हेगार दाखविण्याचे वैय आपण वाळगलें 
पाहिजे. अनेक कुटुंबांतील माणसें नष्ट झालीं हा दोष 
कुणाचा १ या सवे आपत्ती हिटठर आणि लाची 
टोळी यांच्यामुळेच उद्भवल्या आहेत! ” 

१० सप्टेंबर १९५७५ च्या मोलोरोंब्ह यांच्या 
भाषणांतून पुढील भाग घेतला आहे : 

“ जमन जनता आणि हिटलर व नाझीवाद ही 
एकच नव्हत असें प० जमेनीचे 'वॅन्सेळर म्हणतात. 
आम्हात् हें पूरण मान्य आहे. १९४२ सालीं जे. व्ही. 
स्टालिन यांनीं उच्चारटेळे दाब्द आमच्या पूण स्मरणांत 


६० 


०: शा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


च :< ब्र 
वर्ष टे > 
चणरत्र 


आयू 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट प्र 


र 


सारसंकलन 


आहेत. स्टालिन म्हणाले कीं असे हिटूळर अनेक 
येतील घ जातील; पण जमन जनता व जर्मन राज्य हीं 
कायम रहाणार आहेत. सर्व सोविएट जमतेच्या 
मनांत खोलवर रुजळेळे विचार या दाब्दांत व्यक्त 
झालेळे आहेत. 

तथापि हिटलरच्या सेन्यानें सोविएट युनियन- 
वर हला केला नसता तर जर्मन जनतेलाहि हाल सहन 
करावे लागळे नसते हें खरें नाहीं काय £ हिटलर व 
नाझीवाद यापासून सुक्त होण्याचें सामर्थ्यं जमन 
जनता दाखवू शकली नाहीं हें सिद्ध झालेलें नाहीं 
काय? दुसरे महायुद्ध सुरूं होण्यापूर्वीच हिटलर 
च नाझीवाद यांना जमन जनता नेखनावूत करूं 
ठाकली असती तर सोविएट जनतेला इतर 
: कोणाहिपेक्षां अधिक आनंद झालां असता. परंतु 
जर्मन जनता त्यावेळीं हें करूं शकली नाहीं. 
_ जर्मन रिष्टमंडळाच्या नेत्यांनी युद्धकेदी आणि 
जर्मनीचे एकीकरण असे दोन प्रश्न उपस्थित केळे आहेत. 
युद्धकेद्यांचा प्रश्न म्हणजे युद्धकाळांत अत्यंत हीन स्वरू- 
पाचे गुन्हे केल्याबद्दल सोविएट कोटांनीं गुन्हेगार म्हणून 
दिक्षा सुनावलेल्या विशिष्ट केंद्यांच्या गटाचा प्रश्न होय. 
आपल्या कालच्या भाषणांत ' युद्धकेदी ' हा शद्दप्रयोग 
वापरला नव्हता असें चन्सेळरनीं आज विधान केलें 
आहे, हें खरें आहे. ' युद्ध गुन्हेगार ? हाहि शाब्द- 
प्रयोग त्यांत नव्हता हेहि खरें आहे. तर मम आपण 
कोणासंबंधीं बोलत आहोंत १ जमन शिष्टमंडळाने उप- 
स्थित केलेल्या प्रभांत कोण अभिप्रेत आहित ? 
अत्यंत क्रर स्वरूपाचे, सोविएट जनतेविरुद्ध शांतता 
व मानवता यांना काळिमा फासणारे गुन्हे केलेले काहीं 
हजार कैदी आमच्याकडे आहेत. आणि सोविएट 
सरकारपुढें टाकण्यांत येणाऱ्या या प्रश्नांत तेच अभिप्रेत 
आहेत 11 

ता. १३ सप्टेंबर १९५५ रोजीं उभयराष्ट्रांनीं परस्परा- 
कडे वकिलाती उघडण्याचा निर्णय घेतला असल्याचें व 
तो निर्णय उभय राष्ट्रांतील कायदेमंडळापुढें मान्यतेसाठी 
ठेवण्यांत येणार असल्याचें संयुक्त निवेदन काढण्यांत 
आले. 

मा. छुल्गानिन यांच्या १५ सप्टेंबर १९५७ या 
निवेदनांतून पुढील भाग घेतला आहे : 

“ गेल्या महायुद्धांत हिटूळरच्या सैन्याने तात्पुरत्या 


६१ 


अनुक्रमणिका 


जिंकलेल्या सोव्हिएट प्रदेशांतून लक्षावधी . सामान्य 


सोव्हिएट नागरिकांना वळजवरीने जर्मनींत नेण्यांत 


आलें. जवरदस्तीनें भरती केलेल्या कामगारांच्या 
कॅप्समध्ये त्यांतील हजारों सोव्हिएट स्त्रीपुरुष मरण 
पावले, हिटलरच्या सेन्याचा पराभव झाल्यानंतर 
जमेनींत जिवंत असलेल्या सोन्हिएट नागरिकांपैकीं 
बहुसंख्य नागरिक परत आलि, तथापि अनेकांना, 
विद्षेषतः पश्चिम जमनींत, मागें डांवून ठेवण्यांत आलें. 

'। आमच्या माहितीप्रमाणे अद्या प्रकारचे निदान 
एक लक्ष तरी नागरिक अजून संपूण निराधार 
अवस्थेंत पश्चिम जर्मनींत आहेत. घरदार वा स्वदेश 
यांपासून दूर असलेल्या या दुदेंवी स्त्रीपुरुषांपेकी 
बहुसंख्य लोकांना कायमचा कामधंदा नाहीं, चरितार्था- 
चे साधन नाहीं; त्यांना दारिद्य ब अन्य हाल- 
अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. ते परकीयांच्या 
ताब्यांत असल्यामुळें त्यांना कोणतेहि हक्क नाहींत; 
उलट, सर्वस्वी परावलंत्री अवस्थेंत त्यांना जगावें लागत 
आहे. असंतुष्ट असलेल्या कित्येक सोव्हिएट निर्भासि- 
तांना प० जर्मनींत तुरुंगांत डांबून ठेवलें असल्याचें 
वृत्तहे आमच्या कानीं आलें आहे. 

“ या निर्वासितांच्या बाबतींत प० जर्मनींत निर्माण 
झालेली परिस्थिति अत्यंत चमत्कारिक स्वरूपाची आहे. 
मानवता आणि व्यक्तिस्वातंत्रय यांना ती सवेस्थीं 
विरोधी आहे. विशिष्ट परिस्थितींत आपल्या मातृभूमी- 
शीं विरोधी स्वरूपाचे वर्तन करणाऱ्या नागरिकांचे 
देखीळ रक्षण करणें सोव्हिएट सरकाराला आपले 
पवित्र कतेव्य वाटत.” 

डेली हेरल्डचे डिप्टोमॅटिक वार्ताहर डब्ल्यू, 
एन. युवेर यांच्या लेखांतून पुढील भाग घेतला आहे: 

* बड्या चोघांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची जिनेव्हा येथील 
ब्रेठक सरू होण्यास एक महिन्याचा अवघि शिलछक 
राहिला आहे; आणि सोविएट युनियनचे जर्मन एकी- 
करणासंत्रंधीचं धोरण अधिक स्पष्ट व निश्चित स्वरूप 
घेऊं लागळें आहे. कोमिन्फॉर्मच्या पत्रिकेंत म्हटल्या- 
प्रमाण : जर्मन एकीकरणाचा प्रभ्न जमन जनतेनेच 
सोडविला पाहिजे हें त्या धोरणाचें सूत्र होय. 

५ वरवर पहातां या विधानांत समजूतदारपणाची 
दृष्टि आढळते. परंतु त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सर्व 
जर्मनींत खुल्या निवडणुका होऊन त्या आधारावर 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


उ रश ब्र 

टर, वर्ष हळ आ 
च्य 9 

शतफ्रि 


आयू 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट प्र 


र 


नवभारत 


एकीकरण घडून यावें या कल्पनेऐवजीं पश्चिम व पूर्व 
जर्मनींतीळ प्रस्थापित राज्यें एकत्र येऊन जर्मनी एक 
व्हावा अशी ही कल्पना आहे. हिच्या मुळाशीं असले- 
ली मागणी नवीन आहे. जर्मन एकीकरणाच्या प्रश्नाचा 
परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेंत विचार होत असलांना 
पश्चिम व पूव जर्मन अशा दोन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींना 
त्यांत भाग घेण्यास बोलवावे, अशी ही मागणी आहे. 
म्हणज पूव जर्मन सरकारला प. जर्मनी आणि पाश्राच्य 
राष्ट्रे यांनीं मान्यता द्यावी असा तिचा अथे आहे. 
अशी मान्यता देणें असमर्थनीय आहे. म्हणून पाश्वाच्य 
राष्ट्रांनीं न्यूमोकमधील नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या 
वेठकीनंतर ही मागणी पुनः नाकारली आहे. ” 

पूर्वे जमन सेन्य अस्तित्वांत आणण्यासाठी तेथील 
पालमेटमध्ये नुकत्याच ( 'वर्चेवांचून ) पास झालेल्या 
कायद्याचा उल्लेख करून युवेर पुढें लिहितो : 

“ हृ कायदेशीरपणे अस्तित्वांत येत असलेलें सेन्य 
वस्तुतः “ जनता-पोलिस ? या स्वरूपांत गेलीं सात 
वर्णे अस्तित्वांत आहे. सेन्याच्या या छद्मी स्वरूपा- 
मुळें या बाबतींत आजवर कोणाचीहि दिशाभूळ झालेली 
नाहीं. हें सेन्यबल सांप्रत एक टक्षाइतकें आहे. एकूण 
सात. डिव्हिजन्सपेकीं तीन डिव्हिजन्स यांत्रिक शास्त्र- 
सामग्रींनीं सुसज्ज आहेत. मध्यम व मोठ्या मिळून 
२१००० तोफा, १५०० टॅक्स व लष्करी गाड्या 
आणि छोटीं वेमानिक व नोकादलें त्याजपाशीं आहेत. 
या सेन्यांतील बरेच लहानमोठे अधिकारी पूर्वीच्या 
* हिट्ळरी ? सेन्यांतील अधिकारी होत. उदाहरणार्थ, 
दक्षिण फोजेचा प्रमुख मेजर जनरल हर्मन रचू हा 
आहे पूर्वी हिटलरच्या सातव्या पलटणीचा प्रमस्व 
असलेला ले. ज. व्हिन्सेंज म्यूलर हा मुख्य लष्कराचा 
प्रमुख आहे. न 

“ आतां कायदेशीर स्वरूप देण्यांत आलेल्या 
पूर्व जर्मनींतील लष्कराची ही परिस्थिति आहे. पश्चिम 
जर्मनीचे काय £ पश्चिम जर्मनींत जणुं कांहीं लष्करी 
संघटना उभारलीच गेळी आहे आणि म्हणून पूर्व- 
जर्मनींत नाईलाजाने हें करावें लागत आहे, आधा 
कम्युनिस्ट प्रचार आहे. पण तो वस्तुस्थितीशी पूणतया 
विसंगत आहे. 

“ प० जर्मनींत सेन्य मुळीं अस्तित्वांतच नाहीं. 
कोणत्याहि प्रकारचें परिणामकारक लष्कर तेथें नाहीं. 


कांहीं हजारांच्या संख्येने राज्याचे व सरहद्दीवरील, 
"पोलिस? तेथें आहेत. आणि बंदुकी व साध्या मशिन- 
गन्स ही एवढीच त्यांच्याजवळची सामस्री होय. त्यांना 
लष्करी शिक्षण देण्यांत आलेळें नाहीं. तोफा, रणगाडे, 
लष्करी गाड्या इत्यादि त्यांच्याजवळ कांहींहि नाहीं. 
ते ' पोलिस ? होत, सैन्य नव्हे. 

“ नाटोच्या संरक्षणदलाचा भाग म्हणून प० 
जर्मनींत सेन्य उभारण्याचा निणय घेण्यांत आला 
आहे हें खरें आहे, तथापि अजून तो केवळ कागदों- 
पत्रींच आहे. पश्चिम जर्मनींत एकहि सेनिक अजून 
गणवेशांत नाहीं. भरतीचे कामच मुळीं १ जानेवारी- 
पासून सुरु व्हावयाचें आहे. आणि भरतीनंतर आर॑- 
भींच्या रिक्रूटांना लष्करी शिक्षण द्यावें हागेल, त्यानंतर 
ते मुख्य सैन्याची उभारणी व तयारी करूं शकतील. 
पश्चिम जर्मनींतील नाटोच्या लष्कराचा १२ डिव्हि- 
जन्सचा संकल्पित भाग प्रत्यक्ष अस्तित्वांत येण्यास 
१९५८ सालच्या अखेरपर्यंत किमान कालावधि 
लागेळ, अशा प्रकारें लष्करीकरणाचें कार्य पूर्व जर्मनींत 
निदान सात वर्षे तरी आधीं सुरूं झाल्याचें दिसते. 

“जिनेव्हा येथे मोलोटेव्हकडून निश्चितपणे अपेक्षित 
असलेल्या जमन एकीकरण-योजनेचा विचार करतांना 
वरील अत्यंत महत्त्वाचा घटक दृष्टीआड होतां कामा 
नये. सोविएट व पूर्वजमंन वृत्तपत्रावरून आणि कम्युर 
निस्ट नेत्यांच्या भाषणावरून ही योजना पुढीलप्रमाणे 
असावी असें म्हणतां येईल : दोन्ही जर्मन सरकारांनी 
एकत्र येण्याच्या हेतूने बोळणीं करावीत. या बोलण्यां- 
चा परिणाम म्हणून संयुक्त जर्मन सरकार अस्तित्वांत 
यावें. कम्युनिस्टांना या सरकारमध्ये प. जर्मनीच्या 
बरोबरीने सत्ता व अधिकारस्थानें मिळावींत. सवे 
दोस्त राष्ट्रांचे सेन्य जमनींतून काढून घेण्यांत यावें. या 
योगाने एक लक्ष कम्युनिस्ट सेन्याव्यतिरिक्त त्या 
देशांत सेन्यच शिछक रहाणार नाहीं. 

न ह कम्युनिस्ट सेन्य देखील तत्त्वतः कमी केळं 
जाइल यांत डांका नाहीं. मोलोटेव्हने तशी सूचनाहि 
केली आहे. तथापि या बाबतींत निश्चित हमी दिली 
जाणार नाहीं. लष्करी शिक्षण घेतडेली माणसें आणि 
अधिकारी तत्त्वतः नसले तरी प्रत्यक्षांत रिछुक रहाणार” 
स्व. कांहीं थोड्या दिवसांच्या अवधींतच यांतून 
कम्युनिस्ट लष्करी संघटना उभारली जाणे शक्य आहे* 


६्‌र 


अनुक्रमणिका 


० छा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सारसंकलन 


आणि तिच्यावर सरकारचे नियंत्रण असणार नाहीं. 
अशा प्रकारच्या 'स्वयेसेवक' संघटनांनीं वायमारची लोक- 
शाही जवळजवळ संपुष्टांत आणल्याचें आणि हिटूलस्चा 
मार्ग सुकर केल्याचे सर्वाच्या स्मरणांत आहेच. ” 

मॉस्को करारासंवंधीं * संडे टाइस्स्‌ ? १८ सप्टेंबर 
१९५५ च्या अंकांत लिहितो: 

“ वकिलाती उघडण्याच्या डॉ. अँडेनॉव्हर यांचा 
मार्शल वुल्गानिनवरोबर झालेला करार हें एका 


अर्थी पूव-पश्चिमसंबंध सुधारण्याच्या मार्गातील 
एक स्वाभाविक व उपयुक्त स्वरूपाचे पाऊल 
होय. जुलेंतील  जिनेव्हापरिषदेसुळें निर्माण 


झालेल्या चांगल्या वातावरणाचे तें एक पहिलें फळ 
होय. पश्चिम जमेनीचे साबेभोमत्व व संभाव्य सामर्थ्य 
यांकडे इतःपर दुलक्ष करतां येणार नाहीं किंबा त्याचा 
अवमानहि करतां येणार नाहीं हें या मान्यतेच्या 
योगाने सोविएट युनियनने स्पष्ट केळे आहे. 

““ तथापि दुसऱया दृष्टीनें सुमारें ९००० जर्मन 
'केद्यांच्या भवितव्याचा रशियाने राजकीय वाटाघाटींत 
एक हुकमी मुद्दा म्हणून उपयोग केला आहे. भृतद्या 
व राजकारण या दोन्ही दृष्टींनी प० जर्मनीच्या चेन्से- 
लरला ही संधी दवडर्णे अशक्य झालें, यामुळें पाश्चाच्य 
राष्ट्रांच्या मानानें रशियाला अधिक मोक्‍याचें स्थान 
मिळवतां आलें. वड्या राष्ट्रांमध्ये दोन्ही जर्मनींशीं 
संत्रंध असलेलें रशिया हें एकच राष्ट्र होय. आणि या 
स्थानावरून प० जर्मनीचे पूर्वे जर्मनीशीं वरोबरीच्या 
नात्यानें बोलणी करण्यासाठीं मन वळविण्याचा 
प्रयत्न करणें रशियाला शाक्य होईल. युद्धोत्तर 
काळांतील पोलंडमधीळ लुब्लिन समिति हा या बाबर- 
तींत महत्त्वाचा दाखला म्हणून ध्यानांत घेतला 
पाहिजे. 


“ जर्मनीला अनिश्चित काळपर्यंत विभागलेल्या 
अवस्थेंत ठेवणें अशक्य आहे याची रशिया आणि 
'पाश्चाच्य राष्ट्र या दोहोंनाहि जाणीव आहे. खुल्या 
मार्गाने एकीकरण घडवून आणावयाचे म्हटल्यास 
रशियाचे एक अंकित राष्ट्र लोकशाहीकडे झुकेळ अशी 
पाश्चात्य राष्ट्रांना आझ्या आणि रशियाला भीति वाटते. 
म्हणून रराया पूवलमनींतील कम्युनिस्ट राजवटीला 
समान दर्जा मिळविण्याच्या मागणीचा सातत्याने 
पाठपुरावा करीत आहे, त्याचबरोबर १९५४ च्या बर्लिन 


परिषदेपासून खुल्या सावंत्रिक निवडणुकींच्या आधारें 
एकीकरण घडवून आणण्याला सतत विरोध 
करीत आहे. हा लोकशाही मार्ग टाळतां यावा किंवा 
पुढें ढकलला जावा यासाठींच नाटो आणि वॉर्सा 
करारांऐवजीं नव्या युरोपीय सुरक्षिततेच्या कराराची 
मागणी करण्यांत येत आहे.-? 

पोरकला तळ परत करण्याचा निर्णय 

पोरकला नाविक तळ फिनलंड्ळा परत करण्याच्या 
घोषणेचा उठेल करून, डेली टेलीग्राफ, १९ सप्टेंबर, 
१९५५ या वृत्तपत्राने लिहिलें आहे : 

“ अणुयुगांतीळ युद्धगरजांची जाणीव रशियाला 
हळुहळु होत असल्याचा नवा पुरावा अलीकडे दर 
महिन्याला मिळूं लागला आहे. ” 

* फिनळेंडच्या भूमीवरील हा तळ कायम ठेवून 
लेनिनूम़ांडच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनें होणाऱ्या लष्करी 
फायद्याच्या मानानें, तो परत केल्याने होणारा राजकीय 
व प्रचारात्मक फायदा कितीतरी अधिक आहे. गेल्या 
वषी चीनला पोर्ट आर्थर परत करण्याच्या, ओस्ट्रि- 
यांतून सेन्य काहून घेण्याच्या व सेन्यवळ पांचसहा 
लाखांनीं कमी करण्याच्या निणैयांनाहि हें विधान लागू 
होण्यासारखे आहे. 

“ फिनूलंडमधीळ अपेक्षित परिणाम व इतरत्र 
व्यापक प्रमाणांत होणाऱ्या प्रतिक्रिया या दोन्ही दृष्टींनी 
पोरकलाबाबतचा निर्णय हा एक चलाखीचा निर्णय 
वाटतो. स्कँडिनेवियांतील लोकमतावर परिणाम घडवून 
आणणें हा त्यांतील मुख्य हेतु असावा, नेवे व डेन्मार्क 
यांचा नाटोविष्रयीचा उत्साह कमी करणें आणि 
स्वीडनूला पाश्चात्य गटाबाहेर रहाणेंच योग्य होय 
अशी लाची खात्री पटविणे हा तो हेतु होय, 

“ स्कॅडिनेव्हियावाहेर अमेरिकेने युरोपांतीळ 
आपले लष्करी तळ हलविळे पाहिजेत या रशियाच्या 
मागणीला पुष्टि देण्याचाहि हेतु त्यांत आहे. 
रशिया आपले लष्करी तळ काढून घेत आहे असें 
पाहून भोळसट लोकांना अमेरिकेनेहि तसेंच करावे 
असें वाटणें स्वाभाविक आहे. तथापि आपल्या मह- 
तत्वाच्या हितसंबंधांना कसलाहि बाध न आणतां रशिया 
हें करूं दाकतो. अमेरिकेला मात्र जागतिक परिस्थितीं- 
तील सत्तेचा समतोलपणा व जागतिक शांतता धोक्यांत 
आणल्यावांचून तसें करणें अराक्य आहे. भौगोलिक 


६३ 


अनुक्रमणिका 


० ा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


न्« अमृतमहोत्सवी, (>% 
७**रक्ष. वर्ष , हर: ओक 

*र ८ पतर न 

रडा 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वस्तुस्थिति ध्यानांत घेतल्यास रशिया व अमेखि 
यांच्यांत या बाबतींत तुलना करूं पहाणे दुटप्पीपणाचें 
होय हें चटकन्‌ ध्यानांत येईल. ” 
अरव राष्ट्रांना रशियाची लष्करी मदत 
रशियाने जे इजिप्तला लष्करी आणि आर्थिक साहाय्य 
देऊ केले आहे आणि अन्य अर राष्ट्रांच्या बाबतींत 
देखील अशाच प्रकारची मोघम घोप्रणा केली आहे 
त्याबद्दल ' टाइम्स ' (लंडन) १२९२-१०-५५ या 
वृत्तपत्राने लिहिलें आहे 

या बातमीने पाश्चात्त्य राष्ट्रांना अलीकडच्या काळां- 
तील सवांत मोठा हादरा बसला आहे. पाश्चाच्य राष्र 
हींच आजवर मध्यपूवेकडील प्रदेद्यांत सवस्वीं मार्ग- 
दशन करीत. आतां. तांतडीनें परिस्थितीचा पुनः 
आढावा घेण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. 
रशिया आतां दाराशींच उभा आहे 

आजवर, एक तर पाश्चात्य राष्ट्रांशी सहकार्य किंवा 
कोणाचाहि पाठिंबा नसलेली दुबळी तटस्थता हे दोनच 
माग अरब राष्ट्रांपुढ होत. रशियाने आतां तिसरा मार्ग 
सुचविला आहे. कम्युनिस्ट अथवा पूर्वे व पश्चिम 
अज्ञा दोहोंच्याहि साहाय्यावर आधारलेली तटस्थता 
हा तो माग होय. 

“ या अत्यंत नाजूक परित्थिति असलेल्या भागांत 
बड्या राष्ट्राची चुरस सुरूं होणें अत्यंत धोक्याचे आहे. 
तथापि हा धोका दाखवितांच किंवा लष्करी स्वख्पाची 
चुरस तेथ निर्माण होऊं नये असे म्हणतांच मैत्रीचा 
आव आणून ' बदललेल्या परिस्थितींत वाटाघाटी 
करावयाची आमची तयारी आहे. ? असे रशिया 
निश्चितपणे म्हणूं ळागेळ, “ जिनेव्हाची दृष्टि मध्य- 
पूवकडहि कां स्वीकारू नये ? असें मोस्को रेडिओ 
विचारूं लागला आहे 

' रशियाच्या लगतचे शेजारी संभाव्य आक्रमणा- 
विरुद्ध संरक्षक संघटनेत सामील झाल्याचें त्याला दिसत 
आहे. बऱ्याच काळानंतर काळ ( ऑक्टोबर ११) 
इराणन तुकस्थान, इराक, पाकिस्तान यांच्या संरक्षक 
संघटनेत, आपलें आतापर्यंतचे अळंटळं करण्याचें 
बोरण सोडून, सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याची 
बातमी आळी आहे. 

“दुबळा आणि असुरक्षित प्रदेश शोधणारी रशिया- 
चा दष्ट या राष्ट्रांच्या रेषपलीकडे वळली असून, रशिया 


इजित व अन्य अरत्र राष्ट्रांत आपळें बजन प्रस्थापित 
करण्याचा प्रयत्न करू लागला आहे. पाश्लाच्य 
राष्ट्रांना या देद्यांच्या बाबतींत स्थिर स्वरूपांचे धोरण 
काळजीपूवक आंखणें भाग होतें. आणि यापासून 
पर्यायाने त्यांच्या व इतरांच्या हितसंबरधाला निर्माण 
होणाऱ्या धोक्य़ाकडे दुलंक्ष करीत आहे. ” 


नवचीनच्या वेतनपद्धतींत बदल 


सरकारी नोकरांना जीवनोपयोगी वस्तूंचा 
आवड्यक पुरवठा होऊं शकेळ अश्या वेतनपद्धतीऐवजीं 
पशाच्या रूपानें वेतन देण्याची पद्धति नवचीनने १५ 
सप्टेंबर रोजीं स्वीकारली. या बदलासंबंधीं १५ सप्टें- 
बरच्या . अंकांत पेकिंगचें पीपट्स डेली हें पत्र 
म्हणतं : 

“ या निर्णयामुळें जुळे १९५५ पासून सर्व सरकारी 
नोकरांना पेशाच्या रूपाने वेतन देण्यांत येईल. आणि 
यापुढें जीवनाच्या गरजा भागविण्यासाठी आवदयक 
खर्चे त्यांना या वेतनांतूनच पुरा करावा लागेल, जुन्या 
* पुरवठा -पद्धती ? प्रमाणे सवे आवदयक खर्च 
सरकार देत असे. 

“ जुन्या ' पारेटी युनिट ' ऐवजीं नव्या चलना- 
च्या र्पांतच हें वेतन दिलें जाइल, सर्व प्रकारच्या 
वस्तूंचे भाव स्थिरावले असल्याकारणाने द्रब्यात्मक 
वेतनपद्धति स्वीकारणे दाक्य झालें आहे. या 
वेतनपद्धतींतील बदलामुळे एकसूत्रीपणा प्रस्थापित. 
होऊन सरकारी नोकरांचे राहणीचें मान सुधारण्यास. 
मदत होईल. नवचीनची स्थापना झाल्यापासूनच 
हा बदल हळुहळु घडवून आणला जात असून जुले- 
पूर्वी दखील अनेक सरकारी नोकरांना या पद्धतीने 
द्रव्यरूपानं वेतन दिलें जात होतें 

* पुरवठा - पद्धतीची पूर्वीच्या काळांत आवडयकता 
होती, क्रांतियुद्धांत तिच्या योगाने पुष्कळच महत्त्वाचे 
साहाय्य झाळ, आतां विजय मिळून समाजवादी र्चने- 
च्या उभारणाच कायं सुरू झाल्यामळे त्यापद्ध तीचे काये 
सपल आहे. “काम तसा दाम? या समाजवादी 

सवाचा अवळंब करणें आतां आवरयक झालें आहि 
की, ीी अ गात राज्यासाठी ब कीत 
काष्ठा करण्याऱ्वी संधी मिळणार 


2) 
झाहू जा गोवर्घन पार पि 
च 
६९४ 
2 > 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका "पपप 


द की 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कक, क 
अ. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


टं 


र.) 
र 
र 


क रि वी ७-० ** 
त किस्न यया्ायाकााय्ाकाडालाडकाला 


६७८०९७. 2000-02 0-2020-1अ“200 लमी भाटी >>“. श--><--“- 


टे 
री 
") 
१ 
र 
यी 
शै 
र्ट 
ठर 
की. 
१ 
२29 
न. ५ टू 
ज्र 
व, 
ण 
१ 
2) 
ठी: 
(५ 
कटी ्् 
टर 
दि 


८052८05 
€] 
(र 
टं 
१, 
(प 
ल्न्स्यो 
धय 
ख्य 


छठ भगवांनजी जेन यांच्या सुळीचे कोड बरे 


नि डे २.१ ट्र ट२.>< र > ळर 
(% झाले, व लांनी ५१ रु. वक्षिस दिले, अद्लीं अनेक (| 
ढ) बक्षिसे मिळाली, किंमत ५ र. माहिती मागवा. नकली. ४9 


(८ बंद्यापासून सावंव राहात 


की, व ५) 

ही वेद्य बी, आर, वोरकर, ' आयुर्वेद भवन? 

9 सु. पो. मंगरूळयीर जि. अकोला ( मध्यप्रदेश ) डर 

हर ४८ ४€>९५६-७ ४८ ४८९५६२५८२९ ५६ 
११०0 १२७४१ १क0क कक ९१0०१0० ००स११०0न्९१000000स५०३0०१३१-७ ३०००४० *र०* 


र पाठणाळासगप्डळ-ध्रन्थप्रकाणशन 
रॉ 
वेदिक संस्कृतीचा विकास 
ठेखक- तकेतीथ लक्ष्मणश्ादधी जोशी, 
वैदिक संस्कृतीचे विक्रसित रूप म्हणजच आजची भारतीय 
संस्कृति होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत 
झालेल्या स्वरूपाचे वर्णन या पुस्तक्रांत प्राधान्याने 
केळे आहे. वेदिक संस्कृतीच्या अभ्यासक्रास 
अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेतील 
अत्यंत अप्रतिम अश्या प्रकारचें 
हें पुस्तक आहे. 
किंमत ६ रु. | 
प्रकाराक :-- व्यवबस्थापळ प्राज्ञषपाठशाळासडळ 
हे ( जि० उ. सातारा ) 


«. 


५२ १-३. ५४. . ७७.५. , ७२१५३. ७३७२. ७-९ ७-२ .४-- (-की-> . ळी. ७२३७-९७-०० > र 


4. 


७.००. ०५.,०१५., ८५. ० ६५-. 


(५३. ( (45 £00___ (२३६९) 
तळे तक क 34 


> (७४७_ _(२५०_ _ (२३७ 
9) 05-2505.7:25 


दु ठे - 
जॅ ७१ )">७ "कक नष्ट झाळेण्या हजारा 


6 
(चे ऱ्य्ष्यु ध्ये व क््युत ७ 
१ छट (2.4 धा च्या लोकांचीं प्रदा- : ८3 
ऱ्य पळ द [| चिड किति ह पक 


ट्‌ स्तीपत्न ब वादास पूण. ८) 
ह २. 
ळ््र ण्य *_ _ ५ *८.. "9 झाग निट 
द? पत्त्यासहित छापलेली पत्र सोफत मागवा, ता 

० 1 म ती” ०) 
र्तर नायवाचो किं. ख्यर्ये ५ पॉप्ट खच १ रुपया शय 
>>? रि ि 5-<- 
१ नराळा पडर. टी 
त च (3 
: वय क. आर्‌. बारकर ध्ये 
यी सु. पो. संगखळ्यीर जि. अकोला (स. प्र.) 213 
९. हद 
हु 2 7"-"". 3 ८ ० ५७%. ७.३० ०५-७० 3. 0-०2.५. ७7.५. ७०..>- ८ न 
च्स्ठी पि ट्व्ञ |; हि र की ण ४) र द (क्ट एका क 

0 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


टे चै 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


[२९९0, ४0 53. 5177 


प ह यिड ्कया रडार "कन" *इ)"०्स्प "४*न०*न१स सस *फ०* "*२१0-*7*-*४*५-* 


"*मोशीशस शकर *फकशीश की "कीशरसशरमश0की शम" णकी पकी रसी पकण फी कक *सी रम टीक 030010, 2९0 


0४7१0४१४१४ “४१५0४४१ ५३९५-०३०५५२०९११७०९-०३०९ २७००- क.-०फर- ११४*0७४०7/४*१*३** 


९ 


११-५१ ४४१५-३०” 


[५7 *,> 
] 


गाशा” ञा्ाल्ति... ” 


“ 


4 
६. ल क माल काड आत आक वात माता वाळ आल मका लत लात र त त त त डास काह वह 


पिलाट २8 याठतटाय 180013खर्‍, ७9 8०० 91050५ 106" 

पाट इट्टा८( 111200 012 खाटा --8 ता5०350 हाणा, शलटाट 

गा 8 तहा ए00या, 8 शएलाच्या 50९1271150 (8005 ऐतर्‍८ भे 
1310 138559८ ०1 8 19व:०-४०१॥४८ 0१1०12. $ ८७ 
६18८8 8७०७७ 8 ताण 1 लावण, 8 50लंड] 
पाकला पिर (0 एधिऊश0] (पाट वाडट5ञाय0७टय 
07०७5 ०£ 32 घळ” 12०७०एाटा. 


गाठ इलल(150 0 पत (०08४ 13 तळा ३ एच 
1०७ ० छाठण०(8 ८ 1४५००] घात ४०लहा 
॥०९७1ए ० (1८ ऐरळछ०ण. पट 0९ तीट तळा 
(0 8 एनतलटया ]याठपल्तुटर्ा फाट ७०त ७० 1४८ 
ग. गिठठणट्या गाज शटल 80९ एलट्या 

७९०१ 1 (110 लाल्या (तीट तीला, ताहाट 18 ट्ट 
पट (०0 123: 9110 0९0 (0 5०0120८. 


गणाट पाताळ (९८0० डललाटट 8९ 1381231016 
इ(घपतीड 0 85 8 ॥1070001011 (0 (112 ठ्पातला 
० पाट ए०प32 ० शतचा, डशाणी७ठाडया७0्ट 1! 
10००1 ० ७॥॥]811॥7039/. 1118 8101101 
॥॥०७]॥]७टा०8] 1.0783(0एटड हॉ 
उष्णीझालतपा, 2 (टत ३०७७1७, 

11८ 115020 5०लशा 8ललासटड हयात 
(12 115(1(7(82 0 ए70871)01(9] 1२०९५०3100 
1 छउ०ण080ए, ह्याठे ति एव्याचा 
(1श7081 1.80078(011)/ 9 0००३8, 
तहण0ण53ए8(02 (१80 2. तिळताएठ्या द 
८४(७[ीटत ७9 जाट ए०णातशा 
४1] 1293113. 


गरटडट8701 8०9 01६ प्यातणाचात ठा 
गित 8 तट एला९९ एकटा 
४0०7५०००७8 81] 1'8(8 ९271011565. 


कुच 000..19प/0115 (0 ठप्या पचिळयद्ा परश पटात. 


हिली , तोती » पचाल्छास्लपपेट छताला » टीला गाला , 100००९७ & पल्ला 
5०819, ७1०2८ ०710 8512 01158 . पठ , ठया 0015, एरतत०5 , 111६01:01:0९0 


टब्याव्या , कतणडयाची ग०४०५000६ . 8० $8लंट्य2९$ » 8९ल्प0 [२०००० ०, 
॥"१प'३ प॥ए5प 1४5 1.10) 
ग&ा.. 5758 


4. 4. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका घ->्काच्य यापन 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


